वाड्यय-विचार 


ग. ब. ग्रामोपाच्ये 


06 000 1. __ ___: व्हीनस प्रकाशन : पुणे 


1 ह” 
वाड्यय-विचार 


ग. ब, ग्रामोपाध्ये 


व्हीनस प्रकाशन! पुणे 


भावृत्ती पहिली : एाप्रेळ १९६८ 
मूल्य रु. ७.५० 


प्रकाशक 

सदाशिव कृष्ण पाथ्ये 

व्हीनस प्रकाशन 

२८१ क, शनिवार पेठ, पुणे २. 


माझे मित्र 
श्री» वा० रा० ढवळे 
यांस 


डॉ. गं. ब. च्रामोपाध्ये यांची अन्य पुस्तके 
(१) संतकाब्य-संमालोचन १९३९ 


(२) पेशवे दप्तरातील मराठी भाषेचे स्वरूप १९४१ 


(३) वाढ्ययीन मूल्ये आणि जीवनमूल्ये १९५० 
(४) मराठी बखरगद्य (संपादन) १९५२; १९६३, 
(५) भाषा-विचार झाणि मराठी भाषा १९६४ 


प्रस्तावना 


गेल्या काही वर्षांच्या काळात वेगवेगळ्या वेळी लिहिलेल्या वाब्य़यविषयक 
लेखांपैकी काही लेखांचा हा संप्रह. माझ्या इतर लेखसंम्रह्मतील लेखांप्रमाणे या 
संग्रहातील लेखही मुख्यतः माझ्या अध्यापनातून तयार झाळे आहेत. बी. ए. च्या 
व एम. ए. च्या विद्याथ्योना शिकविण्याच्या निमित्ताने जे विशेष वाचन झाले 
आणि अध्यापनविषयाशी संबद्द असणाऱ्या वाड्ययीन प्रश्नांचा जो विचार 
केला गेला, त्यांचा परिपाक म्हणजे प्रस्तुत संग्रहातील लेख. त्याला अपवाद 
“ एकनाथ : व्यक्तिदरीन' आणि “ एकनाथकृत चतुःछलोकी भागवत? या दोन 
लेखांचा. विद्यापीठ अनुदानमंडळाच्या प्रेरणेने इ. स. १९६६ साली एकनाथी 
वाझमायाचा मी जो विदेष अभ्यास केला त्यातून लिहिल्या गेलेल्या अभ्यास- 
निबंधांपैकी हे दोन निबंध. आपापल्या परी ते परिपूर्ण वाटल्याने त्यांचा 
समावेश प्रस्तुत संग्रहात केला आहे. एकनाथी वाड्ययाच्या अभ्यासाला साह्य 
केल्याबद्दल विद्यापीठ अनुदानमंडळाचा मी आभारी आहे. 
“* एकनाथ : व्यक्तिदरीन, ” € एकनाथकृत चतुःश्ठोकी भागवत? “ निरंजन- 
माधवकृत सुभद्राचंपू, ' “ केशवसुतांची कविता : परंपरा व प्रयोग” आणि 
* वाब्ययेतिहासलेखन काही समस्या? हे लेख येथे प्रथमच प्रकाशित होत 
आहेत. यांखेरीज अन्य लेख ' नवभारत, “ सत्यकथा ?, “मौज, “ प्रतिष्ठान ग 
“ छंद ?, “ मांडवी ,, “ अक्षर? आणि “ शब्दरंजन ? या नियतकालिकांत प्रसिद्ध 
' झालेले आहेत. या नियतकालिकांच्या संपादकांचाही मी आभारी आहे. 
प्रस्तुत संग्रहातील लेखांचे स्वरूप थोडेफार मिश्र आहे. त्यात वाड्ययविषयक 
प्रश्नांचा जसा विचार आहे, तसा वाड्ययप्रकाराबावतचाही विचार आहे. 
विवक्षित ग्रंथकाराच्या वाड्ययीन व्यक्तिदशनाचा जसा प्रयत्न आहे तसा 
विवक्षित ग्रेंथाचाही अभ्यास आहे. विशेष म्हणजे या संग्रहात अर्वाचीन 
वाड्ययविषयक लेखाबरोबर प्राचीन वाड्यायावाबतचेही लेख आहेत. वाद्ययाच्या 
संदर्भात प्राचीन आणि अवाचीन थांचा अर्थ एका मर्यादेपर्यंतच मानावा 
लागतो. प्राचीन वाळायातील वृत्तिप्रवृत्तींनाच अर्वाचीन वाड्मायात एक वेगळा 
अर्थ प्राप्त झालेला असणे शक्‍य असते, याचा थोडाफार प्रत्यय “ केशवसुतांची 


सहा वाडूमय-विचार 


कविता : परंपरा व प्रयोग” आणि “सराठी कथा : चक्रधार ते हरिभाऊ” 
या लेखांत येईल. आजच्या वाळ्यय़ाचे मूल्यमापन होणे तर अगत्याचे आहेच, 
पण त्या जोडीला प्राचीन वाड्ययाचे पुनसमृल्यमापनही होणे तितकेच अगत्याचे 
आहे. “ एकनाथळृत चतुः*छोकी भागवत? आणि “ निरंजनमाधवळृत सुभद्राचंपू 
यात या प्रकारचा प्रयत्न आढळेल. 
त्याचप्रमाणे कथाकथन हे कवितेच्या प्रकृतीशी कितपत सुसंगत आहेव ते 
अथपासून इतिपर्यंत कवितारूपाने अवतरू शकते का, असे प्रश्न आजच्या नव्या 
कविताविचारानुसार विचारले जाणे शक्य आहे. “ अख्यानक कविता : काही 
विचार? यात या प्रश्नांचा जरा वेगळ्या रीतीने फेरविचार करण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. 
आज भारतीय वाड्ययाचा विकास वेगवेगळ्या प्रादेशिक भाषांतून समृद्धपणे 
होत आहे. परंतु त्याचा आस्वाद दूरच राहो, पण साधा समंजस परिचय देखील 
अन्य भाषिकांना होणे ककीण जात आहे. अक्षा परिस्थितीत त्याचा तोलनिक 
अभ्यास अनेक दृष्टींनी उपयुक्त ठरणे राक्य आहे. “ भारतीय वाड्याचा 
तोलनिक अभ्यास? या लेखात यावाबतचे दिग्द्रीन करण्याचा प्रयत्न आढळेल. 
. प्रस्तुत लेखसंग्रहातील लेखांचे स्वरूप स्फुट असल्याने आणि त्यांचे लेखन 
वेगवेगळ्या वेळी जाठेळे असल्याने त्यात काही विचारांची पुनरुक्ती झालेली 
आहे. विशेषतः कीतन आणि पुराण या संस्थांच्या संदर्भात; परंतु ती पुनरुक्ती 
त्या त्या विषयांशी संबंधित असल्याने व शिवाय ती पूरकही वाटल्याने ती दूर 
केलेली नाही. 
या आधीच्या माझ्या लेखसंम्रहांप्रमाणे हा संग्रहही माझे स्नेही श्री. स. कू. 
पाथ्ये अगत्यपूर्वक प्रकाशित करीत आहेत. याबद्दल सी त्यांचे मनःपूर्वक अभार 


मानतो. तसेच “मोज * मुद्रणाल्याचे श्री. विष्णुपंत भागवत व त्यांचे सहकारी 
यांचाही मी आभारी आहे. 


विल्सन काळिज, 
मुंबई ७ 


रामनवमी ग. ब. ग्रामोपाध्ये 
७ एप्रिल १९६८ 1. 


अनुक्रमणिका 


१. महानुभावीय सराठी गद्याचा विकास र) 
२. मराठी कथा : चक्रघर ते हरिभाऊ ९ 
३. एकनाथ : व्यक्तिदर्दान २७ 
२. एकनाथकृत “ चतुःःछोळी भागवत! ३५ 
५. निरंजनमाधवकृत “' सुभद्राचंपू 6) 
६. केशवसुतांची कविता : परंपरा व प्रयोग ८० 
७. भावकविता आणि गीत ८७ 
८. सुगंध आणि वीणा ५६ 
९. नवे काव्य आणि जुना घोळ १०४ 
१०. हरिभाऊंची * विदग्ध वाड्य़या 'ची व्याख्या १०९ 
१५. साहित्यकृती : 'चांगली आणि श्रेष्ठ--एक विचार १५१३ 
१२. ऐतिहासिक काढंबरीच्य। निमित्ताने १५७ 
५१३. लेखक-वाचक-संबंध १२३ 
१४. भारतीय वाड्याचा तोळनिक अभ्यास १२९ 
१५. आख्यानक कविता : काही विचार १७५१ 


१६. वाड्ययेतिहासलेखन : काही समस्या १५५ 


प्रथम मकाशन काल 


महानुभावीय मराठी गद्याचा विकास--अक्षर, जुळ १९६५ 0 मराठी कथा : 
चक्रघर तें हरिमाऊ--शब्दरंजन, एप्निळ १ ९६६ 0 एकनाथकृत चतुः-छोकी 
भागवत---नवभारत, एम्रिळ १९६६ 0 भावकविता आणि गीत---मौज दिवाळी, 
१९५३ ए सुगंध आणि वीणा--युमांतर, दीपावली ककी... 
अुना घोळ--छंद, माचे, एप्रिल १९६० ए] हरिभाऊंची ह बिदग्ध वाड्यया श्ची 
11. या छेद, ऑगस्ट, सप्टेंबर १९५९ 0 साहित्यकृती : चांगठी आणि भ्रे्ठ-- : 
एक विचार प्रतिष्ठान, जुल १९६१ 0 ऐतिहासिक कादंबरीच्या निमित्ताने-- 
अक्षर, जून १९६५ 0 लेखक-बाचक-संबंध--मांडवी, जून १९६६ 0 भारतीय 
बाढयययाचा तोलनिक भभ्यास-- सत्यकथा, जुळे १९६६. 


या लेखांखेरीज बाकीचे लेख प्रस्तुत संग्रहात प्रथमच प्रसिद्ध होत आहेत. 


महानुभावीय मराठी गद्याचा विलास 


ह्€ै 
०-.५१* 
"क! 


आज महानुभावीय वाढ्ययाचे संशोधन इतके झाळे आहे की, त्याच्या 
आधारे मराठी गद्याचा प्रारंभकाळ थेट १३न्या शतकापर्यंत नेता येतो. 
वस्तुतः  श्रीचाउण्डराये करवियलें हे मराठीचे पहिले संपूर्ण बाक्य १०व्या 
शतकातले. म्हणजे मराठीचा जन्म तेव्हाचा. त्या अर्थी मध्यंतरीच्या दोन- 
एकशे वषात मराठी गद्याचा विकास अजिबात झाला नसेल, हे संभवत नाही, 
परंतु त्याचा जोवर पुरावा सापडत नाही तोवर महानुभावांचे गद्य हेच मराठीचे 
पहिले गद्य, असे मानले पाहिजे. 
महाराष्ट्र देश आणि मराठी भाषा या संबंधीचे महानुभावांना विलक्षण 
प्रेम होते. महाराष्ट्र देशातच राहावे, आणि मराठी भाषेतच बोलावे, लिहावे, 
अशी चक्रधरांची, ग्हणजे .महानुभावपंथाच्या संस्थापकांची, कडक आज्ञा 
होती. * महाराष्ट्री बसावें, हे त्यांचे सूत्र प्रसिद्ध आहे. तसेच “नको गा 
केशवदेया : माझिया स्वामीचा सामान्य परिवारु नागवेल की: भणोनि संस्कृत 
नवड पकरण न करी कीं: ” आणि “ पंडित केशबदेया : तुमचा अस्मात्‌ 
कस्मातू मी नेणे गा: मज श्रीचक्रधरें निरुपिली मऱ्हाटी तिथाच पुसा: ”... 
ही नागदेवाचायीची, महानुभाबांच्या पहिल्या आचायाची, शिस्त होती. 


? वाडुमय-विचार 


महानुभावांची आज विपुल ग्रेंथस्वना उपलब्ध झाली आहे. त्याती७ 
केवळ गद्याचाच विचार केला तरी त्यात “ लीळाचरित्र?, “गोविंदप्रभु 
चरित्र), ' स्मृतिस्थळ ? यासारखे चरित्रात्मक ग्रंथ, सूत्रपाठ *, ' दृष्टांतपाठ !, 
यासारखे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करणारे ग्रंथ, सूत्रपाठावरील भाष्य, महाभाष्य, बंध, 
प्रमेये वगेरे टीपग्रंथ, आणि त्या खेरीज पुन्हा ' सूत्रपाठा च्या अंतरंगढडी- 
नात काटेकोरपणा राहावा म्हणून, “ पंचवार्तिक? हा व्याकरण ग्रंथ, इत्यादींचा 
समावेश करावा लागेल. 
महानुभावांचे हे सारेच ग्रंथलेखन एका दृष्टीने अपूर्व होते. पंथसंस्थापक 
चक्रधर यांनी तर स्वतः एक अक्षरही लिहिले नाही. तीच गोष्ट नागदेवा- 
चायीची. परंतु चक्रधरांनी आपल्या शिष्यांना जो सूत्रमय उपदेश केला, तो 
स्पष्ट करण्यासाठी वेळोवेळी जे दृष्टांत दिले, प्रसंगी आपल्या जीवनातले जे 
अनुभव सांगितले, ते जसेच्या तसे जतन करण्याचे, त्यांना अक्षरख्प देण्याचे 
प्रयत्न त्यांच्या शिष्यांनी केळे. त्यातूनच काही गद्य ग्रंथांची निर्मिती झाली. 
या दृष्टीने : लीळाचरित्र? हा ग्रंथ अनन्यसाधारण आहे. इ. स. १२७१त 
चक्रधरांचे उत्तरापंथ्रे गमन झाल्यावर नांगदेवादी शिष्यमंडळी रिधपुरला 
गोविंदप्रभूकडे आली. या दुःखीकष्टी जीवांना चक्रधरांच्या सतत आठवणी 
होत. त्यांच्या लीला आठवणे व त्या परस्परांना सांगणे, हा एक त्यांचा 
विरंगुळा होता. त्यातूनच “ लीळाचरित्र) हा स्मृतित्रंथ इ. स. १२७८ च्या 
सुमारास तयार झाला. माहिंभट हा त्याचा संकलनंकार. मोठा कत्सक आणि 
साक्षेपी संग्राहक. गोसावियाच्या एकेका लीळेची जणू भीक मागून अत्यंत 
चिकाटीने त्याने त्या गोळा केल्या. मुळचा व्युत्पत्न पंडित असल्याने त्याने 
प्रमाणप्रमेयादींच्या साह्याने त्या पारखून घेतल्या. श्रीमुखीच्या शब्दांची 
नागदेवाचायीकडून निश्चिती करून घेतली, आणि ' एकांक २, .पूर्वार्ध 
आणि “ उत्तरार्ध? यांत त्यांची विभागणी केली. ही विभागणी केलेली 
असली व त्यांतील एकेक लीळा आपल्यापरी संपूर्ण व सुंदर असली तरी 
त्या साऱ्यांची मिळून एक सल्ग मालिका तयार झालेली आहे, आणि 
ग्‌ व्य १. होते. 
या लीळाचरित्राचे एकंदर खूप ह व्यक्तिविभ”स्पषट-होते. 


प मोठे विलोभनीय आहे. म्हटले तर ते 
चरित्र आहे; म्हटले तर ते भात्मचरित्र आहे. पुन्हा त्यातील काही 


महानुभावीय मराठी गद्याचा विलास जे 


लीळांत स्मृतिचित्रांचाही भास होतो. विशेष म्हणजे काही काही लीळांना 
सुरेख गोष्टीचेही रूप आले आहे, आणि हे सारे मुळच्या आरुष बोळांच्या 
सहज सुंदर भाषेत. अर्थपूर्ण छोटी छोटी वाक्ये हा या भाषेचा विशेष 
आहे. वाकप्रचार, म्हणी, मार्मिक प्रश्नोत्तरे, यांनी तिचे सोंद््य वाढले आहे. 
लोकभाषेतीळ लोकवाड्य़याचा घाट या सर्व लेखनाला येतो तो त्यामुळे. 

“ ठीळाचरित्रा “च्याच प्रकाराचा आणखी एक छोटासा ग्रंथ म्हणजे 
भावेब्यास किंवा भावेदेवन्यास यांचा “ नित्यदिनी ? लीळा किंवा  पूजावसर २,* 
चक्रधराच्या दिनचर्येचे मोठे मार्मिक, सूक्ष्म आणि प्रत्ययकारी वर्णन येथे 
आढळते. भाज आपण प६०७1०४74113 या नावाने ज्या प्रकारच्या 
छेखनाला झोळखतो, त्या प्रकाराच्या लेखनात चपखल बसू शकेल असा हा 
ग्रंथ आहे. चक्रधराच्या श्रीमंत सुकुमार भोजनाचे तपशीलवार वर्णन करणारा 
हा उतारा पाहा. 

“ भीतरिळा ओटेयावरि आसन रचीति: ताट करीतिः गोसावी भीतरि 
ब्रीजे करीतिः आसनी उपविष्ट होतिः गोसाविया: आरोगण होए:! बाईसे 
लिंबलोण करीतिः तुप भातु: कढी दोनि साकवतीया : ऐसी आरोगण होए: 
पोळी तरी चोतकोर: मांडा तरी दोढुः पुरी तरि एकि: कानवटी फेडुनि 
तुप पहातिः ऐसी आरोगण होए: पाठीं ताकभाताची आरोगण होए: 
गोसाविया श्रीमंत सुकुमार आरोगण : *? ! 

' गोविंदप्रभुचरित्र' आणि स्मृतिस्थळ, ' हे आणखी दोन चरित्रग्रंथ. 
चरित्ननायकाच्या लीळा एकत्र करून यांचीही रचना केळी गेली आहे. 
चरित्रग्रंथ म्हटला की, त्यात चरित्रनायकाच्या व्यक्तित्वाच्या बारीक सारोक 
लकबी व्यक्त झाल्या पाहिजेत. ह्या गोष्टीला * गोविंदप्रभुचरित्र, ! आणि 
स्मृतिस्थळ ? हे दोन्ही अपवाद नाहीत. “ गोविंदप्रभुचरिञ्रा *त गोविंदप्रभूंच्या 
अवल्यिपणाच्या, भाबडेपणाच्या, त्यांच्या विशिष्ट वाक्‌प्रचार योजिण्याच्या 


येथे भरपूर प्रत्यय येतो. उदा. महदंवेने आपले ' धवळे? ज्या प्रसंगावर 
लिहिले, त्या गोविंदप्रभूच्या विवाहस्वीकारप्रसंगाच्या आधीचे हे थोडे बर्णन 


मा वी ही 6 
१. नित्यदिनी लीळा-पूजावसर 


1 वाडूमय-विचार 


पाहा--““ आवो मेली जाय; कांकण बांध म्हणे : डाउ बांधावा म्हणे : हळद 
उठावे म्हणे : तुरें वाजवावे म्हणेः कोळ करावे म्हणे; मांडोब घालावा 
म्हणे: तुरें वाजों लागलीं ; मांडे केलें; भातु वेळीला : वळिवट वेळिवें: तुपाचे 
सांगड आणिलें: मग इस्वरनायके म्हणीतलेः गोसावीयांसि वीन्हायांची 
प्रत्रत्ति जरि होइल तरि मीं आपुली कन्या देईन: ...इत्यादी.* 

* स्मृतिस्थळ ? म्हणजे नागदेवाचायीचे चरित्र. हेही स्मृतिख्पच आहे. । 
नरेंद्र व परशराम हे दोघे त्याचे लेखक. मात्र येथे लेखकांचे लक्ष केवळ 
चरित्रनायकावर केंद्रित न होता महानुभाव पंथ, त्यातील अधिकारी व्यक्ती, 
त्यांचे वाड्मय इत्यादीकडेही ते बळले आहे. त्यामुळे त्याला महानुभावपंथाचा 
एक संदरमंग्रंथ म्हणूनही महत्त्व आळे आहे. अथात त्यातही भाविकता, 
पंथिय निष्ठा, आणि व्यक्तिमाहात्म्य इत्यादी आहेतच. परंतु या सर्वोतून 
नागदेवाचार्य व त्यांची प्रमावळ येथे ठळकपणे व्यक्त होतात. 

महानुभावांच्या या चरित्र्रंथांच्या यादीत “ गोविंदप्रभुचरित्र ?, ' स्मृतिस्थळ ? 
या ग्रंथांबरोबर  श्रीकृष्णचरित्रा "चाही समावेश करणे अवद्य आहे. श्रीकृष्ण 
हे त्यांचे देवत. नरेंद्र, भास्करादी कवींनी आापली आख्यानकाब्ये त्याच्या- 
वरतीच रचली. तेव्हा गद्यस्पानेही त्याच्या चरित्राचे संकीर्तन न होते तरच 
नवल ! या सर्व चरित्रग्रंथांचा विचार केला म्हणजे जी एक गोष्ट लक्षात येते 
ती अशी की, एकंदर मराठी गद्याची सुरुवातच मुळी या चरित्रग्रंथांनी 
झालेली आहे. अथात आंज आपण ज्या प्रकारच्या लेखनाला चरित्र 
म्हणतो, त्या प्रकारची ती नव्हेत. ती परमपवित्र वाटणाऱ्या महंतांची आहेत. 
आणि शिवाय ती भाविक भक्तांनी लिहिली आहेत. मात्र एक गोष्ट सांगित- 
छीच पाहिजे की, त्या चरित्रांना त्यांचा स्वतःचा असा एक वेगळा आकार 
आहे; त्यांना चरित्र, आत्मचरित्र, आठवणी, दैनंदिनी इत्यादींनी मिळून 
आलेला एक रुचिर स्वादही आहे. 

._महातभावांच्या या स्मृतिरूप चरित्रसम ग्रंथांच्या पाठोपाठ तात्त्विक स्वरू- 
पाची अंथरचनाही झालेली आढळते. महानुभाबांचे खास तत्त्वज्ञान आहे. ते 
चक्रधरांनी लिहून काढलेले नसले तरी आपल्या शिष्यांना उपदेश करताना 


आक चे १08... 
२. श्री गोविंदप्रभुचरित्र : लीळा २२४. संपादक वि. मि. कोलते; 


महानुभावीय मराठी गद्याचा विलास | 


त्यांच्याकडून ते व्यक्त झालेले आहे. मात्र ते सूत्रर्प आहे व सूत्रेही प्रसंग- 
वह्यात्‌ शिष्यांना सांगितली गेली आहेत. ही सूत्रे एकत्र करून त्यांचा क्रम 
लावण्याचे काम केले केसोबासांनी (इ. स. १२८० च्या सुमारास). यातून 
सत्नपाठ तयार झाला. हा सूत्रपाठ म्हणजे महानुभावांचा उपनिषदग्रंथ, अल्पा- 
क्षरं असंदिग्धं सारवत्‌ विश्वतोमुखम्‌...' ही जी सूत्राची सामान्य लक्षणे, ती 
चक्रधरोक्त सूत्रांना संपूर्णपणे लागू पडतात. अध्यात्मतत्त्वाचा गहनगूद अर्थ 
यातून सहजपणे व्यक्त होतो. ज्ञानेश्वरांनी म्हटल्याप्रमाणे,  अभिप्रा3“चि 
अभिप्रायातें विये...” असाही अनुभव श्रोत्यांना येतो, आणि हे सारे 
साध्यानुन्या अनलेकृत लोकभाषेत. उदा. “ ओठांतरे निघाले ते देशांतरे 
जाये...” “जंब जंब जाणती तंव तंव नेणती...” “ प्राणासि आहारु 
देयावा, इंद्रियासि नेदावा ?. अशी उदाहरणे किती तरी देता येतील. त्यातून 
त्यांच्या वाणीचे वेधवती व बोधवती हे दोन्ही गुण व्यक्त होतात. 

परंतु चक्रधरांचे शिष्य एकाच पातळीचे नसत. त्यांच्यात स्त्रीश्रू द्रादी 
सर्व जातीजमातींचे, शहाणेसुर्ते, भोळेभाबडे, असे सर्व प्रकारचे लोक असत. 
तेव्हा या साऱ्यांना सूत्रांचा आय सहजासहजी समजणे कठीण जात असावे, 
दृष्टांत देण्याची आवश्‍यकता चक्रधरांना म्हणून वाटली असावी. चक्रधरांनी: 
वेळोवेळी जे दृष्टांत दिळे होते ते एकत्र करण्याचे व त्यांना दाष्टोंतिक जोडून 
* दृष्टांतपाठ * तयार करण्याचे कार्य केसोबासांनी केले, * दृष्टांतपाठा “चे रूप 
त्यामुळे विविध झाले आहे. प्रथम शिरोधार्य सूत, मग दृष्टांत, आणि त्या 


अधिक रेखीव आहे. अनेक उदाहरणे देणे शक्‍य आहे. “ ऐहिक जीवनात जे 
हितकर ते आध्यात्मिक जीवनात भहितकर, तर आध्यात्मिक जीवनात जे 
हितकर ते ऐहिक जीबनात अहितकर?... *अशा अर्थाचे सूत्र “भाधारीचेया 


द चाडूमय-विचार 


परिसाचा? दृष्टांत देऊन स्पष्ट केले गेळे आहे. त्यासाठी चक्रधरांनी एक 
कथा सांगितली आहे 

जवळ परीस असणारा कुणी एक महात्मा कोणा एका ब्राह्मणाच्या घरी 
रात्रीचा वस्तीला गेळा. पण “ दारीं तीटत तीटत ऐसें पाणी पडत होतें; घेणे 
तेयाचें वस्त्र आंबट बोलें ऐसें जालें होते; घरीचिया ब्राह्मणी वोसरीए पीढें 
घातलें: पाए धूतलेः तांबीया भरूनि दीघला: ” हे होईपर्यत घरमालक ब्राह्मण 
घरी आला. ब्राह्मणीने ' राळेयाचे खीचरटें  रांधिळे होते. लोणियाचा कवडा 
ताविला होता. नंतर दोघांची जेवणे झाली. मग “' तुटकी ऐसी बाज तियेवरि 
फाटकी ऐसी वाकळ आंथुरीली ; ते नीजावया दिधली :? इतकेच नव्हे तर 
५ तेयाचे पाण धुतले; 'चोपडीले ; ? गरीब ब्राह्मणाघरच्या आदरातिथ्यानें तो 
महात्मा संतुष्ट झाला, आणि “ तुमची जेतुली लोखंडे आहांती तेतुकी बांधोनि 
भामचीये बाजेबुडी ठेवा: ? असे त्यांने सांगितले. सारी निजानीज झाली 
आणि पहाट होण्याच्या आधी तो महात्मा उठला ब लोखंडाला परीस लाऊन 
निघून गेला. इकडे त्याच्या पाठोपाठ तो ब्राह्मण डोक्यावर लोखंडाची अवजारे 
घेऊन शेतावर गेलाः आणि अनुभवाला आले काय, तर “ बखरु जुंतिला 
तब फाळ ल्वो लागला; तुतेनि करूनि माती फेडी तंव माती न फीटे:? 
असा अनुभव साऱ्याच अवजारांचा आला. साहजीकच तो चिडला, आणि 
ती सारी अवजारे घेऊन घरी आला. दारातच ती अवजारे टाकून तो 
ओरडला, “' पापिणी पापिणी कवणासि बीढार दीले; .महात्मेनि कुजांतर 
केलें: आजि माझा सोनेयाचा देहाडा वाया गेला | ?...हे ऐकताच ती 
ब्राह्मणीही दचकली, आणि बाहेर आली. . तोवर फटफटले होते. लोखंडी 
अवजारांवरील मातीही निघाली होती, आणि आतील सोने झळझळून दिसत 
होते. ते पाहताच ती उमगली आणि म्हणाली, “ महात्मेनि कुजांतर केले 
ली दळीद्राचा मुळीं इळा घातला । ऐसें म्हणोनि ते भीतरि घेउनि 
गली || 

प्रस्तुत दृष्टांत थोडा तपशीलवार देण्याचे कारण असे की, त्यातील 
वास्तव वर्णनपद्धती, संवादाची परिणामकारकता आणि विशेष म्हणजे त्यात 


३. दृष्टांत : पाठ दृ, ५४; संपादक नी. व, भवाळकर आणि ह. ना. नेने. 


महानुभावीय मराठी गद्याचा विलास ७ 


समावलेल्या नाट्यमयतेतून होणारा विस्मयपूरण शेवट, ही सारी लक्षात यावी. 
दृष्टांतर्पाने अवतरलेल्या अद्या कथा पाहिल्या म्हणजे मराठी लघुकथेची 
परंपरा किती मागे नेता येते हे लक्षात येते. महानुभावांनी मराठी गद्याचा 
विकास ज्या निरनिराळ्या प्रकारांनी केला त्यांत दृष्टांतकथेला फार महत्त्वाचे 
स्थान मिळावे. 

दृष्टांताहून दाष्टीतिकाचे स्वरूप निराळे आहे. दृष्टांताची भाषा जितकी 
जिवंत आणि सहजरम्य, तितकीच दार्टातिकाची भाषा विद्वत्‌जड. उपक्रमोप- 
संहारपद्धतींचा अवलंब करून ती न्यायक्ास्त्रीय बनते. चक्रधरांच्या शिष्यमंड- 
ळीत शास्त्रीपंडितांचाही अंतर्भाव होता ब त्यांनी महानुभावतत्त्वज्ञानाला 
पांडित्यपू्ण शास्त्रवचनांची प्रतिष्ठा कशी मिळवून दिली, याची येथे प्रचीती 
येते. किंबहुना तदनंतरच्या काळात जे प्रमेयग्रंथ, स्थळग्रंथ, बंद, महाभाष्य 
इत्यादी टीपग्रंथ निर्माण झाले, त्याची दाष्टातिक जणू सुरुवात आहे. 

१३ व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत वा १४ व्या दातकाच्या पहिल्या 
दुदाकापर्यंत जे महानुभाव गद्य अंथ निर्माण झाले, त्यांचे स्वरूप सामान्यपणे 
हे असे आहे. परंतु इ. स. १३०२मधील नागदेवाचायीचा मृत्यू आणि 
१२०८ मधील  खालसेयाची धाडी? म्हणजे खिल्जीची स्वारी, ही दोन 
महानुभावपंथ व त्याचे वाढ्यय यांच्यावरील गंडांतरे ठरली. खालसेयाच्या 
धाडीत नागदेवानंतरचा आचार्य भास्कर “ लीळाचरित्र? ब ६ सूत्रपाठ? हे 
धर्मग्रंथ घेऊन कोंकणात जात असताना त्याळा चोरांनी लुबाडले द त्यात 
ते ग्रंथ गायब झाले. आणि म्हणून काही पंथीयांच्या स्मृतीवर विसंबून ते 
पुन्हा लिहून काढावे लागले. त्यातूनच पाठभेद निर्माण झाले आणि नंतर 
जे निरनिराळे आग्नाय निघाले, त्यांत या पाठभेदांचे निरनिराळे अन्वय 
लावण्याची चढाझओोढ लागून पांडित्यपूर्ण भाष्य महाभाष्य ग्रंथ निर्माण 
झाले, तळेगावकर दत्तोबासाचा ' प्रमेयग्नंथ ?, पंडित शारंगधर पुसदेकर 
याचा * टीपग्रंथ,  आनेराजबासाचा “ बत्तीस लक्षणी ? हा टीपग्रंथ व न्यायबास 
वाइंदेशकर याचा ' हेवुस्थळ? हा ग्रंथ, ही त्याची उदाहरणे. चक्रधरोक्त 
मूळ वचनांचे यथार्थ स्पष्ट करू पाहाणाऱ्या या ग्रंथात शास्त्रीय दृष्टी, खंडन- 
मंडनपर वृत्ती आणि निरूपणाचे गांभीर्य, हे तत्त्वप्रतिपादक ग्रंथाचे स्व 
विशेष आढळतात आणि हे सर्व साधण्यासाठी भाषेच्या यथार्थ ज्ञानाची 


८ वाडू'ममय-विचार 


म्हणजेज न्याकरणज्ञानाची आवश्यकताही महानुभावांना पटलेली दिसते. 
पंडित भीष्माचायीचे “ पंचवार्तिक? हे याचे फळ होय. 
या “ पंचवार्तिका 'ने चक्रघरोक्त सूत्राचे मूळ अथ स्पष्ट होण्याला मदत 
झाली असावी. “' रक्षा वेदानां अध्येयं व्याकरणम्‌? हे जे न्याकरणाध्ययना- 
विष्रयीं पतंजलीने सांगितले, तेच या पंचवार्तिकासंबंधी म्हणणे शक्‍य आहे. 
किंबहुना वेदांचा गूढ अथ समजावून घेण्यासाठी ज्याप्रमाणे वेदांगे निघाली, 
तशीच चक्रधरोक्त वचनांचा आशय स्पष्ट करण्यासाठी निरनिराळे टीपग्रंथ 
महानुभाव पंडितांनी' तयार केले. न 
येथे महानुभावीय गद्य-वाड्य़याचा एक काळखंड संपतो. कारण इ. स. 
१२५२मध्ये, म्हणजे भागवत पंथीय नामदेवाच्या मृत्यूनंतर तीन वर्षीनी 
खळोब्यासाने ' सकळ * नावाची सांकेतिक लिपी तयार केली. लागोपाठ ' सुंदरी * 
“पारमांडिल्य ' इत्यादी लिप्या तयार झाल्या, आणि सारे महानुभाव वाड्यय 
(गद्य आणि पद्य दोन्ही) सांकेतिक लिप्यांत गुप्त झाले. याचा अथ यानंतर 
महानुभाव गद्य निर्माण झाले नाही, असा नाही; ते निर्माण होतच होते. 
उदाहरणाथ गुजर शिवबास व सिद्धांते हरिव्यास यांची ' तिन्ही स्थळांची 
बांधणी *, न्यायबास वाइंदेशकर यांचे  हेतुस्थळ ? * स्थानपोथी ? इ. सांगता 
येतील. “ महाराष्ट्री वसावे, ” यातील * महंतराष्ट्‌ म्हणोनि महाराष्ट्र ...महंत 
म्हणजे थोर ?...बगेरे महाराष्ट्राचे स्तोत्र यातल्याच ' तिन्ही स्थळाच्या 
बांधणी ? मधले. याची स्चना १४९३ मध्ये झाली. परंतु हे ग्रंथ काय किंवा 
यानंतरचे ग्रंथ काय, त्या साऱ्यांचे स्वरूप एकसारखेच आहे. आधीच्या 
भाष्यग्रंथांनी जे आदर्श निर्माण केले, त्यांच्या त्या केवळ नकला आहेत. 
मांत्र एकंदर महानुभाव गद्याचा विचार केला तर महानुभावांना सम- 
कालीन असणाऱ्या वा त्यांच्या नंतर निघालेल्या अन्य पंथीयांच्या वाड्यया- 
तील गद्याच्या अभावामुळेच हे महानुभाव गद्य महत्त्वाचे नाही तर ते 


आपल्या असाघारण वैशिष्ट्यांमुळे मराठीचे मोठे लक्षणीय अमिमानस्थळ 
म्हणूनही महत्त्वाचे आहे, हे स्पष्ट होते. 


4, 


मराठी कथा : चक्रधर ते हरिभाऊ 


लड़कथा हा वाढ्ययप्रकार अलिकडचा; हरिभाऊंच्या काळीही तो भाज 
ज्या स्वरूपात आढळतो त्या स्वरूपात नव्हता. त्या वेळी तो गोष्टख्प 
होता. गोष्टीची कथा नंतर झाली. परंतु असे असले तरी ल्घुकथेच्या विकास- 
क्रमातील तो एक महत्त्वाचा टप्पा होता. लघुकथेची ती एक गोष्टरूप अवस्था 
होती. आणि म्हणून ल्घुकथेच्या उत्क्रांतिमार्गांच्या विचारात हरिभाऊंची 
स्फुट गोष्ट विचारात घ्यावी लागते. हे जसे, तसेच हरिभाऊंच्या पूर्वी स्फुट 
गोष्टीच्या स्वरूपाचे वा या स्वरूपाशी थोड्या-फार प्रमाणात साग्य 
दाखविणारे किंवा स्फुट गोष्टीचे या ना त्या प्रकारचे पूर्वख्प दाखवील अद्या 
प्रकारचे लेखन झाले नसेल का ! झाले असेळ तर आजच्या लघुकथेच्या 
बिकासक्रमात त्या लेखनाचे स्वरूपही लक्षात घ्यावयास हवे. 
हरिभाऊंच्या पूर्वकालात लघुकथेशी जवळचे नाते दाखवील अशा स्वरू- 
पाचे लेखन झाळे नसेळ असे .मानणे कठीण आहे. कारण कथेची आवड' 
ही एक सनातन व सार्वत्रिक स्वरूपाची आवड आहे. कथाप्रियता ही 
मानवी मनाची एक स्वाभाविक वृत्ती आहे. या वृत्तीला मराठी मन अपवाद 
नसावे; नव्हे; ते तसे नाही. मराठीच्या प्रारंभकालापासून ' सिंहासनबत्तिश्ी क्र 


2० . वाहुन्मय-विचार 


“ वेताळपंचविशी ' यांसारख्या नीतिकथांचा ब वेब्यश्ूद्रादिक सामान्य लोकांना 
समजू दकतीळ अशा सोप्या भाषेतीळ पौराणिक कथांचा मराठी मनाला. 
पस्चिय होता. (पाहा : वि. ल. भावे. * महाराष्ट्र सारस्वत १-' ग्रंथकर्तृत्वाची 
सुरुवात )) आणि म्हणूनच असे वाटते की, हरिभाऊपूर्व अव्वळ इंग्रजीतच 
नव्हे तर तत्पूर्वकालीही, म्हणजे प्राचीन काळीही, मराठी मनाची कथा- 
वाढ्ययाची भूक भागवील अक्षा प्रकारचे लेखन झाले असले पाहिजे. 
कदाचित्‌ त्याचे स्वरूप थोडे वेगळे असेल, एक स्वतंत्र वाळययप्रकार म्हणून 
त्याला महत्त्व नसे७, इतकेच. परंतु या ना त्या स्वरूपात त्याचा अवतार हा 
झाला असला पाहिजे. । 

या संदर्भात आणखीही एक गोष्ट लक्षात घ्यावी ढागेळ. विशिष्ट वाळाय- 
प्रकाराची निर्मिती होते ती का व कशी? तसेच त्यात जो. काही बदल होत 
जातो तो बदल तरी का होतो? कलेच्या निर्मितीची प्रक्रिया ब॒ तिचा 
उत्क्रांतिक्रम यांचा तात्त्विक व तपश्ीलबार विचार येथे अभिप्रेत नसला तरी 
लथुकथेच्या संदर्भात लेखकाची प्रतिभा, तिच्यातून व्यक्त होऊ पाहणारा 
अनुभवाशय आणि शिवाय त्यामागे असणारे कलानिर्मितीचे प्रयोजन 
या तिहींचे कार्य काय हे पाहणे अवश्य वाटते. कलावंताला जाणवणाऱ्या 
अनुभवाशयाचे स्वरूप त्याच्या प्रतिभाधर्मावर अवलंबून असते आणि जो 
अनुभवाशय व्यक्त होतो तोही स्वतःचे असे खास रूप घेऊन. म्हणजे 
अनुभबाशयाचे स्वरूप बदलले की, त्याच्या अमिव्यक्तीचेही रूप बदलते 
असा याचा अर्थ; परंतु, या सब प्रक्रियेत ज्या विशिष्ट प्रयोजनासाठी कला 
निर्माण होते, त्या प्रयोजनाचा काहीच संबंध नाही का? कलेचे प्रयोजन 
कलेच्या स्वर्पावर काहीच परिणाम करीत नाही का? आणि जर करीत. 
तर प्रयोजन बदलले की, .कलेच्या अभिव्यक्त रूपातही काही बदल: 


अपरिहार्य ठरणार नाही का १ मला वाटते, कलाकृतीला येणाऱ्या, 
स्वर्पात अनुभवाशयाबरोबर प्रयोजनाचाही वाटा आहे आणि तो द्ल्क्ष 
कारण्यासारखा नाही. उदा. कला जेव्हा 


प 4 हा निवेदनार्थ अवतरते तेव्हा तिला. 
"पल्प आणि. ती जेव्हा आत्माविष्काराथ अवतरते तेव्हाचे 

ब्र स्वरूप यात अंतुर असते. ज्या भाषेचा उपयोग वाड्ययकार आपल्या 
गानिभितीसाठी करतो, त्या भाषेतही प्रयोजनांतराने फरक पडताना दिसतो. 


असेल 


मराठी कथा » चकधर ते हारीभाऊ ?2 


कारण वाड्ययकार ज्या विशिष्ट भाषेचा उपयोग करतो ती भाषा समाजाच्या 
व्यावहारिक जीवनातही वापरठी जात असल्याने तिच्या अर्थसामर्थ्यांवर 
एका परीने खूप मर्यादा पडलेली असते आणि वाड्य़यकाराला जर निवेदनाथे 
वा कथनार्थ भाषेचा उपयोग करावयाचा असेळ, तर वाचकांना परिचित 
अशाच भाषेचा उपयोग करणे त्याला भाग पडते. म्हणजे ज्यांना निवेदन 
करावयाचे असते, त्यांची भाषिक कुवत लक्षात घेऊनच भाषेचा उपयोग 
करावा लागतो. याच्या उल्ट आत्माविष्कार हेच प्रमुख प्रयोजन असेल 
तर वाचकांच्या आकलन-सामर्थ्यांपेक्षा स्वतःच्या अनुभूनीशी इमान राखणे 
अधिक महत्त्वाचे ठरते. जी गोष्ट भाषेची तीच गोष्ट वाचकांच्या अमि- 
रूचीच्या पातळीची व त्यांच्या इच्छा-आकांक्षांची. विशिष्ट वाचक नजरेपुढे 
ठेवून व विशेषतः त्यांना काही शिकवण्यासाठी म्हणून जेव्हा लेखन केले 
जात तेव्हा त्या लेखनाला येणारा घाट निश्चित वेगळा असतो. आणि हा 
वेगळेपणा मुख्यतः बदलणाऱ्या प्रयोजनामुळे आालेळा असतो. 

लेखनाला प्रात होणाऱ्या स्वरूपात प्रयोजनाचाही वाटा असतो आणि 
प्रयोजन बदलले की, लेखनाला येणाऱ्या स्वरूपांतही बदल होतो, हे जे वर 
दाखविळे आहे, ते बरोबर असेल तर (भाणि ते बरोबर आहे, अश्शी माझी 
समजूत आहे.) हरिभाऊपूवकालीन लघुकथासम लेखनात जो काही वेगळेपणा 
आढळतो त्या वेगळेपणाची संगती लागते; आणि या ना त्या स्वरूपात (ल्घु) 
कथांची निर्मिती मराठीत तिच्या अगदी प्रारंमकाळापासून होत होती, याचा 
प्रत्यय येतो. ी 

केवळ कलाविष्ठासासाठी वा कान्यानंदासाठी लेखन केले गेल्याचे उदाहरण 
प्राचीन मराठीत नाही. प्रथम, प्राचीन काळी गद्यलेखनच मुळीं अल्स. 
'त्यात, जे काही थोडे झाले तेही पद्याप्रमाणे कलाविलासाखेरीज अन्य प्रयो- 
जनासाठी. साहजिकच कथात्म स्वरूपाचे जे काही लेखन झाले तेही कलाबाह्य 
अन्य प्रयोजनासाठी. आणि म्हणून त्या कथात्म लेखनाला जे रूप येत गेले 
तेही त्याच्या प्रयोजनाने ९011110116 होणे अपरिहार्य होते. परंतु हे. 
रूप असे “ळवतायाल्त झालेले असले तरी त्यातून प्राचीन काळच्या 
(ल्थु) कथेच्या रूपावर प्रकाश पडतो आणि त्यातून हरिभाऊपूर्वकालीन (ल्घु) 
कथेची व कालांतराने तिच्यात होत गेलेल्या स्वस्पांतराची कत्सना येऊ शकते. 


रे वाहुमय-विचार 


या दृष्टीने विचार करता प्रथम लक्षात येतात ते महानुभावीय वाढ्यायातले 
दृष्टांत. (पाहा : ' श्रीसवैर चक्रधरनिरूपित दृष्टांतपाठ. * संपादक : नी. ब. 
भवाळकर आणि ह. ना. नेने). हे दृष्टांत स्वतः चक्रधरांनी दिलेले आहेत. 
निरूपण करीत असता आपला आशय श्रोत्यांच्या बुद्धीस अवगत व्हावा 
म्हणून चक्रधर अनेक दाखले देऊन आणि उदाहरणे व दृष्टान्त सजवून 
सांगून तो आशय सहजगम्य करीत असत. हे चक्रधरांचे दृष्टांत काही वेळा 
कथारूप धारण करीत. त्यातील काही कथा तर अझगदी आटोपशीर असत, 
भूक परिणाम साधणाऱ्या असत; इतकेच नव्हे तर त्यातील व्यक्तींचे दर्शन 
मरत्ययकारी करणाऱ्या असत. उदा० “ आधरीचेया परीसाचा दृष्टांत. ” 
इष्टांत-क्र० ५४. त्यातील वर्णन बारीक आहे, तपशीलवार आहे, विशोषणांच्या 
भचूक उपयोगांनी युक्त आहे. उदा० 


दारीं तीटत तीटत ऐसें पाणी पडत होते : 

तेणें तेयाचें वस्र आंबट वोळें ऐस जालें होतं : 
घरीचिया ब्राह्मणी वोसरीए पीढें घातलें : पाए धुतले : 
तांबीया भरूनि दिधला : इत्यादी 


तसेच जेवणाचे व तदनंतर पाहुणा म्हणून आलेल्या महात्मेयाच्या 


झोपण्याची न्यवस्था बगेरेचे, आज ज्याला वास्तव म्हटले जाते असे, वर्णन 
आहे. उदा ० 


“ राळेयाचे खीचटें रांधिळे: लोणीयाचा कवडा तांबिलाः 

मग तया ठावो केला :...तुटकी ऐसी बाज 

तियेवरि फाटकी ऐसी वाकळ आंथुरीली : 
ते नीजावेया दीघली : 
पहाडे महात्मेयाने बाजेखाळी ठेवून घेतलेल्या लोखंडी अवजारांना 
कळले तरी ते नळ ह अत ज़ र कुजांतर * केले ते वाचकांना जरी 
व्यक्त झालेली चमत्कृतिपूरण कळलेले नसल्याने, पुढील प्रसंगात 
आपोआप ब्राह्मण-त्रा ऊ नाट्यमयता परिणामकारक झाली आहे. त्यात 
ब्राह्मणी यांचे व्यक्तिचित्र स्पष्ट झाले आहे. चक्रधराच्या 


मराठी कथा » चकर ते हारीभाऊ ?्ऱे 


दृष्टांतातून केव्हा केव्हा कथा साकार होत जाते ती अशी. म्हणून अश्या कथांना 
“ दृष्टांतकथा ? म्हणून संबोधणे योग्य ठरेल. या दृष्टांतकथात भवतरणारी 
सष्टीही लक्षात घेण्याजोगी आहे. महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यात, घरोघरी, जे 
चातावरण त्या काळी असावे, त्याचे येथे प्रतिबिंब आाढळते. म्हणजे मराठीच्या 
या प्रारंभीच्या कथांनी अदूभुतादिकांचा अवलंब करण्याऐवजी वास्तव 
जीवनातून आपली कथासृष्टी उभारली आहे, ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब आहे. 

चक्रधरांच्या दृष्टांतकथांचा उद्देश तत्त्वविवेचनाचा आहे, निरूपणाचा 
आहे, स्पष्टीकरणाचा भाहे आणि क्कचित साधा, सरळ उपदेशाचाही आहे. 
प्रयोजनातीळ हे जे बारीकसारीक भेद आहेत त्या भेदांनुरूप दृष्टांतांच्या 
स्वरूपातही फरक पडलेला आहे. 

दृष्टांताप्रमाणे ' लीळाचरित्रा 'तील काही लीळाही ल्घुकथेचे रूप घेताना 
दिसतात. ' लीळाचरित्र? म्हणजे चक्रधरांच्या आठवणींचा संग्रह. यातील 
साऱ्याच लीळा गोष्टींचे बा कथांचे रूप घेतात, असे नाही. किंबहुना 'चरित्र- 
नायकासंबंधीची भक्तीची भावना, पंथीय तत्त्वज्ञानाची म्रेरणा, इत्यादींमुळे 
स्मृतिकथनाच्या निर्भेळ एकसंधपणाला बाध येणे अपरिहार्य होते. परंतु असे 
असले तरी त्यांपैकी काही लीळांतून चरित्रनायकाचे व्यक्तिचित्र ठसठशीतपणे 
बाचकांच्या नजरेसमोर उभे राहते. अर्थात, प्रस्तुत, “ लीळाचरित्रा "चा एक 
चरित्रग्रंथ म्हणून विचार करावयाचा नाही तर ज्या सुट्या सुट्या स्मृतींच्या 
आधारे तो तयार झाला आहे, त्या स्मृतींपैकी काही स्मृती आख्यायिकांचे 
रूप घेताना दिसतात म्हणून. 

तेराव्या शतकातील लघुकथेचे रूप हे असे होते. केवळ कछाविकासा- 
साठी वा जीवनदरांनासाठी तिचा अवतार होत नव्हता तर वैयक्तिक व 
सामाजिक, म्हणजे येथे पंथीय समाजाच्या, आध्यात्मिक कल्याणासाठी तिचा 
अवतार होता. जीवनदर्शन हे मूल्यही फार अलीकडचे. प्राचीन काळचे सारेच 
वाडाय (आत्मसाक्षात्कार व्यक्त करणारे अभंगवाढ्य़य सोडले तर) तत्त्वप्रति- 
पादन, अध्यात्म-निरूपण, भक्ति-साधन इत्यादी हेतूंनी लिहिले गेले. त्याला 
अपवाद गद्यातील कथाही असणार नाही. परंतु असे असले तरी तिच्यात 
विविध रूपे आढळतात. आणि त्यातून आजच्या मराठी कथेच्या पूर्व॑रू्पाबर 

थोडाफार प्रकाश पडतो. 


१४  वाइमय-विचार 


१३ न्या शतकातील महानुभावीय दृष्टांतकथा आणि ' लीळाचरित्रांभतंगत 
स्मृतिकथा यांच्या नंतर कालक्रमानुसार लक्षात येतात त्या ' पंचतंत्रांतील नीति- 
कथा >. “ पंचतंत्र? हा सूळ संस्कृत ग्रंथ विष्णुशर्मांनामक लेखकाने लिहिलेछा. 
१३व्या, १४ व्या शतकात त्याची मराठीत भाषांतरे ज्ञाळी असावीत. ती 


गद्यात आहेत. भाषांतरकत्यीची नावे उपल्ध नाहीत; परंतु तत्कालीन मराठी , 


समाजाला नीत्युपदेद्यासाठी नीतिकथा पुरविण्याचे कार्य त्यांनी केळे आहे. 

“ पंचतंत्रा “तील कथांचे स्वरूप व महानुभावी दृष्टांतकथांचे स्वरूप 
सामान्यतः सारखे आहे. दृष्टांतकथा जशी एखाद्या तत्त्वोक्तीच्या स्पष्टीकरणाथ 
सांगितली जाते, तदली * पंचतंत्रा तील कथा एखादा नौत्युपदेदा स्पष्ट 
करण्यासाठी सांगितली जाते. दृष्टांतकथात प्रथम सूत्र येते, तसे येथे प्रथम एक 
रोक असतो; परंतु या दोहोंच्या मथितार्थात आणि पर्यायाने पुढील कथांच्या 
प्रयोजनात थोडासा फरक असतो. उपदेश हाच दोघींचा उद्देश खरा; पण 
चक्रधरांच्या दृष्टांतांचा उद्देश मुख्यतः आध्यात्मिक व पयायाने पंथीय तत्त्व- 
सानविषयक असतो, तर पंचतंत्रकथांचा उद्देश निब्बळ व्यावहारिक, म्हणजे. 
जीवनाच्या भौतिक पातळीवरचा असतो. “ कोणाचा विश्वास धरू नये?, अति 
लोभ करू नये टु अशा प्रकारची बोधवचने उदाहरणांनी स्पष्ट करणे, हे त्यांचे 
उद्दिष्ट असते. आणि हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी मतुष्यस्वभावाचे ज्ञान, समाज- 
व्यवहाराचे मार्मिक अवलोकन, इत्यादी गोष्टी जद्या पंचतंत्रकर्त्यांला अवगत 
दिसतात, तसाच वर्णनाचा बारकावा, निवेदनाची कुशलता, इष्ट परिणाम 
उाधण्यासाठी अवश्य ते चातुर्य इत्यादींमध्येही तो मुरलेला दिसतो. अर्थात 
कथा मुळच्या संस्कृतमध्ये असल्याने या साऱ्यांचे भ्रय विष्णुशरमीनामक 
जो कोणी लेखक असेल त्याचे, हे खरे; परंतु असे असले तरी पंचतंत्राची 
भाषांतरे सुक्क मराठीत करणारे ब तद्द्वारा मराठी मनाची कथेची आवड 
ण ला कमी महत्त्वाचे नाहीत. मूळ कथेतील कथागुण 
ग ऱ्यांना कथाळेखनाचे मर्भ जसे ज्ञात असावे लागते तसेच 


तं भाषांतरात ] > च च 
पातरात उतरविण्याचे सामथ्य॑ गाठी असावे लागते. काही असो, प्राचीन 


मराठी कथेच्या सिंहावलोकनात ' पचत 
त “ पंचतंत्रा तील ंतरकथांचाही विचार 
आवश्यक ठरतो. या भाषांतरक विचा 


पंचतंत्रकथा गोष्टीरूप ंगतात शोनकादिकांना 
गोष्टीरूप आहेत. ' सूत सांगतात शोनकादिकांना ? या प्रकारची 


मराठी कथा * चकधर ते हारीभाऊ प 


निवेदनपद्धती येथे झवलंबिळेली आहे. श्रोत्यांची उत्कंठा वाढवीत कथा पुढे 
जाते; भाणि अखेर कलाटणी देऊन इष्ट तो अभिप्राय व्यक्त करते. पौराणिक 
कथा आणि तिच्यातील रम्यादुभुत सृष्टीचा परिचय असणाऱ्या वाचक- 
ओत्यांना प्रस्तुत कथांतून आपल्या आवतीभोबतीच्या वास्तवसृष्टीचा होणारा 
हा प्रत्यय स्वागतार्ह ठरला असावा. 
मराठी कथेच्या सिंहावलोकनात पुराणकथांचा उल्लेख आवश्यक ठरावा. 
मराठीत जी निरनिराळी पोराणिक आख्याने रचिली गेली ती सारी पद्यात 
आहेत. पोराणिक आख्यानांच्या गद्य बखरी लिहिल्या गेल्या त्या अलीकडच्या 
काळात, अव्वल इंग्रजीत; परंतु प्राचीन काळीं या पद्य-पौराणिक आख्यानांनी 
मराठी मनाची कथाश्रवणाची आवड चांगल्या प्रकारे पोसली आहे. हो 
आख्याने जरी भाप्रांतरित असली तरी ती निव्वळ भाषांतरे नव्हती. 
भाषांतरकार त्यात पुष्कळ स्वातंत्र्य घेत आणि म्हणूनच त्या कथा जिवंतपणे 
श्रोत्यांच्या बा वाचकांच्या पुढे त्यांना उभ्या करता आल्या. येथे मुख्य मुद्दा 
असा की प्राचीन काळी पंचतंत्रानंतर भाषांतरित, रूपांतरित वा स्वतंत्र गद्य 
कथा-वाड्यय मुद्दामहून कुणी लिहिल्याचे निदान आजवर तरी माहीत 
नाही. आणि म्हणून या कालखंडात पद्य आख्यानांनी गद्य कथांचे जे कार्य, 
अर्थात आपल्यापरी, केले त्याचा उल्लेख करणे जरूर आहे. या पोराणिक 
आख्यानांची रुची वाढविण्यात हरिदास-पुराणिकांनी केलेली कामगिरीही फार 
महत्त्वाची आहे. किंबहुना पद्य आख्यानांना गद्य कथनाचा साज चढविण्यात . 
, आणि पर्यायाने गद्य कथा उभी करण्यात त्यांनी जे कसब दाखविले 
त्ते एका परी अनन्यसाधारण झाहे. या पुराण-कीर्तन संस्थांची मुख्य प्रेरणा 
आध्यात्मिक होती, हे खरे; पण त्यांचे व्यक्त स्वरूप मनोविनोदनात्मक होते. 
भजनी कीर्तनात भगवस्वजनाला व परमा्भविवेचनाला विशेष महत्त्व असल्याने 
संतचरित्रपर एखादा कथाभाग त्यामध्ये फार तर येई. परंतु हरिदासांच्या 
कीतेनांच्या उत्तररंगात उदाहरण म्हणून येणाऱ्या कथानकालाच अधिकाधिक 
महत्त्व येत गेले. इतकेच नव्हे तर हरिदासांच्या कीर्तनातील उत्तरभागाला 
' आख्यान? हेच नामामिधान प्रास झाले आणि ते सार्थही ठरले. पंडित- 
कवींच्या काळात त्यांनी रचिलेल्या पद्य आख्यानांचा उपयोग करून मूळ 
संस्कृतमधील पोराणिक कथा आपल्या रसाळ वाणीने श्रोत्यांपुढे उभी 


१६ वाडूमय-विचार 


करण्याचे व त्यातून अनेक रसांचा आस्वाद त्यांना देण्याचे कार्य सामान्य 
नव्हे. या हरिदासांच्या आख्यानातूनच मुख्यतः मराठी मनाची कथात्मक 
वाड्य़याची रुची टिकून राहिली. 

याच संदर्भात चंपूकाव्याचा-तो एकमेव असला तरी-उललेख करणे इष्ट 
वाटते. चंपूकान्य म्हणजे गद्यम-पद्म-मिश्रित कथा. प्राचीन लेखकांनी गद्यावर 
टाकलेला बहिष्कार येथे थोडा सेळ झाला. मूळ संस्कृतमधील चंपूकाव्यात 
पद्याबरोबर येणारा गद्य भाग कोणत्याही कारणाने का आलेला असेना, 
आणि त्याचे प्रमाण कितीही का असेना पण त्यांच्या अनुकरणाने मराठीत 
आलेल्या चंपूरचनेने मराठीत एक वैशिष्टयपूर्ण भर घातठी आहे. मराठी 
चंपूच्या घडणीत पुराण-कीर्तन संस्थांचाही हातमार लागा आहे. निरंजन 
माधवाचा * सुभद्रा चंपू? हे त्याचे उत्तम उदाहरण होय. 

याच संदर्भात मराठी संतचरित्रांचा उल्लेख अगत्याचा ठरावा. संत आणि 
संतचरित्र यांबद्दळ मराठी मनाला विष्ठक्षण प्रेमादर. महिपती दासोदिगंबरांनी 
वर्णिलेल्या ब हरिदासांनी आपल्या रसाळ वाणीने रंगवून सजवून सांगितलेल्या 
संतचरिञ्रांबर मराठी मन जणू पोसले आहे. मराठी मनाला प्राचीन काळी 
कथावाड्ययाचा अभाव न जाणविण्याचे कारण या पुराणकथा व संतकथा 
"यांच्या अस्तित्वात तर नसेल ना ? * 

श्रवीरांच्या चरिज्रकथा हे मराठी मनाचे आणखी एक आकर्षण. ते 
स्वराज्याच्या काळात बळावले आणि त्यातून बखर-वाड्यय निर्माण झाले. 
वीरांचे आदर्श पुढे ठेवावेत, त्यांच्या पराक्रमाचे पोबाडे गावेत, आणि प्रसंगी 
गप्व्या/मनाजेरंगोत्यात/यरादेत; 3 प्रकारच्या वृत्तीतून या (चरित्र) 
कया जन्माला आल्या. पुरातन माहितगारांकडून मिळालेल्या माहितीच्या 
भाधारे नबीनांना मार्गदर्शन करणे, हा त्यांचा उद्देश होता, हे खरे; परंतु हा 
उद्देश साच्य करीत असतानाच चरित्रनायकाचे चित्र झापल्यापुढे बखरकार 


ळी व क हेही खरे. बखरींचे लेखन गद्यातून झाळे आहे. आणि 
क त लिहिलेल्या पुराणकथा संतकथा यांच्या तुलनेने, गद्य लेखन 
हे त्यांचे एक वैशिष्टय ठरावे. कर 


>. >. *. *. बीरक था यांचे जे लेखन 


काळात. शिवाय त्यांचे 


मराठी कथा » चकर ते हॉारेभाऊ *७ 


लेखन, कथन वा निवेदन केले गेळे आहे ते कुणा विशिष्ट व्यक्तीकडून. 
परंतु ज्यांचे कथनकार वा ज्यांच्या लेखनाचा काळ या दोहोंचाही पत्ता 
नाही, अश्या प्रकारच्या कथाही मराठीत काही कमी नाहीत. या कथा म्हणजे 
लोककथा. त्या कुणी सांगितल्या, माहीत नाही; केव्हा सांगितल्या हेही माहीत 
नाही; परंतु कर्णपरंपरेने एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे व दुसऱ्या पिढी- 
कड्टून तिसऱ्या पिढीकडे अश्या त्या झिरपत झिरपत आलेल्या आहेत. अशा 
त्या झिरपत आल्यामुळेच त्यातील खडे, माती, गाळ, इत्यादी मागे पडली 
आहेत ब उरले आहे ते शुद्ध मधुर अमृत. या लोककथांपैकी काही आज 
लेखनप्रविष्ट केल्या गेल्या आहेत. सांगोबांगी पद्धतीने त्या आपल्यापर्यंत 
आलेल्या असल्यामुळे त्यांच्या भाषेत थोडेफार अर्बांचीनीकरण झाले असणे 
शक्‍य भाहे; परंतु असे असले तरी त्यांची भाषा अस्सल लोकभाषा आहे, 
आणि त्यांची निर्मिती (निर्मिती शब्द येथे वापरणे शक्‍य असेल तर) फार पूर्वी 
म्हणजे मराठी भाषेला आंथिक रूप येण्याभाघी झालेली असणे शक्‍य आहे. 
शं. गो. दाते यांनीं संग्रहित केलेल्या “* लोककथा पुस्तक १? यामध्ये 
लोककथांचे काही नमुने भाढळतात. त्यात लोककथा आहेत, तशा चमत्कारिक 
लोकभ्रमाच्या भाकडकथाही आहेत. खरे म्हणजे त्या “ इटु॒कल्या पिटुकल्या * 
गोष्टी आहेत. अद्‌भुताने रंगलेल्या व मुलांना रंजविणाऱ्या. त्याखेरीज त्यांना 
अन्य प्रयोजन दिसत नाही. लोकांच्या हाडीमासी खिळलेल्या कल्पनांनी त्या 
विणल्या गेल्या आहेत. कथावाड्ययाची हीच खरी सुरुवात असावी. 
लोककथांचाच आणखी एक हृद्य प्रकार म्हणजे * कहाणी >. देवदेवता, 
त्रते-उद्यापने, ब वाण-वसे यांचे माहात्म्य सांगणे हा तिचा उद्देश. ती बहुधा 
आटपाट नगरात जन्मते. राजे, राण्या, दासदासी, न्रत घेणारे, न्रत पाळणारे 
व न्रत विसरणारे अक्षा नाना प्रकारच्या व वृत्तींच्या माणसांच्या सहवासात 
ती फुलते. त्यातील व्यक्ती ग्हणजे विशिष्ट वृत्तीच्या माणसांचे नमुने असतात. 
शब्दांची पुनरुक्ती होत असली तरी ती कंटाळवाणी न होता धृपदासारखी 
तोंडात घोळत राहते. उत्कंठा वाढवीत वाचकांना पुढे नेणे, हे तर तिचे खास 
वैशिष्ट्य. आणि जेव्हा ती संपते तेव्हा * साठा उत्तरी सुफळ होऊन संपते. 
कहाणी हा स्त्रीमनाच्या भाविकतेचा एक खास आविष्कार आहे. तो 


स्त्रीमनाप्रमाणेच कोमल, प्रसन्न, आणि भावरग्य आहे. ही भावरम्यता ताल्युक्त 
र 


१८ वाडूमय-विचार 


गद्य शैलीच्या कोंदणाने अधिकच खुललेली आहे. सारांश, एकंदर मराठी 
कथाविश्वात कहाणीचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. 

मराठीच्या प्रारंमकाळापासून तो अव्वल इंग्रजीपयेत मराठी कथेने ही जी 
निरनिराळी रूपे घेतली ती तिने आपल्या स्वतःच्या अस्तित्वाच्या जाणिवेने 
घेतलेली दिसत नाहीत. कारण तिला स्वतःचे असे खास वेगळे अस्तित्वच 
नव्हते. तिचा जो अवतार होत होता तो इतर कोणत्या तरी साव्याचे साधन 
म्हणून. मग हे साध्य तत्त्वप्रतिपादनाचे असो, वा नीत्युपदेश्याचे असो, की 
वाणवशाच्या फलादेशाचे असो. मात्र जो हेतू साधण्यासाठी तिने अवतार 
घेतले, तो हेतू मात्र तिने चोख बजावलेला दिसतो. त्यासाठी तिने कधी साधा 
सरळ निवेदनाचा मार्ग पत्करला, तर कधी वणेनाचा मार्ग स्वीकारला. कधी 
वास्तवाचा आधार घेतला, तर कधी अद्‌भुताचा रंग पांघरला. परंतु रंज- 
कतेचा संग तिने सोडला नाही. त्याविना तिने पत्करलेले प्रयोजन साधते ना. 

प्राचीन काळच्या मराठी गोष्टरूप कथेचे हे विविध प्रकारचे स्वरूप लक्षात 
वेतळे म्हणजे इतर गद्य ललित वाढ्यायप्रकारांप्रमाणे लघुकथा हा बाढययप्रकार 
सवेरवी नवीन, अर्वाचीन काळातला व विशेषतः पाश्चात्त्य वाड्याच्या परि- 
शीलनातून स्फुरलेला आहे ही कल्पना पुन्हा नीट पारखून घेण्याची आवड्य- 
केता तर नाही ना, असा प्रश्न मनात येतो. आणि आजच्या लघुकथेची काही 
मुळे प्राचीन काळच्या या विविध स्वरूपाच्या कथेत तर नसावीत ना अशी 
शका येते. परंपरा, वारसा इत्यादी शब्दांतील अर्थ जरी येथे तंतोतंत लागू 
करणे कठीण गेले तरी आजच्या मराठी ल्घुकथेचे पूर्व॑ख्प दाखवील अश्शी कथा 


ताना त्या स्वरूपात प्राचीन काळी लिहिली गेली एवढे मान्य करावयाला 
जड जाऊ नये. न 


पाचीन काळाकडून अर्वांचीन काळाकडे दृष्टी वळविळी की, अनब्बल इंग्रजी- 
तटा ६८२८ सालचा * बाळमित्र ? लक्षात येतो. * बाळमित्रा *चे लेखक सदाशिव 
केशीनाय नेव अर्वाचीन काळात लघुकथेचा पाया “ बाळमित्रा "ले घातला 
ही परंतुत्याच्या आधी १८२४मध्ये ' सिंहासनबत्तिशी चे भाषां- 
त वरत इतकेच नव्हे तर त्याच्याही आधी श्रीरामपूर 
सी वाळ (इसाबनीतीचे माषांतर-१८०६) ' सिंहासन 
(१८१४), “ हितोपदेश ' (१८ १५), आणि “पंचतंत्र, (१८१५) 


"2>>* 


१९७२० ७/०७-१. 
| 9) 'न्ल?५ 


ह.” ते शै र्ण ६ 
गुह को, बेकपकिगरणि 0, क. 


1 “५ र १ वी कि. र 
ही भाषांतरित पुस्तके प्रसिद्ध झाली वेदी सावरत दूर असणाऱ्या 
कलकत्त्याजवळील श्रीरामपूर येथे छापली गेल्यामुळे महाराष्ट्रात त्यांचा 'फारसा 
प्रसार झाला नव्हता. १८२८मधीळ “ बाळमित्रा 'ने मात्र लोकांचे ल्क्ष 
भापल्याकडे वेधून घेतले. परंतु “ बाळमित्रा च्या बरोबर वा थोडेसे आधी 
थोड्या निराळ्या स्वरूपाचे पण गोष्टर्य भसे लेखन होत असावे असे 
अ. का. प्रियोळकर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या “गोष्टीशतका 'वरून दिसते. 
“गोष्टीशतका “चा लेखनकाल १८२४ ते १८२९ भसा आहे. या गोष्टी 
कुणी रघुनाथ नाना नावाच्या ग्रहस्थांनी लिहिल्या आहेत. या गोष्टी स्वतंत्र 
आहेत, की भाषांतरित वा ख्पांतरित आहेत, याची नक्की माहिती उपलब्ध 
नाही. परंतु गोष्टींचे एकंदर स्वरूप व त्यातील काही वाक्ये यांवरून कोणत्या 
तरी इंग्रजी पुस्तकावरून ह्या गोष्टी लिहिल्या असाव्या असा तर्क करणे शक्य 
आहे. उदा० “हा कोण जो एवढ्या प्रतिष्ठेने येत आहे १? » “ हे राजापासून 
तूं शीक कीं, मी मागणारा न होईन. (गोष्ट ७२) “तो बोलला, धन्यास 
काय डोळे नाहीं आहेत, जो मी सांगूं १ (गोष्ट ७९). या ब या प्रकारच्या 
वाक्यांची रचना या तकोला पुरेशी आहे. 

आपण सांगतो आहोत त्या गोष्टी आहेत याची जाणीव गोष्टी शतकाच्या 
लेखकाला आहे. गोष्टींची शीषकेच मुळी त्याने 'गोष्ट १ >, 'गोष्ट २:, 
अशी दिली आहेत. गोष्ट क्र. ८८ ची सुरुवात तर 'गोष्ट आहे,' अक्ष 
वाक्याने तो करतो. म्हणजे भापण जे सांगतो वा लिहितो आहोत, त्याला गोष्ट 
म्हणतात याची त्याला जाणीव आहे. अक्या प्रकारची गोष्टीसंबंधीची स्पष्ट 
जाणीव, मला वाटते, मराठी कथेच्या इतिहासात प्रथमच झालेली दिसते. 
अथात या गोष्टी गोष्टी म्हणून सांगितल्या जात असल्या तरी त्यांचा उद्देश 
तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही. असला तरी तो गौण आहे. समजात ज्या 
लोकोक्ती वा म्हणी असतात त्यांचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी या गोष्टी सांगितल्या 
गेल्या आहेत. या बाबतीत दृष्टांतकथेच्याच या छोट्या बहिणी ठरतील. दृष्टांत 
कथेमागील तत्त्व थोडे गूढ असते, आध्यात्मिक असते, तर येथील म्हण 
चारचौघांना परिचित असण्याइतकी स्पष्ट असते, सामान्य जीवनाशी संबद्ध 
असते एवढाच फरक. शिवाय लोकोक्तीचा उल्लेख गोष्टीच्या शोवटी केला 
गेल्याने या गोष्टी इसापाच्या गोष्टीशीही सारखेपणा दाखवितात. 


?० वाडूमय-विचार 


'गोष्टीशतका 'चा लेखक मोठा चतुर दिसतो. ' तत्कालीन समाजाचे त्याचे 
अवलोकन मार्मिक दिसते. त्याने सांगितलेल्या गोष्टी कर्णोपकर्णी रूढ असण्याची 
शक्‍यता असली तरी मुळात अवश्य ते फेरफार करण्याचे कोशल्यही त्याच्यात 
दिसते. किंबहुना पदरचे थोडे फार तिखटमीठ लावून मुळातील गोष्टीची 
रुची त्याने वाढविली असण्याचीही शक्‍यता आहे. काही असो, प्रस्तुत 
'गोष्टीशातका 'तीछ सृष्टी खुद्द लेखकाची समकालीन सृष्टी दिसते. मराठी 
कथासृष्टीत प्रथमच बादशाहा, नबाब, खान, फकीर, काजी आले आहेत. 
समाजजीवनात झालेला बदल टिपला गेल्याने लेखनाला एक प्रकारची वास्तवता 
आली आहे. महानुभांबांच्या दृष्टांतकथा वा लीळाचरित्रांतर्गत कथा यात जस 
तत्काठीन समाजजीवन प्रतिबिंबित झालेले आहे, तसेच येथे अवांचीन 
काळातील महाराष्ट्र समाजात हिंदूंच्या बरोबर मुसलमानांचे ब त्यांच्यातील 
निरनिराळ्या पेज्शातील व्यक्तींचे असणारे अस्तित्व प्रत्ययाला येते. 

"गोष्टीशतका तील सृष्टी ही तत्कालीन समाजात आढळणाऱ्या वृत्तिप्रत्र- 
सोंनी युक्त अशा व्यक्तींची आहे. त्यात गरीब आहेत, श्रीमंत आहेत, 
नभाब आहेत, सरदार आहेत, स्वार्थी आहेत, कामचुकार आहेत, धूर्त आहेत, 
मूख आहेत, शहाणे आहेत, वस्ताद आहेत. या साऱ्यांच्या स्वमावाच 
दशन त्यात होते. मात्र हे स्वमाव ५४1०91 आहेत. त्यातून विशिष्ट 
व्यक्ती व्यक्त होण्याऐवजी व्यक्तिनमुने स्पष्ट होत आहेत. 

''गोष्टीशतकाच्या ठेखकाची एक खास शैली दिसते. कोटी-वचन, खटके- 
नाज उत्तर, इत्यादींनी त्याचे निवेदन चटकदार झाले आहे. लोकोक्ती वा 
म्हणी' स्पष्ट करण्याचा त्याचा हेतू त्यामुळे सहज साव्य होतो. किंबहुना तो 
3 गोष्टोशतका'तीळ काढी म्हणी: ल; 


लयात “तीन बोळावळे तेरा आळे, पहा तेथीळ 
रीत, बाहेरचे ते खाऊन गेले, न 


घ्य गाती गीत !?. “नाचो न कळे त्यांस 
श् 


( कडे व्य 
आह 92 ऱ ५६ बरळ तो कान पिडी 1) ; लिव गूळतुपानें शिंपला तरी गोड 
हा “्त्ट्रि - 
कापी 1) रव्याखाली अधार ??; « -चेंढेल तो पडेल 27, “६ हुपापाचा माल 


१ “ शंभर सोनारांची आ >) र 
गिण्कले ची;?? “दभत्या गाईच्या 
दोन लायादि चांगल्या?”; “* मुके कै होहाराची;??” “दुभत्या गा 


श्यास सुर्के का ग्‌ड १22. 
“ गरज सरो वेद्य मरो 7; “ये खक काय निद्रातुरास दगड काय ? ??; 


लें तुल झालें मला !?, भटास दिली ओसरी 
भट हळुहळू पाय पसरी. २7इत्यादी 1 सदि | 


मराठी कथा .» चळषर ते हारेथाऊ ' >> 


हेतू साध्य व्हावा या रीतीनेच गोष्टींचा चमत्कृतिपूर्ण शेवट केला जातो. मात्र 
हा हेतू इृ्ट्माड होऊन गोष्टीचे निवेदन केवळ गोष्ट म्हणूनही काही वेळा 
केले जाते. गोष्ट १९, गोष्ट ३१ व गोष्ट ८८ यांचा उदाहरण म्हणून 
उल्लेख करता येईल, गोष्ट ८८ तर “गोष्ट आहे अशा राब्दांनी सुरू 
होते; आणि त्यात नादरदाहा पातशहाच्या फौजेतील एक भुकेला मोंगल 
खर्वस म्हणून साबणाची वडी खाऊन आपले तोंड जाळून घेऊन कसा फजीत 
होतो, याचे वर्णन वाचावयास मिळते. प्रस्तुत “ गोष्टीशतका “तीळ सर्वात 
उत्तम गोष्ट म्हणून १०० व्या गोष्टीचा उल्लेख करता येईल. ती इतर गोष्टींच्या 
मानाने थोडी मोठी भाहे. एका विद्वान ब्राह्मणावर वाढत असलेली राजाची 
कृपा कमी होऊन तो राजाच्या मर्जीतून उतरावा म्हणून एका न्हाव्याने योजि- 
लेली युक्ती अखेर त्याच्यावरच कशी उलटते व “ केलें तुला, झालें मला ?, 
या म्हणीचा प्रत्यय त्याला कसा येतो, हे उत्कंठा वाढवी वाढवीतत सांगितले 
आहे. यदास्वी गोष्टीला अवश्य असणारे सारे गुण प्रस्तुत गोष्टीत आाढळतात.. 

सारांश, अर्वाचीन काळच्या प्रारंभालाच ' गोष्टीशतका *ने गोष्टीचे विशिष्ट 
खूप घेतलेठे दिसते. उपदेश्ासाठी वा लोकोक्ती सिद्ध करण्यासाठी एक साधन 
म्हणून ती जेव्हा अवतरते तेव्हा तिचे नाते प्राचीन काळच्या साधन म्हणून 
लिहिल्या गेठेल्या कथेशी जुळते; तर मधूनच एखादे वेळी जेव्हा ती साध्याचे 
रूप घेऊन भवतरते तेव्हा कलांतराने व्यक्त होणाऱ्या तिच्यांतील सुप्त शक्तीची 
जाणीव होते. नव्याजुन्याचा एका परी येथे सांधा जोडला जातो. 

' गोष्टीशतक ? जेव्हा लिहिले गेले (१८२४-२२ ९) तेव्हा ते किती वाचकां- 
पर्यंत पोहोचले असेल कोण जाणे. कारण ते त्या वेळी मुद्रित स्वरूपात प्रसिद्ध 
झाले नव्हते. परंतु त्याच सुमारास, म्हणजे १८ २८ मध्यें, सदाशिव काशिनाथ 
छत्रे यांचा “ बाळमित्र- भाग १ ला? मुद्रित रूपात प्रसिद्ध झाष्ठा, आणि 
ज्या बाटवाचकांसाठी तो लिहिला गेला त्या वाचकांच्या कथावाड्ययाबाबतच्या 
अमिरूचीला निश्चितपणे वळण लावाबयाला तो कारण झाला. 

“ बाळमित्र भा. १२ चे प्रकाशन १८२८ चे. शालोपयोगी व गोष्टीरूप 
अशी जी पुस्तके मुंबई येथील शिक्षामंडळाच्या अंथ-प्रकाशन पोटमंडळाकट्टून 
प्रसिद्ध झाली त्यांपैकी हे एक. बर्किनकृत मूळ फ्रेंच अंथाच्या * (1111-11: 


ही. 


ए५९11त ” या इंग्रजी भाषांतराच्या आधारे सदाशिव काशीनाथ ठछत्रे यांनी 


??  वाडूमय-विचार 


तयार केलेले. प्रस्तावनेत ग्रंथकर्ता स्पष्ट म्हणतो की, “ येथे जे सांगितले आहे, 
त्याचा उद्देश त्यांनी (मुलांनी). सदाचरण हे सर्व सुखाचे साधन म्हणून त्यावर 
प्रीती करावी, आणि दुराचरण हे सर्व दुःखाचे आणि पश्चात्तापाचे उत्पचि- 
स्थान म्हणून वर्जावे असा आहे.” हा उद्देश साधण्यासाठी मुलांचे प्रथम 
रंजन झाले पाहिजे, ह्याची जाणीव “ बाळमित्रकारा 'छा होती. आणि म्हणूनच 
जो उपदेश करावयाचा. होता तो त्याने गोष्टीरूपाने केला आहे. इतकेच 
नव्हे तर, त्यात ज्या गोष्टा सांगितल्या आहेत, त्या मोठमोठ्या अघटित 
घटनांच्या न सांगता मुलांच्या नित्य परिचयातल्या घटनांच्याच आहेत. मुले, 
त्यांचे खेळगडी, त्यांचे आई-बाप, बहीण-भांबडे, नोकर-चाकर यासंबंधींच्या 
गोष्टी येथे सांगितल्या आहेत. हर्ष-विषादांची कारणे व त्यासुळे मनात उत्पन्न 
होणारे बिकार यांचे वर्णनही स्पष्टपणे केले आहे. मुलांच्या मनाचा आवाका, 
त्यांच्या आवडीनिवडी इत्यादींची इतकी अचूक जाणीव त्या काळी कचितच 
व्यक्त झाली असावी. ह्या जाणिवेचे श्रय सूळ ग्रेथकार बर्किन याचे, हे मान्य. 
पण त्याचे यथायोग्य आकलन व त्याच्याशी सुसंगत मराठी लेखन करणाऱ्या 
छत्र्यांनाही थोडेफार श्रय देणे अवश्य झाहे. भाषांतरकार म्हणून बापू 
छत्र्यांची वाखाणणी “ विविधज्ञानविस्तार 'कत्योनी व दादोबा पांडुरंगांनी 
केलेली आढळते. “' बाळमित्र?, वेताळपंचविशी ? ब “ इसापनीतिकथा 

तिन्ही अंथ भाषांतररूप असूनही त्यात मराठी भाषेचे साघे स्वख्प 
भाढळते, हा चमत्कार होय. हा * विविधज्ञानबिस्तार ? कर्त्यांचा अभिप्राय. 
(पुस्तक १०, अंक ३). . तर “ हे ग्रेथ फार सुरस झाले होते. ती भाषांतरे 
आहेत, असें त्या वेळेस कोणास बाटत नसे. मराठीत सरस रीतीने पत्रिकेत 
ठिहिणारे हेच पहिले. त्यांच्या मागे आम्ही सर्वे लिहिणारे झालो. हा 
दादोबांचा अभिप्राय. (आत्मवृत्त, पा. २ ०). 

' बाळमित्र , काराचे भाषांतराचे हे कौशल्य जरी बाजूला ठेवले तरी गोष्टी 
चरस च सुबोध करण्याची ब ज्या उद्देशाने त्यांचे छेखन केळे गेले, तो उद्देश 


ती त्यांची भ्या खरोखरीच वाखणण्यासारखी आहे. किंबहुना 
"7 आणि साधन यांची स्पष्ट जाणीव ठेवून न्हा त्याचे डय 
न्हा त्याचे वेमालूम प 
स्साळ मिश्रण प्रस्तुत गोष्टींत झाले आहे. ' ् 


संवाद हे या गोष्टींचे भाणखी एक लक्षणीय वैशिष्ट्य. गोष्ट सरळ 


मराठी कथा » चळकषर ते हॉरीभाऊ 3? 


न्ञयस्थपणे निवेदनपद्धतीने सांगण्याऐवजी ती संवादांच्या आधारे बऱ्याच 
गोष्टींत सांगितलेली आहे. काही गोष्टींत संवाद मधून मधून येतात, तर 
काही. गोष्टी संपूर्णपणे संवादातूनच सांगितल्या आहेत. अश्या संवादमिश्र 
गोष्टींना * एकांकी नाटक? असे उपशीर्षक लेखकाने दिले आहे. प्रस्तुत संग्रहात: 
अशी “ एकांकी नाटके? एकूण सहा आहेत. त्यांच्या प्रवेशांची संख्या ९ 
पासून १६ पर्यंत गेलेली आहे. (उदा० “ लहान किनऱ्या “प्रवेश १०; दाणे 
टिपणारीं-पोरं “प्र. ९; “ तरवार 'प्र.-१२; “बापाची समजी “प्र. १०; * थोरांचे 
हृदय “प्र. १५; व ' अंतिक “प्र. १६). गोष्टीप्रमाणेच नाटक या वाड्य़य- 
' प्रकाराची जाणीव लेखकाला होती याचा हा पुरावा. किंबहुना अनेक प्रवेशी 
असली तरी एकांकी नाटकांचे मराठीतील हे पहिलेच उदाहरण होय. 
नाटकांची योजना करण्यात लेखकाचा काही विशिष्ट हेतू दिसतो. आणि तो 
प्रस्तुत गोष्टींबाबतच्या इतर हेतूंशी सुसंगत असाच आहे. मुलांना “' हाव- 
भावयुक्त निर्भाडपणे चोांत बोलतां यावें...ल्ञेने तोंड मुरडतात तें मुरड नये. ? 
असा स्पष्ट उद्देश लेखकाने प्रस्तावनेत सांगितला आहे. आणि हे सारे उद्देश 
सफल होतीछ असेच खूप प्रस्तुत गोष्टींना आलेले आहे. 

“ बाळमित्रा तील कथा ह्या खास मुलांच्या भावविश्वातल्या कथा आहेत. 
त्यांच्या भावविश्वात येणारे आई-बाप, बहीण-भाऊ, मित्र-मैत्रिणी, इत्यादींचा 
समावेश त्यात आहेच, पण पशू व पक्षी त्यांचाही त्यात समावेश झालेला 
आहे. “ चिमणी ?, “मैना *, ' कोकरू ही त्याची काही उदाहरणे. सारांश, 
* बाळमित्रा ? तीळ कथांनी अव्वल इंग्रजीच्या प्रारंभकाळात उपदेशपर पण रंजक 
अशा कथांनी अर्वाचीन मराठी कथावाड्ययाचा पाया घातला असे म्हटले 
तर वावगे ठरू नये. किंबहुना उपदेशपरता बा बोधपरता हा जो प्राचीन 
मराठीतील कथांचा कणा होता तोच “ बाळमित्रा *तील कथरांचाही कणा आहे. 
उपदेश वा बोध हा त्यांचा जीवनहेतू आहे. आणि या हेतुसिध्यथ रंजकतेचा 
मुलामा घेऊन या कथा अवतरलेल्या आहेत. मात्र वर म्हटल्याप्रमाणे 
अबांचीन काळातील या आरंभीच्या कथांनी साध्य आणि साधन यांतील भेद 
बाचकांच्या लक्षात येऊ न देण्यात जे यश संपादिले आहे, त्या यश्यातच 
लघुकथा-वाड्ययाच्या पुढील विकासाची चिन्हे डोकावत आहेत. 

अव्वल इंग्रजीत मुद्रणकलेच्या प्रसाराबरोबर नियतकालिकांचाही प्रसार 


>?४ वाडूमय-विचार 


झाल्यामुळे कथावाड्य़याला थोडा-फार स्वतंत्रपणे आपला विकास करणे शक्‍य 
झाले. केवळ वाडय़याला वाहिलेल्या नियतकालिकांचा जन्म अलीकडचा. त्या 
आधी जी नियतकालिके निघाली ती संमिश्र स्वरूपाची होती. लोकांना 
शहाणे करणे हेच त्यांचे जीवनकार्य होते. (आजही त्याच स्वरूपाची 
नियतकालिके अधिक आहेत.) परंतु असे असले तरी उपयुक्त व मनोरंजक 
गोष्टींचे महत्त्व त्यांना पटलेळे असावे. किंबहुना जो उपदेशाचा हेतू त्यांनी 
सनात धरठेला होता, तो सफल करण्यासाठी रंजक कथांचा अवलंब करणे 
त्यांना आवश्‍यक वाटले असावे. आणि म्हणूनच आपल्या नियतकालिकात 
वाचकांना काय काय वाचावयास मिळेल हे दर अंकातून जाहीर करताना 
त्यात ' उपयुक्त पण मनोरंजक गोष्टीही बाचावयास मिळतील.? असे जाहीर 
केळे जात असे. उदा. १८५० साली निघालेला ' श्ञानप्रसारक? “' उपयुक्त 
व मनोरंजक गोष्टी ” आपण देत असल्याचे सागतो. “' स्त्रियांकरिता मनोरंजक 
ब सन्मार्गवती गोष्टी; रूपके... बाचकांना आढळतील असे १८६७-६८ 
सालीही * विविध वृत्तांत ' आढळते. १८७१ साली निघालेल्या ' दंभहारका 
तही, “ मनोरंजक व सन्मागंदर्शंक अश्या कविता, गोष्टी, रूपके? असल्याचे 
दिसते. सारांश, १९ व्या शतकातील या प्रमुख नियतकालिकांनी गोष्टींना हे. 
जे स्थान दिले होते, ते त्यांच्या उपयुक्ततेमुळे दिळे होते, ढे जसे स्पष्ट 


आहे, तसेच त्यांच्यातील रंजकत्वामुळे गोष्टींनाही आपले महत्त्व राखून ठेवता 
आले, हेही स्पष्ट आहे ! 


१८९० मध्ये करमणूक? >> निघाळे हरिभाऊंच्या 
* स्फुट गोष्टी ? प्रथम प्रकाशित हे नियतकालिक निघाले. त्यातून क 
“_ "_" पकाशत झाल्या; आणि आज त्या पुस्तकरूपाने उपलब्धही 

आहेत. त्यामुळे मरा 


ठी लघुकथेचा उत््ांतिक् रंभीच्या 
छघुकथा र म पाहाताना प्रा 
रत त्यांचाच उल्लेख केला जातो. लघुकथेच्या विकासक्रमात 
आधी वर उ योच्या चे महत्त्व फार मोठे आहे, हे खरे. पण त्यांच्या 
“मनोरंजक व सन्मारीट ही. यी काही नियतकालिकांत ज्या निरनिराळ्या 
अगत्याचे आहे. रा गोष्टी प्रसिद्ध झाल्या, त्यांचाही विचार करणे 
असणे शक्‍य आहे. *डकथच्या विकासात त्यांचाही थोडा फार वाटा 
; सानप्रसारक *चे कार्य 

कार्य ति*महर 4 

या संदर्भोत महत्त्वाचे वाटते. १८६२च्या मे, 


मराठी कथा » चकधर ते हॉरीेभाऊ र्ष 


जून सप्टेंबर व डिसेंबर या महिन्यांच्या अंकांतून प्रत्येकी एक अशा एकूण 
चार लघुकथा प्रसिद्ध झाल्या आहेत, आणि त्यांना € नवळ? म्हणून संबोधिले 
गेले आहे.' या कथांचे स्वरूप रहुस्यकथांच्या सारखे आहे. याचा अर्थ असा 
दिसतो की, शंभर वर्षापूर्वीच मराठीत रहस्यकथांचे लेखन सुरू झालेले आहे. 

“छायेची साक्ष > ' पुत्रशोक ?, “ हरवलेले रत्न? व “ धाकटा कारकून? या 
त्या कथा होत. या चारही कथांच्या सारखेपणावरून त्यांचा लेखक एकच 
असावा, हे जसे लक्षात येते, तसेच या कथा एकामागून एक लिहीत 
असताना, पहिल्या कथेच्या वेळी जरी नाही तरी डुसऱ्या कथेच्या वेळी, 
आपण एका वेगळ्या प्रकारची कथा लिहीत आहोत, याची लेखकाला जाणीव 
झाल्याचे दिसते. ' पुत्रशोक' या दुसऱ्या कथेच्या शीर्षकाखाली “ एक 
नवल? हे शब्द योजिलेळे आढळतात. तसेच पुत्रशोक' नंतरच्या 
: हरवलेले रत्न? या तिसऱ्या कथेला “नवल तिसरे? व * धाकटा कारकून? 
या कथेला “ नवळ चोथे? असे संबोधिलेळे दिसते. याचा अर्थ असा दिसतो 
की, या कथा लिहिल्या गेल्या त्या काळी सामान्यपणे ज्या प्रकारची कथा 
लिहिली जात होती, त्याहून ही कथा वेगळी होती व तकी लेखकाला 
जाणीव पण झालेली होती. बोधकथा, नीतिकथा इत्यादी पारंपरिक 
कथेच्या रूपाहून हे रूप वेगळे होते, नव्हे तिचे प्रयोजनही भिन्न होते. 
' गुलबकावळी? व ' अरबी भाषेतील सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी? 
यांच्या प्रयोजनाप्रमाणे तिचे प्रयोजन होते. एडगर अँलन पोच्या कथांचे 
१८५०- १८६० या काळात इंग्लंड-अमेरिकेत जे काही सामान्य अनुकरण 
झाले, आणि त्याचे जे नमुने तत्कालीन इंग्रजी मासिकातून अवतरले त्यातून या 
'नवलकथांचा जन्म झाला असावा, असाही वा. ल. कुळकर्णी यांचा कयास आहे.२ 
मात्र ज्या या कथांना त्यांचा लेखक * नवलकथा ? म्हणतो त्या आहेत मुख्यतः 
रहस्यकथा. अथात ' मनोरंजन ? कालातील “ शाब्बास बाबूराव ! ? सारख्या 
म्हणजे ज्यात डिटेक्टिहह रहस्यशोध करतो तक्या या कथा नाहीत. येथे गुप्त 


वह 00” ४.7 क / 
२. वा. ल. कुळकर्णी : “ सत्यकथा !-डिसेंबर १९६०; “ मराठीतील प्रारंभीची 
रहस्यकथा » आणि “ मराठी शानप्रसारक !-परिशिष्ट पहिले, 

२. वा. ल. कुळकणी कित्ता. 


२६ . वाइमय-विचार 


पोलिसाचे काम आरोपीचा वकील करतो व तेही देवाच्या साह्याने. त्यामुळे 
बुद्धिमान , चतुर गुत्त-पोलिसाकडटून टप्प्याटप्प्याने रहस्यभेद करवीत वाचकाचे 
कुतूहल हळूहळू पूर्ण करण्याऐवजी येथे सवं गोष्टी ऐसपैसपणे व स्पष्टपणे सांगि- 
तल्या जातात. तसेच या कथांतील एकंद्र सारेच निवेदन ऐसपैस व ठसठशीत 
आहे. या नवलकथांचा काळ म्हणजे “ मुक्तामाळे “चा काळ. साहजिकच 
या दोघांचा वाचकवर्गही एकच असला पाहिजे. त्या वाचकवर्गाला रहस्यकथा 
पुरविण्याचे कार्य-वा त्याची सुरुवात -या नवलकथांच्या लेखकाने केले. 

या नवलकथांप्रमाणे इतरही काही प्रकारच्या कथा याच काळात इतर 
नियतकालिकांतून प्रसिद्ध झाल्या नसतील का ? झाल्या असणे शक्‍य आहे. 
मात्र त्यांचा शोध घेतला गेला पाहिजे. तसा तो घेतला गेला तर १८९० 
साली प्रसिद्ध झालेल्या हरिभाऊंच्या * करमणूक? मधून प्रसिद्ध झालेल्या स्फुट 
गोष्टींच्या थोडे आधी व नवलकथा म्हणून अवतरलेल्या रहस्यकथांच्या नंतर 
ज्या विशिष्ट स्वरूपाच्या कथा लिहिल्या गेल्या असतीछ त्याची थोडी-फार 
कल्पना येऊ शकेल, हरिभाऊंनी गोष्टीला वास्तव रूप दिले. कादंबरीला जसे 
अद्‌धुतरम्य वातावरणातून त्यांनी वास्तव जगात आणले तसेच काहीसे स्फुट 
गोष्टींच्या बाबाही झाले असणे शक्य आहे आणि म्हणूनही ' ्ञानप्रसारक? 
ते ' करमणूक? या काळातील व त्याच्या थोडे आगे-मागे झालेल्या नियत- 
'कालिकातील कथांच्या शोधाची आवल्यकता. हरिभाऊंच्या ' स्फुट गोष्टी * 
पासूनचा मराठी कथेचा इतिहास व विकासक्रम आज पुष्कळसा स्पष्ट झाला 
आहे. किंबहुना गोष्टीची कथा झाली आहे व तिचे साधनरूप जाऊन तिला 
साव्यर्पही आले आहे. तिचा स्वतःचा एक वाड्य़यप्रकार म्हणून पृथक्‌ असा 
संसारही सुरू झाला आहे; परंतु या आजच्या कथेसारखी. वा हरिभाऊंच्या 
स्फुट गोष्टीसारखी नसली तरी तिच्याशी समान र्म दाखवील अश्शी कथा 
मराठीत फारू पूर्वीपासून लिहिली जात होती. या प्राचीन कथेशी अर्वाचीन 
कथेचे कोणते नाते निश्चित करता येते, हा प्रश्न सोडला तरी आजच्या 


च्या सम्यक्‌ अभ्यासाला तिचे व तिच्यासारखे दिसणारे जे पूर्वर्प आढळते, 
त्या र्पाचाही विचार व्हायला पाहिजे, एवढे खरे. 


एकनाथ : व्यक्तिदरीन 


एकनाथ हे १६ व्या शतकात होऊन गेलेले प्रमुख महाराष्ट्रीय संत. मराठी 

संतपरंपरेत त्यांना मानाचे स्थान आहे. ज्ञानेश्वरांनी प्रतिष्ठा मिळवून 
दिलेल्या भागवतसंप्रदाया'चे प्रसारकाय एकनाथांनी केले. किंबहुना ९४ व्या 
शतकात मुसलमानी सत्ता महाराष्ट्रात हढमूळ झाल्यावर मराठी वाड्ययसृष्टीत 
जे वैराण निर्माण झाले, ते दूर करून एक प्रकारचे चैतन्याचे बारे त्यांनी 
सुरू केळे आणि मराठी वाड्य़याला अनेक तऱ्हांनी नि प्रकारांनी बहर आणला. 
मराठी संतवाड्य़याचे मोल संतांच्या संतपणाच्या आधारे मुख्यतः केले जाते. 
संत मोठा तर त्याचे वाडययही मोठे असे समीकरण सामान्यपणे मांडले जाते. 
'एखादा संत आध्यात्मिकतेत मोठा अधिकारी असूनही त्याचे वाडयाय वाड्य़य- 
दृष्ट्या कमी प्रतीचे असणे शक्‍य आहे; याच्या उल्ट आध्यात्मिक प्रगतीत 
फारशी उंची गाठली नसूनही खालच्या पातळीवरीह मुमुक्षू अवस्थेत श्रेष्ट 
दर्जाचे काव्य निर्माण झाळे असणेही शक्‍य आहे, हे सहसा लक्षात घेतले 
जात नाही. परतत्त्वस्पर्शाचा निकष मनात बाळगल्यामुळे कदाचित्‌ हे होत 
असावे. किंबा सामान्य प्रापंचिक मनावरील अध्यात्माच्या दबदन्याचाही हा 
परिणाम असावा. किंवा आपण जे जे लिहिले ते ते सारे कान्य आहे अशी 


२८ वाडूमय-विचार 


जी भाबडी समज संतांनी व्यक्त केली त्याचाही हा परिपाक असणे ठ्क्य आहे. 
ते काहीही असो; परंतु संत म्हणून एखाद्या संताचा विचार करणे वेगळे व 
त्याच्या साऱ्या लेखनाचा काव्य म्हणून विचार करणे वेगळे. विदोषतः 
एकनाथांबद्दलच्या विचारात तर हे तारतग्य काटेकोरपणे पाळले पाहिजे. 
या काटेकोर तारतम्याचे महत्व आणखीही एका गोष्टीमुळे जाणवते. ज्या 
भागवतसंप्रदायाच्या प्रचार-प्रसाराचे महत्त्वपूण कार्य एकनाथांनी केले त्या 
भागवतसंप्रदायाती७ ज्ञानदेव-नामदेवांसारख्या पूवस्रींचा आणि उत्तरकालीन 
रामदास-तुकारामांसारख्या संतमहंतांचा म्हणजे तत्संबंधीच्या विचारांचा प्रमाव 
आपल्या विचारसरणीवर पडणे सहजशक्य आहे. ज्ञानेश्वर ज्ञानयोगी होते, 
साक्षात्कारी संत होते. तसेच महाराष्ट्रातील भागवत संप्रद्याळा तात्त्विक 
बैठक पुरवणारे तत्त्वज्ञ होते. या साऱ्यांचे प्रतिबिंब त्यांच्या गीताभाष्यात 
दिसते. म्हणजे त्यांची भूमिका भाष्यकाराची आहे, कवीची नाही. परंठु 
पुनः ते हाडाचे कवीही होते. त्यामुळे ज्ञानेश्वरीत भाष्याबरोबर काव्याचाही 
प्रत्यय येतो. नामदेव हे अतीव प्रेमळ भक्त होते. ज्ञानात ते थोडसे उणे 
असतील, आणि अहंकारानेही पूर्वायुष्यात थोडेफार पछाडलेले असतील, 
आणि म्हणूनत्यांच्या कच्या मडक्‍्याला पक्क करण्यासाठी विसोबा खेचरांकडे 
त्यांना पाठविले गेळे असेल; परंतु विसोबांकडून ज्ञानचक्षू उघडल्यानंतर 
काय किंवा त्याच्या आधी काय त्यांनी केलेळे अभंग भक्तिरसाने चिंब 
मिजले आहेत. म्हणजे ज्ञानी भक्त वा संत म्हणून त्यांच्या श्रेष्ठतेबद्दळ 
नद करणे शक्‍य असले तरी भक्तिभावनेचा व साक्षात्कारानुमवाचा आविष्कार 
व तनस्हणूनातेधसवान्याच्याहेत.  जानेश्वरांच्या समाविप्रसंगीच्या 
त्यांच्या अभंगांनी तर त्यांच्या या लौकिकात भरच पडली आहे. देहूचा 
अभ्य तर काय री आहे. एक सामान्य ह 
च तदनुषगिद वी य विगोदे पर्यतच्या भिन्नमिक्ञ अवस्था 
रामांच्या संतत्वाप्रमाणे दा म्ह्णजे त्यांचे अभंग. तंव्हा तुका- 
नुसते संत नाहीत तर ही 3 तरी मितमेद गाढळत*'नोडी 
संस्थापक आहेत. परमा! (तेही आहेत. एका नवीन संप्रदायाचे 
समाजाच्या याः मादावरोवर पपचाळाही महत्त्व देणारे आणि तत्कालीन 
आध्यात्मिक उन्नतीबरोबर भे उन्नतीही व्हाबयाळा पाहिजे 


एकनाथ >» व्याक्तिदरडन र 


असे मानणारे व तशी शिकवण देणारे आहेत. म्हणजे ते मुख्यतः 
'बोधकार आहेत. करुणाष्टके व थोड्याफार प्रमाणात रामायणकांडे वगळली 
'तर त्यांच्या लेखनात कवित्वाचा प्रत्यय येतो, असे म्हणणे घाडसा'चे 
भाहे. आणि असे धाडस कुणी करीतही नाही. परंतु एकनाथांबद्दल 
मात्र मतभेद खूप आढळतो. एकनाथ ज्ञानी आहेत, भक्त आहेत, जनी 
जनार्दन पाहणारे संत आहेत. प्रत्यक्ष जीवनात प्रपंच व परमार्थ यांची 
समर्पक सांगड घालणारे आदर्श प्रापंचिक आहेत. ज्ञानेश्वर-नामदेवांचे मागे 
'पडळेळे भागवतसंप्रदायाच्या प्रसाराचे कार्य त्यांच्यामुळेच प्रगत झाले. 
येथवर बहुतेकांचे एकमत आढळते. परंतु त्यांच्या अरथकर्तृत्वाचा विषय 
निघाला की मतभिन्नता सुरू होते. ते थोर रसाळ कविता करणारे कवी आहेत 
येथपासून तो ते ठाकठिकीचे कुशल मेहनती कारागीर आहेत, या मतापर्यंत 
अनेक मते आढळतात. ते कबी नाहीत तर पंडित आहेत, कलावंत नसून 
पुराणिक आहेत, त्यांच्या वाडययीन थोरीत प्रचंडतेचा भागच अधिक आहे, 
अशीही मते आढळतात आणि ती सारी एकनाथांचे टीकाग्रंथ, कथाग्रंथ, 
रूपकात्मक भारुडे, अभंग, गोळणी, पदे इत्यादी विपुल व विविध ग्रंथरचना 
लक्षात घेऊन दिली जातात. आणि म्हणून वाड्ययीनदृष्ट्या एकनाथांचे व 
त्यांच्या अंथांचे पुनमूल्यमापन अगत्याचे वाटते. या मूल्यमापनात त्यांच्या 
ग्रंथलेखनामागील आध्यात्मिक प्रेरणा व प्रयोजन ही जशी लक्षात घ्यावी 
लागतील, तशीच एक संत म्हणून असणारी व त्यांच्या वाडय़यावर प्रभाव 
पाडणारी वैशिष्ट्ये पाहावी लागतील. परंतु हे सारे लक्षात घेऊनही एक कवी 
म्हणून त्यांची योग्यता काय आहे, याचाही निर्भळपणे विचार करावा लागेल. 

एकनाथांच्या व्यक्तित्वाचा (आणि पर्यायाने त्यांच्या वाड्ययाचा) अभ्यास 
आणखी एका गोष्टी मुळे महत्त्वाचा वाटतो. त्यांच्या आधीच्या मराठी वाडय़यात 
जे एकांगीपण होते ते एकनाथी लेखनाने दूर झाले, अध्यात्मतत्त्वविवेचनासाठी 
महाभारतांतर्गत भगबद्‌गीतेची निवड करण्याची जी परंपरा होती, ती बदलून 
भागवताची ब तदंतर्गत उद्धवगीतेची निवड झाली. “ रुकमिणीस्वयंवरा "च्या 
आधारे त्यांच्या काळी खंडित झालेळी--वा ज्ञात नसलेली--आख्यानकविता 
पुन; रूढ झाली. भावार्थरामायणातून अनेक रसांचा आविष्कार मराठी मनाला 
मिळू लागला. अभंग, पदे, गोळणी इत्यादींतून आत्माविष्कारपर कविता 


१० वाडूमय-विचार 


लिहिली जाऊ छागली. ख्पकात्मक भारुडांच्या आधारे समाजातील सर्व थरांना 
नाट्यमय पद्धतीने आध्यात्मिक व नेतिक शिक्षण मिळू लागले. कळ. 
नामदेवानंतरच्या दोनझडीचशे वर्षीच्या काळात जे वाड्ययीन कट 
महाराष्ट्रात पसरळे होते व त्यामुळे मराठीचा वाड्ययवृक्ष जो वाळून उ 

चाल्ला होता तो अनेक शाखोपक्याखांनी भराळा झाला. आणि हे सारे कठृत्व 


एकनाथांचे. आणि म्हणूनच एकनाथांचे व्यक्तित्व वाढ्यायाभ्यासकाला 
आव्हान देऊ शकते. 


एकनाथांची हयात साधारणपणे १६व्या शतकाच्या उत्तरार्धातली- 
टकनाथांचा जन्म इ. स. १५४८ मध्ये झाला, आणि त्यांचा मृत्यू इ. स. 
१५९९ साळी झाला. इ. स. १५५८ त जना्दनस्वामींकडून त्यांनी गुरूपदेद 
घेतल्याची नोंद मिळते. त्यानंतर गुरुण्ही झच्ययनात काही काळ बो 
असावा. एकनाथांच्या जीवनात, त्यांचे व्यक्तिमत्व घडविण्यात व त्यांच्या 
जीवबितकार्याची दिशा ठरविण्यात या गुरुग्रहीच्या वास्तव्याला फार महत 
दिसते. तेथे त्यांचे जे अध्ययन झाले असावे, त्यात मराठीतीळ “ ज्ञानेश्वरी 
“अमृतानुभव? या प्राकृत (मराठी) अरथांबरोबर संस्कृतातीळ वेद व वेदांगे 
यांचाही समावेश झाला असावा. ' चतुःछोकी भागवता'त, एकादररास्कंधा- 
बरील टीकेत भाणि इतर स्छुट प्रकरणांत जे तत्वानिर्पषण आले आहे, १ 
आतून जी समज व्यक्त झाली आहे त्या साऱ्यांची तयारी जनार्दनस्वामींच्या 
देखरेखीखाली झाठी असावी. किंबहुना अध्यात्मतत्त्वनिरूपणात, सामाजिर्क 
जीवनात, वैयक्तिक आचरणात आणि एकंदर सर्वच प्रकारच्या लेखनात 
समतोल वृत्ती आढळते, त्या साऱ्यांच्या साधनेचा काळ म्हणजे हा गुरुग्हीच्या 
भध्ययनाचा काळ असावा 


एकनाथांचे व्यक्तित्व म्हणजे अनेक 


ह । परस्परविरोधी प्रवृत्तींचा समन्वय. 
यासः य शुरू जनादनस्वामी यांच्या रूपाने एकनाथांना मिळाठा* 
अनादनस्वामी हे मूळ दत्तसंपरदायी, भाणि 


दत्तात्रेय हे मुळी समन्वयाचे 
प्रतीक. परंतु इस्लामच्या वेदिक धर्माला ने ओहोटी लागली 
होती, ती थोपवून धरण्याच्या प्रतिक्रियेत या सं 


केयेत या संप्रदायाषा कडक ब एकांतिक 


एकनाथ .-व्याक्तिदर्ञीन र? 


ब्राह्मणांनी--मान तुकवून सेवाधर्भ स्वीकारल्यामुळे महाराष्ट्रातील धर्म, संस्कृती, 
भाषा इत्यादी धोक्यात आली होती. त्याच जोडीला जे ब्राह्मण्य टिकवून होते, 
त्यांच्यात शब्दाबडंबर व कमकांड माजले होते आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून 
अडाणी समाज नाडला जात होता. अद्या परिस्थितीत ब्राह्मणवर्गाला स्वघर्मां- 
'चरणाला प्रदत्त करण्याची व तदृद्रारा बौद्धिक परंपरा व वर्णाश्रमधर्म यांचे 
पुनरुज्ीवन करण्याची शिकवण नसिंहसरस्वतींनी दिली. न॒सिंहसरस्वतींचची 
मूळ परंपरा आद्य शंकराचायोची. तेव्हा शंकराचायोचे वैदिकधर्मपुनरुज्जीव- 
नाचे ध्येय न॒सिंहसरस्वतींनी आपल्यासमोर ठेवले असल्यास नवल नाही. 
याच संदभात विजयनगरला शंगेरीपीठातील विद्यारण्यस्वामींच्या प्रेरणेने 
हिंदु राज्याची स्थापना झाली होती. ही घटनाही अर्थपूर्ण आहे. परंतु या 
सर्व अर्थपूर्ण ब हेतुपुरस्सर घडविलेल्या घटनांना विपरीत फळे येऊ लागली. 
स्वघर्माधिट्टित क्तव्यकर्मामधीळ अथ्रपूर्णता नष्ट होऊन त्याजागी केवळ निरथक 
कर्मकांडाला महत्त्व आले. आचारधर्म आणि अनुष्ठान प्रभावी ठरली. ब्राह्मण- 
वर्गाला स्वधमंतत्सर ब स्वकर्तव्यरत करण्याच्या प्रयत्नात वर्णावर्णातील उच्चनीच 
भाव वाढीला लागला; नव्हे त्याचे समर्थन होऊ लागले. जनार्दनस्वामी आणि 
एकनाथ यांच्या काळच्या दत्तसांप्रदायिकांच्या शिकवणुकीचे रूप हे असे कडक, 
सोबळेओवबळे पाळणारे आणि परिणामतः समाजाला दुभंगून टाकणारे बनले 
होते. परंतु दत्तसंप्रदायाच्या मूळ आराध्यदैवताची समन्वयाची शिकवण अंगी 
बाणळेल्या अधिकारी व्यक्ती त्या काळात अगदीच नव्हत्या असे नाही. 
जनार्दनस्वामी हे त्याचे उत्तम उदाहरण. वा. सी. बेंद्रे यांचे मत* बरोबर 
असेल तर गुरुपरंपरेने त्यांचा संबंध सुफी पंथाशी जोडता येतो. त्यांच्या या 
मताप्रमाणे जनार्दनस्वामी हे चांग बोधले यांचे शिष्य आणि चांग बोधले 
हे सुफीपंथीय कादरी परंपरेतीळ शेख महंमदाचा पिता राजे महंमद यांचे 
शिष्य. अध्यात्माच्या मार्गांत धर्मांचा दुराबा महत्त्वाचा नसतो, कारण अखेर 
धर्म म्हणजे तरी काय तर अध्यात्मसाधनेचा एक मार्ग, आणि साध्य हे 
साधनापेक्षा केव्हाही महत्त्वाचे, हे तत्त्व यातून सूचित होते. दत्तसंप्रदायी . 
जनार्दनस्वामींना गीताभागवतांचेही प्रेम का आणि आपल्या शिष्याला चतु:श्छोकी 


१. वा. सी. बेंद्रे : * तुकारामांचे संतसंगातती !--_प्रकरण ४३ पा. ७१; ८०-८१. 


>? वाडूमय-विचार 


भागवतावर प्रवचन करावयाला त्यांनी का सांगितले या घटनेवरही यामुळे क. 
पडावा. (चांग बोधले म्हणजे भागवतावर रोज प्रवचन करणारा १ 
ज्याचे प्रवचन ऐकून जनार्दन स्वीमींनी एकनाथांना चतुःशछोकी क. 
टीका करण्यास सांगितले तोच चंद्रमट असेल तर या गोष्टीची क 
काही संगती लागते.) दत्तसंप्रदायातील मूळ समन्वयाची शिकवण तया 
अंगी गुरुपरंपरेने आळी असणे व गुरूच्या प्रत्यक्ष साहचर्याने बाणली 3 
शक्‍य आहे, ब र 
एकनाथांच्या मनात भागवत संप्रदायाविषयीची आपुलकी आणखी ए्‌का 
प्रकारे उतरठेली दिसते. पांडुरंगाचा परमभक्त भानुदास हा एकनाथांचा पणलार 
कृष्णदेवराजाने विजयानगरला नेलेली पंटरपुरच्या विठ्ठलाची मूर्ती परत पंढर- 


अरठा आणणारा परम भागवत. अद्शा भागवताचा वारसा त्यांच्या स्वभावात 
न उतरता तर नवल. हेच भागवतप्रेम 


* अमृतानुभवा ? यांची परायणे 
ठाई ठाई ज्ञानेश्वरांच्या 


: भागवत संप्रदायाबद्दलचा 
गुरूकडून उपदेश घेतलेला असछा व झख्या- 


* देशकालपरिसि थतीनुसार इष्ट तो बदू करण्याची कुवत 
पक ोती. शानेश्वर दे त्यांचे झाद्श असठे व ते स्वतःला * ज्ञानाचा 
आ मातून घेत असले तरी आापल्या टोकाग्रंथासाठी भगवद्गीतेऐवजी 

शीमदमागबता झपूर्ण ची ब त्यातल्या एकादशस्कंधाची निवड त्यांनी केली ही गोष्ट 
मोठी अ आहे. 


एकनाथ » व्याक्तिक्रडांन र्ते 


वस्तुतः भगवद्‌गीता म्हणजे प्रस्थानत्रयीपेकी एक. उपनिषदे, वेदान्तसूत्र 
व भगवद्गीता या तिहींनी मिळून झालेल्या प्रस्थानत्रयीस धर्मग्रंथ ग्हणून 
बोद्ध धर्माच्या ऱ्हासानंतर पण निरनिराळ्या वैदिक संप्रदायांच्या स्थापनेच्या 
भाधी मान्यता मिळाली होती. शंकराचार्य; रामानुजाचार्य इत्यादी संप्रदाय- 
प्रवर्तकांनी आपापल्या संप्रदायाच्या माहात्म्यसिध्यर्थ या प्रस्थानत्रयीवर भाष्ये 
लिहिली. सांप्रदायिक दृष्ट्या प्रस्थानत्रयीवरील या भाष्यामागोमाग त्या त्या 
सांप्रदायिक भाष्यांच्या आधारे गीताटीका लिहिण्याची प्रथा रूढ झाली. 
ज्ञानेश्वरांची भावार्थदीपिका याच परंपरेपैकी एक. परंतु ज्ञानेश्वरांचा विरोष हा 
की कोणत्याही एका आचार्यांच्या संप्रदायाचा म्हणजे त्याच्या शिकवणुकीचा 
अनुवाद न करता निरनिराळ्या संप्रदायांच्या शिकवणुकीचा समन्वय करून 
तत्कालीन प्राकृत समाजाला अवद्य व दृष्ट असा एक नवीन मार्ग त्यांनी 
दाखविला. जो भागवतसंप्रदाय त्यांच्या आधीपासून महाराष्ट्रात रूढ होता त्या 
भागवतसंप्रदायाला नवीन तत्त्वज्ञानाची बेठक दिली महाराष्ट्रातल्या भागवत 
सांप्रदायिकांना ज्ञानेश्वरी ही त्यांचा धमंग्रंथ वाटते, ती उगाच नव्हे. ज्ञानेश्वरा- 
नंतर एकनाथांच्या काळपर्यंत मधला जो काळ गेला त्या काळात ज्ञानेश्वरांची 
शिकवण समाजमनात कितपत उरली होती याची शंका येते; आणि म्हणूनच 
तिचे पुनरुज्ञीवन करण्याची आव्यकता एकनाथांना वाटली असावी. त्यासाठी 
अवलंबिण्याचा परंपरागत मार्ग म्हणजे भगवद्‌गीतेवर वा तत्सम ग्रंथावर टीका 
लिहिण्याचा. एकनाथांनी तोच मार्ग स्वीकारला, पण ग्रंथात बदळ करून. त्यांनी 
भगवद्‌गीतेऐवजी उद्धवगीता निवडली. उद्धवगीता ग्हणजे कृष्णाने आपल्या 
प्रयाणकाळी उद्धवाला जो उपदेश केला तो उपदेश कथाप्रसंगांच्या आधारे 
रोचकरीतीने सांगणारा श्रीमद्मागवतातीछ एकादशस्कंध. भगवद्‌गीता ही 
कोखपांडवांच्या युद्धाच्या वेळी अजुनाला युद्धाला उद्युक्त करणारी व त्यातच 
तुझे कल्याण आहे हे प्रतिपादणारे तत्त्वज्ञान सांगणारी तर उद्धवगीता ही 
भागवतधर्मीयांना भगवदुभक्तीचा व क्षमेचा आदर्श दाखविणारी. एकनाथांच्या 
या निवडीमागे तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजकीय इत्यादी परिस्थिती 
व विशेषतः बहुजनसमाजातीछ पुराणग्रंथांची लोकप्रियता कारण असावी. 
मात्र आपल्याला काय साधावयाचे आहे आणि ते कसे साधले पाहिजे याचे 
अर्‍चूक ज्ञान त्यांना असले पाहिजे. 
३ 


रश वाइ्मय-विचार 


एकनार्थांचा व्यक्तित्वविकास घडविणाऱ्या आणखीही एका गोष्टीचा उल्लेख 
कला पाहिजे. ही गोष्ट म्हणजे पैठण येथील त्यांचे वास्तव्य: बाळपणीचे 
तसेच ग्रहस्थाश्रम स्वीकारल्यानंतरचेही. पैठण म्हणजे त्या काळची जणू 
दक्षिग काशी; विदेचे माहेरघर; वैदिकांचे वित्वापीठ; कर्मठ बनळे असले तरी 
अनेक विद्वान पंडितांच्या व्यासंगाचे केंद्र. ज्ञानेश्वर व त्यांची भावंडे यांना 
धुद्धिपत्र देण्याबाबतची खळखळ येथीलच पंडितांनी केली होती. यादवांच्या 
दरबारातील हेमाद्री, बोपदेव वगैरेनी संस्कृतमधून ग्रंथरचना केली होती तिचा 
प्रभाव देवगिरीजवळीळ पैठणवर पडलाच असला पाहिजे. किंबहुना पैठणच्या 
पांडित्याचाच तो एक वाग्विळास होता असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. 
अशा पेठणात एकनाथांचा जन्म झालेला. तोही पैठणच्या खास ब्राह्मणी 
संस्कृतीतील एका कुटुंबात. शिवाय बाछ्यणाची संस्कारसुलभ वर्षे येथेच गेलेली. 
साहजिकच वेदवेदांगांच्या पठनाची जन्मजात भावड त्या वयात वाढीछा लागली 
असगे सहज शक्‍य आहे. गृहस्थाश्रम स्वीकारल्यानंतरही आपली कर्मभूमी 
म्हणून जे ठिकाण एकनाथांनी निवडले ते पैठणच. पेठणबद्दलची आत्मीयता 
असल्याविना हे घडते ना. तसेच तुकारामादी संतांप्रमाणे पदिक पांडित्याबद्दल 
चै कमठ ब्राह्मण्याबद्दळ अधिक्षेपाचे उद्गार त्यांनी काढले नाहीत; हेही 
त्याचेच द्योतक असावे. उच्च वर्णीयांपेक्षा त्लीद्यद्रादींचा कैवार ब त्यांच्या 
हिताची कळकळ ही तर त्यांची जीवननिष्ठा होती. परंतु सामान्य बहुजनांच्या 
केवारावरोबर पांडित्याचा आढरही त्यांच्या मनात होता. त्याविना सामान्य 
श्रोत्यासाठी पौराणिक कथाप्रसंगांनी युक्त अशा एकादशस्कंधाची टीकेसाठी 
निवड करूनही ज्ञानेश्वरीच्या अनुकरणाबरोबर संस्कृतांतील श्रीधरी टीकेचाही 
रर आधार ते घेते ना. शिवाय विवेचनाच्या ओघात घटपटादी वादांचे 
व श्षतिस्मृतींचे मूलाधार ते देते ना. मोंजीबंधनानंतर त्यांच्या स्वतःच्या 
जिभेला, स्मरणशक्तीछा व त्याचबरोबर बुद्धीला वेदाव्ययनाचे वळण लागले 
पुणीत पैठण य. अशा परिस्थितीत एकना थांच्या व्यक्तिमत्वाच्या 
सारांश, अनुबशिकने सो डी अश असावा, असे बाटते, ते त्यामुळे, 
कार्यप्रवण श्रद्धा, गुरुपरंपरेने आ आही णात पदाची डोळस गी 
बदळुची आदरुडी या साऱ्यांची खर य द््त्ती, आणि खऱ्या पांडित्या- 

भादखुद्धो मन्वय म्हणजे एकनाथांचे व्यक्तिमत्व. 


११00000000 


एकनाथकूत “ चतुछोकी भागवत” 


क चृषःळोकी भागवत” हा एकनाथांचा ग्रंथलेखनाचा पहिलाच प्रयत्न. 

' श्रीमद्भागवता *च्या दुसऱ्या स्कंधातील नवव्या अध्यायाच्या ज्या चार 
रछोकात (टो. २२-३५) परमयुद्यज्ञान सांगितलेले आहे त्या चार “छोकांचे 
स्पष्टीकरण हा या ग्रंथाचा विषय. ह्या चार *छोकांत समग्र भागवताचा मथिताथ 
येतो. हा मथितार्थ देशी भाषेत आणि तोही प्राकृत जनांना समजावून सांगणे 
सोपे नव्हे. त्याला तयारीही तितकीच हवी. मूळ ज्ञानाचे संपूर्ण भाकलन 
झालेले असणे जसे त्याला अवश्य आहे तद्रत्‌ मूळ ग्रंथाच्या संस्कृत भाषे- 
प्रमाणे देशी भाषेवर-मराठीवर--प्रभुत्व असणेही अवश्य आहे. या दोन्ही 
प्रकारची एकनाथांची तयारी झालेली असावी. दक्षिणची काशी म्हणून 
प्रख्यात असलेल्या पैठणच्या ब्राह्मणकुटुुंबात त्यांचा जन्म झालेला. त्यांच्या 
चरित्रकारांनी पुरविलेल्या माहितीप्रमाणे ६ व्या वर्षी मुंज झाल्यावर योग्य 
ते ब्रह्मकर्मांचे शिक्षण त्यांना मिळाळे असले पाहिजे. भानुदासांच्या कुळात 
अन्मल्यामुळे भागवतसंप्रदायाचे गुणविशेष त्यांच्या रक्तातच मिनलेले 
असावेत. भागवतसंप्रदायाच्या अनुषेगाने अध्यात्मश्ञानाचे थोडेफार संस्कारही 
त्यांच्या मनावर झाळेळे असणे शक्‍य आहे. पुराण व कीन या ज्या 


१६ वाहूममय-विचार 


छोकश्िक्षणाच्या तत्कालीन लोकप्रिय संस्था, तद्‌द्रारा वेद, उपनिषदे, गीता 
यातील तत्त्वज्ञान व भारतभागवतादी पुराणांतीछ कथा त्यांच्या कानावर सत्त 
उत असल्या पाहिजेत. शिवाय जनार्दनस्वामींकडे गेल्यावर गुरुक्कपेमुळे 
होणाऱ्या आत्मज्ञानाबरोबर वेदउपनिषदांचे ब त्यांच्या यथास्थित आकलनाछा 
उपयोगी पडणाऱ्या दर्शनग्रंथांचे भध्ययनही जरूर झालेले असावे. त्या 
जोडोळा “ शानेश्वरी व * अमृतानुभव? यांची पारायणेही झालेली असली 
पाहिजेत. त्याविना ' चतुः'छोकी स्चे गुह्यजञान देशभाषेत म्हणजे मराठीत 
सांगण्याची जनार्दनस्वामी ची आज्ञा होताच ती प्रत्यक्षात उतरती ना. 
चतु:छोकीचे निरूपण करणाऱ्या ग्रंथाचे लेखन करणे-आणि तेही तरुण 


व्हा अन्वयब्यतिरेक- 
मावळेला असतो हे भगवंतांनी त्याछा 


अवलंबिळेली ही पद्धती आहे. हीच 
आहे. एकनाथांनी या पद्धतीचा प्रस्तुत 
पुराण आणि कीर्तन या संस्थांनी या पद्धतीचा परिचय मराठी मनाला करून 
ह ततो श्‍् क व्यातमाचे निरूपण स्साळ कथाप्रसंगांच्यासुळे लोकप्रिय 
(. ब “१ गी ना पुराण व कीर्तन या संस्थांच्यामुळे महाराष्ट्राच्या 
वी र के जीवनाला ब पर्यायाने वाड्ययनिर्मितीला फार मोठा 
ल वन् आहे. भारतभागवतरा मायणासारख्या ग्रंथांचा व त्यातील 
ये “यात फार मोठा वाटा आहे. सर्वसामान्य भाविक समाजाला 

» तरी भागवतकथेची, क्था- 

हे. या गोडीतून भक्तिमावनेचा उद्य होणे 

नर क दर आचरण्याठा अत्यंत सोपे असे नामस्मरण वा 
पतन नव्हते. निदान त्यातून भक्तिज्ञानवैराग्याची व 


एकनाथकत “ चतु.कलोकी भागवत” ३७ 


सदाचचरणाची योग्य ती शिकवण तरी खास मिळत असावी. कथापुराणांचे 
हे महत्त्व व एकनाथकालीन त्यांची लोकप्रियता लक्षात घेता फक्त चतुः-छोकी'चे 
तकथुद्ध अध्यात्मपर विवेचन करण्याऐवजी साऱ्या नवव्या अध्यायातील 
. कैथाप्रसंग एकनाथांनी का वणिले याची कल्पना येऊ शकते. नुसत्याच त्या 
चार होकांचे विवरण कदाचित रुक्ष झाले असते, विद्वजड झाले असते, आणि 
विशेष म्हणजे सामान्य जनांच्या डोक्यावरून गेळे असते. मूळ संस्कृतच्या 
केवळ मराठी भापांतराने येथे भागण्यासारखे नव्हते. त्यातील गहनगूढता 
काही भाषेची नव्हती; तर ती बिषयाची होती. आणि म्हणून तो विप्रय सोपा - 
करण्यासाठी, नव्हे मनावर ठसण्यासाठी एखाद्या रसाळ कथेच्या ओघात तो 
आणणे अवश्य होते. अनायासे मूळ द्वितीय स्कंधाच्या ९ व्या अध्यायात 
जी कथा आहे आणि जिच्या ओघात व्यासांनीही चतुःछोकीचे ज्ञान 
सांगितळे आहे, तीच कथा संपूर्णपणे व जशीच्या तशी घेणे एकनाथांना योग्य 
वाटळे असावे. आणि त्यामुळे चतुःछोकीच्या बिवेचनासाठी तप्लीलातील 
थोड्याफार संक्षेपाने का होईना पण सुळातील संपूर्ण कथा एकनाथांनी 
सांगितली आहे. 

एकनाथांच्या * चतुःरछोकी भागवता/छा जे कथात्मक र्प आले आहे 
त्याचे कारण हे असे आहे. कथेचा नायक एकनाथांना अत्यंत प्रिय असणारा 
भगवंत; दुष्टांचे निर्दाळण करणारा, साधूंचे तारण करणारा व भक्तांच्या 
हाकेला धावून येणारा. मात्र भक्तही त्या योग्यतेचा पाहिजे : वेळी त्याला 
थसन्न करण्यासाठी यमनियमादींच्या साह्याने उग्न तपाचरण करणारा. म्हणजे 
मग देव प्रसन्न होतो व भक्ताला इष्ट वर देऊन जातो. या सगळ्यात भक्तावर 
कोणते ना कोणते अनावर संकट येते; त्या संकटाशी झगडताना तो हतबल 

हो आणि अखेर परमेश्वराचा धावा करतो. आणि मग तो धावाही जेव्हा 
आतंतर ब उत्कटतर होतो तेव्हाच परमेश्वराची व त्याची भेट होते. असा 
हा देवमक्तातछा संबंध असतो. या संबंधात भक्ताकडून भजन, कीर्तन, 
वदन, स्मरण इत्यादी नवविधा भक्तींपैकी काहींचा हटकून अवलंब केला 
जातो. आणि म्हणून या साऱ्या अनुभवात एक प्रकारची भावनान्मकता उतरत 
असते. अर्थात ती मुख्यतः भक्तिभावनेची व तिच्याच इतर आनुषेगिक छटांची 
असते; मात्र तिच्यावर आधारलेल्या कथेचे निवेदन करणारा तोला- 


छळ 


र्ट वाडुःमय-विचार 


मोळाचा असेल तर निवेदनात एक प्रकास्वी कलात्मकता येण्याची शक्‍यता 
असते. ' श्रीमद्भागवता च्या द्रितीयस्कंधाच्या नवन्या अध्यायात व्यासाने 
असाच एव कथाप्रसंग निवडला आहे : सृष्टीची उत्पत्ती करण्यासाठी ज्यानचा 
जन्म झाला त्या ब्रह्मदेवाला जेव्हा सष्टिसर्जनाचा विधीच सुचेना तेव्हा तो 
हताश झाला. पंचमहाभूतांना रंगरूप देण्याचे जे कार्य त्याच्यावर सोपविठेळे 
होते ते करता न आल्यामुळे अखेर परमेश्वराछा दारण गेछा. तेवढ्यात त्याछा 
समुद्राच्या पाण्यातून ' तप? असा ध्वनी ऐकू आहा व परमसाधनाची एक 
कल्यना स्फुरली. त्या कल्यनेनुसार त्याने उग्र तपाचरणाछा प्रारंभ केलाव 
“ सहस्तवरुषेबरी २ ते केले, ब्रह्मदेवाच्या या उग्र तपाचरणाने व त्यामागील निष्ठेने 
भगवान विष्णू त्याच्यावर प्रसन झाले आणि त्याला प्रथम आपला वैकुंठलोक 
त्यांनी दाखविला. येथे भागवतकाराप्रमाणेच एकनाथही बैकुंठाच्या व विरोषतः 
त्यातील भगवंताच्या वणनात रंगून गेले आहेत. हे वर्णन आजच्या वाचकाला 
सांकेतिक वाटणे शक्‍य आहे. परंतु असे असले तरी त्यामागीछ वर्णनकाराच्या 
भक्तिप्रेमामुळे एकप्रकारचा ताजा टवटवीतपणाही त्यातून जाणवल्याशिवाय 
राहात नाही. त्यात ब्रह्मदेवाला दिसलेळे आत्मज्ञानसंपन्न देव, साक्षात 
भगवद्‌रूप ज्यांच्यात उतरले आहे असे महान भगवद्‌मक्त, आणि त्या 
साऱ्यांच्या प्रमावळीत विराजमान झालेले भगवान विष्णू, यांची रसाळ वर्णने 
आढळतात. भगवंताछा पाहाताच ब्रह्मदेवाचे अंतःकरण आनंदाने भरून आले, 
अंगावर रोमांच उठले आणि त्याने भगवंताच्या चरणावर लोटांगण घातले. 
भगवान विष्णूही ब्रह्मदेवावर संतुष्ट झाळे व “जे अभीष्ट वांछी तुझे मन । 
तो वर माग संपूर्ण ? म्हणून त्यानी त्याछा आज्ञा दिली. तेव्हा ब्रह्मदेव म्हणाले, 
“हे मगवंता, सृष्टी निमाण करण्याची मळा आपण अनुज्ञा दिलीत पण 
त्यासाठी जे गुह्य जान अवश्य आहे ते मजजवळ नाही. ते प्रथम मला द्या. 
तसेच सूक्ष्म व स्थूल म्हणजेच पर व अपर अशी जी तुमची रूपे विश्वर्चनेच्या 
दृष्टींनी शी आहित, त्याचे ज्ञान मळा होईछ असे करा. (परावरे यथा रूपे 
ज्ञानीयां ते त्वरूपिण:) तसेच विविध शक्तींनी भरून गेलेले हे विश्व तुम्ही 


गा मायेने उत्पन्न करता, धारण करता, ब शेवटी त्याह्या आवरून 
- आत्मस्वख्पानेच तुम्ही देवादिकांची रूपे घेता, व आपला संकल्प 
व्यथ जाणार नार्ह 


दी अशा रीतीने क्रीडा करता. तेव्हा या सर्व गोष्टींचे यथार्थ 


एकनाथकृत “ चतु.*होकी भागवत ” जि 


शान महा जेणेकरून होईळ अशी बुद्धी माझ्या ठिकाणी उत्पन्न करा. (छो. 
२६-२७). त्याचप्रमाणे सृष्टी उत्पन्न करण्याच्या कार्यात मी जन्मरहित आहे, 
अशा भावनेने माझ्यामध्ये अभिमान वाढणार नाही, असेही करा. (छो. २९) 
ब्रह्मदेवाची ही प्राथना एकून भगवान प्रसन्न झाळे आणि अत्यंत गुप्त असे 
जान, त्याचबरोबर अनुभवज्ञान, भक्तियोग व त्यांच्या प्राप्तीची अंगभूत साधने 
ही सर्व सांगण्याचे त्यांनी वचन दिले. त्यातून स्वतःचे (भगवंताचे) रूप कसे 
आहे, सत्ता केवढी आहे, तसेच रूप, गुण आणि कर्मे कोणती आहेत, यांचेही 
निश्चित ब यथाथ ज्ञान मिळे असे सांगितले. (र्छो. ३०-३१) 
यानंतर भगवंतांनी आपल्या गुह्य ज्ञानाचे स्पष्टीकरण केळे आहे. चतुः-छोकी 
तछा (ठो. २२ ते ३५) प्रमुख विष्रय तो हाच. परंतु व्यासाने अध्यायाची 
समाती तेथेच केलेली नाही. ब्रह्मदेवाला गुह्य ज्ञान देऊन भगवान गुप्त झाल्यावर 
अरह्मदेवाने सृष्टीची र्चना केली व तिच्यातील सबीचे कल्याण व्हावे म्हणून 
युनः अनुष्ठानाडा सुरुवात केली. तेव्हा ब्रह्मदेवाचा पुत्र व परमभ्गकद्धक्त 
नारद तेथे आला. नारदाची प्राथना ऐकून ब्रह्मदेवाने त्याछा दरलक्षणी भागवत 
सांगितले. हेच भागवत पुढे नारदाकडून व्याझाल्रा व व्यासाकडून ग्युकाचांयाछा 
व शुकानारयांकडून परीक्षितीला सांगितले गेळे. श्रुकपरीक्षितीसंवादातून सुरू 
झाळेली ९ व्या अध्यायातील कथा पुन्हा शुकपरीक्षितीसंवादानेच न्यासाने 
संपविळी आहे. मूळ कथेची ही स्वना, तिच्याती७ कथानकाचा ओघ व त्या 
ओघात येणारे हरिविरंचीसंवादात्मक गुह्यज्ञान ही पाहिली म्हणजे एकनाथांनी 
चतु:नछोकीच्या निरूपणासाठी ती संपूर्ण कथा का घेतली याची कल्पना येते 
श्रीकृष्णाच्या भवतारकथांची व त्यातील त्याच्या लीछांची भोळ्या-भावड्या पण 
भाविक जनांवर नेहमीच मोहिनी असते. त्या कथातून मनुष्याच्या कल्याणाचे 
अनेक उपाय सांगितलेले अख्तात. अक्या कथांचा भक्तिज्ञानवेरास्याच्या 
उपदेशाला फार उपयोग होतो. याचा अनुमव एकनाथांनी कथाकी्तनाच्या 
श्रवणाने मिळविाच असला पाहिजे. शिवाय अक्या कथात झंगवतू-संकीर्दन 
जे करता येते, त्याचीही भुरळ त्यांना पडली. असावी. शिवाय ज्या 
भक्तिप्रेमाने ब्रह्मदेवाचे मन भरून गेले होते, त्याच भक्तिप्रेमाने एकनाथांचेही 
सन भरे होते. तेही एक मगवदभक्त होते.. ब्रह्मदेव व. नारद. यांच्या 
डीचे नसले तरी ते त्यांच्या परंपरेतीरू .होते. .जञे कोडे. ब्रह्मदेवाष्ा पडले 


४० वाडूमय-विचार 


होते, तेच कोडे त्यांनाही पडलेले असणे क्य आहे. कारण तेही एक 
जिज्ञासू होते, आतं होते, अर्थार्थी होते. त्याशिवाय बाळ्पणीच ग्रहत्याग 
करून डनादनस्वामींकडे ते धावते ना. ब्रह्मदेवाशी त्यांना एकदम समरस 
होता आले ते यामुळे. इतकेच नव्हे तर ' देशभाषेत गुद्यज्ञान वर्णन कर. ? 
अशी गुर्वाशा होताच 'अ्रंथार्थ खळे माझे दृष्टी, अशी त्यांची अवस्था झाली. 


नित्यकम करिता जाण । ग्रंथीचे दिसे गुह्य ज्ञान 

मागे घाळुनिया संध्यास्नान । अथाथ पूरण प्रकटे फुडां॥ (१०२८) 

जाग्रृती दिसे ग्रंथाथेज्ञान । ग्रंथाैमय जाहले जीवन । 

सुपुप्तीमाजी दुजेनवीण। हे युद्यज्ञान प्रकटे मज ॥ (१०२९०) 
आणि मग- 


शब्दापुढे अथे घावे । ओवीपुढे अर्थ पावे । 
जे जे जीवी विवंचावे । ते ते आघवे अंथाथे होय ॥ (१०३०) 


असा त्यांना अनुभव आला. 


अंथरचनेचा एकनाथांचा हा अनुभव लक्षात घेतला तर ज्ञानाच्या या रसाळ 
कथेत केवळ ब्रह्मदेवाचाच नव्हे तर खुद्द एकनाथांचा अनुभव त्यातून व्यक्त 
आला आहे असे म्हटले तर बाबगे ठरू नये. शिवाय मूळ ज्ञानाची कथा 
"रसाळ होण्यात, या स्वानुमवाचा वा स्वानंदाचा भाग बराच असावा, असाही 
च्तक॑ करणे शक्‍य आहे. 
पस्ठृत अथाच्या रसाळपणात त्याच्या संवादरूपानेही पुष्कळ भर घातली 
आहे. किंबहुना सारे कथानक व त्यातील अध्यात्मनिरू्पण संवादात्मक 
आाहे. शुक परीक्षिती संवाद, हरि-विरंची संवाद, विरंची-नारद संवाद; हे संवाद 
मूळ नवव्या अध्यायातीछ्च आहेत. एकनाथांनी' ते तसेच ठेवले आहेत. या 
संवादांच्या जोडीछा गुरुजनार्दन-एकनाथ संवाद 


सैद यांची एकनाथांच्या चतुःरछोकीत 
उनदपडतीमुळे अवघड विषय सोपा व्हावयाछा 
मदत होतेच पण, शिवाय, त्यात एक प्रकारची मानवसुलम आत्मीयताही येते. 
मूळ ब्यासांनीच थेट मगवंतापासून साऱ्यांना मानवदेह व मानवी भावना 


एकनाथकछत “ चतु.*लोकी भागवत” ४? 


दिलेल्या आहेत. त्या भावनांशी समरस होण्यास या संवादपद्धतीचा उपयोग 
तर होतोच; पण पुन्हा मूळ अंथाच्या निरूपणात श्रोत्यांनाही सामी करून 
वेतल्यासुळे एकप्रकारचे खेळकर वातावरण निर्माण होते. वक्ता आणि 
श्रोता यांच्यातले अंतर कमी होते. किंबहुना त्यांच्यात एक प्रकारची जवळीक 
निर्माण होते. मूळ अ्रंथातीछ हरी आणि विरंची यांच्या जवळिकीप्रमाणे विरंची 


आणि नारद यांच्यातलीही जवळीक आपण समजू शकतो. इतकेच नव्हे तर 


शानेश्वरांच्या शब्दांचा उपयोग करून जेव्हा एकनाथ हरिविरंची संवादाला 
हृद्यसंवादाचे रूप आलेले सांगतात तेव्हाही आश्चर्य वाटत नाही. उदा० 


हृद्यां हृदय एक जाले । ये हृदयींचे ते हृदयी घातले (७१४) 


परंतु प्रस्तुत ' चतुः'छोकी 'त श्रोते आणि वक्ता म्हणजे स्वतः एकनाथ 
यांच्यातील सलगी जेव्हा आपल्या छक्षात येते तेव्हा आश्चर्यही वाटते आणि 
आनंदही होतो. एकनाथांचे श्रोते मोठे जागरूक आहेत. एकनाथांचे 
निरूपण सावधान चित्ताने ऐकणारे आहेत. ज्ञानकयेची गोडी असणारे आहेत. 
त्यांतीळ काही तर निरूपणातीछ पदपदार्थांचे महत्त्व ओळखणारे आहेत. आणि 
म्हणून एकनाथांच्या रसाळ निरूपणाने त्यांना यथार्थ ज्ञान जेव्हा होते तेव्हा 


न सांडिता पदपदार्था । माया निरूपणाच्या अथी । 
साधूनिया निश्चिताथी । यथार्थ ग्रंथा चाळविळे ॥ (५२५) 


अशी त्यांना शाबासकी द्यायला चुकत नाहीत. त्याचप्रमाणे 


येणे चतुःछोकीचेनि अर्थे । जे सुख जालें आमुतें । 
तें सुख सांगावया येथे । वाचाळपणाते वाचा विसरे ॥ (५२८) 


भशी कबुली देऊन-- 


स्वानंद न समाये पोटीं । 
परमानंदें सृष्टी परिपूर्ण जाली ॥ (५२९) 


अशी पाबती द्यायलाही ते मागे पुढे पाहात नाहीत. चवु:रछोकी भागवताच्या 
सानकथेत श्रोत्यांचे चित्रही मनात भरते ते यामुळे, 


४२? वाडुमय-विचार 


चतुःछोकीच्या एकंदर निरूपणात एकनाथ जे रंगून जातात, ते कुठे, 
केव्हा, आणि कसे हे पाहणेही मोठे उद्बोधक आहे. त्यामुळे त्यांच्या 
निवेदनपद्धतीवर व त्याचप्रमाणे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रकाय पट्ट शकेल. ते 
' एक नुसतेच भाष्यकार नव्हते, तर ते भगबद्‌भक्त होते. जनीजनार्दन पाहणारे 
संत होते. स्वतःच्या आध्यात्मिक उन्नतीप्रमाणेच त्यांच्या सभोवतीच्या 
समाजाची उन्नती व्हावी, त्याचे अज्ञान दूर होऊन त्याला सन्मार्ग दिसावा ब 
त्याचे जीवन भौतिक व आध्यात्मिक या दोन्ही दृष्टींनी सफल व्हावे, असे 
मनोमन वाटणारे उपदेशक होते. लोकोद्धाराची त्यांना जशी तळमळ होती 
तशीच भागवतधर्माच्या पाहनाने त्याचा उद्धार होईल अशी त्यांना खात्रीही 
होती. आणि म्हणून भागवत धर्माचे संकीतंन, आचरण, आणि तद्वारा 
लोकशिक्षण ही त्यांच्या जीवनाची थ्येयसत्ती होती. साहजिकच त्यांच्या सर्व 
लेखनात या गोष्टींचे प्रतिबिंब न पडते तर नवल. “' चतुः:छोकी भागवत” हा 


त्यांचा पहिला ग्रंथ. परंतु त्यातही त्यांचे दशन झाल्याशिवाय राहात नाही. उदा ० 
ब्रह्मदेवाने केलेली विष्णूची प्राथना 


० 1 व तपःसाधना, तपाचे वर्णिलेळे माहात्म्य, 
नातमशानाय!अर्व्यं असणारी सद्गुरुकृपा, मायालक्षण, सकळ सृष्टी आणि 
त्यात सामावले परब्रह्म यांचा अन्वयब्यतिरेक संबंध,या साऱ्यांचे निल्प्णः 
तसच सवत्र समबुद्धी म्हणजेच समाधी असे समाधीचे केलेले वर्णन; आणि 
अखेरीस भागवताच्या दरल्क्षणांचे केलेळे विवरण; या पड कळ, 
विविध वैशिष्टयांचे दर्शन होते. हे दर्शन खास एकनाथांचे होते. एकनाथांच्या 

व परपरागत जे भगवद्भक्त आढळतात, त्या साऱ्या भगवद्‌- 
आढळणारे एकनाथ हे त्यांच्यापैकी तत. हे लरे; ता. चतुःत्छोकी शत 
येथे णारे मन "_" "पापे एक असले तरी त्यांहून वेगळेही आहेत. 
भगवद्‌भक्ताचे नाही. त्त द ति आहे, ति ज्य; पण ते मोग 
निरूपणात पारंपरिकता, साव यांचे आहे. अथाच्या एकू 
ज्ञानेश्वरांची उसनवारीही भरपर ऐकता इत्यादी भरपूर दाखविता येतात. 


होते 2 आढळेल. परंतु असे असूनही त्या साऱ्यातून 
जी मूर्ती प्रकट होते ती एकनाथांची 3 असूनही त्या साऱ्यातूर 


उपदेशक कळकळीचा आहे; 


सवोभूती भगवंत पाहणारा संत आहे. आणि म्हणूनच तो 


एकनाथकत “ चतु.श्लोकी भागवत ”? र्र 


श्रोत्यांनाही प्रिय भाहे. * चतुःरहोकी त एकनाथ या सर्व वेद्िष्ट्यांनिशी 
व्यक्त होतात. 

चतुः'छोकीच्या निरूपणासाठी एकनाथांनी संपूर्ण नवव्या अध्यायातील 
केथानक जरी घेतले असले तरी इतर “शोकांच्या मानाने *छोक २२ ते शछोक 
२५ या चार छोकरांच्या निरूपणात एकनाथ अधिक रंगून गेले आहेत. या 
चार *छोकात कल्यांतीचे जुनाट तत्त्वज्ञान सामावलेले असल्याने त्याच्या विस्ता- 
राची आवश्यकता त्यांना वाटली असणे शक्‍य आहे. परंतु येथे केवळ विस्तार 
जाणवत नाही तर त्याती७ समरसता अधिक जाणवते. ही निरूपणाती७ सम- 
रसता ब्रह्मदेवाच्या भूमिकेशी एकंनाथांच्या भूमिकेचे जे साम्य होते त्यामुळे 
झाली असणे शक्‍य आहे. ब्रह्मदेवाच्या भूमिकेत त्यांना स्वतःची भूमिका 
दिसली, त्याच्या प्रश्नात त्यांना स्वतःछा जाणवणारा प्रश्न आढळछा, आणि 
त्या्ा मिळालेल्या उत्तराने त्यांचे स्वतःचेहो समाधान झाले. ' चतु::छोकी ”- 
च्या निरूपणात जो अतीव रसाळपणा उतरू शकछा, तो त्यामुळे. 

प्रस्तुत “ चतुःचछोकी"तीछ *छो. २२ ते २५ हे जरी मुख्य प्रतिपाच असले 
तरी त्या आधीचे दोन छोक उपक्रम म्हणून व नंतरचे दोन रहोक उपसंहार 
म्हणून घेतल्यामुळे एकूण आठ *कहोकांच्या निर्पणाळा अधिक महत्त्व दिले 
गेळे आहे. त्यामुळे तेथे विस्तारही अधिक झाले आहे. 

उपक्रमात्मक *छोकांच्या* विवरणात ज्ञान व विज्ञान यांचे थोडक्यात वर्णन 

'केरून त्यांच्या आकलना्थ भगवद्भक्तीची व त्याच जोडीछा सदूगुरूच्या 

अनुग्रहाची आवश्यकता एकनाथ प्रतिपादितात. त्यात-- 


भगवद्‌भाव सर्वांभूती । त्या नांव मुख्य भक्ती । 


असे भक्तीचे लक्षण सांगून मग ' जुनाट गुह्य ज्ञानाच्या गोष्टीकडे बळतात. 
आणि--- 
याय जा नाच्या भे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌ । 

सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितम्‌ मया ॥ ३० ॥ 

यावानहं यथा भावो यद्रूपशुणकर्मकः । 

त्थेव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुयहात्‌ ॥ ३१ ॥ 


४ वाडूमय-विचारं 


हे चतुःःहोकी भागवत । सष्टयाशीं सांगे श्रीभगवंत । १ 
तेथे श्रोता द्यावे दत्तचित्त । श्रवणे परमार्थ जीवासी जोडे ॥ (४२२) 


अरी श्रोत्यांना विनंती करतात. 

यापुढीळ चार "छोकांचे (२२ ते ३५)* विवरण म्हणजेच चतुः*छोकीच्या 
मुख्य विषयाचे विवरण. हे विवरण एकनाथांनी मुळातल्याप्रमाणे भगवंतांच्या 
तोंडीच घातले आहे. भगवान सांगतात, “ सृष्टीच्या उत्पत्तीपूर्वी मीच होतो. 
सृष्टी उभी राहिल्यावर त्यातही मीच असतो, तद्वत सष्टीचा छय झाछा तरीही 


मी शिल्लक राहतो. मी अनादी, अनंत म्हणजे नित्य आहे. माझे आत्मस्वरूप 
उत्पत्तिस्थितिल्यविरहित आहे.?? 


मीचि एकू असुळू विसुळू । मीचि एकू सकळीं सकळू । 
मीच एक सूक्ष्मस्थूळू । हे स्वरूप प्रांजळ परियेसी ॥ (४४१) 


या स्वख्पाचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी एकनाथांनी मृत्तिका-घट, तंतू-पट- 
सोने-ठेणे इत्यादी अनेक सनातन व सरुमरपक 


क दृष्टांत दिले झाहेत. परमात्म्याचे 
नित्यल्प हक्षात न येण्याचे कारण म्हणजे माया, या मायेची लक्षणेही 
एकनाथांनी विस्ताराने सांगितली आहेत. या मायेमुळेच द्वैतमाव निर्माणं 
होतो व परमाल्याहा सत्यारथाने पाहता येत नाही. बंध्यासुतेप्रमाणे असणऱ्या 
र जे काससनिक वर्णन एकनाथांनी केळे आहे ते मोठे छक्षणीय 


२. नहमेवासभेवाचे नान्ययतसदसत्परन ॥ 
पश्चादहं यदेतच्च यो5वाशिष्येत सोडस्म्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
फतेष्थ यत्मतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ॥ 
तदियादात्मनो मायां यथा भासो तथा तम: ॥ ३३ ॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेपूच्चावचेष्वन | 
प्रविष्न्यप्रविष्टानि तथात्तेपुन तेष्वह्दम्‌ ॥ ३४ || 


क तत्त्वजिज्ञासुनात्मन: ॥ 
न्वयव्यतिरकाभ्यां सत्स्यात्सवंत्र सर्वदा ॥ ३५॥ 


एकनाथकछृत “ चतु.*लोकी भागवत ” , ४५ 


माया वांझेचे लाडके बाळ । माया गगनसुमनाची माळ । 

माया स्ृगजळीचे शीतळ जळ । माया ते केवळ गंघवैनगरी ॥ 

माया सर्पेरज्जूचं सदु अंग । माया त्युक्तिकारजताची सांग । 

साया आकाक्लीचे मगज लिंग । माया मत्त मातंग वोडंबरीचा ॥ 

साया स्वप्नीची सोनकळी । माया आकाशाची 'चाफेकळी ॥ 

साया कमठघृताची पुतळी । माया मृगजळींची सोवळी स्वयंपाकिण ॥ 

माया असत्याची निजमाये । माया. बागुला प्रतिपाळी धघाये । 

माया चित्रीची दीपद्राक्ष खाये । माया मुख्यत्वे राहे मिथ्यत्वापाशी ॥: 
(४८७-४९०) 


अश्या या मिथ्या व भासमान्‌ मायेसुळेच नित्य अशा आममतत्त्वाछा 
उपाधी लागतात. म्हणून तिची उपलक्षणे चतुःरछोकीच्या दुसऱ्या र्होकाच्या 
आधारे एकनाथ स्पष्ट करतात. माया द्वैतमाव निर्माण करते. आत्म्याचा 
विसर पाडते. आणि म्हणून परमात्म्याचे सत्य स्वरूप समजण्यासाठी या 
मायेचे निर्दालन करणे अवऱ्य आहे. या मायानिदालनाथ एकनाथ जो 
उपाय सांगतात तो म्हणजे सद्गुरुकृपेचा. एकनाथांना मनोमन पटलेले जे 
काही सिद्धान्त आहेत, त्यांपैकी हा एक होय आणि ग्हणून-- 


सद्‌भावे करितां सद्गुरुभजन । युरुभक्ताचे निजचरण । 

माया स्वयें वंदी आपण । मायानिर्दाळण गुरुदास्यं ॥ (-५२०) 

एवं सद्गुरुक्रपेपुढें । माया मराक बापुडे । 

त्याच्या वचनार्थे सुरवाडे । मायाही रोकडे ब्रह्म होये । --(५२१) 
मायेची उत्पत्ती, तिचे कार्य, तिचे मिथ्यात्व आणि तिचे निरसन इत्यादींचे 
इतके सुबोध वर्णन केल्यानंतर एकनाथ  चतुःरछोकी तील तिसऱ्या *होकाकडे 
वळतात. 


आतां पुढील निरूपण । भूतीं प्रविष्टभप्रविष्टपण । 

स्वयें सांगे श्रीनारायण । सावघान अवधारा ॥ (५२३९) 
अशी श्रोत्यांना प्रथम विनंती करून मग प्रविष्टअप्रविष्टपणातील कोडे 
उल्माडून दाखवितात. परमेश्वर सकल सृष्टीत भरलेला आहे आणि नाहीही. 


४६ वाडूमय-विवार 


व्यापकपणाने तो जगात प्रवेशलेछा वाटतो, पण तो प्रवेशलेषाही नसतो, व 
हे कोडे आहे. पंचमहाभूते ज्याप्रमाणे ' प्रवेशिळी दिसती कार्येसी? पण 


वस्तुतः “ कारणस्थितीशी अप्रविष्ट असती, * त्याचप्रमाणे परमात्म्याचेही 
असते. 


पोळी भ्ांतीळ गव्हाशी । सबाह्यांतरी कणीक जैशी । 
तेवी मी सरिकार्यासी । प्रवेश्ूनि अम्रविष्ट ॥ (५५८) 


याच संद्भीत एकनाथांनी त्यांच्या मनात मुरलेला व त्यांच्या आचरणातही 
व्यक्त होणारा दृष्टांत दिछा आहे. 


तेवी जन तोचि जनाईन । जनादन तो स्वयें जन । 
जनजनादून अभिन्न । जनीं प्रवेशोनि अप्रविष्ट ॥ (५६२) 


झया या जनी जनार्दनाच्या अभिन्न ख्पाचे आकलन होण्यासाठी 
भन्वयब्यतिरेकाचा उपाय ज्या * चतुः-छोकी च्या चवथ्या *ळोकात सांगितछा 
भाहे, त्या *होकाच्या विवेचनाकडे एकनाथ वळतात. ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या 
/ तत्वाचे विवरण एकनाथ अन्वयब्यतिरेकाच्या शास्त्रीय पद्धतीने करतात. 
| कार्य हे कारणत्वे * जसे “अभिन्न? तसे ब्रह्मतत््व आणि जग अमिन 
“नाचा नाग केला व त्याह्ा फणा आणि पुच्छ इत्यादी रूप दिळे, तरी 
त्याचे सरबोग जसे तांवेच असते, तसे सद जग ब्रह्मख्प असते हाच अन्वय. 
या उलट कार्य मिथ्या, पण कारण सत्य, ग्हणजे जगत्‌ मिथ्या असले त्री 
म्रह्म सत्य, हा व्यतिरेक. या अन्वयव्यतिरेकाच्या आधारेच परमात्म्याचे 
आकलन होऊ शकते. एकनाथ या ठिकाणी मूळ “ चतुःछोकी रत नसलेषा, 
"ड़ त्यांना प्रिय असणारा शञानोत्तर भक्तीचा मार्ग प्रतिपादितात. 
नरक माचा पनणाती अव्यये करावी माझी कि 

ते | सांगेन तुजग्रती माझे गुण ॥ (५७६) 


असा उपदेश भगवंताच्या ग य. 

मागवतसांम्रदायिकात मक्तिज्ञान ता ताडून ते बदवतात. ज्ञानेश्वरांच्या वेळेपासूत 

हा अनुबाद “माचा जो समन्बय घातला गेला होता, त्याचाच 
वाद आहे. ग होता, 


एकनाथकृत “ चतश्लोकी भागवत ” ४७ 


तुःशछोकी “चे मुरूय प्रतिपाद्य येथे संपते. यापुढीछ दोन टछोक 3 
(छो. २६-२७) उपसंहारात्मक आहेत. पैकी ३६ व्या छोकाच्या स्पष्टीकर- 
णात एकनाथांनी त्यांना प्रिय असणारे अनेक सिद्धांत आणले आहेत. 
मी एकचि होये अनेकु । अनेकी मी एकछा येकू ? किंवा “मी अजन्मा 
यण जन्म धरीं । मी अकमा येणे कम करीं । मी अनामा नाम धरीं ।” हा 
जो भगवंतांनी झतक्य॑ व नवछाचा * मतविवेकू ' सांगितला, तो रुमजण्यासाठी 
जप, तप, अनुष्ठान, शास्त्राथ्ययन, तीर्थयात्रा इत्यादी काहीही उपयोगी 
नाहीत, असे एकनाथ नाना रीतींनी स्पष्ट करतात. आणि गुरुकृपेवीण तो 
हाती येत नाही असाही त्यावर निकाल देतात. त्यासाठी प्रथम गुरुक्कपेने 
“साम्यसमाधि ? छाभली पाहिजे. येथे एकनाथांनी आपली समाधीसंबंधीची 
कल्पना विस्ताराने स्पष्ट केळी आहे. केवळ तटस्थादी काष्टावस्था म्हणजे 
समाधी नव्हे, किंवा ' मूच्छित वृत्ती असतां पोटी । समाधि म्हणणे गोष्टी खोटी 
असे ते म्हणतात. याच्या उलट “ सववत्र समबुद्धि उपजेछ तेव्हाच परमसमाधी 
यास होईल? असेही ते स्पष्ट करतात. 


सवेभूतीं निजात्मता । पावोनी जाली सवे समता । 
ते बोळती चालती समाधि अवस्था । 
मजहि सवैथा मानवली ॥ (६६५) 


या समाधिअवस्थेत देहअहंता गळते, आणि कर्तेपणाची जाणीव विरते. 
ब्रश्देवाची जेव्हा अशी अवस्था झाली तेव्हाच भगवान्‌ विष्णू प्रसन्न झाले 
आणि त्यांनी त्याला निजह्ृदयी आलिंगून सुखी केले. 


न माखता शब्दाचे वदन । नाय़रकतां श्रोत्रांचें कान । 
न देखतां वृत्तीचे नयन । चतुःःछोकी चतुरानन सुखी केळा ॥ (७०७) 


हह 8०” -*' ::. ह: तु 
ह एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना 


भवान्‌ कल्पविकल्पेपु न विसुद्वति किंचित्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीशुकउवाचच : संप्रदिश्येवमजनो जनानां परमेष्टिनम्‌ । 
पऱ्यतस्तस्य तद्रूपमात्मनो न्यरुणद्धरिः ॥ ३६ ॥ 


शर्ट वाडूमय-विचार 


ज॑ बोला बुद्धि नातुडे । जं वृत्तीच्या हातां न चढे । 
तें द्यावया निजनिवाडें । खेवाचें घडफुडें मिस केलें ॥ ७१ ३) 
आणि - 


हृदया हृद्य एक झालें । ये हृदयींचे ते हृदयीं घातलें । 
यापरी न बोलतां. बोलें । पूर्णत्व दिघले प्रजापतीशी ॥ (७१९) 


विष्णुविरेंची-खेवाच्या अशा वणनाने कल्यांतीचे गुह्य ज्ञान ब्रह्मदेवाला 
छामल्याचे एकनाथांनी बर्णिळे आहे. आणि ब्रह्मदेवाछा जसे नारायणाकडून 
शान झाले तसेच स्वतःछाही जनार्दनमुखे झाले व तेच आपुल्या आरुष 


बोलांनी श्रोत्यांना सांगण्याचा घिटावा केछा असे एकनाथ नम्रपणे सांगतात. 


येथे चतु:रहोकीचा उपसंहार, वस्तुतः, संपलेला आहे. परंतु पुढच्या घुकमुखींच्या 
३६ व्या 'छोकावर थोडे 


निरूपण करून तो विषय संपवावा असे एकनाथांना 
वाटले असावे. म्हणून ब्रह्मदेवाला ज्ञान देऊन भगवान्‌ अंतर्धान पावल्याची 
जी हकीकत शुकाचायोनी परीक्षितीछ्ठा सांगितली आहे ती सांगून एकनाथांनी 
शानकथेचा मुख्य विषय संपविछा आहे. यापुढील निरूपण म्हणजे चतु:- 
*छोकोच्या सम्यक्‌ श्ञानासा 


सम्यक शानासाठी जो सबंध नववा अध्याय एकनाथांनी घेतछा 
त्यातीछ कथेची पूर्तता करण्यासाठी केलेळे विबरण, त्यात कथेची पूर्तता कशी 
केली आहे व त्याबरोबर 


भागवताच्या दरालक्षणांची माहिती कशी दिली 
आहे, याचे विवेचन, बर जेथे एकनाथांच्या कथानकाचे स्वरूप सांगितले 
आहे, तेथे केलेच आहे. त्याची येथे पुनरुक्ती नको. 

एकनाथांचे “ चतु:रछ्रोकी भागवत ” कथात्मक असले, संवादात्मकतेमुळे 
व एकनाथांच्या भक्तिप्रेमामुळे रसाळ उतरलेले भसले तरी ते मुख्यतः मूळ 


चतु:नछोकीचे भाष्य आहे, हे विसरता येत नाही. एकनाथांचा हा पहिष्ा ग्रंथ 
म्हणजे भाष्यग्रंथ आहे; तेव्हा भाष्यग्रे 


जी त्याचे वैशिष्ट्य आहे 
या प्रश्नाचाही विचार केला पाहिजे. यी की हा प. मूळ 
अथाची यथार्थता कितपत उतरली आहे, यावरच त्यांचे यश अवलंबून आहे. 
या दृष्टीने विचार करताना प्रथम जाणवतात त्या गोष्टी म्हणजे अक्या 
भाष्यग्रंथाला अवश्य असणारी व्युत्पञ्नता व पुनः स्वानुभवाची संपन्नता या. 
"केनाथांच्या जवळ या दोन्ही होत्या, “मी नेणे वेदशास्त्रव्यवस्था । बंशी मूर्ख 


एकनाथकत “ चतु.श्लोकी भागवत” श्र 


म्हणती वस्तुता |* असे जे ते म्हणतात ते केवळ विनयाने, हे झटदिशी 
हक्षात येते. यामागे गुरुकृपेने हे सर्व होते अशी श्रद्धा आहे, एवढेच. परंतु 
सूळ चतुःचछोकीतीछ “ परमगुह्यज्ञानार्थ? स्पष्ट करून सांगप्यासाठी इष्ट ती 
तयारी त्यांच्याजवळ जरूर होती, याची ठिकठिकाणी साक्ष मिळते. या 
जोडीला, ज्यांना ते ज्ञान द्यावयाचे त्यांच्या (अ) ज्ञानाची पातळीही त्यांना 
परिचित होती. त्यामुळे अशा अज्ञ जनांना ज्या रीतीने व सुल्भतेने ते दिले 
पाहिजे त्या रीतीचीही त्यांना पूण जाणीव होती. आणि म्हणून मूळ ग्रंथा'चे 
निरूपण करण्याची विश्षिष्ट पद्धती त्यांनी अनुसरलेली दिसते. अर्थात्‌ ही 
पद्धती नवीन नव्हती. मराठीत ज्ञानेश्वरांनी तिचा अवलंब केछा होता आणि 
तीच एकनाथांनी यशस्वीपणे अमलात भाणली. या पद्धतीत प्रथम मूळ 
*होक वाचाबयाचा व मग त्यावर टीका करावयाची असते. [भागवतादी पुराण 
सांगणारे पुराणिक झाजही या पद्धतीचा उपयोग करतात. ज्यांना एखाद्या 
ससाहात वा महिन्यात संपूर्ण ग्रंथ सांगावयाचा असतो ते प्रथम (बहुधा 
सकाळी) फक्त संस्कृत रळोक वाचतात व नंतर (सायंकाळी) त्याचे मराठीत 
पण करतात. कदाचित हे आधीचे वाचन म्हणजे निरूपणाची पूर्वतयारीही 
असावी. ] *होकातीळ पदपदार्थ पाहावयाचे असतात व त्यांचे स्पष्टीकरण 
करावयाचे असते. वेदशास्त्रातल्या व एकंदर अध्यात्मातल्या ज्या विवक्षित 
संज्ञा असतात त्यांचे स्पष्टीकरण करावयाचे असते. दृष्टांताचा त्यासाठी 
मुख्यत; उपयोग केला जातो. एकनाथांनी आपल्या ' चतुःरछोकी भागवता “त या 
पद्धतीचा भरपूर व यशस्वी उपयोग केषा आहे. उदा० ब्रह्मदेवाष्ठा ' तप शब्द 
ऐकू आहा व तपाचरण आपल्याला कल्याणप्रद ठरेछ अद्या विचाराने त्याने 
तपाचरणाचा निश्चय केला, एवढेच तपासंबंधी मुळच्या ७व्या *्शोकात व्यासांनी 
सांगितले आहे. परंतु त्यावरीळ व्याख्यानात एकनाथ “ तप? म्हणजे काय 
हे सागून थांबत नाहीत, तर तप म्हणजे काय नव्हे, तेही सांगून श्रोत्यांच्या 
मनात कोठलाही संदेह उरू देत नाहीत. तीच गोष्ट क्वत; ज्ञान, विज्ञान, माया, 
स्थूछ, सूक्ष्म इत्यादीसंबंधीची. आणि तीही शब्दांच्या वा संज्ञांच्या मूळ 
अर्थाळा धक्का न छावता. पुन्हा तो अर्थ सोपा करून सांगण्यात व त्यामागीछ 
सवे कल्पना यथास्थित स्पष्ट करण्यात एकनाथांचा कसा हातखंडा होता, हे 
'प्विष्टानि अप्रविष्टानि? व ' अन्वयब्यतिरेकाभ्याम्‌? या, सामान्य श्रोत्यांना 


१० वाडूमय-विचार 


अपरिचित अश्या, पदावर त्यांनी जे व्याख्यान केळे आहे, ते पाहिळे म्हणजे 
स्पष्ट होईल. * प्रविष्टानिअप्रविष्टानि? हे एक कोडे आहे. * भगवद्‌गीते "तीळ 
'मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः' या जातीचे. [शानेश्वरांनी 
या चरणाचे स्पष्टीकरण कसे केळे आहे व एकनाथ ' प्रविषानिअप्र- 
विश्टानि? याचे कसे करतात हे पाहणे उद्‌बोधक होईल. पण तूर्त तो हाय 
अलाहिदा. एकनाथांची स्पष्टीकरणपद्धती येथे पाहावयाची आहे.] ' प्रविष्टानि 
अप्रविष्टानिः ही पदे मूळ चतुः'छोकीच्या ३ ऱ्या ोकांत, (म्हणजे 
रो. २४ मध्ये) येतात. त्याती७ आद्यय सहजासहजी लक्षात न येणारा 
असल्याने--निदान एकनाथांच्या श्रोत्यांना--रन्या “छोकाच्या (म्हणजे 
३२ व्या) व्याख्यानाच्या अखेरीस ते पुढील *होकाची व त्यातीछ विषयाची 
सूचना देऊन ठेवतात. इतकेच नव्हे तर 


भातां पुढीळ निरूपण । भूतीं प्रविष्टभप्रविष्टपण 
स्वयें सांगे नारायण । सावघान अवघारा ॥ 


असा इद्याराही देऊन ठेवतात. हेच सूत्र ३ ऱ्या “होकाच्या (म्हणजे २२३ 
व्या) टीकेच्या प्रारंभाशी जोडले आहे आणि प्रविष्टझप्रविष्टपणाची जी 
स्थिती आहे, म्हणजेच “न रिघोनि रिघालो सृष्टीसी | नातळोनि चाळी 
जगाशी? ही जी अवस्था आहे, तिचे स्पष्टीकरण ' दृष्टांतेसी? करीन असे 
भगवंतांकडून सांगवितात. एकनाथ दृष्टातांचा जो विपु्ठ उपयोग करताना 
आढळतात ते का याची येथे कल्यना येते. परंतु केवळ दृष्टांतांवर विसंवून हेतू 
साध्य होईल की नाही, या शंकेने असेल कदाचित, पण काही विशिष्ट संज्ञाचा 
सरळ सरळ अर्थ ते सांगतात. उदा० सृष्टीती७ भगवंताच्या प्रविष्टाप्रविष्टपणा- 
मागे कार्यकारणसंबंध आहे असे सांगून होताच एकनाथ कार्य म्हणजे काय 
व कारण म्हणजे काय, हे प्रश्न स्वतःच उपस्थित करतात व त्यांचे स्पष्टीकरण 
तात. आणि पुनः, घटमठादींचे सनातन दृष्टान्त देऊन प्रविष्ाप्रवि््पणां- 
मागील कल्पना श्रोत्यांच्या मनावर ठसवितात. उदा ० 


यालागीं अभ्रविष्टपण संचले । 
माझे मजवरी स्वयंभ रचिले । 


एकनाथकृत “ चतु.“लोकी भागवत ” १ 


जैसे अर्थाचे घट बुडविले । 

तेथ भरोनिया भरले एकत्वे जळ ॥ (५५७) 

पोळीभातीळ गव्हाशी । सबाह्याभ्यंतरी कणीक जेली । 
तेवी मी सष्टिकार्यासी । प्रवेद्यूनि पूर्णत्वे अप्रविष्ट ॥ (५५८) 


याच -छोकाच्या टीकेत ' शब्दादेवा5परोक्षधी ? या शास्त्रोक्तीचा उल्लेख करून 
शाब्दिकशास्त्रमूढ आपल्या ज्ञातेपणाची गुढी कशी उभारतात, पण प्रत्यक्षात 
मात्र ते कसे अज्ञानी असतात, हेही एकनाथ स्वच्छ दाखवितात. त्यासाठी - 


सत्य कापुसाची वस्रे होती| 

परी कापूस नेसता नागवे दिसती । 

तेवी शब्दविज्ञानस्थिती । 

त्या शाग्दिकांप्रती अपरोक्ष केचे ॥ (५७३) 


असा फरकळ प्रश्न विचारून या शाब्दिकांचे अज्ञान ते उघडे तर करतातच: 
पण त्याचबरोबर शास्त्रोक्तींचा वा शास्त्रवचनांचा त्यांना किती गाढ परिचय 

होता, हे आपल्या समजून घ्यायचे असल्यास त्यासाठी अवब्य ते साधनही 
नकळत आपल्याछठा उपल्ध करून देतात. शास्त्र व शास्त्रवचन यातीछ 
एकनाथांची गती व त्यांचा आपल्या प्रतिपादनासाठी खुबीदारपणे उपयोग 
करण्याची त्यांची शक्ती, ही यातून सहज व्यक्त होत आहेत. 

एकंदर चतुः*होकीच्याच नव्हे तर त्याती७ प्रत्येक रछोकाच्या विवेचनात 
एकनाथ उपक्रमोपसंहारपद्धतीचा उपयोग करताना दिसतात. त्यामुळे मागीछ 
काच्या निरूपणाचा शेवट व पुढीछ *होकाच्या निरूपणाचा प्रारंभ यांची 
ते घट्ट गाठ बांधतात. उदा० 


माझी पावावया निजम्राप्ती । अन्वये करावी माझी भक्ती । 
व्यतिरेके माझी स्वरूपस्थिती । सांगेन तुजप्रती गुह्य माझें ॥ (५७ ६) 


या ओवीने ३ ऱ्या (म्हणजे २४व्या) 'छोकाच्या टीकेचा समारोप करतानाच 
त्यात “अन्वय? व “ब्यतिरेक? हे दोन शब्द आणून ४ थ्या (म्हणजे 
२५ न्या) शहोकाती७ विषयाची कल्पना देऊन ठेवतात. तसेच ४ थ्या 


ध्‌? वाडूमय-विचार 


(म्हणजे ३५ व्या) *छोकाची टीकाही “ अन्वय? व ' व्यतिरेक' या शब्दांनी 
युक्त अशा ओवीने करून पूर्वापार संबंधाचा धागा जोडून घेतात : 


तत््वजिज्ञासी तत्त्वज्ञानें । अन्वये सर्वत्र मज भजणे । 
व्यतिरेके मज जाणणें । अविकारपणें ते ऐंक (१७७) 


हीच ती ४ थ्या “होकांच्या (म्हणजे ३५ व्या) टीकेचा आरंम करणारी 
ओवी. * अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌? हे मूळ रछोकातील पद. त्याचे व्याख्यान 
करताना न्यायशास्त्रात त्याचा जो अर्थ आहे तो माहीत असणे अवद्य 
आहे. एकनाथांना तो माहीत असला पाहिजे. त्याविना या पदाचे विवेचन 
न्यायशास्त्रीय प्रक्रियेने ते करू शकते ना. ' कार्यकारणत्वे अभिन्न त्व हा 
अन्वय. उदा० सुवर्णाचा श्वानारूढ खंडेराव तयार केछा तर वखर दिसावयाला 
श्वान व त्यांवरीळ खंडोबा भिन्न दिसतील, परंतु सुवर्णान्वयाने ते अमिन्नच 
आहित; किंबा तांब्याचा नाग तयार केला व त्याला फणा, पुच्छ, मध्यमाग असे 
अवयव दिले तरी तेथे जसे सर्बोग तांब्याचेच असते तसे, आत्मतत्त्वापासून 
निर्माण झालेले जग, जरी वेगळे वाटले तरी ते, आत्मतत्त्वाशी अभिन्नच 
असते. हीच ती अन्बयस्थिती. ,एकनाथांनी अनेक दृष्टान्त देऊन ती 
आवाछसुबोध केली आहे. आणि ' कारणापासोनि कार्य अभिन्न । या नांव, 
अन्वय जाण ।' असे पुन्हा एकदा सारांशरूपाने सांगून व्यतिरेकलक्षणाकडे 
ते वळले आहेत. काय मिथ्या, कारण सत्य, हा व्यतिरेक. म्हणजेच जगत्‌ मिथ्या 
पण ब्रह्म सत्य. सत्य ब्रह्मापासून जगाची उत्पत्ती होत असली तरी जगाच्या 
घडामोडीची उपाधी ब्रह्माला लागत नसते. सुवर्णांचे केलेले अलंकार मोडता 
येतात व पुन्हा दुसरे घडविता येतात. पण मूळ सुवर्ण मात्र घडामोडरहित असते. 
शिप वस्तुतः दिंपच असते, परंतु भ्रांतिष्टाला तेथे विशिष्ट रूप दिसते; तद्वत, 


वस्तू परमानंदे शुद्ध बुद्ध । तेथे अविवेकी अतिमंद । 

देखती भूतभोतिकादि भेद । जेवी का अगाघ गंचर्वनगर ॥ 
यापरी मिथ्या मायिक संसार । वस्तुनित्यानंद निर्विकार । 

हा ञ्यातरक झुद्ध साचार । जाण साचार परसेष्ठी ॥ (६१४-१५) 


अन्वय न्यतिरेकाचे एकनाथांचे हे व्याख्यान न्यायशास्त्रीय हंळणाता घडती 


एकनाथकछृत “ चतु.श्लोकी भागवत ” प्रे 


>> "0 शप 


किती सोपे केले गेळे आहे, हे येथे छक्षात येते. सामान्य प्राक्ुृतिकांचा कैपक्ष 
घेणाऱ्या एकनाथांना पैठणचे व्युत्पन्न पांडित्य पारखे नव्हते, हेही यावरून 
सिद्ध व्हावे. 

* प्रविष्टानि अप्रविष्टानि? व “ अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌” या दोन पदांच्या 
एकनाथांच्या टीकेचा विस्ताराने उहापोह एवढ्याचसाठी केषा की तिच्या 
आधारे चतुः*छोकीच्या एकंदर टीकापद्धतीचे, एदपदार्थ न सांडिता अंथान्वय 
कसा निर्वाळिछा जातो याचे, आणि अध्यात्मगैथात वरचेवर येणारे शब्द व 
वापरल्या जाणाऱ्या संज्ञा यांचे, शास्त्राच्या आधारे पण तरीही, सुगमरीतीने 
-स्पष्टीकरण कसे केले जाते, या साऱ्यांचे स्वरूप स्पष्ट व्हावे. 

एकनाथांची ही टीका म्हणजे मूळ 'चतुःकछोकीची टीका. मुळातील पद- 
पदाथोचा झाडा घेऊन त्यातषछा आदाय स्पष्ट करणे, हे तिचे प्रमुख प्रयोजन. 
या प्रयोजनात एकनाथांच्या स्वतःच्या मतांना, त्यांच्या मनाच्या रंगांना, वा 
झुळात नसणाऱ्या अन्य विप्रयांना, वस्तुतः, वाव नाही. परंतु त्यासाठी जी 
निर्भेळ वस्तुनिष्ठा हवी ती येथे टिकतेशी दिसत नाही. कारण एकनाथांची 
भूमिका केवळ पदिक शास्त्रवेतत्याची नाही. ते आहेत भगवद्‌मक्त; भागवत 
संप्रदायाचे निष्ठावंत अनुयायी. भगवदुभक्ती आणि सद्गुरुप्रीती त्यांच्या रोम- 
रोमात मिनलेली. शिवाय ज्ञानाचा भक्तीशी समन्वय झाला पाहिजे, म्हणजेच 
शानाने परमेश्वराला झोळखिल्यानंतरही त्याछ्ठा भक्तीने भजळे पाहिजे अशी 
त्यांच्या मनाची धारणा. त्यामुळे 'चतुः्होकीच्या ज्ञानकथेत एकनाथांच्या मनीचे 
रंग मिसळले जातात आणि भक्तिमहात्म्य व गुरुकृपा यांचे भक्तिभावपूर्ण 
वणन केले जाते. 

मूळ बीजभूत चतु:रछोकीतच काय पण संपूर्ण द्वितीय स्कंधाच्या न्या 
अध्यायातही भक्तिनिरूपणाछा फारसा वाव नाही. नाही म्हणावयाहा १०्या 
रोकातील “ हरेरनुत्रता? या पदात भक्तीचा अंगिकार केलेल्यांचा उल्लेख 
आाहे, आणि देव व असुर दोघेही भगवंताची पूजा करतात, अशी त्यांची 
थोरवी सांगितली आहे; ह्याच भगवद्‌भक्तांचे वैकुंठातठे वणन १२१ब्या 
ग गोकात केले गेले आहे. छो. १४ मध्ये भगवंताचे वणन आढळते; त्यात 

*रत्यप्रसादामिमुखं ? म्हणजे भक्तावर कृपा करण्यासाठी तो उत्सुक असल्याचे 

शंगितळे आहे. भगवद्मक्त वा त्यांची भक्ती यासंबंधीचे मुळात आढळणारे 


ष्ट्र वाडूमय-विचार 


उल्लेख हे एवढेच. त्यांचे व्याख्यान करताना एकनाथांची लेखणी जेवढ्यास 
तेवढीच राहते. स्पश्टीकरणासाठी जेवढा विस्तार करावा छागळा असेछ तेवढाच, 
आणि तोही मुळाछा घरून; परंतु भक्तिमहात्म्याच्या संकीर्तनाल जेथे मुळीच 
अवसर नाही, अक्या बीजभूत चतुः'छोकीच्या («छो. ३२-३५) निरूपणात 
मात्र एकनाथांचे खास भक्तिम्रेम व्यक्त होते. त्याची सुरुबात उपक्रमात्मक 
२० व्या <छोकातील “ सरहस्यं तदर्जध च? या पदाच्या विवेचनापासून ज्ञाली 
आहे. ज्ञान व विज्ञान प्राप्त होण्याचे मुख्य साधन काय, तर भगवद्‌भक्ती. 
एकनाथांना येथे भगवद्भक्तीचे स्वरूप स्पष्ट करावेसे वाटते. * भगवद्‌भाव 

. सर्वाभूतीं । या नांब माझी भक्ति, ' असे ते भक्तीचे वर्णन करतात. परंतु जणू 
तेवढ्याने ते नीट स्पष्ट झाळे नसावे, असे वाटून, ते पुढे भक्तीची विविध 
अंगे भगवंताकडून ब्रह्मदेवाछा सांगवतात : 


माझे नाम माझे स्मरण । माझी कथा माझे कीवैन । 

माझ्या चरित्राचे पठण । गुणवणैन नित्य माझे ॥ 

माझा जप माझे ध्यान । माझी पूजा माझे स्तवन । 

नित्य करिता माझे चिंतन । विषयध्यान विसरले ॥ 

भक्तांचे विषयसेवन । तेहि करिती मदर्पैण । 

या नाव भक्तीची अंगे जाण | स्वये नारायण विघीसी सांगे ॥ 
(४०१-४०३) 


वस्तुतः भक्तीच्या या र्पवर्णनात एकनाथ रंगलेले आहेत.. परंतु येथे 
प्रतिपाद्य विषय ज्ञानाचा आहे, याचेही त्यांना भान आहे आणि म्हणून 
* ज्ञानविज्ञान उत्तम भक्ति | सांग सांगेन तुजप्रती? असे भगवंताकडून अश्वासन 
देववरून तो विषय ते आवरता घेतात. नंतर या भक्तिवर्णनाला एकनाथांना 
चाव मिळतो, तो छो. ३५ मधीछ अन्वयब्यतिरेकाभ्यामू? या पदावरीछ 
ञ्याख्यानात. त्यात “ मागा स्वमुखे श्रीपती । बोलल्या होता ब्रह्मयाप्रती । सांग 
सांगेन भगवंतभक्ति 1? अशी आठवण करून देऊन भक्तीचा सोडलेछा धागा 
थुनः घेतात व अन्वयष्टक्षण सांगताना तो त्याच्याशी जोडून देतात. आणि 
ऐशिया अन्वयस्थिती । भावे करिता भगवद्‌भक्ती । 
मी परमात्मा सर्वाभूती । भजतां माझी प्राप्ती । मदूभक्ती सुगम ॥ 


एकनाथकृत “ चतु.र्लोकी भागवत पष 
असे भगवंताकडून भवतांना आर्यासन देववितात. इतकेच नव्हे तर 


ऐसे निःसीम ज्याचे भजन । ते भक्तही मज पूज्यपूर्ण । 
श्रीसमवेत मी आपण । त्यांचे श्रीचरण स्वये वंदी ॥ 
माझिया भक्तांची महती । मी स्वये जाणे श्रीपती । 

'का जे माझिये भक्‍तीची पूण प्राप्ती । भक्‍त जाणती भावार्थी ॥ 
ऐसिय़ा अन्वयप्रतीतीकरीं । भक्त सामावळे मजभीतरीं । 


मीहि अनन्यआवडी करी । भार सबाह्यांतरी स्वानंदें । नांदे ॥ 
(५९३-५९५)' 


अशी भक्तांची महती सांगवितात. 

भक्तीचे हे माहात्म्यवर्णन म्हणजे मूळ चतुःरहोकीच्या ज्ञानकथेत एकनाथांनी 
घातलेळी भर आहे. ज्ञान आणि भक्ती यांचा येथे मनोज्ञ संगम झाला आहे. 

एकनाथांच्या “' चतु:*होकी भागवता च्या स्वरूपात आतापर्यंत विवेचि- 
ठेले निरनिराळे गुणधर्म उतरळेळे असले तरी मुख्यतः तो भाष्यग्रंथ आहे, 
हे विसरता येत नाही. किंबहुना त्यामुळेच त्याला जसे एकप्रकारचे महत्त्व व 
सामर्थ्यं प्रास झाळे आहे, तसेच किंबहुना त्यामुळेच त्याठा काही मर्यादाही 
पडल्या झाहेत. एकनाथांच्या काळापर्यंत वा त्यांच्याही आधी भाष्यग्रंथ कता 
असाबा बा असतो याचा जणू एक साचा तयार झाछा होता. एकनाथांच्या 
भध्ययनात संस्कृतमधीळ भाष्यग्रंथ जरूर आाळे असले पाहिजेत, एकादरा- 


«> 


स्केधाबरीछ टीकेत (एकाकार टीकेत) श्रीधरी टीका समोर ठेऊन आपली टीका 
ल्रिहिल्ी असे एकनाथ स्पष्ट सांगतात. उदा०- 

त्या समर्थाचिथे पंक्ती । भावार्थदीपिका धरूनि हाती । 
श्रीधरे दावितां पदपदार्थी । निजात्मस्थिती निवाला ॥ (३१ 


किंबा -__ 
एका जनार्दनी मांजर बेडे । भावार्थदीपिका उजियेडे । 
हे रस देखोनि चोखडे । ताटापुढे पै आठे ॥ 
१ त्यांच्या ओव्यांत * भावार्थदीपिके*्चा उल्लेख आहा आहे तो श्रीधराच्या 
भावारथंदीपिके*चा; ज्ञानेश्वरांच्या नव्हे. शं. वा. दांडेकरांनी एकनाथ 


-'२०८) 


५६ वाडूममय-विचार 


दर्शन खंड २, यातील ' तुका म्हणे भागवत, श्रुत केळे सकछा? या लेखात 
एतद्संबंधी जे विवेचन केळे आहे ते बिनतोड आहे. एकनाथांच्या काळी 
शानेश्वरीछा “ भावार्थदीपिका ? म्हणून संबोधित असत, याला पुरावा नाही. येथे 
मुख्य प्रश्न तो नाही. मुख्य प्रश्न आहे तो एकनाथांना त्यांच्या आधी लिहिल्या 
गेलेल्या भाष्यग्रंथांचा परिचय होता की नाही, व असल्यास त्यांनी आपल्यापुढे 
त्यांचा कित्ता ठेवळा होता की नाही, हा. श्रीघधराच्या * भावार्थदीपिके *च्या 
त्रइणनिर्देशावरून संस्कृत भाष्यग्रंथ त्यांना ज्ञात होते व ते त्यांना अनुकरणीय 
वाटत होते, हे स्पष्ट होते. इतर वेदशास्त्रसंमत बोलांचा व तशाच इतर 
आधारांचा जो उल्लेख ते करतात त्यावरून त्यांना संस्कृतमधीछ भाष्यग्रंथाची 
व त्यात पदपदाथीचे स्पष्टीकरण कसे करीत जातात ह्यांची व्यवस्थित कल्सना 
असावी. मराठीतही संस्कृत भाष्यग्रंथाप्रमाणे एकनाथी भागवती टीकेच्या 
आधी काही टीकाग्रंथ तयार झालेले होते. पैकी महानुभावांची “ उद्धवगीता ? 
मध्यंतरीच्या काळात गुप्त लिपीत बंदिस्त झाल्यामुळे एकनाथांना उपलब्ध 
झालेली नसली तरी ज्ञानेश्वरांची भावार्थदीपिका त्यांच्या चांगल्याच 
परिचयाची होती. नव्हे, ती त्यांच्या रोमारोमात भिनलेली होती. प्रारंभीचे 
नमन, गुरुगोरव, श्रोत्यांची विनवणी, इत्यादी इत्यादी ज्ञानेश्वरांच्या लकबी 
एकनाथी भागवतात भरपूर प्रमाणात उतरल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 
कृष्णाजुंनांची जी सलगी ज्ञानेश्वरांनी वर्णिळी आहे, तश्याच प्रकारची 
कृष्णोडवांची सलगी एकनाथही वर्णितात. इतकेच नव्हे तर श्ञानेश्ररांचे 
शब्दन्‌ शब्द, दृष्टांतनदृष्टांत थोड्याफार फरकाने किंवा तसा फरक न 
करताही एकनाथ योजतात. एकच उदाहरण येथे देतो : “ज्ञानेश्वरी 'च्या 
१८ न्या अध्यायात “ सर्वधर्मांन्‌ परित्यज्य ? या ६६ न्या “होकावरील टीकेतील 
ते आहे : श्रीकृष्णाने अर्जुनाहा उपदेश केल्यानंतर भाषण आणि बुद्धी 
यांच्यापठीकडीळ अतिवस्तूचा अनुभव देण्यासाठी आलिंगनाचे मिष केले 


व तदूद्वारा अलुनाला * आपणाऐसें केले? असे वर्णिले भझाहे. ज्ञानेश्वरांच्या 
ओोब्या पुढीलप्रमाणे आहेत: 


मग सांवळा सकंकणु । बाहु पसरोनि दक्षिणु । 
आलिंगिला स्वशरणु । भक्तराज तो ॥ 


एकनाथछत “ चतु.श्लोकी भागवत ” प 


न पवता जयाते । खास सून बुद्धिते । 

बोलणे मागोते । वोसरले ॥ 

ऐसे जं काही एक । बोलावुद्धीसिही अटक । 

ते द्यावया मिष । खेवाचे केळे ॥ 

हृदया हृद्य येक जाले । ये हृद्यींचे ते हृदयीं घातले । 
हें न मोडितां केळे । आपणाएऐसं अजुना ॥ 

दीपें दोप लाविला । तैसा परिष्वंगे तो जाला । 

द्वैत न मोडिता केला । आपणपे पार्थु ॥ (२०१८-२०२२) 


चतुःरछोकी भागवतातही एकनाथांनी असाच एक प्रसंग वर्णि्ा आहे. 

२६ व्या उपसंहारात्मक *होकाच्या टीकेत भगवंतांनी दिलेल्या निजगुद्यज्ञानाने 

अह्मदेवाला * स्वानंदस्थिती ? प्रात झाली, आणि तो “ब्रह्म परिपूर्ण स्वये 

हे पाहताच भगवंतालाही आनंद झाला आणि आपल्या चारी भुजा 

पसरून त्याने ब्रह्मदेवाला आलिंगन दिले. येथेही एकनाथांनी बोष्ाबुद्धीछा जे 

अमत नाही ते देण्यासाठी भगवंतांनी * खेवाचे मिष? केळे, असेच म्हटले 
« एकनाथांच्या ओब्या पुढीलप्रमाणे आहेत : 


तेणे सुखे नारायण । चारी सुजा पसरोन । 
आलिंगिला चतुरानन । परमानंदे पूर्ण सुखवोनि ॥ (७०४) 
जे बोलाबुद्धी नातुडे । जे वृत्तीच्या हातीं न चढे । 
ते द्यावया निजनिवाडे । खेवाचे धडफुडे मिस केठे॥ (७१२) 
हृदया हृद्य एक झाले । ये हृदयींचे ते हृदयीं घातले । 
यापरी न बोलता बोले । पूरणत्व दिधले प्रजापतीसी । (७१४) 
जेवी दोन्ही दीप एक होती । तेथे प्रकाशे प्रबळ दीप्ती । 
तेवी विष्णुबिरंची खेवो देती । प्रबळ चिव्छक्ती कोंदाटे ॥ (७१५) 
अह्मयाचे नुरेचि त्रह्मपण । नुरेचि नारायणी नारायण । 

चैतन्यघन । ब्रह्मा परिपूर्ण ब्रह्म जाला ॥ (७१६) 


नाथांच्या या ओब्यात, ज्ञानेश्वरांच्या ओव्यांची, त्यातील कल्सनांची, 
तीह द्वैतातीत अद्वैतभावाची व त्या भावाच्या भमिव्यक्तीच्या तऱ्हांची 


पद वाडूमय-बिचार 


किती उसनवारी आहे हे निराळे सांगण्याची झआावश्यकता नाही. 
हो उसनवारी दत्काठीन भाष्यग्रेथांना नवीन नव्हती. किंबहुना ही उसनवारी 
वा हे अनुकरण यांना आज आपण जो अधिक्षेपयुक्त अर्थ चिकटवतो तो 
त्याकाळी नसावा, शिवाय स्वतंत्र ग्रंथनिर्मिती जेव्हा व ज्याा करावयाची 
असेल तेव्हा व त्याला हे पथ्य. परंतु परंपरागत पूर्वसूरींनी सांगितलेलेच 
ज्ञान जर द्यायचे असेल तर त्यात त्यांचे निरूपणविशेष उतरले तर नवल 
नव्हे, ज्ञानेश्वरही भाण्यकारांते वाट पुसतःच जातात; व तशी कवूलीही देतात. 
एकनाथ त्याच परंपरेचे वारस. भानुदासांच्या कुळात नन्म, जनार्दनस्वामींचा 
गुरूपदेश, त्यांच्या देखरेखीखाली केलेली भक्ति-ज्ञानवैराग्याची साधना व 
शानेश्वरी वगैरे ग्रंथांची पारायणे, ही सारी लक्षात घेतां पूर्वसूरींनी मळलेल्या 
वाटेवरून हा कापडी गेळा, हे स्वाभाविकच होय. येथे आणखीही एक गोष्ट 
लक्षात ध्यावी लागते. अध्यात्मतत्त्वाचे व तद्वारा भक्ति-ज्ञानवैराग्याचे निरूपण 
करताना, ज्ञानेश्वरादी संत ग्रंथकतृत्वाचा गोरव स्वतःकडे घेत नाहीत. श्रीनिवृत्ति- 
नाथांच्या कृपेचे वैमव म्हणजे “गीतार्थ मराठिया? असे ज्ञानेश्वर मानतात. 
एकनाथही “ चतुःरळोकी भागवता च्या कर्तृत्वाचा वाटा एकट्याकडे मुळीच घेत 
नाहीत. जे गुरुजनार्दनें बोलविले तेच मी सांगितळे, असे तर ते ग्हणतातच; 
पण पुन्हा “ एकछा एका नव्हे कर्ता | अथ गरंथाथ अर्थविता । अंगे तत्त्वतः 
जनार्दन झाछा | असे स्वच्छ सांगून टाकतात. त्यांचे हे सांगणे केवळ 
गुरुमक्तीच्या उपचारामुळे होत नाही, हे स्पष्ट दिसते. गुरूवरीछ त्यांची निष्ठा 
पकी आहे. गुरूचे महत्त्व व कर्तृत्व ते जाणतात आणि म्हणूनच एका आणि 
जनार्दन । नांवे भिन्न स्वख्पं अमिन्न?, असे जेव्हा ते सांगतात तेव्हा ते त्यांच्या 
हृदयाच्या ग्रामाऱ्यातून उमटठेळे बोल आहेत, असे जाणविल्याशिवाय 
राहात नाही. सारांश, एकनाथांच्या निरूपणात पूवसूरींच्या. अनुकरणाऱचा 
जो मास होतो, तो केवळ अनुकरण म्हणून कितपत गोण मानावा असा 
पक्ष निर्माण होतो. किंबहुना एकनाथांच्या काळापर्यंत भाष्यग्ंथांचे जे साचे 
ठरून गळे होते, त्यात अश्या अनुकरणांना खूपच वाव होता. नव्हे सामान्य 
पारंपरिक जनतेस भक्तिज्ञान-वैराग्याची शिकवणं देण्याचा उद्देश तफल 
करण्यासाठी पारंपरिकतेचे अनुकरण अवड्य ठरत असावे. एकनाथांचे 
चतुः“ळोकी भागवत ? त्याला अपवाद असण्याचे कारण नाही. किंबहुना 


एकनाथकृत “ चतु.श्लोकी भागवत ” ५९ 


असेही म्हणणे शक्‍य आहे की, पूर्वसुरींनी रूढ केलेला अध्यात्मनिरूपणाचा 
साचा एकनाथांनी स्त्रीकारल्यामुळे, त्यांच्या निरूपणाहा परिणामकारकतेचे 
सामर्थ्यही लाभले आहे. 
एकनाथांच्या * चतुःदछोकी भागवता 'चे स्वरूपदर्शन आणखी एका 
गोष्टींचा विचार केल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही. हा विचार म्हणजे 
त्यांच्या ' चतुः*होकी भागवता तील ळालित्याचा व तदनुषंगिक काव्यात्मतेचा 
(बा त्याच्या अभावाचा) विचार. ' चतुःछोकी भागवत ? हा मुख्यतः 
तत्त्वनिरूपणात्मक गंथ. काव्यात्मतेला त्यात वाव जवळ जवळ नाहीच म्हटले 
तरी चालेछ. परंतु अद्याही ठिकाणी असाध्य ते साध्य होणारच नाही असे 
नाही. परंतु त्याला ज्ञानेश्वरासारखा जातिवंत प्रतिभावंत हवा. मग निखळ 
तत्त्वनिरूपणात्मक ग्रंथातही रंगाराच्या माथ्यावर पाय देऊन शांतरस अवतरू 
शकतो. इतकेच नव्हे; वेळप्रसंगी इतर रसही पांतिकर म्हणून येऊ शकतात. 
परंतु एकनाथ या प्रकारचे ग्रंथकार नाहीत. त्यांची तशी भूमिकाही नाही, 
जरी इतरत्र काही ग्रंथांतून त्यांनी आपल्या ग्रेथांना काव्यग्रंथ म्हणून संबोधिले 
असले, बा आपल्या काव्यद्रमाल्या रसकुंज लागले असल्याचे त्यानी सांगितले 
झसले, तरी अध्यात्मग्रंथासबंधी तसे बोलण्याची त्यावेळची ती एक पद्धत 
ती, म्हणून ते सोडून दिले पाहिजे. निदान “ चतुः “्हीकी भागवता ? संबंधाने 
बिचार करावयाचा असेल - आणि प्रस्तुतचा विचार तोच आहे - तर त्याची 
स्चना आणि त्यामागील हेतू स्पष्ट आहेत. मूळ ' चतुः'ोकी "चा अथ त्यांना 
स्पष्ट करावयाचा होता. त्यासाठी पदपदाथीचा झाडा देऊन र्ोकार्थ उघडा 
कराबयाचा होता. एवढेच की तो करण्यासाठी त्यांनी द्वितीय स्कंधाच्या 
संपूर्ण ९ व्या अध्यायातील ज्ञानकथेचा आधार घेतला; मुळातील संवादात्मकता 
तशीच चाळू ठेवली, आणि समपँक दष्टांतर्पकादींच्या साह्याने आपले निरूपण 
* रसाळ 'केले, हा रसाळपणा, त्यांची गुरुभक्तीची भावना, अध्यात्मावेषयात 
रगून जाणारी त्यांची वृत्ती आणि निरूपण करतांना ब्रह्मदेवाशी त्यांचे झालेले 
तादात्म, इत्यादींनी वाढला आहे. अर्थात येथे रसाळपणा वा त्यातील रसवत्ता 
म्हणजे नवनिर्मित कलाकृतीच्या आस्वादात प्रत्ययाला येणारी रसवत्ता नव्हे, 
डढक्षात घेतले पाहिजे. अशी रसवत्ता स्वतः एकनाथांनाही अभिप्रेत 
यावी, स्वतः एकनाथांनी एतत्संबंधात काही उल्लेख केळे आहेत खरे. उदा० 


६० वाडूमय-विचार 


“ चतुः₹छोकी भागवता 'ला ते ' ज्ञानाची रसाळ कथा? म्हणतात. आपले निरूपण 
“ रसाळ? व ' स्वानंदयुक्त ? असल्याचेही सांगतात. इतकेच नव्हे तर--- 


ग्रंथस्वानुभवे रसाळ । आनंदरसे घोळिळे बोळ । 
परमानंदाचे कल्लोळ । ग्रंथा्थी केवळ रूपासि आळे॥ (५३६ ी) 


परंतु येथे स्वानुभव म्हणजे स्व-अनुभव म्हणजेच आत्मानुभव व आनंदरस 
म्हणजे परमानंदरस हे लक्षात घेतले म्हणजे अंथार्थी रूपासी येणारे कछोळ 
काव्येरसांचे नाहीत, काव्यानंदाचे नाहीत, तर ब्रह्मानंदाचे आहेत, हे स्पष्ट होते. 
आणि एकनाथांना आपल्या श्रोत्यांना वा साधुसंतांना जे संतुष्ट करावया'चे 
होते ते केवळ काव्यानंदाने नव्हे तर ब्रह्मानंदाने. चतुः*छोकीचे निरूपण हे 
त्याचे केवळ साधन. मात्र हे साधन जितके रसाळ होईल, परिणामकारक 
होईल, तेवढे त्यांना हवे होते. 


हेचि माझे मनोगत । संतुष्ट व्हावे साधुसंत । 
यालागी श्रीभागवत । आरंभिला अंथ भावार्थेसी ॥ (२२३५) 


असे ते स्पष्टच सांगतात. एकनाथांचे हे मनोगत पूण झालेले आहे. 
साधुसजञन संतुष्ट झाठेळे आहेत, आणि 


स्वानंद न समाये पोटी । परमानंदे व्यापिली सृष्टि । 


भशी कबुलीही ते देत आहेत. हेच एकनाथांच्या पहिल्यावहिल्या ग्रंथाचे 
यश; आणि हीच त्याची फलश्रुती; खंडित झालेल्या भाष्यग्रंथांच्या परंपरेच्या 
पुनरुज्जीवनाची जी बीजे त्यात आढळतात, त्यांचे गमकही हेच. 


निरंजनमाधवकूत “ सुभद्राचंपू ” 


निरंजनमाधवाने आपले * सुभद्राचंपू काव्य ? इ. स. १७६८ साली पूर्ण केले. 
त्या आधी 'कृष्णानंद सिंधु? (१७४६-५२) ' चिद्बोध रामायण * 
(र ७५८), व  शञानेश्वरविजय ? हे ग्रंथ लिहून झाले होते. त्या शिवाय 
बत्तमुक्तावळि (१७६१) आणि वृत्तावतंस (१७६७) हे वृत्तशास्त्रावरील 
अथही त्याने लिहिले होते. 
निरंजनमाधव मोठा व्युत्पन्न पंडित होता. ' सिद्धान्त कौमुदी? वगेरे 
*्याकरणग्रेथाबरोबर पंचमहाकान्यादींचाही त्याचा व्यासंग होता. ' संप्रदाय 
परिमळ ? हा ग्रंथ त्याचा असला वा नसला तरी त्यात उल्लेखिलेल्या “काव्य 
नाटककलाकुसरी । नाना विनोद राजसभांतरी ? बगैरे गुणांत निरंजनमाधव 
णात होता. साहकजिच काव्यलेखनाबाबत संस्कृत महाकाव्यांचे आदर 
आने आपल्यापुढे ठेवळे असावेत. म्हणूनच चित्रकाव्य, चंपूकाव्य, स्तोने 
नैगेरे प्रकारचे लेखन त्याच्या हातून झाले. 
मराठीत अन्य कबींच्याकडून केली जाणारी या काळची कविताही पंडिती 
बेळणाची होती. सामराज, बामनपंडित, रघुनाथपंडित, मोरोपंत ही त्या 
काळची प्रमुख कविभंडळीं. संस्कृत साहित्यावर त्यांची अभिरुची पोसलेली. 


षे 


६? वाडूयय-विचार 


संस्कृत महाकाव्याच्या वळणाची कविता मराठीत करू पाहणारी आणि 
त्याजुर्प भारतभागवतांना वा त्यातील आख्यानांना संस्कृत वळणा'चे, पण 
मराठी, रूप देणारी. साहजिकच शब्दचमत्कृतीला, वृत्तवेचिऱ्याछा, अलंकार- 
प्राचुर्याला आणि सांकेतिक वर्णनांना महत्त्व येत गेले. आणि परिणामतः या 
काळाती७ एकंदर मराठी कवितेला सांकेतिक, चमत्कृतिप्रधान व संकृत 
काव्यानुवर्ती असे रूप आले. 
या काळातील मराठी आख्यान कवितेचा आणि पुराण व कीर्तन या दोन 

संस्थांचा घनिष्ट संबंध असला पाहिजे. विशेषतः कीर्तनसंस्थेने जसा तत्कालीन 
भाख्यानकवितेवर परिणाम केला असावा, तसाच कीतंनसंस्थेनेही आख्या- 
नांच्या र्वन्ेवर परिणाम केला असावा. वस्तुतः कीर्तन ही फार जुनी संस्था, 
नारद हा तिचा आद्रयुरू; महाराष्ट्रात ही परंपरा अधिक रुजली व नावास्पाष्ठा 
आली. नामदेव हा महाराष्ट्रातला पहिला कीर्तनकार: “ नामदेव कीर्तन करी | 
पुढे नाचे पांडुरंग ?. तुकाराम कीर्तन करी, तसेच रामदासांचे शिष्यही 
कीर्तन करीत. हळूहळू कीर्तनाचा साचा बनत गेला. नामदेवादी संतांच्या 
भजनी कीर्तनाहून हरिदासी कीर्तनाने वेगळे रूप घेतले. रामदासांनी तर 
कीर्तनाची उपांगेही निश्चित केली : 

कथा अन्वय लापणिका । नामघोष करतालिका ॥ 
तसेच 

ताळस्टदुंग हरिकीर्तन । संगीतनृत्य तानमान । 

नाना कथानुसंधान । तुटोचि नेदावे ॥ 


म्हणजे संगीतनृत्याबरोबर कथानुसंधानही महत्त्व पावले. इतकेच नव्हे तर 
कीतंन सर्वोगपूर्ण होण्यासाठी नाना रसांचा परिपोष होऊ लागला. पूर्वरंगातील 
अध्यात्मनिरूपणानेतर उत्तररंग शंगाररसाने भरला तरी चाळू लागला--अर्थात 
तारतम्याने. हरिदासी कीर्तनाच्या या प्रकारच्या रूपनिश्चितीबरोबर कीर्तनकाराच्या 
योग्यतेचीही निश्चिती झाली. तालासुराचे ज्ञान, संस्कृत भाषेत प्राविण्य, 
न्याय, वेदान्त, व्याकरण यांत पारंगतता इत्यादी गुणविरोष आव्यक ठरले. 
रसाळ वक्तृत्व तर हवेच, पण जोडीला अनुभवाची खूणही हवी (पाहाः 
वक्ता पाहिजे साचार । अनुभावाचा । --रामदास) 


निरंजनसाधवकछृत “ तुभदाचंप ” दरे 


हरिकोरतनाच्या य( रूपनिश्चितीला तत्कालीन आख्यानकवितेनेही हातभार 
आवळा असावा. काही मराठी कवींच्या तत्त्वविवेचनात्मक ग्थांनी पूर्वरंगातील 
अध्यात्म स्पष्ट करून सांगण्याला जशी मदत केली तशीच सामान्य श्रोत्यांना 
उदाहरणादाखळ एखादी कथा सांगून तद्रारा भक्तिमार्गाचा प्रसार करण्याला 
मराठी आख्यानकवितेने मदत केली. कीर्तनातील उत्तररंगाचा घाट या 
आख्यानांनीच निश्चित केला. हरिकीर्तनाच्या या रूपनिश्चितीबरोबर आख्यान- 
केवितेचेही रूप निश्चित होत गेले. रंजनाबरोबर सद्गुणाचे, सदाचाराचे 
आणि अध्यात्माचे शिक्षण देणे, हे कीर्तनाचे जीवितकायं. हे कार्य परिणाम- 
कारक होण्यासाठी उदाहरण म्हणून जसे पुराणातळे एखादे आख्यान 
निवडले जाई (आणि ते मुख्यतः पंडित कवींनी पुरविळेळे असे) तसेच ते 
आख्यान रंगवून सांगण्यासाठी मधूनमधून संगीताचेही साह्य घेते जाई. 
अर्थात. हे संगीत पेटी.तबल्याच्या सुरावर सहज म्हणता येईल अशा प्रका 
रचे, म्हणजे सामान्य श्रोतृवर्गांचे मन आकृष्ट करणारे आणि मूळ आख्या- 
नातीळ रसांचा परिपोष करणारे, एवढे माफक असे. त्यातूनच नाना 
चमत्कृतिप्रधान पद्यरचना होऊ लागली. तालासुरावर व सामिनय 

म्हणता येतील अशी पदे तयार झाली. कटाव, फटका यासारखी समुदायाची 
घेणारी रचनाही भरास आली. अमृतराय, मध्वसनीश्वर इत्यादींची 

थे सहज झाठवतात. या कवींनी आख्यानाच्या गद्य निवेदनाला पद्याची 

जोड देण्याची सोय करून कीर्तनाला गद्-पद्य मिश्रित असे रम्य स्प क द्लि 
निरंजनमाधवाच्या गद्यपद्यात्मक सुमद्राचंपूचे नाते तत्कालीन कीतंनसंस्थेश्ी 
भोडता येते ते यामुळे. | ड 
जनमाधवाच्या चंपूकाव्याचे साक्षात नाते मात्र संस्कृतमधीछ चंपू- 
असले पाहिजे. त्याच्या संस्कृत साहित्याच्या अध्ययनात 

यशरि धील चंपूंचेही वाचन झाले असावे. नल्चंपू (त्रिविक्रम मट्ट), 
स्हहकचंपू (सोमप्रभसूरी), जीवंधरचंपू (हरिश्रंद्र), रामायणचंपू (मोज), 
; 'रजातहर णचेपू (शेषकृष्ण) इत्यादींबरोबर निरंजनमाधवाने अनंतभड्ट्हत 
स्भारतम्‌ श्चेहो वाचन केळे असले पाहिजे. संस्कृतमधील या चपूर 
केव्यांचे विषय बहुधा पौराणिक असत. (संस्कृत चंपूका्यात नंतर पोराणिक 
भाख्यानाऐवजी इतरही विषय येऊ लागले, हा भाग वेगळा.) 'चंपूचे 


६४ वाडूमय-विचार 


प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे गद्मपद्यात्मकता. ती गद्यपद्यात्मकता प्रमाणबद्ध असावी 
असा जरी संकेत असला तरी प्रत्यक्षात तो पाळळेळा दिसत नाही. किंबहुना 
चंपूचा उगमच मुळी गद्य लेखनातीळ कंटाळवाणेपणा कमी करण्यासाठी 
काव्याचा उपयोग करण्याच्या प्रयत्नातून झाला असल्याने, गद्मपद्याचे प्रमाण 
हळूहळू बदलत गेले असावे. केवळ काव्यमय वर्णन, परिणामकारक भाषण, 
भावनात्मक आविष्कार इत्यादींसाठीच पद्याचा खास उपयोग होऊ लागला 
असे नव्हे, तर साधे, सामान्य वणन करण्यासाठीही तो होऊ लागला. 
गद्याच्या ऐवजी पद्य का योजावयाचे याचे निश्चित प्रयोजन नसल्याने हळूहळू 
ते एक केवळ अलंकरण बनत गेले, संस्कृतमधीछ अवनतावस्थेच्या काळातील 
नाटकात (त2९८8त९1६ १29109) गद्याची जागा पद्याने ज्या तर्‍हेने 
घेतली तीच तऱ्हा येथेही आढळते. परिणामतः चंपूतून गद्याच्या चैतन्याबरोबर 
काव्याचा प्रमाबही कमी होत गेला, आणि सांकेतिकता, चमत्कृतिप्राधान्य 
' इत्यादींचे संभार त्याच्यावर चढत गेले. 

निरंजनमाधवाष्ठा संस्कृतमधील चंपूपरमाणे आणि त्याचप्रमाणे पंचमहा- 
काब्यांप्रमाणेही आपला सुमद्राचंपू “ सरवालेकरणी रसासह? लिहून पंडित- 
मान्यता जशी मिळवावयाची होती तशीच सामान्य भाविक प्राकृतजनासाठी 
इष्ट कामनापूर्ती व सद्गतीही मिळवून द्यावयाची होती. निरंजन माधवाच्या 
सस्ठृत चंपूच्या ठेखनामागील हे जोड प्रयोजन बामनपंडित, मोरोपंत 
"र्‍या काव्यामागील प्रयोजनासारखेच आहे. मूळ पिंड संस्कृत बिदरध 
/साहित्यावर पोसलेला आणि म्हणून सुसंस्कृत, सालंकृत व सर्गबद्ध रचना 
करण्याकडे प्रवृत्ती पण तीत भगवद्भक्तीचा अंदा खूपच. परिणामतः र्ट 
दोहोंचा संगम होऊन नाना रसांनी-शुंगारसुद्धा--युक्त अशी आख्याने 
जी त्यांनी निवडली ती सारी देवादिकांची. रामकृष्णादी देवादिकांच्या 
चरिञरांचे ब त्यातील प्रसंगाचे संकीर्तन हे त्यांच्या स्वतःच्या व श्रोत्यावाच- 
काच्या मोक्षसाधनेचे एक साधन झाले. निरंजनमाधवाचा सुभद्राचंपू * 
याड अपवाद नाही. “ शंगारमुख्य नवही रस मूर्तिमंत ? प्रशस्तपण 
पस्टुत काब्यात आढळत असले तरी निवडलेली कथा पवित्र आहे, 


भाकाणतांचे भतिदोप हरण करणारी आहे, अशी कवीची ठाम समजूत 
आहे. आणि म्हणूनच 


क 3 
“६८ - 


निरंजनमापधवछृत “ सुभदराचंपू ६५ 


सुभद्गाविवाहाख्य गाथा अपूर्वा । 

पढे नित्य पूजोनिया सांबशार्वा । 

तयालागि संपत्ति सव्पुत्रकन्या । 

इहामुत्र दे भुक्तिमुक्ती सुवन्या ॥ (७-८३) 
मनी इच्छिले सवही प्राप्त त्याला । 

घडे या जगी वीणकष्टे नराला ॥ 

महद्‌भक्ति विज्ञान वैराग्यबोच । 

सदा लाभ चातुर्य हीं सर्व साघे ॥ (७७-८४) 


अशी तो त्याची फलश्रुती सांगतो. 
सुभद्राविवाहकथा निरंजनमाधवाने निवडली ती तिच्या श्रंगाररसपूर्णतेमुळे 
जशी, तशीच तिच्याशी भक्तकेवारी श्रीकृष्णाचा निकट संबंध असल्यामुळेही. 
श्रीकृष्ण “सकाळा रसांचा भोक्ता? आहे तसाच तो ' भक्तकामकल्पट्रुमही ' 
आहे. म्हणजे सुभद्राविवाहचरिताबरोबर कृष्णचरिताचेही संकीतन घडते, ही 
नरजनमाधवाची भूमिका. महाभारतातील मूळ कथेत भागवतपुराण व अन्य 
पुराणे यातील कथाभाव आणि स्वतःचाही काही भाव मिसळून त्याने एक 
नवीन कथा तयार केली, ती त्यामुळेच. महाभारत ही कौरबपांडवांची युद्धकथा. 
तिच्यातील श्रीकृष्ण हा अजुंनाचा केवळ सखा; तर श्रीमद्भागवत हा 
भगवद्धक्तीचा ग्रंथ व त्यातीछ श्रीकृष्ण हा भक्तांचा कल्याणकर्ता. हीच गोष्ट 
अन्य पुराणांची. आणि म्हणून 
“हे सारे ग्रधुनी यथार्थ विरचू सद्रत्नहारावली ॥ * 
ही त्याची प्रतिज्ञा आणि 
“कृंठी यौस 'घरीळ जो चतुर त्या हे शोभवी भूतळीं ॥ ” 


ही त्याची अपेक्षा. ये ह 
आपल्या सुभद्राविवाहकथेत प्रेमाचे जे विविध रंग निरंजनमाधवान 

4 
आहेत, ते मूळ महाभारतात नाहीत. महाभारतातील कथा त्या 


क महाभारत-आदियर्व अ० २२१-२२२ सुभद्राहरणपवे. 


* षु 


६६ वाड्मॅय-विचार .,. ९? 


मानाने फारच सरळ व साधी आहे. अजुंनाने सुभद्रेलळा आधीपासून 
पाहिलेळे नव्हते ब त्याचे तिच्यावर प्रेमही नव्हते. धर्मद्रोपदी-एकांत- 
दशशनाचे प्रायश्चित्त म्हणून तो तीर्थयात्रेला जातो. त्याचा मुक्काम प्रभासक्षेत्री 
असताना कृष्ण त्याला भेटायला येतो, आणि तंथून संहजञ बदल म्हणून 
ते दोघे रेबतकपर्वतावर जातात. . तेथून कृष्ण त्याला द्वारकेला नेतो. 
द्रारकेला अर्जुनाचा सत्कार होतो, तोही अजुन म्हणूनच. 'याच सुमारास 
रेबतकपर्वतावर यादवांचा एक मोठा उत्सव निघतो. त्या उत्सवासाठी बलराम- 
रेवती वगैरेंच्या समवेत सुभद्राही असते. अजुन सुभद्रेला पाहतो--प्रथमच 
पाहतो व अस्वस्थ होतो. कृष्ण त्याचे मन ओळखतो. आणि त्याला 
तिच्याशी लय़ करयाचे असेल तर वडिलांच्याकडे हा विष्रय काढण्याचे 
आश्वासन देतो. परंतु एवढ्याने अर्जुनाचे समाधान न होऊन येनकेनप्रकारे 
ती आपल्याला मिळाळीच पाहिजे अश्शी तीव्र इच्छा जेव्हा तो व्यक्त करतो 
तेवहा.“ स्वयंवरावर विसंबण्यात अर्थ नाही, कारण ती तुलाच वरील याची 
स्रात्री काय ? तेव्हा तू तिचे सरळ हरण कर.” असा सह्ह्रा कृष्ण त्याला देतो 
या नंतर झजुन प्रथम कोणती गोष्ट करीत असेल तर युद्धिष्ठिराला आपला बेत 
सांगून त्याची संमती घेण्याची. धर्म, अर्थात, संमती देतो. कृष्णाची अनुमती 
तर होतीच. अजुन आपला योद्धयाचा वेष परिधान करतो, कृष्णाचा रथ 
वेतो आणि सुभद्रेलां बळजबरीने आपल्या रथात ओटून घेऊन इंद्रप्रस्थानाकडे 
रथ दामटतो. या नंतर महाभारतकर्त्याने यादववीराकडून हे वृत्त सभापाळाला 
सांगविळे आहे. सभापाळ सभा बोलावतो व सुभद्राहरणाचा व अजुंनाच्या 
अनुचित वर्तनाचा वृत्तांत सभेला सांगतो. सभासद चिडतात व अजुनाला 
दूधण लावतात. बलरामही त्यात सामील होतो. परंतु कृष्ण काहीच बोलंत 
नाही. तेव्हा “असे का? तुझे मत काय आहे १ असे बळरामाने विचारले 
असता कृष्ण सरळ सांगतो की अर्जुनाला स्वयंवरात आपलीच निवड होईल 
याची खात्री नसल्याने व त्याचप्रमाणे मागणी घाळून ती मिळवाबयाची 
देही मान्य नसल्याने, सरळ हरण करून नेणे त्याने पसंत केले. आणि अखेर 
तो असेही सांगतो की या - परिस्थितीत हा आपला “ गोखच? माबून व 
तडजोड करून त्याला बोलावून घेणे ब त्या दोघांचे लयन लावून देणे हेच 


निरंजनसाधवकछृत “ सुभद्राचंप ” ६७ 


स्य. कृष्णाचा सल्ला, अर्थात , सर्वोनाच मान्य होतो व त्याप्रमाणे अजुंन- 
सुभद्रा यांचे पुनरागमन होऊन लयन पार पडते. 

महाभारतातीळ या कथेत प्रेम, विरह, बगेरेंचा मागमूसही नाही. तर 
भागवतातील प्रस्तुत कथेत काही पूरक प्रसंगांच्या आधारे भावनांचा 
थोडाफार परिपोष झालेला आहे. दरामस्कंधाच्या ८६ व्या अध्यायाच्या 
रो. २ते १२ मध्ये ही कथा सांगितली आहे. त्यातील. प्रमुख घटनांचा 
फक्त येथे तुल्ना्थ निदेश करतोः तीर्थयात्रा करीत अर्जुन प्रभासक्षेत्री जेव्हा 
येतो तेव्हा त्याळा सुभद्रा ठु्यांधनाला देऊ केल्याची बातमी कळते. मात्र 
पळरामाखेरीज अन्य कोणाचीही वरील योजनेछा संमती नाही हेही त्याला 
समजते. यानंतर सुभद्रा मिळविण्यासाठी अजुन झटपट काही योजना 


की मा सतनतन्रा डो. सुखटणकरांनी संपादिलेऱ्या प्रतीप्रमाण 
"ित्रशाळाप्रतीतह्दी ही कथा साधारणतः अशीच आढळते. परंतु निर्णयसागर 

_ तीतील कथा वाढविलेली आहे. ही प्रत दक्षिणभारतातील संहितांच्या आधारे 
कुंभकोणमूच्या कृष्णाचाम व व्यासाचा्य या दोन विद्वानांनी संपादिळी भाहे. या 
प्रतीतील प्रस्तुत सुभद्राहरणकथा आदिपर्वाच्या २३८ ते २४४ या अध्यायात 
आढी आहे. जे. सुखटणकरांच्या मते या कथेत प्रक्षिप्त भाग पुष्कळच आहे 
त्यामुळे द्क्षिणभारतीय संहितेतील कथा ५६२ 'होकांपर्यंत लांवलेली आहे. यातील 
साक्षप्त भाग डॉ, सुखटणकरांनी आदिपर्वाच्या अखेरीस परिशिष्टात दिलेला आहे 
या संहितेप्रमाणे अजुनाने सुभद्रेला प्रत्यक्ष पाहिलले नसले तरी नारदाकडून 
तिच्या लावण्याची वार्ता त्याला कळलेली असते. आणि म्हणूनच प्रभासतीर्थी 
"ल्यावर तिच्या लावण्याच्या चिंतनाने मैचेन होऊन येनकेनप्रकाराने तिचा प्राप्ती 
करण्याचा तो निश्चय करतो. त्रिदेडी संन्यासद्दी त्यासाठीच. कृष्णाची संमती अर्थात्‌ 
हवीच. कृष्ण भंत्शीनाने हे सारे ओटखतो व प्रभासक्षेत्री जाऊन त्याच्याबरोबर 
काही काळ विहार करून त्याल्या रेवतकावर पोहोचवून आपण द्वारकेला 
"रतो. त्यानंतर रेवतकोत्सव येतो. तेथे कृष्णादी यादव गेले असता पुन: 
रेष्णाजुनांची भट होते. त्या ठिकाणी अर्जुन सुभद्रेला प्रत्यक्ष पाहतो. कृष्णही 
ती आपली वहीण असल्याचे व अर्जुनाची इच्छा असल्यास आपल्या वडिलांना 
विचारण्याचे आश्वासन देतो. परंतु पुनः स्वयंवरात ती त्यालाच निवडील 


द्द वाडूमय-विचार 


आखतो. प्रथम तो त्रिदंडी संन्यास घेतो व त्याच वेषात द्रारकेला जातो 
तेथे चातुर्मासाचे चार महिने तो राहतो. त्या अवधीत नागरिकाकडटून त्याचा 
सत्कार होतोच, पण भाविक बळरामाचे मनही यतिदर्शनाने प्रभावित होते 
आणि तो त्या यतीळा अजुंन म्हणून न ओळखता सन्मानाने घरी घेऊन 
जातो. तेथे भोजनप्रसंगी अजुन सुभद्रेला प्रत्यक्ष पाहतो आणि वेडावून जातो. 
सुभद्राही यतिदर्शनाने आकर्षित होते. अजुंनाळा अथीत्‌ योग्य संधीची वाट 
पाहात थांबावे लागते. पण ती त्याला लवकरच मिळते. मोठ्या देवयात्रेच्या 
प्रसंगी सुभद्रा रथात बसून देवदर्शनाला निघाली असतांना अजुन तिला 
पळवितो आणि विशेष म्हणजे हे सारे कृष्णाच्या व तिच्या मातापित्यांच्या 
संमतीने. बळराम अर्थात्‌ या बातमीने खवळतो. पण कृष्ण व इतर स्नेही 


चितही ठरेल असा सल्या कृष्ण त्याला देतो. यानंतर अजुंनाच्या वेताल 
अनुकूळ अशा घटना वडविल्या भाहेत. द्वारकेच्या उपवनातून वळरामाच्या 
आग्रहाने यतिवेषधारी अजुनाचा सुभद्रेच्या मंदिरात प्रवेश होतो. येथे पुनः 
कृष्णाच्या मतल्वी व मानभावी भूमिकेचे दर्रीन होते. “कन्यापुरसमीपे तु न 
युक्तमिति मे मतिम्‌ 1?” असा स्वच्छ इशारा तो बळरामला देतो. त्यावर 
बळरामही अर्जनाची भरपूर स्तुत्ती करून आपला निश्चय पार पाडतो. आणि 
कृष्णाकरवीच सुभद्रेला निरोप पाठवितो की “ भक्षेभोज्येश्व पानैश्व अने; शष्टश्व 
पूजय । अर्थात यानंतर सुभद्रेच्या अंत:पुरात अर्जून येऊन राहाणे क्रमप्राप्तच 
ठरते. तेथे सुभद्रा आगि अजन निकट येतात. सुभद्रेने पार्थाच्या लक्षणासंबंधी जे 
जे ऐकले होते ते ते या यतीत तिल्गा दिसते, आणि हा अजुन तर नव्हे, अशी शंका 
तिला येते. ती त्याला अर्जुनाचे कुशल विचारते, आगि आपली खात्री करून घेते. 
अपेक्षित उत्तरांनी आनंदित होऊन हे सारे वृत्त ती देवकीच्या कानावर घालते 
आणि तिच्यामार्फत वसुदेवाकडूनही इष्ट ते आश्वासन मिळविते. कृष्णाच्या 
राजकारणाचा पुन: येथे प्रत्यय येतो. अज्ञुनसुभद्वेचा विवाह गुप्त राहावा म्हणून 
तो महांदेवपूजनाच्या निमित्ताने सव यादवांसहद अंत्द्वीपाला जातो. इकडे 
अजुनसुभद्राविवाह उरकतो व कृष्णाच्या रथातून अजुन सुभद्रेचे हरण करतो. वाटेत 
विपृयूद्ी त्याचे धनवोर युद्ध होते. या युद्धात केवळ एकट्या सुभद्रेच्या साह्दाय्याने 


निरंजनमाधवछत “ सुमद्राचंप ? ६ 


त्याच सांत्वन करतात, भाणि बळरामही मग शांत होऊन वधूवरांकडे 
हत्ती, घोडे इ० आंदण पाठवितो 


श्रीमद्भमागवतातील या कथेत सुभद्रा-दुर्योधनविवाहवातेने अजुन त्रिदंडी 


सन्यास घेत असला तरी त्याने सुमद्रेळा आधी पाहिलेले असत नाही 
द्वारकेछा गेल्यानंतरच भोजनप्रसंगी (भोजनप्रसंग ही येथी महत्त्वपूर्ण भर) 
तो तिला प्रथम पाहतो आणि पाहताक्षणी अनुरक्त होतो. तसेच बळरामाने 
त्याला न ओळखता यती म्हणून 'पाहुणचार करणे वगेरे चमत्कृतिप्रधान 
पसंग आहेतच. परंतु अजुंन-सुभद्रेची प्रेमकथा म्हणून व परस्परांच्या 
मनःस्थितीचे नानारसात्मक चित्रण करणारी कथा म्हणून ती फारशी 
रगत नाही. 


कारण तीच त्याचे सारथ्य करीत असते--अजुंन यादवांचा पराजय करतो व 
खांडववनाकडे जातो. या वृत्ताने वळराम, अर्थात , संतापतो; पण कृष्ण त्याचे 
सांत्वन करतो. नंतर अजुन इंद्रप्रस्थाला गेल्याचे समजल्यावर बाळरामादी 
यादव तेथे जातात व अजुनसुभद्रेचा विवाहसमारंभ उरकून परत येतात, 
महाभारताच्या दक्षिण भारतीय संहितेत आढळणाऱ्या आख्यानाचे हे स्थूल 
स्वरूप. येथे अजुनाचा यतिवेष, त्याचा सुभद्रामंदिरमवेश्व, युडात सुभद्रेने केलेले 
सारथ्य आणि या सर्व प्रकरणात कृष्णाचा असणारा हात, हे सारे तपशील मूळ 
केथेला नवेच रूप देत आहेत. श्रीमद्‌भागवतात यातील काही भाग आला आहे. 
भग निरंजनमाधवाने तो श्रीमदभागवतादी अन्य पुराणयंथातून घेतला की महा- 
भारताच्याच त्याला उपलब्ध झालेल्या दक्षिण भारतीय संहितेवरून घेतला हे 
निश्चित. सांगणे कठीण आहे. मात्र त्याला मिळालेली महाभारताची पोथी 
दक्षिण भारतीय संहितेचीच नक्कळ असणे शक्‍य आहे. कारण त्याच्या आजोबांचे 
विजापुरचे वास्तव्य, वडिलांचा शू्पारकक्षेत्रीचा निवास, स्वत निरंजनमाधवा'चा 
तैजावराशी आलेला घनिष्ठ संबंध, ह्या सर्व घटना यांच तर्काला पोषक आहेत 
भात्रर्‍या तकासुळे निरंजनमाथवाच्या प्रंसगनिमितीच्या व संवादलेखनचातुयाच्या 
ब्रेयाळा थोडीफार मयोदा पडते, एवढे खरे, परंतु असे असले तरी निरेंजन- 
माधवानेही काही तपशिलाचे रंग भरले. आहेत आणि एकंदर आख्यानाहा 
थेचे रसरशीत व नाट्यपूर्ण रूप दिले आहे हेही मान्य करावे लागेल, 


७० वाडूमय-विचार 


महाभारत. व भागवत यातील कथांच्या मानाने * चंपूमारतम्‌ “मधील 
कथा दोन प्रेमी जीवांची मनःस्थिती अधिक रंगवते. इतकेच नव्हे, *तर 
श्रीकृष्ण हा प्रथमपासून अजुंनाला साह्य करताना व एकंदर कपटनास्य 
उभारताना दिसतो. ग 

सस्तुत सुमट्राख्यान चेपूभारतम्‌ च्या तृतीयस्तवकात आले आहे; 
('छोक ४८ ते ७७). मूळ कथा अर्थात्‌ महाभारतातीळ आहे. त्यांमुळे 
धैमंद्रोपदीएकांतदर्शगनाच्या प्रायश्चित्ताथ वल्कले धारण करून तीथैयात्रा करीत 
अजुन प्रभासक्षेत्री येतो ही हकीकत येथेही सांगितली आाहे. पावसाळ्याचे 
चार महिने तो तेथेच राहतो. सुभद्राप्रात्यथ झमिषेक करण्याचा नेमही::तो 
पाळीत असतो. कर्णोपकर्णी येणाऱ्या सुभद्रेच्या रूपसोंदर्यांच्या वार्तेने :ब 
सतत तिच्या स्मरणचिंतनाने त्याची पार दशा करून टाकलेली असते. त्याला 
जिकडे तिकडे सुमद्राच दिसते. इतकेच नव्हे तर मनातल्या मनात तो 
तिच्याशी विवाहबद्ध होऊन मन्मथरूपी अभीत जणू लाजाहोमही उरकतो. 
पस्ठु हृ. सार. प्रत्यक्षात उतरणे केवळ कृष्णाच्याच साह्याने शाक्य असतें. 
साहजिकच तो कृष्णाचे स्मरण करतो भाणि त्याबरोबर कृष्णही तेथे हजर 
होतो. . दोवे एकत्र येताच परस्परांचे कुशल-कथन होऊन त्यांच्या चेष्टा- 
मस्करींना भर येतो. अर्जुनाची मन्मथबाधा हा, अर्थात्‌, चेष्टेचा विषय. . 
मात्र ज्यायोगे सुभद्रा अर्जुनाला वरील ते सारे करण्याचे त्याला आश्वासनही 
कृष्ण देतो. : येथून त्याच्या केपटनाट्याला सुरुवात होते. रेबतकावर .एक 
महातेजस्वी यती आला असून त्याला नमस्कार करणे कसे. श्रेयस्कर आहे 
हे पुसेहिताकडून बळरामाळा कळते, . आणि. बळराम त्याला मग खुद्द 
अपल्या .नगरातच आणवितो. येथे कृष्ण पुढे होऊन “' भगवन्‌ इत: इत 
एहि?? अह्या नाटकी शब्दांनी त्याचे स्वागत करतो आणि राजवाड्यातच 
नव्हे, तर कन्यकांतःपुरात आणवितो. अंतःपुरात सुभद्रेकडून त्याची सेवा 
सुरू होते. येथे चंपूकाराने अर्जुनाची मनःस्थिती ब नकळत होणाऱ्या त्याच्या 
कृती यांनी त्यांच्या सत्त्वगुणाचा भंग होऊ लागतो असे वणिले आहे. 

'केवीने केलेले हे सारे वर्णन सांकेतिक व सालंकृत असले तरी त्यातून 
अयुनाच्या: वेडेचाराचा चांगळा प्रत्यय येतो. मदनसंतापाने श्वासोच्छ्वास :दीर्घ 
होऊ लागताच तो प्राणायामाचे नाटक करतो. सुभब्रेकडून पाद.प्रक्षालन करून 


निरंजनमाधवछृत “ सुमद्राचपू/ ७४ 


घेत असता होणाऱ्या सुभद्रास्पशीने त्याच्या अंगावर राजस विकार उमटताच 
“हे हरे हरे माधव? अश्या शब्दांनी जणू कृष्णाचे कीतंन करीत असल्याचा 
आव आणतो. हे सारे पाहून सुभब्रेला जबर शंका येते आणि हा. ' : य॒तिवां 
नवा इति? हे जाणून घेण्यासाठी ती एक युक्ती योजतेः ती त्याला विचारते, 
“: महाराज, आपण यथार्थ भविष्य जाणणारे भाहात, तेव्हा माझे भविष्य 
कृपया सांगाल का ? 
त्यावर अजुन क्षणभर डोळे मिटून “ हे सुमद्रे, तू आपल्या गुणांनी 
विजय मिळवशील.? असे सांगतो आणि त्यातून ' विजय म्हणजे ' अलुंन ' 
असे सुचवितो. इतकेच नव्हे, तर “ जो आपल्या कपाळावर तुझ्या पायाच्या 
अंगठ्याच्या नखाचा तिलक करतो म्हणजे प्रणयकलहात जो तुझ्या पाया पडतो, 
| नर (म्हणजे पुनः अजुन) या घटकेला कामविव्हढ होऊन आपली 
भोग्यवस्तु पाहात आहे, असेही सांगतो. अजुंनाचे है अर्थगर्भ शब्द ऐकून 
बे त्याची इतर लक्षणे पाहून हा अजुनच असषछा पाहिज, अशी ती मनात 
खूणगाठ बांधते आणि ग्हणते की, “ हे भगवन. आपल्या ' विजय व * नर? 
या शब्दातील भाव समजला बरं !” मात्र हे दाव्द उच्चारताच तिची मान 
खाली जाते. अजुंनाढा येथे आपले मन आवरत नाही आणि आपण य्‌ती 
म्हणून आलेलो आहोत हे विसरून ' हे सुंदरी, मीच तो ठुझा 'दास अर्थुन ' 
असे सांगून तो तिच्या कपाळाचे चुंबन घेतो व क्षणभर तिच्यापुरता प्रगट होतो. 
यानंतरचा कथाभाग ' भारतचंपू कराने शट्पट आवरला आहे. इंदर आणि कृप्ण 
यांच्या साक्षीने अजुन सुभद्रेचे पाणिग्रहण करतो आणि रथातून तिला पळवून 
तो. हे सारे होत असताना बळरामांची तेथे गेरहजेरी कर्पिलेली आहे. 
तो शंभुपूजनासाठी समुद्रकाठी गेलेला आसतो. अर्जुनाने रथातून सुभद्रेला 
पळविताच त्याच्या रथाच्या आवाजाने यादववीर जागे. होतात व खरा. प्रकार 
टक्षात येऊन युद्धाची तयारी करतात. कृष्ण, अर्थात्‌, त्यांना शांत करतो. 
दरम्यान अर्जुन इंद्रप्रस्थाळा पोहोचतो. “ भारतचंपू काराने, यानंतर 'सामोपचार, 
विवाहविधी वगैरेचा पाल्हाळ न लावता एकदम .अमिमन्युजन्म झाल्याच 
खागून प्रस्तुत सुभद्राख्यान संपविले आहे. ! 
महाभारतातील मूळ कथेत ,भागवतकाराने कोणती भर घातली व. त्यानंतर 
भारतचंपूकाराने तिला प्रेमकथेची रंगत. कशी. आणली. हे आता -स्पष्ट. होईल. 


७? वाइःमय-विचार 


निरंजनमाधवापुढे हे सारे कथाक्रम तर 'होतेच. पण अन्य पुराणभाव 
त्याने स्वीकारून आपला “ सुभद्राचंपू ” रचलेला आहे, हे तो स्पष्टच सांगतो. 
(१-१०). हे अन्य भाव कोणत्या पुराणातले, हे त्याने सांगितले नसले तरी 
ते विष्णुपुराण ब पद्मपुराण यातून घेतले असण्याची शक्‍यता आहे. परंतु तो 
तपशील न पाहताही भारत, भागवत व चंपूमारत या तिहींच्याबरोबर जरी 
निरंजन-माधवाचा चंपू तपासून पाहिला तरी त्याच्या काब्यकर्तृत्वाची कत्सना 
येऊ शकत. 

अनंतमदट्टाच्या “ भारतचंपू “त अजुन, सुभद्रा आणि श्रीकृष्ण ही तिन्ही पात्रे 
पोराणिकाचा वेष टाकून मानवी वेष परिधान केल्यासारखी वाटतात. अर्जन 
प्रभासक्षेत्री सुभद्राप्राप्त्यथ अमिषक करतो; इतकेच नव्हे तर विरहाने व्याकूळ 
होतो, हे येथे प्रथमच सांगितळे असले तरी सुभठ्रेच्या मनाकडे अनंतभद्टाचे 
लक्ष गेले नव्हत. त्यामुळे सुभद्रेची व्यक्तिरेखा त्यात मुळींच आढळत नाही. 
निरंजनमाधवाने मात्र सुभक्रेची व्यक्तिरेखा व तिची अजुनावरीछ उत्कट 
प्रीती उत्तम प्रकारे वर्णिली आहे. सुभरेचे त्याने केलेले नखशिखांत वर्णन 
संस्कृत पंचकाव्यातीळ नायिकांच्या जातीवर सालंकृत व सांकेतिक झाले 
असले तरी “न आणी जे पार्थीविण आणिक वलछूभ मना? हे सांगून 
ते संपविळे आहे. इतकेच नव्हे तर तिच्या सख्या अन्य नरपाळांची चित्रे 
रेखाटून तिचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करीत असल्या तरी तिच्या मनातछा 
अजुंन जात नाही, हेही निरंजनमाधनाने स्पष्ट केळे आहे. यापुढील कथा- 
भागातही निरंजनमाधवाची सुभद्रा अधिकाधिक स्वाभाविक बनलेली आहे. 
“सुभद्रा हे भागनी माझी... ... राजराजेश्वरा कुरुनायका सुयोधना म्या 
संकिल्पिली, ? असे बळरामाने यादवांच्या मर सभेत जाहीर केलेळे ऐकताच 
सुमद्रा दचकली, चिडली, संतापली ब असहायपणे तिन्हीत्रिकाळ उमाम- 
हेशपूज़नाचे तरत करू छागली. हा सारा वृत्तांत अजुंनाच्या कानावर 
घालणारे नारदाचे पात्र निरंजनमाधवाने प्रथमच आणले आहे; आणि 
विशेष म्हणज सुमंद्रेचे हद्गत सांगण्यास तो विसरला नाही. याचा इष्ट तो 
परिणाम अर्जुनाच्या मनावर झाला. तोही सुभद्रेसाठी तळमळू लागला, संतापला 
आणि तिची प्रा्ती कशी करावी याचा विचार करू लागळा. तोच त्याल 
गोधनहरणाची वार्ता कळंते ब धनुष्यबाण आणण्यासाठी अस्त्रशाळेत जाणा 


निरंजनमाधवछृत “ पुमद्ाचंपू ष्ऱे 


धमंद्रोपदीएकांतदशंन होणे व गोधन जिंकून आणल्यावर प्रायश्चित्तार्थ यात्रे 
जाणे बगेरे अडचणी उपस्थित होतात. प्रभासप्रदेद्ी तो येतो तो याच 
याजेच्या निमित्ताने, अजुन व सुभद्रा यांची परस्परप्रीती अर्जुन यात्रेला 
निघण्याच्या आधीपासून होती हे निरंजनमाधवाने जे सांगितले आहे त्यात 
त्याचे कथाकथनकोशल्य दिसते. “ भारतचंपूकारा "ने: अर्जुनाला कृष्णाचे 
साहाय्य होते असे दाखविले आहे. परंतु निरंजनमाधवाने त्यात आणखी 
थोडी भर घाळून कथेची रुची बाढविली आहे. त्याच्या “ सुभद्राचंपू /त 
कृष्णाजुनांची भेट प्रभासक्षेत्रीच होते. तेथेच कृष्ण अर्जुनाला पुढील वेत 
सांगतो व त्यानुसार सल्ला देतो. त्रिदंडी संन्यासाची व पावसाळ्याचे चार 
महिने रेवतकावर राहण्याची सूचना कृष्णाकडूनच दिली जाते. तेथून बळराम 
राजवाड्यात घेऊन जाईल आणि मग पुढील कार्यभाग “ मीच घडवीन तुझा 
कैवारी ? असे आश्वासनही कृष्णाकडून मिळते. निरंजनमाधवाने येथपर्यंतचा 
कथाभाग चंपूच्या पहिल्या तीन सर्गात आणला आहे. चोथ्या सर्गीत 
बेळराम-अजुन यांचा संवाद आहे. बळरामाच्या भोळेपणाचे व अजुनाच्या 
'नाट्यनेपुण्याचे येथे उत्कृष्ट दीन होते. 
अर्जुनाच्या यतिवेश्याळा व त्याच्या कृतकमाषणाला बळराम साफ फसतो 
आणि त्याला केवळ राजवाड्यातच नव्हे तर लोकांची जेथे वर्दळ नाही 
अशा “ गुह्मठायी ? आणून ठेवतो. येथचे सारे संभाषण ख्‌प्च स्वाभाविक 
उतरळे आहे. एकंदर चंपूच्या सांकेतिक स्वरूपात हे आपल्या वेगळेपणामुळे 
भसे उठून दिसते, तसेच त्यातून व्यक्त होणारे व्यक्तिचित्रणही सांकेतिकतेच्या 
मयादा ओलांडून प्रत्ययकारी होते. 
ज्या कपटनाट्याची योजना व आरंभ ही अनुक्रमे सेच्याव ४ "ना 
सगात झाली आहेत त्या कपटनाट्यातील महत्त्वाच्या घटना ५ ऱ्या सगात 
पडतात. प्रथम राजप्रासादातीळ “ अतियुह्यठायी यतीला ठेवले जाते, आणि 
केष्णासहित सारे यादव रोज यतिदर्शन घेताना पाहून बळरामाकेहन 
वेला यतिसेवा करण्यास सांगितले जाते. सुभद्रा आणि यतिवेषधारी 
भशुन एकांत ठिकाणी एंकत्र येतात आणि या कपटनाट्याचा उत्कर्षबिंदू 
गाठ्डा जातो. चित्रात पाहिलेल्या अर्जुनासारखाच हा यती इइसल्याऱे 
द्रेा जाणवते. * इंद्रप्रस्थपुरीत धर्मनिकटी ' काही काळ या यतीने 


ण्४ वाडुमय-कचार- .: 


काढलेला आहे, हे माहीत असल्याने, व नित्य सेवेने थोडे थोडे बोळून -थीड 
चेपल्याने ती त्याला अजुंनाचे. कुशल वर्तमान विचारते. इतकेच नव्हे, तर 
नेच्छी हे मन अजुनाविण पती? हे मनीचे गुह्यही सांगून टाकते. येथ 
अजुनही तिची परीक्षा पाहण्यासाठी दुर्याधनाळाच वरण्यात तिचे कसे 


: कल्याण आहे हे सांगतो. पण “ माझा एकचि भाव अजुनविना नेच्छी कदा 


मी पती |? असे ती सांगते, तेव्हा “ तू पराधीन बो राजबाळी । अत्यागही 


. बळिराम महाबळी । निग्नहे सुयोधनासि तुज देईल तयाकाळीं । यत्न काय 


तुझा. चालेळ वद बो वेल्हाळी । ” असा प्रतिप्रश्न अजुन करतो. त्यावर 
रुक्मिणीच्या पावलावर पाऊल टाकून पार्थाला आपली पत्रिका पाठवून बोलावून 


बेडेन आणि मग कृष्णाने रुक्मिणीचे हरण केळे तसेच तोही माझे. हरण 


करील, अश्शी आपली आशा ती व्यक्त करते; आणि हे जर न घडले तर 
मग प्राणत्याग करीन हाही आपला निश्चय ती सांगते. सुभद्रेला यतीबद्दल 
स्वपच विश्वास बाटत असला पाहिजे. त्याविना ती हे सारे बोलती ना- 
पण ती एवढेच बोलून थांबत नाही तर यतीबरोबर अजुनाला असा निरोप 
पाठवते की “ रेवतकावरीछ देवीच्या पूजनासाठी मी जेव्हा जाईन तेव्हा तू 
माझे हरण कर (५-९३). सुभद्रेचा हा निरोप ऐकून मात्र .भर्जुनाला 
आपले नाटक टिकविणे अशक्य होते, आणि तो गोप्यस्फोट करतो. मातर 
“ चंपूमारतम्‌_ काराने वर्णिल्या. प्रमाणे तो सुभद्रेच्या कपाळाचे चुंबन वेण्या 


: 'धारष्स्ये करीत नाही; तर फक्त 


तूझाहि मज वेव लागुनि सये आलो अद्या संकटे (५-०८) 


एवढेच सांगतो. आणि निरंजनमा'धवही 


ऐसे चित्त परस्परे मिसळले पुप्पायुचे व्यापिले । 
नेत्रप्रांत विलोकने स्मितमुखे सस्नेहमोहाकुलें ॥ 
एकाएक निरीक्षणा न करितां कल्पांत होती पळे । (५-०९) 


: एवढ वणन करण्यावरच आवरते घेतो. याचे कारण अजुनसुभद्रेच्या 


प्रणयक्रीडा वर्णन करण्यापेक्षा कृष्णाचे व्यबहारकडाल स्वभाववैशिष्स्य त्याला 


- रसवावयाऱचे होते असे तर नव्ह? कारण काहीही असो पण अजुनाला 


निरंजनसाधवछृत “ सुमद्राचंप ”/.... ७५” 


देवाप्रमाणे वाटणाऱ्या कृष्णाचे आणखी एक कपटनाट्य त्याने रेखाटले 
आहे; आणि त्यासाठी चूर्णिकेचा यथायोग्य उपयोग करून घेतला 'आहे.. 

' अजुन सुभद्रेपुढे प्रकट झाला आहे व हे त्या दोघांचे गुज वसुदेवंदेवकी- 
पर्यंतही पोहोचले आहे, हे ध्यानात येताच कृष्णाने पुढील डाव . टाकळा 
आहे. कृष्णाच्या कपटनाट्यातील हा अखेरचा अंक आहे. यतीकडटून काही 
अनुचित घडणे अशक्य नाही, तेव्हा आपण सावध राहिले पाहिजे, अशी 
साळसूट्‌ सूचना श्रीकृष्ण बळरामाला देतोः “यती हा “ तरुण र्पस सकळ 
कळा? असा; आणि सुभंद्रा ' तारुण्यमंडिता ?; शिवाय ती एकांतात यतिसेवा 
-करण्यात मझ; अद्या परिस्थितीत यती चळला, लांडनास्पद असे त्याने. काही 
केळे तर ? अर्थात्‌ युद्िष्टिरासारख्या ज्ञानवैराग्यसंपन्नाजवळ काही काळं ' 
बालविलेल्या व स्वतः पुण्याचरणी दिसणाऱ्या या यतीकडटून अनुचित काही '” 
घडणार नाही म्हणा. पण कुणी सांगावे ! आपण आपले त्याला नकळत 
सावध राहिलेले बरे. ”. असा हा त्याचा मानभावी सला म्हणजे अखेरीस 
अजुनाने सुभदरेचे हरण केल्यावर आपण नामानिराळा राहावयास तो मोकळा. ' 
मात्र पुनः यतीची पूजाअर्चा, हास्यविनोद इत्यादींच्या साह्याने आरंमिठेल्या 

नाटकाची रंगत बिघडू नये अशी खबरदारी घ्यायलाही तो चुकत नाही. ' 
निरंजनमाधवाने पाचवा सर्ग संपविला आहे तो येथे. 

निरंजनमाधवाने यानंतरच्या घटना मात्र पुढील दोन सर्गात झटपट ' 

घडविल्या आहेत. पैकी सहाव्या सर्गांत, अजुंनाकडून द्वारका सोडून जाण्याची 
अनुज्ञा मागविली आहे. यतीने' कुणा ग्हस्थाच्या घरी फार दिवस राहू नव ' 
हे त्याचे अजुंनाने दिलेले कारण. त्यावर, रेवतकपर्वतावर दुसऱ्याच दवता” 


पासून सुरू होणारा उत्सव तेवढा स्वामींनी पाहावा व म वाने झशी 
भेळराम विनंती करतो व अर्जुन ती मान्य करतो. यानंतर निरंजनमाधवाने 
केले आहे. त्यात एका 


वा यादवस्त्रीपुरुषांच्या रेवतकगमनाचे वर्णन के य 
त्नखचित रथावर सुभद्रा बसली आहे आणि दुसर्‍या एका ' व; कृत? 
स्थावर अजुन बसळा आहे. अर्जुनाचा रथ. अथात स्त्रियांच्या ' संदोहीच 


> भाणि त्यांच्या मागेपुढे सारे रणचतुर यादववीर आहेत. 
पल्या 


द्वारकानगरी सोडून थोडे दूर जाताच आणि आ | 
गर्दी विरळ झालेली पाहताच अर्जुन आपला रथ सुभद्रेच्या रथाजवळ 


ठ्झ वाडूमय-विचार 


आणतो; आणि क्षणात सुभड्रेला हात देऊन आपल्या रथावर घेतो. संभद्राही 
भ्जुंनाच्या रथावरील सारथ्याला ढकलून देऊन स्वतःच सारथ्य करून 
रथ गर्दीतून बाहेर काढते. (६-२१) येथे सुभद्राही अर्जुनाला मथली 
असल्याचे स्पष्ट केळे आहे. यानंतर, अर्थात्‌, कोलाहल झाला. यादव-स्त्रियांनी 
भाक्रोश केला, 


तेहीं काय म्हणोनि भिक्षुकरथीं आरूढली संप्रती । 
जे कां शीलवती महाशुभमती मानीत होतो किती ॥ 


असा सुभेद्रेला दोप्र दिला, आणि यादववीरांनीही वृथा वल्गना सुरू केल्या, 
तेव्हा अर्जुन 


माझी म्यां हरिली वदा त्वरित जा त्या रामळृप्णाप्रती । 
आहे पांडव-धमंबंधु वरितो मन्मातुळाची सुता ॥ 
माझा भाग यथार्थ हो परिसिज्ञे आहे विधि नेमिता ॥ (६-३२) 


असे स्पष्ट करतो आणि 


आहे मीं समरीं उभा जरि तुम्हां युद्धी असे वासना । 


असे आव्हान देतो. 

हे ऐकून व खुद्द सुभद्रा त्याचे सारथ्यकर्म करताना पाहून बिचारे यादववीर 
सरळ रामकृष्णांना हे सांगण्यास परतात. येथे सहावा सर्ग संपतो. 

सातव्या सर्गात, हे वृत्त बळरामाला कळते. बळराम चिडतो, संतापतो; 

त्याला पश्चात्ताही होतो. अजुंनाचा वध करण्याची तो प्रतिज्ञा करतो. 
बळरामाचा संताप आणि पश्चात्ताप यांचे कबीने केलेले वर्णन मोठे 
स्वाभाविक वाटते. कृष्णाने आपल्याला सावध राहण्याची सूचना दिली होती 
याचे स्मरण होऊन तो कृष्णाकडे हळूच पाहतो असे कवीने जे सांगितळे 
आहे ते मोठे मार्मिक आहे. यानंतर युद्ध न करण्याची कृष्णाची सूचना आणि 
त्यासाठी त्याने दिलेली कारणे ही सारी समर्पक आणि व्यवहार्य आहेत. 


जे स्पशिली त्या नरनायकाने । मी नायके अन्य वरील काने (७५-२९) 


निरंजनमाधवछृत “ सुभद्राचंपू ” ७७. 
इतकेच नव्हे तर, 


ज्ञेवा सुभद्रा वश त्यासि झाली । ते काय अन्याप्रति माळ घाली 
ठेवील ते. जीव कशी क्षणार्ध । टाकील ते देह जसा तृणाधे । (५७-३०) 


असा इश्शाराही कृष्ण देतो. आणि अखेर “ बलळीयसी केवळ इंश्वरेच्छा ? 
असे माबून सुभद्रा अर्जुनाला द्यावी असा सला देतो. उग्रसेनादी साऱ्या 
यादववीरांना हे मान्य होते. अर्जुन हाच सुमद्रेळा योग्य असल्याचे त्यांना 
आता जाणवते आणि अजुंनाला आदरसत्काराने परत बोलाविले जाते. यानंतर 
निरंजनमाधबाने द्वारकानगरी शंगारल्याचे, युधिष्ठिरादी पांडव व अन्य 
पेऱ्हाडी आणविल्याचे ब कन्यादान केल्याचे थोडक्यात निवेदिळे आहे. 
विबाहानंतर अपार कन्याधन, दासदासी इत्यादी देऊन व इतरेजनांचा यथोचित 
सत्कार करून बधूवरांना स्वग्रही पाठविळे आहे; आणि निरंजनमाधवाने 
आपली “* अपूर्वा सुभद्राविवाहाख्य गाथा? संपविली आहे. 
निरंजनमाधवाची प्रस्तुत “ सुभद्राविवाहाख्य गाथा ? एका परीने अपूर्वच 
म्हंटली पाहिजे. भारत, भागवत व चंपूमारत यातील कथाक्रमात त्याने निश्चित 
भर राकळी आहे, आणि त्यामुळे एकंदर कथेची रंगत वाढविली आहे. 
संस्कृत विदग्ध महाकाव्याचे आदर्श समोर ठेऊन कान्य करणारा हा कवी. 
शिव्यांची; सर्गबद्ध स्चना, वृत्तालंकारादींची योजना आणि सुभद्रा, रवतक, 
पपाक्रतू बगैरेंच्या वर्णनात आलेली चमत्कृतिपूर्ण सांकेतिकता, यात 
तयाच्या आदीची आठवणही भरपूर होते. मराठीत पूर्वपरंपरा नसूनही 
पस्तमधील चंपूच्या धर्तीवर प्रथमच-आणि एकमेव-चंपू लिहिण्यातही त्याची 
-्ब पब्चत्ती दिसते. परंतु संस्कृत काव्याची ही पंडिती चौकट जरी सोडली 
। त्यात आढळणारे चित्र संपूर्णपणे सांकेतिक आहे असे दिसत नाही. 
गोव आधीपासून असणाऱ्या सुभद्रेच्या स्त्रीसभावोचित प्रीतीचे वणन 
प्रथमच केले गेळे आहे. तसेच नारदाचे पात्रही येथे प्रथमच 
तिले आहे. दुर्योधन-सुभद्राविवाहसंकत्पाची वार्ता त्याच्याकडून अेनाळा 
बोर त कथेचा सांधा जसा चपखल सांधळा गेला आहे तसाच नायकाच्या 
“पाढा आव्हान द्यावयाळाही उपयुक्त ठरला आहे. कृष्ण हा अजुनाचा 
॥श्वकर्ता असल्याचे भारतादी सर्वच पूर्वग्नंथात वर्णिले आहे. परंतु पस्त 


डू 
1 


त्७८ वाडुममय-विचार 


. चंपूतल्या इतका ब्यवहारकुशूळ व नाटकी कृष्ण इतरत्र कोठेच दिसत नाही. 


कृष्णाची ही व्यक्तिरेखा खास निरंजनमाधवाची निर्मिती म्हटली पाहिज. 
अजुनाचे स्वभावचित्र बरेचसे परंपरागत असले तरी त्याचे निरंजनमाधवान 
केलेले चित्रण खूपच स्वाभाविक उतरले आहे. विशेषतः त्यांच बळरामाशी 
होणारे संभाषण आणि सुभद्रेची परीक्षा घेण्यासाठी त्याने दुर्योधनसुभद्रा- 
विवाहाची केलेली प्रगास्ती, हीही प्रत्ययकारी झाली आहेत. बळरामा'चा 
व्यक्तिरेखा सांकेतिकतेपासून खूपच अलिप्त आहे. आणि म्हणून वखर 
चमत्कृतिपूण व सांकेतिक वाटणाऱ्या या काव्यात केवळ अनुकरण नसून 


. नवनिर्मितीचा खूपच अंद आहे हे मान्य करावे लागते 


प्रस्तुत चंपूतील चूर्णिकांचा स्वतंत्र उछलेख केला पाहिजे. चंपूतील गद्यपत्च 
रचनेच्या आणि हरिकीतंनातील गद्यपद्यविवेचनाच्या परस्पर संबंधाचा उल्लेख 


: या आधी केलेलाच आहे. . परंतु निरंजनमाधवाच्या या चंपूतील 'गद्य 


विभागांनी-चूर्णिकांनी-दोन महत्त्वपूर्ण घटना जोडण्यांचे काम केळेळे 'आहे. 


- संस्कृत चंपूत केवळ रुचिभेदास्तव व प्रमाणरहित येणाऱ्या चूर्णिकांच्या 


अनुकरणाने जरी येथे त्या अलेल्या असल्या तरी त्यांचा जो उपयोग 


: निरंजनमाधबाने करून घेतला आहे, त्यात त्याचे कोशल्य आहे. प्रस्तुत चंपूत 


एकूण दहा चूर्णिका आहेत. त्यांतील काहीत बाणाच्या कादंबरीची मधून 


- मधून आठवण होत असली तरी काहींचा उपयोग अत्यंत नाट्यपूण प्रसंगांच्या 
- रंगतीसाठी करून घेतलेला आहे. उदा. नारद-झजुनभेट ब त्यांचा संवाद; 


कृष्णाजुनभेट व कृष्णाने पुढील कपट-नाव्याची अजुनाला दिलेली कल्पना 
आणि त्याहीपेक्षा उल्लेखनीय म्हणजे कृष्णाने बळरामाला यतीबद्दळ सावध 
राहण्याची दिलेली मानभावी सूचना. निरंजनमाधवाचा प्रस्तुत सुभद्रा'चंपू 


* मराठीत तो केवळ एकमेव आहे म्हणून महत्त्वाचा ठरतो असे नव्हे तर 


त्यातील वर उल्लेखिलेल्या विशेषामुळेही महत्त्वाचा ठरतो. 

आख्यानकविता ही मुख्यतः निवेदनात्मक कविता. आणि निवेदन है 
पुष्कळदा गद्मसहदा, अकान्यमय होण्याची शक्‍यता असते. ही अकाव्यमयता 
दूर करून आख्यानकवितेची काव्यात्मकता सलग टिकविण्यासाठी राष्ट्प्रेम 


धमप्रेम वा अन्य कोणती तरी सबंब्यायी भावना आख्यानकवितेच्या मूललोतात 


: सैनस्यूत व्हावी लागते. परंतु अशी एखादी प्रबळ, सर्व आख्यानाला तोळून 


निरंजनमाधवळछृत “सुभद्राचंरू , ७?) 


धरणारी, भावना नसेल तर मधून मधून छंदोबद्ध गद्याचा प्रत्यय येणे 
अपरिहाय ठरते. मला वाटते येथे चंपूसारख्या गद्यपद्य रचनेचा अवलंब अनक 
हे्या हितप्रद ठरावा. चंपूतील चूर्णिका या गद्य असल्या तरा यमकानुप्रासयुक्त 
असतात: ठेक्यावर म्हणता वाचता येतात; दोन महत्त्वाच्या प्रसंगामधील 
पुरकपणा निवेदनाने जोडू शकतात. गद्यप्राय छंदोबद्ध रचनेपेक्षा मुक्तठंदाला 
भवळ अशी ही सरळ गद्गरचना केव्हाही उत्तम. जे निवेदन अवश्य असते 
परंतु जे काव्यमय होण्याची शकयता नसते ते निवेदन या चूर्णिकांच्या 

साहाय्याने करणे केव्हाही उत्तम. त्यामुळे निवेदन संपूर्णपणे जरी काव्यमय 
ह[ऊ शकत नसे तरी चूर्णिकांच्या एकंदर स्वनापद्धतीमुळे त्याची गद्यप्रायता 
तरा निश्चितपणे कमी होते. मराठीतील निरंजन माधवाचा - सुभद्राचपू, 
या दृष्टीने पाहण्यासारखा आहे. मराठीतला हा एकभेव चंपू. त्यानंतर अन्य 
कोणा कवीने चंपूकान्याचे लेखन केले नाही. परंतु चेपूतील गद्यपद्याचा 
यथायोग्य उपयोग करून संपूण व सळग अक्षया काव्यमय आख्यानकावेतेच 
ठेखन अडशाक्य ठरू नये. एखाद्या समथ कथाकवीने आजही हा प्रयोग ' 


केरून पाहण्यासारखा आहे: 


केशवसुतांची कविता : परंपरा व प्रयोग 


केशवसुतांनी मराठी कवितेत नवीन परंपरा सुरू केळी, असे म्हणत असताना 
एका गोष्टीकडे आपले दुलक्ष तर होत नाही ना, असे सतत मनात 
येते : ती गोष्ट म्हणजे केशवसुतांच्या कवितेत पूर्वपरंपरेचा काही एक वारसा 
असावा, नव्हे, आहे, ही. आणि म्हणून अव्वल इंग्रजीत मराठी कवितेची 
जुनी परंपरा खंडित झाली हे जे सामान्यपणे म्हटले जाते ते कितपत बरोबर 
आहे, हे केशवसुतांच्या कवितेच्या संदभात तपासून पाहणे अवश्य वाटते.' 
१. केशवसुतांनी मराठी कवितेत क्रांती केळी की उत्क्रांती केली हा प्रश्न या आधी 
चर्चिला गेला आहे. परंतु क्रांतिउत्क्रांतीसंबंधीच्या चर्चेत केशवसुतपूर्व कविता म्हण 
अव्वल इंगजीच्या उत्तरकाळांतील व केशावसुततांच्या लगत आधीच्या काळातील 
कविता - उदा० महाजनी, मोगरे वगेरूची कविता - असे ग्रहीत धरलेले आहे. 
प्रस्तुत मी ज्या परंपरेचा उठले करीत आहे ती इ. स. १८१८ पूवीच्या मराठी 
कवितेतील परंपरा होय; आणि म्हणून ती परंपरा १८१८ नंतर खंडित झाली 


असा नो समज, काही वेळा, व्यक्त होतो त्या समजाची तपासणी करणे अगत्याचे 
वाटते; आणि तोच प्रयत्न येथे केला आहे. 


केठावतुतांची कावेता * एरप्रा व प्रयोग ८? 


मराठी कवितेच्या एकंदर पूवपरंपरेकडे वरवर दृष्टी टाकली तरी तिची 
समृद्धता लक्षात येते : तिने वेळोवेळी अनेक प्रयोजने साधली व त्यासाठी 
अनेक रूपे घेतली : आपले खास स्वतःचे, आपल्या प्रकृतीला पूर्णपणे 
अस्नुप असे, आत्माविष्काराचे रूप तर तिने घेतलेच - संतांच्या अभंग- 
वाणीच्या रूपाने. परंतु त्या जोडीलाच विवेचक भाष्यग्रंथही तिने पैज मारून 
काब्यात्म करून दाखविले. तत्त्वनिरूपण, तत्त्वप्रतिपादन, यांसारखे तिच्या 
काव्यात्म प्रकृतीला विरोधी असणारे विषयही तिने वेगवेगळ्या प्रकारांनी 
रंगविले. न्यास-बाल्मिकीसारख्यांची आर्ष महाकाव्ये, त्यातील सौंदर्यासकट, 
अनुवादरूपाने मराठीत आणलींच, पण त्या जोडीला अनेक पौराणिक 
आख्यानांना मराठी आख्यानक कवितेचे धाट दिले. स्वातंत्र्याच्या काळात 
रणमस्तांना रणांगणावर झुंज द्यावयाला तिने उद्यक्त केळे तर, रावबाजीच्या 
कारकीदीत मदनमस्तांच्या मोहबतीसाठी लावणीच्या रूपाने उघड व भडक 
शंगाराचे इशारे तिने केले. मराठी कवितेने प्राचीन काळी घेतलेली ही 
विविध रूपे व साधलेली विविध प्रयोजने पाहिली म्हणजे तिच्या पूर्वपरंपरेच्या 
समृद्ध स्वरूपाची कत्पना येते. आज त्यांपैकी काही प्रयोजने उपरी मानली 
ज्ञात आहेत; आणि आजची नवी कबिता अधिकाधिक विशुद्धपणें अवतरत 
आहे, असे मानले जात आहे. त्यातील कोणती प्रयोजने उपरी चि ती का 
यासंबंधीचा विचार तूत सोडला तरी प्राचीन काळीं तिने ती क, साधली 
वे त्यांच्या अनुरोधाने वेगवेगळ्या रूपांनी ती अवतरली, हेच तिचे भे 
आणि हेच तिच्या समृद्ध परंपरेचे लक्षण 

मराठी कवितेची ही पूर्वपरंपरा अव्वछ इंग्रजीत खंडित झाली असा सामान) 
समजञ आहे. परंतु ही परंपरा अजीबात खंडित झाली की नव्या रूपांनी 
अवतरली, याचा विचार झाला पांहिजे. आणि या विचारातच 
नेव्या परंपरेचा पू्वपरंपरेशी असणारा संबंध स्पष्ट होणार आई. 

केशवसुतांच्या एकंदर काब्यसृष्टीकडे पाहिले तर काय दिसते ! त्यात 
कोणकोणत्या गोष्टी नव्याने आल्या ! स्थूळ मानाने पाहिळे व रूढ ढोबळ 
भाषेत सांगाबयाचे म्हटले तर त्यांच्या काही कविता सामाजिक आदाय व्यक्त 

करणाऱ्या आहेत, काही कवी व काव्य यांवरच्या आहेत, काही निसगावरच्या 

; काही. प्रीतिभाव व्यक्त करणाऱ्या आहेत, तर काही, सामान्यपणे 


टर वोडूममंय-विचार 


'गूढगुंजनपंर ज्यांना म्हटले जाते; त्या प्रकारच्या आहेत. अ. 

* केशेबसुतांनी योजलेली वृत्त व त्यांची भाषा या. संबंधीचा विचार थोडा 
वेंगळ्या प्रकारांनी करता येईल, म्हणून, आपण तो तूर्त बाजूला ठेऊ; आणि 
वर' उल्लेखिलेल्या त्यांच्या काव्यसृष्टीकडे जरा बारकाईने पाहूः निसर्ग, प्रीती 
आंणि काव्य यासंबंधीच्या त्यांच्या कविता निःसंशय नवीन प्रकारंच्य़ा 
आहेते. म्हणजे त्यांचा आशय व त्याना आलेले खूप मराठी कवितेत. येथ 
प्रथमच व्यक्त झाले आहे. . घुद्ध भावकविता म्हणून जी संबोधिली जाते तिचा 
येथे प्रथमच प्रत्यय येतो आहे. आगायाभिव्यक्तीचे अद्रेत येथे जाणवते 
आहे. कवितेच्या घट्काघटकातून मिळणारा आनंद एकंदर साऱ्या कवितेच्या 
आनंदाशी सुसंगत आहे. आत्माबिष्काराखेरीज अन्य कोणतेही प्रयोजन 
साधण्याचा येथ्रे प्रयत्न नाही. आणि मला वाटते, केदवसुतांनी मराठी 


* 


काब्यपरंपरेत नंवीन जर काही आणळे असेल तर ते हे किंबहुना मराठी 
काव्यपरंपरेच्या महावस्त्राला या नवीन सोनसळांनी एक वेगळेच; पण झगमगते; 
सोंदर्य लाभले आहे. केशवसुतांचे युगप्रवतकत्व, माझ्या मताने, त्यातच आहे. 
कारण या कविता केवळ वर्णनपर नाहीत तर विवक्षित भाववृत्ती प्रकट 
करणाऱ्या शुद्ध भावकविता आहेत. सकल सृष्टीत सामावलेच्या “सो 5 हंर्शी 
कवीच्या अहं 'ने केलेला तो संवाद आहे: नव्हे, सकल सृष्टीतील अहंचाच 
तो उद्‌गार आहे. 
परंतु या आत्माविष्काराथ अवतरलेल्या कविता सोडल्या तर इतर सामाजिक 
आह्याच्या व गूढगुंजनपर म्हणविणाऱ्या ज्या कविता आहेत त्या सर्वस्वी 
नवीन? आहेत, असे म्हणता येईल का ? सामाजिक आशय ' सामाजिक 
आहे, म्हणून फार तर नवा म्हणता येईल. परंतु जुन्या आध्यात्मिक 
आशयाचे हे नवीन रूप नाही का! प्राचीन काळी मराठी कवितेने असे 
अनेक आशय पेलल्याचे आपल्याछा माहीत आहे. तत्त्वप्रतिपादन तिने एक 
काळी केलेले होतेच. त्याचाच हा एक सामाजिक म्हणविणारा पेळू. अर्थात 
त सामाजिक आडाय व्यक्त करावयाचे एकदा मान्य केल्यावर तो 
"५ काव्यमय होतो की नाही, याची तिने फिकीर केळी नाही. प्राचीन 
काळातल्याप्रमाणेच तिने येथे स्वतःला साधनरूय होऊ दिले आहे. येथेच, 
मदा वाटते, केशवसुतांच्या कबितेचा एक धागा पूर्वपरंपरेशी जोडला जातो. 


केठावसुतांची कावेता » परंपरा व प्रयोग दते 


_ .याच संदर्भात आणखी एक गोष्ट पाहण्यासारखी आहे. पोवाड्याचे रूप 
न्य्य भ्ूरवीरांना ]ाच्रूवर हलका करण्याला प्रव्रत्त करणे एवढेच ध्येय मराठी 
कोवितेने आपल्या समोर ठेवळे होते. मग त्यातील वीरभावना वीररसाप्रत 
पोहोचून वीररसाचा आनंद देता येवो वा. न देवो. किंबहुना परिणामकारक 
संचार, कृतींना आवाहन, एवढाच तिचा जीवनहेतू होता. केशवसुतांच्या 
उतारी 'तही होच गोष्ट प्रत्ययाला येते. रूढी, जुलूम, दंभ इत्यादींवर हलला 
करावयाला ती सांगत आहे. चीड आणणे, चेव आणणे आणि आवेश्शाने * हर 
हर * गत पुढे सरावयास सांगणे, एवढेच त्यातून साधावयाचे आहे. आणि 
*्हेणून तर तुतारी. नाहीतर “ सारंगी ती सतार सुंदर, वीणा बीनहि मृंदग 
माजा > इत्यादी होतीच; पण केशवसुतांनी ' तुतारी? निवडली व स्वप्नाणाने 
फुंकून सगळी गगने मेढून टाकली. जुन्या पोवाड्यांचे व तुतारीचे नाते 
"टचे ठरते ते यामुळे. कवितेचे नवीन युंग निर्माण करणाऱ्या केशवसुतीः 
कवितेचा पूबंपरंपरेश्षी जोडणारा. हा आणखी एक दुवा. ी 
तडक दुव्याप्रमाणेच आणखीही एक दुवा आढळतो : माझ्या दृष्टीने केशव- 
च्या कवितेचे खरे सामर्थ्यं ज्या गूढगुंजनपर कवितेत आहे त्यात तो 
साढळतो. प्राचीन मराठी संतांनी आत्मानुभवाच्या आविष्कारार्थ जी अभंगवाणी 
'ऊहिळी, तिची केशवसुतांच्या * हरपले श्रेय ? ' झपूर्झा * वगैरे कवितांवरून 
१थ आठवण होते. ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम इत्यादी कितीतरी संतांनी. 
सापल्या अंतःकरणाचे आर्त बोल त्यातून व्यक्त केळे आहेत. त्यातील बरीचशी 
घेता शुद्ध भावगीतांच्या स्वर्पाची आहे. म्हणूनच बा. व. पटवर्धनासारख्या 
रसिकाला तिच्यात पाश्चात्य 17712 चा भास झाला. नव्हे; ते तिला 
आध्यात्मिक भावकविताच (501718 1710) म्हणतात. या उलट 
> शेबसुतांच्या गूढगुंजनपर कवितेत मा प्राचीन अभंगवाणींचा भास होतो. 
वसत जणू हरपलेल्या आत्मानुभवाचा शोध वेत आहेत. वडंस्वथच्या 
पपिगा910115 01 1111100815? यासारख्या कवितांतील अनुभवाची 
री त्यावरून आठवण होत असली, आणि बडंस्ब्थ व इतर रोमँटिक 
र व्य 1 काही अनुभवप्रव्रत्तींचा भास तिच्यात होत असला तरा -श्ला 
"४ १गपर कवितेचे खरे नाते जुन्या अभंगवाणीशी आहे. आचुऱ्याच्या 
शसेरोअसेरीत केशवसुतांनी केलेला अभंगही अशीच साक्ष देईल. आणि 


<४ वाइूमय-विचार 


म्हणूनच असे म्हणावेसे वाटते की मराठी कवितेच्या पूर्वपरंपरेश्षी सांधणारा 
केशवसुती कवितेतील हा आणखी एक धागा. 

केशवसुतांच्या कवितेत जुनी परंपरा व नवे प्रयोग यांचे मनोज्ञ मिश्रण 
आढळते ते यामुळे. नवे प्रयोग करताना तिने आपला जुना वारसा 
सोडला नाही. अर्थात्‌ हा वारसा येथे पूर्वीच्याच रूपात आढळणार नाही. 
कालमानाप्रमाणे त्यालाही थोडे वेगळे रूप आलेले आहे. परंतु हे वरचे रूप 
वेगळे असले तरी अंतरीचे स्वरूप मात्र पूर्वपरंपरेचे आहे. 

परंपरा आणि प्रयोग यांच्यात आपण जितका विरोध मानतो तितका तो 
नसतो. परंपरा असणे वा परंपरेची जाणीव ठेवणे हे केव्हाही चांगलेच. फक्त 
त्यातून परंपरावादी बनणे टाळले पाहिजे. परंपरेला अर्थ असतो, परंतु तिचा 
वाद (1511) झाला की त्यातीछ अर्थाला संकुचितता येते; अर्थशून्य कर्मठपणा 
बाणू लागतो; आणि अखेर परंपरेतून सांकेतिकता जन्म घेते. सांकेतिकता 
म्हटली की निरथकता आली. परंपरेतील विवक्षित प्रवृत्तींना सांकळलेपणा 
आला की त्यातील चैतन्य नाहीसे होते आणि तोचतोचपणाचे आवर्त सुरू 
होते. कृत्रिमतेला महत्त्व येते आणि कवितेचे जिवंतपण गुदमरते. आणि येथेच 
प्रयोगबादी पुढे येतात. या प्रयोगबाद्यांना परंपरेची जाण असते. परंपरेतून 
निरथंक सांकेतिका जन्मल्याचे खटकत असते; आणि म्हणून कवितेला पुनः 
चैतन्यमय रूप देण्याचा ते प्रयत्न करतात. हे प्रयत्न म्हणजेच त्यांचे प्रयोग. 
या प्रयोगात परंपरेचेही मिश्रण होते; फक्त तरे निराळ्या स्वरूपात, आणि 
निराळ्या संदर्भात. परंपरेलाच येथे जणू नवीन अर्थ येत असतो. उदा० 
केशवसुतांच्या सामाजिक आशयाच्या कवितात तो आल्याचें वर दाखविले 
आहे तसा. त्यांच्या “ तुतारी 'सारख्या कबितांत पोवाड्यांची प्रतीती येणे व 
गूढगुंजनपर कवितेत जुन्या आध्यात्मिक आविष्काराचे धागे आढळणे, 
हे त्यांपैकीच. 

परंपरा आणि प्रयोग यांच्या परस्पर संबंधप्रक्रियेत परंपरेला जसा नवा 
अर्थ येतो, तद्वत्‌ प्रयोगांनी परंपरेत नवीन भर पडत जाते. किंबहुना प्रयोग 
करू पाहणाऱ्या कवीला परंपरेचा खरा अर्थ माहीत असतो, आणि म्हणून 
ती ठट्ल्याबद्दह बा तिला आलेल्या विकृत सांकेतिक ख्पाबद्दल त्याला खंत 
बाटत असते. प्रसंगी चीडही येत असते. आणि म्हणून त्याची प्रतिक्रिया 


केडावसुतांची काविता * परंपरा व प्रयोग टप 


क्वचित खर होते. परंतु मुख्य मुद्दा ती व्यक्त कशी होते हा नाही तर प्रयोग 
करणाऱ्या कवीला परंपरेची पोटतिडीक असते की नाही हा. ती असते हे तर 
खरंच, पण त्या जोडीला त्याला समकालीनांची जाणही असते. इतिहासाइतकाच 
वतेमानही त्याला प्रिय असतो. आणि इतिहासाचा अथ वर्तमानाच्या संदर्भात 
तो लावू पाहतो. त्यासाठी त्याची नजर चौफेर फिरत असते. स्वतःची 
भाषा आणि वाढ्यय यांच्या जोडीला परक्यांची भाषा आणि त्यांचे वाळ्याय 
यांचेही तो भान राखतो. आणि परक्यांच्या वाढ्य़यात जर काही प्रभावी गुण 
आढळले तर त्यांचे वेळीं अनुकरण करावयालाही तो मागेपुढे पाहात नाही. 
फक्त हे अनुकरण आपल्या परंपरेशी सांधण्याचा मात्र त्याचा प्रयत्न असतो. 
अर्थात्‌ हा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसेछच असे नाही. सारांश, या प्रयोगवाद्याला 
ऐतिहासिकाइतकेच तोलनिकतेचेही महत्त्व कळते, आणि म्हणूनच तात्कालि- 
काहा तो शाश्रताचे स्वरूप देऊ शकतो. 
_ परंपरा आणि प्रयोग यांचा हा निकट व परस्पर संबंध लक्षात घेतछा तर 
केशबसुतांच्या कवितेत नव्याजुन्याचे कसे मनोहर मिश्रण झाले आहे हे 
पत्ययाला येते; नव्हे त्यांनी केलेल्या प्रयोगांनी आपली जुनी परंपराच न्या 
रूपांनी व नव्या अथौनी अवतीर्ण झाली असल्याचेही जाणवते. 
केशवसुतांनी आपल्या कवितेत परंपरेला एक नवा अर्थ देऊन तिचा नवीन 
अवतार प्रत्ययाला आणला असल्या तरी त्यांचे कार्य एवढ्यानेच संपत नाही. 
त्यांनी मराठी कवितेत अत्यंत अर्थपूर्ण ब लक्षणीय भर घातली आहे. आणि 
ही भर अशा काही स्वरूपाची व सामर्थ्याची आहे की त्यातूनच एक नवीन 
परंपरा निर्माण झाली. केशवसुतांचा संप्रदाय म्हणतात तो यातूनच निर्माण 
. या संप्रदायाची वा मराठी कवितेत आलेल्या नवीनपणाची प्रमुख 
खूण म्हणजे कवितेला आपल्या स्वत्वाची आणि थुडत्वाची-- झड स्वर्पात 
भवतरण्याची--झालेली जाणीव. मराठी कवितेत ती प्रथम करून दिली ती 
केशबसुतांनीच. स्वतः केशवसुतांनी कालोचित आणि आपल्या जन्या परंपरेला 
कविता अन्य प्रयोजनांचा अवलंब केढा असछा तरी कविता का सा 
(५ 
प्त्यक्ष वयो क. भिवत टी विग आत्माविष्काराथ 
अबतरू १ दाखवून दिले. मराठी कविते वा 
: देण्याचे श्रेय केशवसुतांचेच. या प्रयत्नामुळेच मराठी कविता नव्या 


८ वाडूमयं-विचार 


रूपात अवतरू लागली. यां तिच्या नवेपणातच केशवसुतांचे मोठेपण आहे 
आणि त्यातच त्यांच्या संप्रदायाचे सारही. आणि म्हणूनच 


केशवसुत कसले मेले । केशवसुत गातच बसले । 


ही त्यांच्या शिष्याची उक्ती साथ ठरते. 


भावकविता आणि गीत 


ओज मराठीत ज्या कविता लिहिल्या जात आहेत त्यातील युद्ध भावकविता 
किती, आणि केवळ गीतप्रकारात मोडणाऱ्या कविता किती यासंबंधीची 
नेश्चिती करून घेण्याची वेळ आली आहे. कारण आज आपण त्यांना 
/ भावकविता ? तरी म्हणतो किंवा “ भावगीत म्हणून तरी संबोधतो. यांपैकी 
, भावगीत? हे संबोधन अधिक वापरले जाते. परंतु त्यांच्यापैकी खरोखरी 
न ही वि ? या पदवीला साथ असणाऱ्या कविता किती, आणि केवळ 
“गीत? या नावाने ओळखायला पाहिजेत अशा कविता किती यांचा नीटसा 
भार आपण करीत नाही. वस्तुतः आपण ज्यांना £ भावगीत? या नावान 
घितो, ती खरोखरी साधी गीतेच असतात. आणि म्हणून या सर्वं गोष्टींची 

र नीट कव्सना येण्यासाठी, गीत म्हणजे काय, त्याचे लक्षण कोणते, तसेच त्याच 
थमत जन काय, इत्यादी प्रश्नांचा नीट विचार झाला पाहिजे. मात्र त्याबरोबरच 

: ज्या भावकवितेशी गीतांची गलत केली जाते त्या भावकवितेंचे तरी 
आणि नि प्रयोजन कोणते या गोष्टीची पण जाणीव मनात बाळगली पाहिजे. 
कोणता असे केले म्हणजेच भावकविता आणि गीत यातील मूलभूत. फरक 
तो लक्षात येऊन, गीतांच्या स्वरूपासंबंधी यथाथ जाणीव येऊ शकेल. 


८८  वाइमय-किचार 


वेस्ठुत: भावकविता ही गीताहून फार मिन्न स्वरूपाची असत. भावनेची 
एकाग्रता आणि उत्कटता यांना जसे तिच्यात महत्त्व असंते, तसेच, किंबहुना 
त्याहून अधिक, महत्त्व त्यामागच्या आत्मनिष्ठेळा असते. या आत्म- 
निठ्ठेतून व्यक्त झालेली आणि पुनः स्वयंपूणे असणारी ही भावकविता पुनः 
एकाग्र, उत्कट आणि आत्मनिष्ठ असा परिणाम साधीत असते. या 
'परिणामात वाचकाच्या अंतःकरणात प्रात होणारी विशिष्ट भावनात्मक द्त्ती 
(1100१) आणि त्या वृत्तीतून त्याच्या अंतःकरणात भरला जाणारा आनंद 
म्हणजेच भावकवितेचे प्रयोजन. भावकवितेच्या प्रयोजनातील या अुद्धत्वामुळे 
ती इतर सर्ब कविताप्रकारांहून निराळी ठरते. रि 
भावकवितेच्याबाबब अणखी एक गोष्ट ध्यानात घेण्यासारखी आहे. 
आणि ती म्हणजे, तिच्या वाचनकसोटीची. मावकवितेचा मूलारंभ ज्या देद्यात 
नि ज्या काळी झाला, त्या देशात नि त्या काळी भावकविता ही काही एका 
चाद्याच्या साथीत म्हटली व ऐकली गेली असली, तरी तिचा त्यानंतरचा इतरत्र 
जो अवतार आढळतो, आणि ज्याचे मुख्यतः अनुकरण केशवसुतांनी मराठीत 
केले, त्या अवतारात वाद्यांच्या प्रत्यक्ष साथीला किंबा तिच्या गाण्याऐकण्याछा 
महत्त्व नव्हते. तर उलट, छापण्याची कला अवगत झाल्यामुळे भावकविता 
ही छापली जाऊ छागली, आणि वाचकांकडून ती एकांतात वाचली जाऊ 
लागली. आणि म्हणून या स्वरूपातील भावकवितेत जे संगीतत्व दिसत, ते 
तिच्यात अंतभूत असते. म्हणजे असे की ज्या भावनांची ती कविता असते त्या 


भावनांना त्यांचे स्वतःचे असे काही सूक्ष्म नाद, ताळ इत्यादी असतातच. या 


प्रकारच्या शुद्ध भावकवितेला, आज 
ऱ्या नावाने न संबोधता “ भावकविता ? याच नावाने ओळखले पाहिजे. 

कविता ही या प्रकारची * भावकविता ' आहे. परंतु तांब्यांनी 
तिच्यातील भावनांची £ 


७८८. 


भावकावता भाणि गीत त्रि 


महेणून अखेर' त्याचे “गोड गाण्या!त आज खूपांतर झाले आहे, हा 
भाग वेगळा. परंतु येथे मुख्य मुद्दा असा की भावकविता छापळली जाऊ 
खगताच तिचे वाचन एकांतात होणे शक्‍य झाले. भावनांची एकाग्रता, 
उक्तकरता नि त्याचप्रमाणे सूक्ष्मता अधिकाधिक वाहू छागली. साहजिकच ही 
एकाग्रता, ही सूक्ष्मता, समूहुमनाला मानवणारी नसल्याने, आणि शिवाय 
संमूहापुढधे ती गाऊन दाखविण्याची आवश्यकताही न उरल्यासुळे, कवितेच्या 
र्तर प्रकारापासून आाणि विशेषतः गीतप्रकारापासून ही अधिकाधिक निराळी 
साळी, तिचे एकंदर स्वरूप आणि स्वभाव, त्याचप्रमाणे तिचे प्रयोजन या 
उ बाबतीत ती पूर्णपणे भिन्न आणि स्वतंत्र झाली. 
भावकवितेच्या या स्वतंत्रतेसुळे तिची स्वतःची एक नवीन परंपरा सुरू 
भाली।तरी यूळच्या गीतांची परंपरा थांबली, असे मात्र नव्हे. कारण गीतांचीही 
रक विशिष्ट परंपरा, छापण्याच्याच काय, पण लिहिण्यावाचण्याच्याही आधी- 
पासून असलेली दिसेल. हिचेच एक प्रकारचे स्वरूप लोकगीतातून सापडते. 
गीतांचीही एक स्वतंत्र परंपरा आहे, त्यांनाही विशिष्ट स्वरूप आहे, आणि 
त्यांचे निराळे प्रयोजनही आहे, असे मी म्हणतो त्याचे कारण हेच. 
गीत हे मुख्यतः लोकांचे नि लोकांसाठी, म्हणजे समूहासाठी, असते. 
समोर असलेल्या वा कलढिपिलेल्या जनसमूहापुढे ते चालीवर म्हणावयाचे 
* ऐकणारा एक नसून अनेक असल्यामुळे, त्यातील भावना परिचित, 
आणि थोड्याफार अतिरंजित असणे क्रमप्रास ठरते. येथे आवाहन 
म्हणजे करावयाचे असते ते व्यक्तिमनाळा नसून समूहमनाला करावयाचे असते. 
र पुणेचे गर्दीचे मानसशास्त्र लागू पडते. आपल्याकडे त्यांना होक-गीते 
(किंबा इंग्रजीत १गा£-5०0125) म्हणतात ते या दृष्टीने यथायोग्यच आहे. 
3 विक परिणाम म्हणजे त्यांच्या विषयात आई, बहीण, पत्नी, मी 
भा. ेष्या भावभावनांना विशेष महत्त्व आले. कारण ही नाती-ग 
शकणारे पामागचे जीवभावही समजातील सर्व स्त्रीपुरुषांना सहज प 
होते क” आहेत. शिवाय या भावना कुणा एका व्यक्तीच्या ल्क, र 
म्हणजे नाचा दिसल्या, तरी त्या एका व्यक्तीच्या ऊळ आ 
असते. की, येथे ती व्यक्ती महत्त्वाची नसून, ति 
* म्हणजेच त्यातील भावना व्यक्तिमनाच्या नसून त्यामागील 


६८ वाडुमय-विचार 


नात्यागोत्यांच्या असतात. म्हणूनही कदाचित्‌ असेळ की, येथे गीतकाराची 
वा कवीची व्यक्तिराः विचारपूस करण्याची आपल्याला गरज भासत नाही. 
कारण त्यात त्या व्यक्तिमनाच्या आविष्काराची मुळी अपेक्षाच नसते. त्यामुळ 
येथे एकच गीत अनेकांकडून स्चले गेळे किंवा अनेकांच्या संस्कारातून उतरळ 
तरी चाळू गकते; नव्हे, तसे ते पुष्कळदा घडलेले असते. - 

गीतांच्या विष्रयात नात्यागोत्यांच्या स्थूल भावनांना किंवा ज्यांना इंअजीत 
5९11101118 म्हणतात, त्यांना महत्त्व असते असे म्हटले, तरी तेवढ्यान 
त्यांच्या विषयांची मयादा संपत नाही. कारण गीत हे समूहाचे असल्य़ान 
समूहाला ज्या ज्या विष्रयात गोडी वाटेल ते ते विषय गीतात येणे स्वाभाविक 
आहे. आणि म्हणून त्यात द्वूरवीरांच्या पराक्रमकथा वा श्ंगारकथा असतील 
किंबा देवाधर्मांच्या पोराणिक कथा असतील, किंवा साध्या हितोपदेशात्मक 
कथा असतील. कारण, या साऱ्यातून स्थूल स्वरूपाच्या समाजमनरंजनाबरोबर 
उपदेशकथन साधावयाचे असते. गीतकार हा उत्तम प्रकारचा कथनकारही 
असावा लागतो तो यासाठीच. गीतात निर्मळ आत्मनिष्ठेला थारा मिळत नाही 
तोही यामुळेच. गीतांचे हे एकंदर स्वरूप आणि त्याचप्रमाणे त्यांचे विशिष्ट 
प्रकारचे असणारे प्रयोजन, या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेतल्या म्हणजे, आपो- 
आपच त्यांच्या भाषेबद्दल--म्हणजे भाषेच्या स्वरूपाबद्दल--आणि त्यांच्या 
साध्या, सोप्या नि लल्तमधुर चालींबद्दल थोडीफार कल्पना येऊ शकते. _ 

गीतांची भाषा ही त्यांच्या प्रयोजनाशी सुसंगत अशीच असते; म्हणज 
असे की, ती सर्वपरिचित, रूढ, पारंपरिक, निवेदनात्मक किंबहुना सांकेतिक 
स्वरूपाची असते. सहजार्थत्व हे तर तिचे एक अवड्यांग असते. कारण 
त्यातून बहुजनसमाजाच्या मनाची पकड घेणे, त्याला त्यात रंगवून, त्यावर 
अनेक प्रकारच्या भावनांचा--आणि स्थूळ विचारांचा आणि नीतिकल्पनांचाही 
"णप्सुखद्‌ वर्षाव करणे इत्यादी गोष्टी तिळा मुख्यतः सा'धावयाच्या असतात. 
साहजिकच भावकवितेतल्याप्रमाणे प्रतिमा-प्रतीकांचा उपयोग येथे केलेला 
आढळणार नाही. आणि यदाकदाचित आढळालाच तर तो अगदी संव 
परिचित अश्षा प्रतिमा-प्रतिकांचा; म्हणजे ज्या. प्रतिमा-प्रतीकांमधीळ व्यंग्याथ 
वापरून वापरून नष्ट झाला आहे आणि ज्यांना आाता केवळ .वाच्याथाचे 
चछनी रूप उरले आहे, अशांचा. 


भावकविता आणे गीत १४ 


"गीतांच्या चाळीकडे नजर टाकली तर तिच्यातूनही सामुहिकता. स्पष्ट 
होते. समाजातील कुणाही एकाला वा सगळ्यांना अगदी. सहज गळ्यावर 
म्हणता येईल, अका प्रकारची त्यांची रचना असते, किंवा ती होत जाते असे 
म्हटले तर अधिक योग्य होईल. कारण या चालींच्यामुळेही त्यांचे प्रयोळन 
साधणे सहजसुलभ होत असावे. स्त्री-गीतातीळ ओवी-छंद किंवा शाहिरांच्या 

| 'पोबांडे-डावण्यातीळ धावत्या व लबचिक चाली, त्याचप्रमाणे अनेक आध्यात्मिक 

पदे आणि गोळणी यांच्या नादमधुर चाली, इत्यादिकांचा या दृष्टीनें विचार 
केरणे मोठे उद्बोधक होईल. परंतु तूर्त इतके लक्षात. घेतले तरी पुरे की, या 
थाबत्या लवचिक चाली त्यामागच्या विषयाला, म्हणजेच त्याच्या स्थूळ 
सामुहिकतेला, पोप्रक अश्याच असतात. 

* गीतांचा येथवर जो थोडासा विचार केष्टा त्यात, विरोषतः त्यांच्या विष्रयां- 
संबधीच्या विचारात, पराक्रमकथांचा वा गुंगारकथांचा, म्हणजेच पयायाने 
शाहिरी कवनांचा उल्लेख आला.' याचा अर्थ असा की गीतांचा नि शाहिरी 
केवेंनांचा निकटचा संबंध असला पाहिजे; नव्हे तो आहे आणि. मलाही 
तेचे म्हणावयाचे आहे. मात्र रूढ लोकगीतांत नि शाहिरी गीतांत थोडा 
कार फरक केला पाहिजे. परंतु तो फरक जातिमिन्त्वाचा खास नाही. 
शाहिरी कवनात आपण मुख्यतः शोर्यवीर्यादी प्रसंगांचे वर्णन करणाऱ्या 
पोबाड्यांचा, व. शंगारमावनेचे (की कामुक भावनेचे?) वर्णन करणाऱ्या 
डाबण्यांचा अंतर्भाव करतो. याचा अर्थ असा की, यात सवेसामान्य गीतात 
आढळणाऱ्या बहुविध भावनांच्याऐवजी फक्त वीरभावना व प्रणयभावना 

घे गाणे गायिळे जाते. शिवाय यातील वीरभाव वा _प्रणयमाच हेही 
माबनांचे व स्थूळ, आणि अतिरंजित असे अतिताच यार 
भाचे वणन अश्या काही प्रकारे केळेळे असते का; 


क 


मने त्या. त्या भावनांनी उद्दीपित. व्हावीत. शाहिरी कवनांच्या क्री 
थरथरते ?, बाहू स्फुरण पावतात? अक्या प्रकारची की दारी 
. या भाषेतून आपल्याला असे सुचवाक्याचे असत ह विण्या'चे 
जाये 'िनांतून भावने केवळ जागे करण्याचे, म्हणजेच कवळ ा क 
केज्तीचा साधळे जाते. भावकविता लिहिणारा कवी जेन्हा स्वतःच्या झालेल्या 
र्ता रःकरीत. असतो, तेव्हा :ह्याबॅत त्याला 'मतीत झालेल्या 


? वाडुमय-विचार 


भावसत्याची प्रतीती जशी भावकवितेतून मिळत असते तशी या शाहिरी 
कवितेतून मिळत नाहीं असे मला म्हणावयाचे आहे. अर्थात तश्या प्रकारची 
अपेक्षाही शाहिरांकडून कुणी करीत नाही. कारण शाहिरी कवनांचे प्रयोजनच 
मुळी श्रोत्यांच्या वीरभावनेछा हलवून त्यांना रणसन्मुख करावयाचे किंवा 
त्यांच्या अतृत्त प्रययभावनेला जागे करून केवळ कल्पनेने त्यांना तृष्टी 
द्यावयाची, एवढेच असते. शाहिरी कवनांच्या, प्रयोजनांशी हे सुसंगत 
असले तरी त्यातून जाग्रत. होणाऱ्या भावना रसत्वाप्रत पोहोचू शकत नाहीत 
आणि म्हणून त्यातून भावसत्याचे कलात्मक ददन मिळू शकत नाही, हे मात्र 
येथे नमूद केले पाहिजे. अर्थात शाहिरी गीतांचे हे वैशिष्टय वा निराळेपण 
मान्य करूनही त्यांच्यातील वस्तुनि्ठेमुळे, कथनात्मकतेमुळे किंवा एकंदर स्थूल 
सामूहिकतेमुळे ती सर्वसामान्य गीतांना जवळची अशीच ठरतात. आणि 
म्हणूनच गीतांच्या प्रकारात व विचारात शाहिरी गीतांचा हा अंतर्भाव. 

शाहिरी कवनांप्रमाणे आपापल्या विशिष्ट प्रकृतीमुळे निराळी वाटणारी 
असली तरी सर्वसामान्य समानधर्मामुळे गीतप्रकारातच मोडणारी अन्य गीते 
म्हणजे प्राची न मराठीतील भारुडे, पदे, गोळणी इत्यादी. प्राचीन मराठीतील 
ही भारुडे, पदे किंबा गोळणी इत्यादींना समान असणारा एक विरोष म्हणजे 
त्यांची आध्यात्मिकता. परंतु ही आध्यात्मिकता सोडली की मग ते ते 
प्रकार पुनः आपापल्या परीने निराळे आहेत असे दिसते. उदाहरणार्थ : 
“ भारूड ? हे विशिष्ट प्रकारच्या आध्यात्मिक उपदेशकथनासाठी, म्हणजे 
समाजमनाला सामुदायिकरीत्या काही गोष्टी पटविण्यासाठी, समाजातील 
परिचित अद्या रूपकांच्या आधारे लिहिले गेले. सुरुवातीला कदाचित ही 
रूपकयोजना, त्यांच्या नवीनपणाने, कळायला थोडीफार कठीण गेली असेल; 
नाही असे नाही; परंतु ज्यांची रूपके भारुडातून बापरली गेली, ते विषय 
वा गोष्टी तत्कालीन समाजात हरघडी दिसणाऱ्या व भेटणाऱ्या असल्याने 
त्यांच्या अर्थबोधाछा फारशी अडचण पडली नसावी. भारुडांच्या रूपकातील 
ही सामाजिकता आणि त्यांची एकंदर उपदेशपर बस्तुनिष्ठा यामुळे त्यांचे 
गीतप्रकाराशी असणारे जवळचे नाते स्पष्ट होईल. 

» हे नाट्य वेगवेगळ्या स्पांनी व्यक्त हीत 


भावकविता भाणि गीत १ 


समाज-जीवनातील वेगवेगळ्या व्यक्तिनमुन्यामधील व विशेषतः त्यांच्या 
वृत्तिप्रवरत्तीमधील नाट्य येथे मोठ्या प्रभावीपणे अवतरले. हा नाट्याविष्कार 
असा एकपात्री असतो, एकमुखी असतो, तसाच तो गीतमयही असतो. किंबहुना 
भारूडे म्हणजे विवक्षित स्वरूपाची व बहुजनसमाजाला अध्यात्माची शिकवण 
देणारी प्रभावी नाट्यगीतेच होत. भारूडांचे आणि गीतांचे नाते आणखी 
एका तऱ्हेने व्यक्त होते, ते असे. 
प्राचीन मराठीतील काही पदांचा किंवा गोळणींचा विचार करताना मात्र 
त्यांची तऱ्हा याहून, म्हणजे वरील प्रकारच्या गीतांहून, कांहीशी निराळी 
असावी, असे वाटते. म्हणजे असे'की, त्यांची भाषा, त्यांची रूपके, त्यांच्या 
चाळी इत्यादी, गीतप्रकाराळा जवळच्या असल्या आणि काही एका अर्थाने 
त्या समाजमनाला समजणाऱ्या, त्यांच्या जिभेवर खेळू शकणाऱ्या अया 
असल्या, तरी त्यांची मूळ रचना केवळ समाजासाठी झालेली नाही. कारण' 
ती पदे बा त्या गोळणी म्हणजे त्यांच्या त्यांच्या कत्यीचे वैयक्तिक 
आत्माबिष्कार आहेत, नव्हे, साक्षात्कारी अनुभव आहेत. आणि साक्षात्कार! 
म्हटला की त्याची सूक्ष्मता यथार्थत्वाने अरूप आणि अम्रप. 
या अरूप नि अप्रप अक्या सूक्ष्म भावसत्याचा आविष्कार संपूणपण 
आत्मनिष्ठेतून केला 'गेळा असता, तर त्यातून थड भावकविता निर्माण 
साठी असती, काही पदांतून अश्या भावकवितेचा प्रत्यय येतोही. परंतु 
शामान्यपणे जेव्हा त्या भावसत्याचा आविष्कार काही विशिष्ट रूढ न 
रॅपरिक रूपकातून केला जातो, आणि त्यात आत्मनिष्ठेणवजी रूपकनिष्ठाच 
*घिक पाळली जाते, तेव्हा त्यातून शुद्ध भावकविता निर्माण होण्याऐवजी 
केवळ एक प्रकारचे रूपकगीत किंवा नाट्यगीत निर्माग होते. प्राचीन 


गोळण येई. कारण 
मराठीतील ' शोळण ? ही त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून देता डेल, कार 
संपूर्णपणे विसर्जित 


ये कवीने यापे र) त्या गौळणीत. सं 
3 आपले स्वतःचे व्यक्तित्व त्या गोळणीत स॑ 
केल्यामळे ६ % 
यु तिच्यातून व्यक्त होणारे अनुभव है कवीचे शा 
लन गोळणीचेच वाटतात. गोळणीप्रमाणे, काही पदेही याच र 

७ 


गीत. गोळणीतीछ बा काही पदांतील नाट्यात्मकता म्हणजे धी 
लाता "काराशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हटला पाहिजे, याच्या शि 
तील स्थूळ, परिचित भाषा आणि ललित नादमधुर चाळ या. १ 


र वाडःमय-विचार 


आहेतच. (अर्वाचीन मराठीत भावकवितेला. तांब्यांनी दिलेले नाख्यगीता- 
-त्मक स्वरूप येथे आठवणे शक्‍य आहे.) काही विशिष्ट पदे आणि गोळणी 
यांना हे जे नास्यगीतात्मक स्वरूप आले, त्या स्वख्यामुळे समूहमनाळा 
त्यांचे आकर्षण वाटणे स्वाभाविक होते. या समूहमनाच्या आकप्रणातून 
वा.त्यांना त्यांविषयी वाटणाऱ्या गोडीतून, काही एक विशिष्ट प्रकारचा 
आध्यात्मिक उपदेश करणेही सोपे जात असावे. कीर्तनातून या पदांचा वा. 
गोळणींचा जो विशेष उपयोग 'केला जातो, त्याचे या संदर्भात स्मरण व्हाव. 
किंबहुना, कीर्तन, गोंधळ, तमाद्या या साऱ्या संस्थांचे भरणपोषण अक्ाच 
प्रकारच्या पदांतून, गोळणींतून किंबा पोवाडे-लावण्यांतून होत असे. किंवा 
त्या त्या संस्थांमुळे हे सारे गीतप्रकार समृद्ध झाळे, असे म्हटले तरी चालल, 
परंतु मुख्य मुद्दा त्यांच्या परस्परसंबंधाचा. कारण या संस्था म्हणजे विशिष्ट 
गीतप्रकारांच्या जणू प्रकागनसंस्थाच होता. आणि या प्रकाशनसंस्थांच्या 
विशिष्ट बहुजनसमाजीय स्वरूपामुळेंही गीतांच्या स्वरूपावर काही एक परिणार' 
होणे स्वाभाविक होते. म्हणजे असे की या संस्था समूहस्वरूप असल्यान 
ततद्रारा प्रकटीकरण करणाऱ्या गीतांना आपले स्वरूप, त्यांना अनुकूल असेच 
वस्तुनिष्ठ, स्थूळ भावनांचा आविष्कार करणारे, असे ठेवणे प्राप्त होते. अथात 
त्यातहो त्यांनी स्वतःचे भरणपोषण करून आपले असे स्वतःचे वैशिष्ट्य 
टिकविळे, वाढविले, आणि मराठी वाडय़याला समुद्ध केले, हा भाग वेगळा 
भावकवितेहून गीत हे या प्रकारे भिन्न ठरत असले, तरी ते भावकवित” 
हून कमी प्रतीचे आहे, असा तरतमभाव मानण्याचे कारण नाही. मार्त 
त्यातील मूळभूत फरक लक्षात घेऊन त्यांचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन केळे गे 
पाहिजे. अर्थात एखादा कलावंत हे दोन्हीही प्रकार यशस्वीपणे निर्माण 
करणे शक्‍य आहे. परंतु ते दोन्ही प्रकार एकाच कवीकड्टून निमीण होणं 
शक्य असले तरीही त्यांचा विचार निरनिराळ्या दृष्टींनी झाला पाहिजे 
याचा अथ असा नव्हे की ह्या दोन प्रकारांच्या सरभेसळीतून एखादा नवीनच 
अभिजात प्रकार निमाण होणार नाही. कुणी सांगावे, तसा एखादा प्रतिभावंत 
केळावत निमाण झाला तर तसे होईलही. वाडायकलेच्या इतिहासात असे प्रकार 
अनकदा घडतात आणि त्यामुळे त्या त्या कलांचा विकासही होतो 
सकारचा विकास प्रस्तुत कलेसंबंधी कधी होणार असेल तो होबो. परंतु आई 


भावकांविता आणि ्गाति र्ध 


भाविकता आणि गीत या दोन प्रकारांत असणारा मूल्भूत फरक लक्षात घेऊंन 
त्या त्या प्रकारातल्या सुत्त. शक्ती अधिकाधिक अभिव्यक्त करण्याचा प्रयत्न 
करणे अगत्याचे आहे. विशेषतः गीतांचे जे विविध प्रकार मराठीत आढळतात 
ल्मातून गीतात वसत असणाऱ्या अभिव्यक्तीच्या सुप्त शक्तीची कल्पना येते. 
या शक्तींचा भरपूर उपयोग करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्या सामथ्यांचे 
अधिकाधिक काव्यमय प्रात्यक्षिक दिसू शकेल. अर्थात या प्रयत्नात गीतकारांना 
आपल्या गीतळेखनाबद्दल जसा कमीपण वाटण्याचे कारण नाही, तसेच 
समाजाने त्यांच्या कलेला गोण मानण्याचे कारण नाही. असे झाले तरच 

भावकवितांच्या बरोबरीने गीतांचाही इष्ट तो विकास होऊ शकेल 

वस्तुतः आजचा काळ हा जसा भावकवितांना 'अनुकूळ आहे, तसा 
तांनाही अनुकूल आहे. गीतांच्या प्रयोजनात सामाजिकतेचे--समूह मनाच 

जे महत्त्व आहे, त्रा प्रकारचे महत्त्व--थोड्या फार निराळ्या प्रकार 
"आजही पुनः येऊ पाहात आहे. आजच्या व्यक्तिवादी पण पुन 
“कशाही समाजरचनेत, समाजमनाला असणारे महत्त्व लक्षात घेतल्यास 
आज गीतप्रकारांनाही महत्त्व येणे कसे स्वाभाविक आहे व त्यातून :गीत- 
सकारांचा अनेकांगांनी विकास होणे कसे शकय आहे हे लक्षात येईल 


सुगंध आणि वीणा 


अवाचीन मराठी कवितेची प्रभात मुख्यतः केशवसुतांच्या भावकवितेने झाली 
असली, तरी बरीच वर्षे भावकवितेचा वाचक संख्येने अल्प होता 
कविता ही इतर कविताप्रकारांच्या मानाने स्वयंपूर्ण असली, उत्कट भावनेची 
माजक्या आणि वेधक शब्दात अभिव्यक्ती करीत असली, लयबद्ध व तालबद्ध 
अशा शब्दांच्या विशिष्ट रचनेतून निरनिराळे आकार (?51161115) निर्मीत 
1न वाचकाचे अंतःकरण त्यावर नाचवीत एक विशिष्ट भाववृत्ती (1100१) 
निमाण करीत असली तरी तिची लोकप्रियता काही रसिक वाचकांच्या 
पलीकडे जात नव्हती. ही अवस्था जवळजवळ वीस-एकवीस सालापर्यंत 
होती. परंतु त्यानंतर मात्र रविकिरणमंडळातीछ काही सदस्यांनी जाहीर 
काव्य गायन करण्याची प्रथा सुरू केली, आणि त्याबरोबर भावकविता ही 
रवसामान्य जनतेत प्रिय होऊ लागली. त्यातूनच “ काब्यगायन? ही संस्था 


१. ही संख्या आज वाढली आहे, असे नाही कवितेचा--विदेषत भावकवितेचा 
"ण्पाचक इतर वाड्ययप्रकारांच्या वाचकांच्या मानाने केव्हाही अल्पच असणार 
फक्त कालमानाप्रमाणे त्याचे प्रमाण कमी जास्त होश्ल एवढेच 


सुगंध माणि वीणा १७ 


घुरू झाळी, स्वतः कवी आपली स्वतःची कवने किंबा इतर कबींची कवने 
गावून दाखवीत, तसेच गोड गळ्याची देणगी अरुळेळे आणि संगीताची माफक 
'माहिती असणारे गायक काव्यगायन करीत. जोवर कबिलोक काब्यगायन 
करीत (किंवा अजूनही करतात) तोवर त्यामागे जसे काव्याचे प्रेम होते 
तसच काव्य लोकम्रिय व्हावे हे ध्येय होते. परंतु कवी नसणाऱ्या नुसत्याच 
काव्यगायकांनी काव्यागायन नि त्याचे कार्यक्रम करायळा सुरुवात करताच 
लोकरंजन? नि त्यायोगे * अर्थसाधन? ही त्यांची ध्येये बनढी. म्हणजे 
/ काव्यगायन हा एक धंदा झाला. आधीच रविकिरणमंडळाच्या नि तांबे- 
:_ सेप्दायाच्या काव्यात आशयप्राधान्यापेक्षा व सक्ष्माशतेपेक्षा सुलभार्थतेवर, 
पारचितार्थतेवर आणि त्याचबरोबर नादमाधुयावर जास्त भर दिला गेला 

होता. किंवा असेही म्हणता येईल की, स्थूळ पण लोमस आणि परिचित अक्या 

भावनांच्या आाविष्कारामुळे सहजा्थतेला एक निराळाच अर्थ येऊ पाहात 

होता. शिवाय केशवसुतांनी मराठीत सुरू केलेल्या आत्मनिष्ठ भावकवितेत 

उम भावनांच्या जोडीछा जो एक अंतगत नाद नि ताळ होता, त्या नाद- 

भर दिला जाऊन कवितेच्या र्चनेतही तो नाद नि ताल यांना 

महत्त्व दिले जाऊ लागले. म्हणजेच भावकवितेतले अंतर्गत संगीत बहि्गत 

झाले आणि “ भावकविता ? ही ' भावगीत? झाली. तांबे यांनी रागदारीचा 

केलेहा उपयोग ञआाणि रविकिरणमंडळाच्या कवींनी निरनिराळ्या जाती 

यांचे केळेळे प्रयोग यांचे या दृष्टीनें परीक्षण करता येणे शक्‍य 

आहे. अंतमुल वृत्तीच्या अंतःकरणात उमटणारी खोल नि सूक्ष्म क 

रोष्यत सूचकतेने, पण स्वयंपूर्णपणे, आणि एकसंधरीतीने रसिकांच 
करणात उमटविणे हें भावकवितेचे ध्येय असते. या ध्येयाने कवी एक 
क वेडा झालेला असतो. या वेडापायी तो कोणाचाही नि कशाचाही 

पाही | माळगीत नसतो. आपल्या भावनेची निष्ठा ही एकच गोष्ट त्याळा 


अ असते; आणि. ही निष्ठा इतकी प्रबळ असते की व. पा 
ती पर्वा न करता आपल्यातच दंग असते. मात्र त्या व्क्् मार 
मागिक सखोल भावनेच्या सूक्ष्म छटा इतक्या प्रभावी असतात की रसिक नि 


वाचकांच्या हृदयाला त्यांचे वेड ठागते. परंतु भावनेची सक्ष्मता क्सी 


१: नि पा: लागले 
७ > 'ैगरहमनाला नित्यपरिचित परंतु प्रिय असे रंग तिच्यावर चद छागले, 


३८ वाडूमय-विचार 


आंतर संगीताऐवजी बाह्य रचनेच्या नि गानसुलभतेच्या संगीताला महत्त्व 
आले आणि अखेर “ भावकविते "चे ' भावगीत? झाले. हे “ भावगीत? जसे 
गानसुलभ होते तसेच अनुकरणसुलभ पण होते. साहजिकच काव्यगायनाच्या 
प्रथेबरोबर आणि विरोष्रतः धंदेवाईक काव्य गायकांनी काव्यगायना'चे कार्यक्रम 
सुरू केल्यावरोबर हळूहळू भावगीतातळा भावही संपुष्टात येऊ लागला. 
केवळ गोड चालीची शब्दजुळणी सुरू झाली. त्यांनाच “गोड गाणी? वा 
“गोड गोड भावगीते? म्हटली जाऊ लागली. साहजिकच त्यातून उथळ 
नि सामान्य प्रेमाच्या भावनांना पूर येऊ लागला; मनाला गुदगुल्या करतील 
अक्या थिळर कल्पना खपू लागल्या आणि अखेर त्यातून कान्याला माधार 
व्यावी लागली.  :*  ' 
या ठिकाणी अश्ी एक क्ंका कुणाला येऊ ककेल की, या भावगीत- 
गायनातून भावकविता जरी मागे पडली तरी गीतगायनाला महत्त्व आल्याने 
गीतप्रकार जो आहे त्याचा तरी प्रसार झाला की नाही? आणि असल्यास 
इतके वावगे ते काय झाले! मला वाटते, तसे झाळे असते तरी बरे झाले 
असते. कारण गीतप्रकार हा अगदी कमी लेखण्यासारवा आहे असे मला 
वाटत नाही. किंबहुना प्राचीन मराठी लोकवाड्मया'चे भांडार लोकगीतांनीच 
समृद्ध झाळे आहे. मराठीतील लोकगीते, स्त्रीगीते यांची संख्या जितकी 
अमूप आहे तितकीच त्यांची गोडी पण अबीट आहे. बहुजनसमाजाच्या मनाची 
पकड घेईल, नि त्यात. त्यांना रंगवून त्यातून अनेक प्रकारच्या भावनांचा 
विचारांचा, नीतिकव्सनांचा, त्यांच्या मनावर सुखद वर्षांव करील असे त्यांचे 
स्वरूप असते. स्वराज्यकाळातील झ्याहिरी कवितेने तत्कालीन लोकांची 
मने थरारून गेली (शाहिरी कविता हीही गीतांच्याच प्रकारची होती) आणि 
वीरश्रीयुक्त भावनांनी स्फुरण पावली ती उगीच नव्हे. लोकगीतांप्रमाणेच शाहिरी 
कवितेचे विषय परिचित असले तरी त्यांची अभिव्यक्ती, रचनेची सफाई आणि 
चालीची धावती पण आकर्षक गोडी अशी काही होती की, असंख्य श्रोते 
त्यात तल्लीन होत. म्हणजेच लोकगीताप्रमाणेच शाहिरी कविता पण समुदायाची 
दयास नोककथांनी, आणि पौराणिक आख्यानांनी आपले 
द करीत; त्यामागचे मानसशास्त्र पण याच प्रकारचे होते 


सुग्ंव भाणि वीणा ९९ 


सारांगा, अशा प्रकारच्या गीतांची जर पुनः. एकदा भवांचीन काळात निपज 
झाली असती तर काहीच बिघडले नसते. परंतु त्यासाठी शब्दाच्या उच्चाराचे, 
नादाचे, जसे महत्त्व टिकवावे ढागळे असते, तसेच. त्या मागच्या स्थूळ का 
असंना पण भर्थाचेही महत्त्व टिकवावे लागले असते. स्त्री-गीतातून आईच्या, 
महेणीच्या, बा पत्नीच्या प्रमळ हृदयाच्या जक्या. हृद्य साक्षी मिळतात, 
तशा या गीतातून बहुजनसमूहाच्या मनाच्या, त्याच्या आकाक्षांच्या, त्याच्या 
चालळीरीतींच्या साक्षी मिळत गेल्या असत्या. सारांश, गीतातली ही वस्टुनिष्ठा, 
सामाजिकता, सहजाथता इत्यादींचा पुनर्जन्म झाला, असता. परंतु यासाठी 
अवश्य असणारी समूहुबृत्ती वाढीला हागावयाळा हवी होती. वस्तुतः हे 
अशक्य नव्हते. आजच्या काळात व्यक्तिमनाला जसे महत्त्व आहे, तसेच 
समूहूमनाला, सामाजिकतेलाही महत्व आहे. त्यामुळे न्यक्तिमनाचा आविप्कार 
करणाऱ्या भावकवितांच्या प्रमाणे समूहमनाच्या आद्याआकांक्षांचा अविष्कार 
फरणार्‍या गीतांची ही निर्मिती होणे शक्‍य आहे. किंबहुना व्यक्तीच्या भावना 
समूहाचे संगीत यांची सांगडही अशक्य ठरू नये. परंतु काव्यगायनाची 
पथा सरसहा सुरू असतांना हे घडू शकले नाही, एवढे खरे. (हा! 
थे सुधीर फडके यांच्या गीतरामायणाच्या गायनाची आठवण होईल 
स्वच्छ ब॒ स्पष्ट उच्चार, मूळ गीतातील भावनेची अवद््य ती दखल आणि 
"या परिणामकारक अमिव्यक्तीपुरता गायनाचा घेतलेडा आधार, ही 
ज्या गीतगायनाची खास वैशिष्ट्ये. या वैशिष्ट्यांमुळे गील्गायनाचा ब्णू 
भादशच ते उभा करतात. त्यात माडगूळकरांची गीतरचना आणि फडरक्‍्यांचे 
गीतगायन हा मणिकांचनयोग वाटतो. हा योग काव्यगायनाची प्रथा रूढ 
डकर तेव्हापासून लाभछा असता आणि त्या प्रकाराने कान्यगायन होत गेले 
"ते तर काव्यगायनाळा वेगळे वळण लागले असते; आणि ग्रीतरचनेला 
'नेगळ्या प्रकारे बहर आला असता. ्् 
् परतु काब्यगायनाने भावगीताची जी गत केली, त्यात विज्ञानाने द्लिल्या 
| आफ, रेडिओ आणि काही अंशी सिनेमा यांनी पण मर घातली. फोनो- 
पनीने संगीत गायकांच्याप्रमाणे भावगीत-गायकांच्य़ा पण ध्वनिडश्रिका 
मानाने यला सुरुवात केली. शास्त्रोक्त संगीताच्या रसिक नि मार्मिक शोकिनांच्या 
9 संगीत नि माफक भाव असणाऱ्या गोड गोड भावगीतांच्या 


2०८ वाडूममय-विचार 


आकिनांची संख्या वाढलेली दिसताच विकेळ ते पिकविण्याची लाट तेथेही 
उसळली. आमोफोन कंपन्या मुळातच धंदेवाईक; तेव्हा धंदा या दृष्टीने त॑ 
योग्यच होते. परंतु त्याचा परिणाम “ भावही ' नाही नि “गीतही? नाही 
अशा प्रकारच्या गुळमट शब्दर्चनेळा भाव येण्यात झाला. वस्तुतः रेडिओ हे 
लोकसुधारणेचे, लोकजाग्रतीचे नि त्याबरोबरच लोकांची अभिरूची सुधारण्याचे 
उत्कृष्ट माध्यम. शिवाय.रेडिओ खाते सरकारी असल्याने सामान्य रूचीच्या 
आहारी जाऊन रुचेल ते देण्याची धंदेवाईक दृष्टी तेथे येण्याचे कारण 
नव्हते. परंतु रेडिओतून खळ न. पडता कार्यक्रम ठेवावे लागत असल्यान 
आणि शिवाय तदूद्रारा लोकरंजनही करावे लागल्याने असेळ, पण लालत 
कार्यक्रमात अभिज्ञात संगीताच्या, नि श्रतिकांच्या जोडीला भावगीत-गायन!च 
पण कार्यक्रम होऊ लागले... भावगीत गायनाचेच झाले असते तर हखत 
नव्हती. पण भावगीतांचे नांत्र घेणाऱ्या पण “गोड भावगीत? ज्याला 
अलीकडे म्हणतात, तसल्या गायनाच्याच रेकॉडेस जास्त ऐकू येऊ लागल्या 
अलीकडे रेडिओतून अमिजात कन्नींच्या कवितावावनाचचे--भावगीतगायनाच 
नव्हेत--कायंक्रम करण्याची प्रथा सुरू झाली आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. 
कारण त्यामुळे श्रोत्यांना, हळूहळू भावगीत गायनाऐवजी काव्यवाचनाची 
नि त्याच्या श्रवणाची सवय तर होईलच. पण त्या जोडीला पुनः अमिजाठ 
भावकवितेतही काही एक आंतरिक नादमाधुर्य असते, आंतरिक ताळ असतो; 
नि तो बाह्य संगीताची मदत न घेतासुद्धा आस्वादिता येतो, याची जाणीव होईल 
आजच्या मुद्रणाच्या काळात. वाचून दाखविण्याची व वाचलेले ऐकण्याची 
सवय सुटलेली आहे. शब्दाला अर्थाप्रमाणे अंगभूत नाद पण असतो है 
आपण विसरले आहोत. काव्यवाचनाने नादअर्थयुक्त शब्द ऐकण्याची पुन* 
एकदा सवय होईल, आणि त्याच जोडीला शब्दाथीसाठी बाह्य संगीताची 
मदत घ्यावी लागते हा गेरसमजही दूर होईल. 

रेडिओप्रमाणे चित्रपटाचे पण या बाबतीत थोडेसे अंग आहे. तेव्हा 
त्यांचा पण येथे बिचार करायला पाहिजे. दिलखेचक नि गोड चालीची पदे" 
म्हणजेच फिल्मी गाणी--ही आज भारतीय चित्रपटाचे अवश्यांग झाली 
आहेत | संगीत नाटकांच्या भरभराटीच्या काळात संगीताने जी नाटकावर मात 
केली होती, तशीच आज .फिल्मी गाण्यांनी चित्रपटांवर चालविली आहे. 


सुगंध आणि वीणा 2०2 


संगीत नाटकात म्हटली जाणारी पदे ही निदान विद्षिष्ट प्रसंगी, विशिष्ट 
भावनेत आधीच रंगून गेलेली पात्रे स्वतः म्हणत असत. त्यामुळे संगीताने 
रसपरिपोप्रास मदत होते असे ग्हणणाऱ्यांच्या मतात थोडे तरी तथ्य होते. 
परंतु बोलपटात वापरले जाणारे प्रेबॅकचे तंत्र नि त्यासाठी जुळवून दिलेली 
पदे पाहिली म्हणजे मूळ कथेच्या रसपरिपोप्रासाठी त्यांचा कितपत नि कसा 
उपयोग होईल हा मुळी प्रश्नच उभा राहतो. त्यात पुनः संगीत दिग्द्शकाने 
चाळ द्यायची, कथालेखकाने व दिग्दर्शकाने जागा सांगायची आणि मग 
पद्यळेखकाने पदे स्चायची; पुनः संगीत दिग्दर्शकाने हवा तो-संगीतानुरोधाने-- 
शब्दांत बदल करायचा. या सर्व यांत्रिक नि सांधिक पद्धतीने रचिल्या 
जाणाऱ्या पदांत गीत, भावगीत किंबा भावकविता यांची अपेक्षा करणेच 
केसे शक्य आहे? वस्तुतः चित्रपटकथा ही यंत्रांच्या साह्याने निर्मिली 
असली तरी एकप्रकारची कला आहे. नाटकांप्रमाणे तीही हव्य नि श्राव्य 
आहे. त्या दृष्टीने तिच्यातील गाणी ही . चित्रगाणी वा चिञ्रगीते व्हायला. 
द्लि पाहिजेत. “ चित्रकविता? मी. ग्हणत नाहीं; कारण उघडच आहे. वर 
एढेल्या ज्या प्रकाराने ती निर्माण होतात, त्यांतून चित्रकवितेची अपेक्षा 
व चूक होईल. परंतु ती समुदायासाठी-गगर्दीसाठी-असल्यासुळ ती चित्र- 
ति तरी व्हायला पाहिजेत. चित्रपटांतीळ गीतांचा ' चित्रगीत? या दृष्टीने 
ेचार करणे मोठे उद्बोधक होईल. परंतु प्रस्तुत तो प्रश्न अल्महिदा. मात्र 
खक्म नसल्या तरी स्थूळ अशा भावना; साधी व सोपी. शब्दस्वना, परिचित. 
परंतु चटकदार कल्यना आणि गानसुठभ अशी वृत्तयोजना यांनी चित्रगीते 
पाहिजेत ! या चित्रगीतातून भावकवितांची .किंब्रहुना भावगीतांची पण 

उणी अपेक्षा करणार नाहीं; पण साध्या गीतांची माच (आधुनिक काळातील 
ऱ्या साह्याने चित्रित नि ध्वनिसुब्रित होणारी .म्हणा) अपेक्षा कुणीही 
1. परंतु दुदैव असे की तेथेही धद्याचा नि म्ह्णून त त, 
नाही) भैसल्याने (नाटकाप्रमाणे चित्रपटही गर्दीसाठीं असतात ० 

विचित्र ना धड गीत, ना धड संगीत (मग भावगीत, कुठले) अशी क 


अबस्था त्यांची झाली आहे. परंतु त्यातल्या त्यात आनंदाची गोष्ट 


प मराठी चित्रपटसृष्टीतील काही गीतकार चित्रपटातील गीता'चे 


* जाऊ नये अशी खबरदारी घेत.आहेत.. ग. द. माडगूळकर, 


उ 


2०२ वाडूममय-विचार 


राजा बढे, आचाय अत्रे, शांताराम आठवळे अशी काही नावे याबाबत चटकन 
लक्षांत येतात. गीतांना अवश्य असणारे सारे गुण त्यांच्या चित्रपटातील 
गीतातून व्यक्त होताना दिसतात." अत्रे यांचे ' अंगणात ग फुलल्या जाईजुई; 
जवळी ग पति माज्ञा नाही? हे गीत कुठल्याही जुन्या स्त्रीगीतात खपून 
जाण्याइतके. सहजसुंदर नि हृद्य आहे. ' घनद्याम नयनीं आला, सख 
मी काजळ घाळूं कश्याला १? “ सांवळाच रंग तुझा पावसाळी नभापरि; 
“ अपराध मीच केला?, ' हे. वदन तुझें कीं कमळ निळें? इत्यादि ग. दि. 
माडगूळकरांची कितीतरी गीते भावना, कल्यमना आणि . रचना यांनी 
अशी काही एकसंघ उतरली .आहेत की श्रोत्यांच्या मनाची ती चटकन 
पकड घेतात. वस्तुतः माडगूळकर हे केवळ गीतकार नसून अमिजञात 
कवीही आहेत. जबद्यी त्यांनी अनेक उत्कृष्ट गीते लिहिली आहेत तशीच 
“जोगिया ?, ' आईच्या ओज्या? यांसारख्या अभिजात कविता पण त्यांनी 
लिहिल्या आहेत. किंबहुना या त्यांच्या अमिजात कवित्वगुणामुळेच त्यांच्या 
गीत.ना भावगीताची कळा येते. भावकवितेप्रमाणे किंवा भावगीताप्रमाण 
(या दोघांतळा फरक .मी स्थूलपणे वर सांगितलाच आहे) गीत हाही एक 
स्वतंत्र काव्य-प्रकार आहे. त्यामागे गीताकाराची एक निराळी वृत्ती असते. 
एकाच कवीला दोहोंवर प्रभुत्व मिळविता येईलच असे म्हणता येणार 
नाही. परंतु माडगूळकरांच्या प्रकृतीत अभिजात कवीला अवद््य असणार 
गुण जसे आहेत, तसेच, उत्कृष्ट गीताकाराला अवश्य ते विशेष पण आहेत. 
बहुजनसमुदायाच्या मनाी ते चटकन समरस होतात. बहुजनसमुदायाच्या 
मनाला भक्तिरसुपूण पौराणिक आख्यानांची, संतचरित्रांची जशी गोडी आहे 
तशीच माडगूळकरांच्याही मनावर पौराणिक आख्यानांची मोहिनी आहे. 
पोवाडे, ठावण्या किंवा तमाशे यात सर्वसामान्य समाज जसा रंगून जातो, तसेच 
माडगूळकरही शाहिरांच्या सृष्टीत एकरूप होतात! त्याशिवाय संतकाव्यात 
सामावून जातील असे. अभंग किंवा रामजोशीच्या शेजारी चपखल बसतील 
असे सवाल-जबाब त्यांना. जमते ना! माडगूळकरांच्या मनावरचे संस्कार या 
दृष्टीने पारखण्यासारखे आहेत. परंतु . प्रस्तुत मुद्दा असा की, या संव 


॥ 


२. हिंदी चित्रपट सृष्टीतही अशी कांही उंदाह्रणे सापडणे अशक्‍य नाही. 


सुगंध आणि वीणा २०१ 


कारणांनी त्यांच्या गीतांतून जसा भावनेचा सुगंध दरवळतो, तसाच ' नादमधुर 
वीणेचा झंकारहि? उमटतो. परंतु एकंदरीत चित्रपटसृष्टीत अशी उदाहरणे 
केमी. सर्वसामान्यतः गुळमट भावनांची, गोड चाढींची तीच तीच भेंडोळी 
य्य पडतात आणि अखेर काव्यगायनाने, ध्वनिमुद्रिकांनी आणि 
"डओने कवितेची जी गत केली, तीच गत चित्रपटांनीही केली, असे 
म्हणण्याची पाळी येते. 
- का सारांश, काव्यगायन, फोनोग्नाफ, रेडिओ आणि सिनेमा यांनी कवितेचा 
आपापल्या माध्यमांतून जो उपयोग केला, त्यामुळे त्या त्या माध्यमाप्रमाणे 
काही विशिष्ट काव्यप्रकार निमीण झाळे असते तर काहीच हरकत नव्हती. 
'कबहुना तसे होणे अगत्याचे आहे. परंतु प्रत्यक्षात मात्र निराळे झाले. 
कशबसुतांनी मराठीत सुरू केलेल्या भावकवितेतल्या अंतर्गत नादतालावरच 
भर देऊन त्यांना बहिर्मुख केल्यामुळे ' भावकविते “चे ' भावगीत? झाले. 
ह गि तांवेसंप्रदायातीळ कवींनी यात खूप यद मिळविळे आणि मराठी 
र मिंगरीत. भर घातली. परंतु हे भावगीत काब्यगायकांच्या नि फोनोग्राफच्या 
क सापडल्यामुळे अखेर त्याचे “ गुळचट गाणे? झाले, साहजिकच 
“तातील भावनेचा सुगंध उडाला आणि गीताचा प्राणही हरपला, चित्रपटाने 
व 'नाऱ्याही पुढे जाऊन सवंग संगीतालापातून शब्दांची दावण बांधायला 
ते केळी, परंतु या सर्व परिस्थितीत देखील काही गीतकारांनी चित्रपटातून 
इतरत्रही जे काही प्रामाणिक नि स्तुत्य प्रयत्न चालविले आहेत, 
र भावनेच्या सुगंधाने भरलेली, आणि नादमाधुर्याने नटलेली अशी 
रि अलीकडे अधिकाधिक ऐकू येत आहेत. ' या सुगंधी वैणिकांनी मराठी 
'कोव्याचे दालन समृद्ध होईल अशी आशा करायछा भरपूर वाव आहे ! 
चा चित्रपटातील गीतनिर्मिती आणि गीतचित्रण ही काही विशिष्ट तांनिक 
।विक प्रक्रियेतून होत असल्याने चित्रगीतांचे असे निराळे स्वल्पही 
फराचित<भाज ना.उद्या स्पष्ट होऊ शकेल. 


नवे काव्य आणि जुना घोळ 


नककाव्याच्या निर्मितीला सुरवात होऊन पंधरा एक वर्षे झालेली असली 
आणि सामान्यतः ते स्थिरपंद्‌ व रसिकमान्य झालेलें दिसत असले तरी 
त्याच्या डुरबोधतेबिपयीच्या तक्रारी मधूनमधून अजूनही ऐकू येतात. आणि 
त्याही जाणकार रसिक. टीकाकांरांकडूनं. अशीच एक तक्रार प्रा. रा. श्री. जोग 
यांनी केली आहे व तिच्या अनुरोधाने ' मुख्यार्थांची केफियत मांडली 
आहे. (पाहा : मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहाळयाच्या ६१ व्या वार्षिकोत्सवाच्या 
अव्यक्षपदावरून केलेले भाषण.) र्‍ 
' जोगांची मुख्य तक्रार अक्ली की दुर्बौधता हा नवकाव्याचा दोष असती 
- 'तो दोष तर मानळा जात नाहीच, पण उल्ट त्याला व्यवच्छेदक लक्षणाचे महच्य 
दिले जाते; नव्हे, गहन आणि सूक्ष्म आशय व्यक्त करायचा म्हणजे दुर्बोधता 
ही अपरिहार्य असते, असे ठरून तिचे एक तत्त्वज्ञान बनविले जाते. 
याछा कारण म्हणजे आत्मनिष्टेबिषयी नबकवींची भ्रांत कत्मना. या कल्सने” 
प्रमाणे ' जे काही प्रतिमासले, ते अस्पष्ट भासले, अंधुकपणे कळले, किंवा 
विकृत वा विसंगतिपूर्ण वाटले, तरी ते तसेच अंधुकपणे वा अस्पष्टपणे व्यक्त 
करण्यात कलात्मकता आहे,' असे आत्मवंचनापूबंक समजले जाते. आणि 


नेवे काध्य आणि जुना घोळ 7०१ 


परिणामतः कवितारूप बालक हे अपुऱ्या दिवसांचेच जन्मास येते. नव- 
काव्याच्या दुर्बोधतेचे, जोगांच्या मते, प्रमुख कारण ते हे. परंतु या जोडीला 
प्यानी आणखी एंक कारण दिलेले आहे. आणि ते म्हणजे इंब्रजीच्या 
भतावर कवीच्या दृष्टिकोणात व विशेषतः काव्यनिर्मितीत इतरेजंनात 
आढळून न येणारा असा तिरकसपणा. या तिरकसपणाला ते संस्कृत 
साहित्यशास्त्रातील * वक्र? हा शब्द योजून वक्रोक्तीच्या आधारे नवकाव्यातील 
मतिमांचे ते साधार परीक्षण करू पाहातात. या सर्व परीक्षणाचा इत्यर्थ 
असा की वक्रोक्तीत अभिधेचा म्हणजेच मुख्यार्थाचा बाध करून टक्षणेचा 
आश्रय घेतला जात असला, तरी प्रतिमेय व प्रतिमान यांच्या संबंधातील 
' लोकसीमेचे बंधन? पाळले जात असल्याने अर्थप्रतीतीत गुंतागुंत निर्माण 
होत नसते. कारण तेथे मुख्याथांचा उपयोग व्यंग्याथ दिसावा म्हणून 
दिव्याप्रमाणे होत असतो; म्हणजे दुसरा अर्थ लक्षित कल्न मुख्यार्थ वाजला 
हात असतो. परंतु ही झाली पूर्वीची वक्रोक्तीची तऱ्हा. याच्या उलट आज 
उुख्याथांचा बाध करून लक्षणेचाच आश्रय केळा जात असल्याने व विशेष 
म्हणजे प्रतिमेय व प्रतिमान यांच्यातीळ लोकसीमेचे बंधन नष्ट झाल्यामुळे 
सुख्यार्थांच्या घरी पाहुण्या प्रतिमानांनीच धमाळ उडवून दिली आहे, 
भाणि परिणामतः चमत्कतीच्या ओड्याखाली आशय अवघडल्यासारचा 
नावरत आहे. नवकाव्यातील दुर्बोधतेचे जोगांनी दिठेळे दुसरे कारण 
ते हे. आणि म्हणूनच “ मुख्या्थांची कैफियत? त्यांना सादर करावीशी 
बारत आहे. कयी « 

जोगांनी मांडलेली प्रस्तुत कैफियत म्हणजे नवकाव्याच्या बधीच्या 
साऱ्या आक्षेपांची उजळणी. मात्र ती संस्कृत साहित्यशास्त्राच्या दृष्टीतून व 

ही शास्त्रीय परिभाषेच्या आधारे सिद्धांतवजा केलेली असल्याने तिला ए्‌क 
पकारचे वजन आल्यासारखे दिसते. परंतु प्रस्तुत कैफियतीचे नुसते ४ 
चन केळे तरी तिच्यातील अपसिद्धांत ठळकपणे लक्षात येतात, उवप्रथम 
ऱ्य येणारी गोष्ट म्हणजे अनुभूतीतील व अशि तन ती 
देणजे जोग मानतात ती संस्कृत साहित्यश्यासत्रातील वननोत्ती र्यी क 
र्पमा ची चमत्कृतीपूर्ण व म्हणून शोभाकर कायी 

च्या आधारे मूळ आशय सुस्पष्ट करण्याची वा खुल्यून सा 


१०६ वाडुपय-विचार 


ती एक तऱ्हा आहे. म्हणजे येथे प्रतिमा येतात त्या होभाकर अलंकार 
म्हणून; संस्कृत साहित्याच्या व जुन्या मराठी काव्याच्या दृष्टीने हे टाक 
आहे. परंतु नवकाव्यात जेव्हा विशिष्ट प्रतिमा अवतरतात तेव्हा त्या ज्या 
विशिष्ट लक्षणा साधून कवितेला सालेकृत करण्यासाठी नव्हेत, तद्याच कुठलाही 
रूढ आशय वा तत्त्व आबाहसुवोध करण्यासाठी म्हणूनही नव्हेत. कारण 
येथे मूळ आशय प्रतिमांच्या रूपानें अवतरत असतो; नव्हे, त्या प्रातिमा 
म्हणजेच ती कविता असते. इतक्या त्या प्रतिमा आरायाही एकसंधपण 
एकजीव झालेल्या असतात. जोगांनी नवकाव्यातील प्रतिमांची दुर्बोध म्हणून 
जी उदाहरणे दिलेली आहेत, ती सुटी, संदर्भरहित तर आहेतच; पण पुन्हा 
त्यांच्याकडे त्यांनी वक्रोक्तीच्या अलंकारदृष्टीनेही पाहिले आहे. साहजिकच 
ती त्यांना दुर्बीध वाटली आहेत. याच संद्भीत' आणखीही एक गोष्ट 
लक्षात येते $ आणि ती म्हणजे, कविता सार्थ असली पाहिजे, तिच्यातील 
आशय कळला पाहिजे म्हणजे नेमके काय झाले पाहिजे १ वस्तुतः भावकविता 
जी लिहिली जाते-मग ती नवकविता असो वा पारंपारिक स्वरूपाची असो-पण 
जी द्युद्ध भावकविता असते ती कुठलाही व कसलाही अर्थ सांगण्याकरिता 
लिहिली जात नसते. अर्थात्‌ एक काळ असा होता की त्यावेळी तिने तेही केळे; 
इतकेच नव्हे तर तेव्हा तिने तत्त्वविवेचन, कथानिवेदन, प्रसंगवर्णन इत्यादी 
कितीतरी प्रकारची आंगतुक कासे पार पाडली; पण झज, तिच्या सुदैवाने 
म्हणावे हवे तर, ती सारी आगंतुक कामे गद्याकडून होऊ लागल्याने ती केवळ 
कवितारूपाने अवतरण्याला सम झाली आहे. साहजिकच आज जी कविता 
ण्भथातू मुख्यतः नवकविता-लिहिळी जात आहे ती केवळ एक विशिष्ट 
भावानुभव अनन्यसाधारणपणे साकार करण्यासाठी म्हणून. जीवनाच्या 
विविध, व्यापक व संमिश्र अनुभवांबेश्वातून कविप्रतिभेने जो कोणता अनुभव 
टिपला असेल तो अनुभव आडायाभिव्यक्तीच्या अमिन्नपणाने व्यक्त करणें 
हाच तिचा जीवितहेतू आणि तीच तिची फलश्रती. याखेरीज ती कुठलाही 
अथ सागू याहात नाही, की कसले भाष्य करू पाहात नाही. नवकवितेच्या 
बाबतीत मुख्याथ, ळक्ष्याथे, वा व्यंग्याथ असली भाषा व्यव ठरते. ती यामुळे 


तिरकस अनुभूतीच्या तिरकस अभिव्यक्तीला कक, 
घोटाळा होतो आहे. वक्रोक्ती मानल्यामुळे हा 


नवे काव्य आणि जुना बोळ 2०७ 


जोगांची दुसरी तक्रार अशी की नवकवीला होणारा प्रतिमास अस्पष्ट 
असला तरी तो सुस्पष्ट करून घेऊन मग व्यक्त केला जात नाही; आणि 
त्यामुळ जी दुबोधता येते ती अपरिहार्य मानली जाते; इतकेच नव्हे तर 
तिचे तत्त्वज्ञानही केळे जाते. आता येथे प्रश्न असा की जे अस्पष्ट र्पानेच 
असेल ब जे प्रयत्न करूनही कवीला सुस्पष्ट झाले नसेल ते काब्यातून 

व्यक्त करूच नये. का? जीवनातील सर्व अनुभव सरळ, स्पष्ट नि सुसंगत 
असतात का? आणि त्यांना मुद्दाम स्पष्ट नि सुसंगत करण्याने त्यांचे 
रेळस्वख्पात दर्शन होईल का? शिवाय असे करण्याने काव्यातून व्यक्त होऊ 
ह णारे अनुभव व काव्यातून व्यक्त होऊ न शकणारे अनुभव अशी त्यांची 
बैगबारी केळी जाईल ती निराळीच. वस्तुतः जीवनातीळ असा कोणताही 


मका 
च्या बा शब्दाथीच्या द्वारा व्यक्त करणे कठिण जाते. साहजिकच त्यासाठी 
: द, नवीन प्रतिमा इत्यादींचा अवलंब कवीला अपरिहार्यपणे टं 
* रूढ, पारंपारिक दृष्टीने नवकवितेकडे पाहणाऱ्यांना ती दुबोध वा 


पुळे. शिवाय अनुभव घेण्याच्या ब देण्याच्या पद्धतीतही पका रवी 


पडळ 
न् रने साहे. सरळ, साधा व मनाच्या एका पातळीवरून अठुमव १-1 
शळ्या पातळ्यांवर्न ब तोही पुनः एकस्मयावच्छेदेकरून घेण्याचा 


पयत्न करतो; आणि पुनः तो अनुरूप प्रतिमांतून एकसंधपण व्यक्त करू 


0८ वाड़ुमय-विचार 


पाहतो. साहजिकच नवकवितेकडे पारंपारिक दृष्टीने ब व्यवहाराच्या: 
उपयुक्ततेच्या वा वाचकांच्या सोईच्या वगेरे कलाबाह्य अपेक्षेने पाहणाऱ्यांना 
ती डुबौध वाटते. परंतु ही दुर्बोधता--तिला दुर्बोधता म्हणावयाचीच 
असेल तर---अपरिहार्य ग्हटली पाहिजे. कवितेची प्रकृती व तिचे प्रयोजन 
यांबाबतच्या दृष्टिकोणातील फरकाचा हा सारा परिणाम. 


हरिभाऊंची “ विदग्ध वाडूमया 'ची व्याख्या 


वृ[ळ्ाय म्हणजे काय? विदग्ध या विशेपणाने त्याला कोणती मर्यादा पडते! 
विद्ग्ध वाळ्याचे स्वरूप कोणत्या प्रकारचे असते व त्याचा हेतु काय 
असतो, इत्यादी प्रश्नांचा बारीक विचार हरिभाऊंनी “ विदग्ध वाडाय” या 
निबंधात. केला आहे. या त्यांच्या विचारावर टॉलस्टॉयच्या कलेसंबेधीच्या 
मतांचा प्रभाव पडलेला दिसतो. हरिभाऊंनी आपले कादंवरीळेखन ज्या हेतूने 
केले, तो हेतूही या विचाराशी सुसंगत असाच आहे. 
 वाडय़य? ह्या शब्दाचा अर्थ हरिभाऊंच्या मते फार व्यापक आहे. त्यात 
सर्व काही येते. श्यास्त्रीय शोध व तत्संबंधीचे अेथ, इतिहास आणि चरित्र हेही 
त्यात अंतर्भूत होतात. त्या साऱ्यांचा देत सत्यदर्शन. सत्य हेच त्यांचे प्रधानांग. 
“६घरंतु सत्य हे जेथे मुख्यांग-प्रधानांग धरले जात नाही, रचनाचावुर्य 
५. २८ नोव्हेंबर १९११ रोजी मुंबई मराठी यंथसंस्रहाळ्याच्या वार्षिक सभेपुढे 
हरिभाऊ आपटे यांनी “ विदग्ध वाड्यय” या विषयावर काही विचार 
व्याख्यान-रूपाने मांडळे आणि नंतर “ कित्येक श्रोत्यांच्या व मित्रांच्या सूचनेसुळे 


कित्येक मुद्यांचे सविस्तर विवेचन करून पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध ? केले. 


2?० वा]ड्मय-विचार 


हे प्रधानांग धरले जाते, त्यात सत्याचा अपन्हव केला असला तरी कोणी 
दोघ समजत नाही.” असा जो वाड्ययाचा भाग आहे त्याला हरिभाऊ 
: विद्ग्ध वाड्य़य ? म्हणतात. या विदग्ध वाड्ययालाच ते कछाप्रधान व चातुय- 
प्रधान अक्षया दोन पर्यायसंज्ञा वापरतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. लाठित 
वाळाय आणि विदग्ध वाड्यय यातही हरिभाऊ फरक करतात. पाश्चात्य ज्याला 
8€125-167:88 म्हणतात त्याला ते ललित वाड्य़य म्हणून संबोधतात 
आणि सोंद्य-दशन हा त्याचा मुख्य गुण मानतात; तर याच्या 
७० 11९7978 या शब्दाची योजना ज्या वाड्ययाविभागासाठा 
करता येईल त्याला ते ' विदग्ध वाडमय ? म्हणतात. कारण यात महत्त्व असतं 
ते वैदिग्ध्यास--म्हणजेच त्यांच्या मते चातुर्यांस. अर्थात्‌ येथे, विधग्ध 
बाड्ययापासून सोंदर्यदडान होत नाही का आणि होत असल्यास ललित 
- वाड्य़यातून होणाऱ्या सौंदर्यदरींनाहून ते वेगळे असते का, इत्यादी प्रश्न 
आपल्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. परंतु हरिभाऊ त्यांचा विचार करात 
नाहीत. कदाचित्‌ ते त्यांचे प्रमुख प्रतिपाद्य नाही, हेही त्याचे एक कारण 
असावे. तसेच कथा, कविता, नाटक, कादंबरी हे जे विदग्ध वाळ्याचे. 
प्रकार हरिभाऊ मानतात व ज्यांच्या निर्मितीस मुख्यतः 'चातुयाची आवड्यकता 
ते प्रतिपादितात. त्या वाड्ययप्रकारांहून भिन्न पण ललित स्वरूपाचे जे लेखन 
असते, ते प्रस्तुत विद्ग्ध-वाड्ययाच्या विचारात अंतथूत होत नाही, एवढेच 
त्यांना सुचवावयाचे असावे 

वेदग्व्य म्हणजे हरिभाऊंच्या मते '' ज्यात रसाविर्भाव केला आहे अशी 
काव्ये, नाटके, कथानके स्वण्याचे चातुर्य, ” येथ रसाविभाव अभिन्रत 
असला तरी तत्प्रीत्यथे लागणारं रचना-चातुय वा योजना कौशल्य हरिभाऊंना 
अधिक महत्त्वाचे वाटत नाही ना, अशी रांका येते. कारण हे कौशल्य जसे 
नैसर्गिक असते तसे श्रमसिद्धही असू शकते, असे ते मानतात. इतकेच नव्हे 
तर “' कला म्हटली म्हणजे कला व परिस्थिति, साध्य हेतु व साधन, यांना 
बरोबर उपयोगी पडतील असे स्वर, असे शब्द, असे दृष्टान्त, असे प्रसंग, 
असे अंगविक्षेप, हे यथोचितपणे उपयोजावयाचे चातुर्य, ” असे जेव्हा ते 
स्पष्टपणे म्हणतात आणि त्यासाठी गायनकला व चित्रकला यांची उदाहरणेही 
देतात तेव्हा कळा आाणि कारागिरी यात ते गलत तर करीत नाहीत ना. 


हारेभाऊंची € विदग्ध वाडुमया "ची न्याख्या 2?? 


असे आपल्याला वाटू लागते. त्याविना “ ठाकठीकपणा आणण्याचे चातुर्य 
तीच कळा होय, ” अक्षा प्रकारचे वाक्‍य ते लिहिते ना. 
कृला आणि कारागिरी यासंबंधीची हरिभाऊंच्या विचारात आढळणारी 
थोडीफार गलत वगळली तर कळेची स्वायत्तता आणि सत्यदरांनाथ तिच्यातून 
निर्माण होणारा * कल्पित सत्याभास? यांबाबतचे त्यांचे विवेचन फार मार्मिक 
आहे. कलेची स्वतंत्रता स्पष्ट करण्यासाठी “६ ती स्वतःचे नियम बनवून 
त्याप्रमाणे वागणारी नसती तर तिळा कळा म्हणता आले नसते; ” असे ते स्पष्ट 
म्हणतात. तसेच कलेतून सत्य व सत्‌ यांचे दर्शन झालेच पाहिजे हा त्यांचा 
कटाक्ष असला तरी ते सत्यदर्शान “ प्रच्छन्न, गुत, अपत्यक्ष असले पाहिजे, 
“ कल्पित सत्याभासा ”ने होणाऱ्या आनंदाच्या हारा ते झाले पाहिजे 
असेही ते सांगतात. “' कल्पित सत्याभास ? व “ इंद्रजाल” है. जे अन्वर्थक 
शब्दप्रयोग त्यानी या संदर्मात केळे आहेत, तेही लक्षात घेण्यासारखे आहेत. 
हरिमाऊंच्या ह्या सर्व प्रतिपादनामागरे कलेच्या देतसंबंधीचे “ शकंरावगुंठित- 
'गुटिकातत्त्व > (5४०7-0००१९१-॥-१९०५४) आधारभूत आहे. ते 
स्पष्टच म्हणतात की “* शार्करावगुंठित औषध आरोग्यदानासाठी जे करते ते 
बिद्ग्धवाड्यय सत्यप्रचारासाठी करते.” म्हणजे वाड्ययाच्या आस्वादाने 
प्रथम आनंद झाला पाहिजे हे खरे; (येथे आनंद या शब्दाला हरिभाऊ 
रंजन हा शब्दही पर्याय शब्द म्हणून वापरतात, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे.) 
पण तद्रारा सत्याचे स्तन्यही वाचकांना मिळाले पाहिजे; आणि तेही 
सत्याभासाच्या इंद्रजाळासुळे. सत्य आणि सत्याभास यात हरिभाऊंनी 
'वाड्य़य-सृष्टीच्या संदर्भात केळेला हा फरक मोठा लक्षणीय आहे. आजच्या 
टीकावाड्य़ायात ' प्रत्यक्ष? आणि ' कल्पित ह्या शब्दांनी मत्यक्ष सृष्टी आणि 
कल्यनानिर्मित काव्यसष्टी यातीळ जो फरक सूचित होतो तोच हरिभाऊंनी 
* सत्य? आणि “सत्याभास? या शब्दांनी व्यक्त केला आहे. “' एखाद्या प्रेमी 
ग्रहस्थाची पत्नी वारल्याने होणारा त्याचा शोक पाहून आनंद होत नाही; 
तर दुःखच होते; पण कवीने कल्पनेने वर्णिलेला त्याचा शोक वाचून वा 
नटाने रंगभूमीवर केलेला शोक पाहून...आपल्यास आनंद होतो, ” असे 
जेव्हा ते उदाहरण देतात तेव्हा कलासृष्टीच्या स्वरूपासंबंधीची व तिच्या 
प्रयोजनासंबंधीची त्यांची जाणीव किती स्वच्छ होती, याचा प्रत्यय येतोच; 


>? वाडूममय-विचार 


पण पुनः कलावाड्य़यातीलळ करुणरसपूण चित्रणाचा रसिक मनावर होणरा 
परिणाम आनंददायकच असतो, या त्यांच्या सचित मताचाही अंदाज येतो- 
कलेचा जन्म सत्य व सत्‌ यांच्या प्रतिपादना्थंच झाळा पाहिजे किंवा 
“कला म्हटली म्हणजे ती सत्यनिष्ठच असली पाहिजे,” असे आग्रहाने 
प्रतिपाणारे हरिभाऊ ती स्वतंत्र असते, “ तिच्या नियमांची उत्पादक तीच 
असते, ? असेही मानतात. म्हणजे कलेची स्वायत्तता त्यांना मान्य दिसते. 
हरिमाऊंच्या वाडमयविषयक दृष्टिकोणाचा हा एक लक्षात घेण्याजोगा विदोष 
आहे. त्याचप्रमाणे कल्पित सृष्टी ही अंतर्बाह्य सुसंगत असावी लागते, काय 
घडले यापेक्षा, काय घडणे संभवनीय आहे, याची जाणीव तिच्यातून व्हावी 
लागत, आणि प्रसंग, पात्रे व त्यांची भाषा यात एक प्रकारजी विवश्षितता--- 
म्हणजेच आजच्या बाडमयीन टीकेच्या परिभाषेत बोलावयाचे तर अपरि- 
हार्यता असावी लागत, वगेरे जे बिचार एकंदर विवेचनाच्या ओघात 
हरिभाऊंनी मांडळे आहेत, ते वाचले म्हणजे हरिभाऊ जसे श्रेष्ट दजाचे 
कादंबरीकार आहेत, तसेच (वेदग्ध्याच्या विचारात स्चनाचातुर्याला, म्हणजेच 
पर्यायाने कारागिरीला त्यांनी अधिक महत्त्व दिळे असले तरी) वाड्यांचे 
एक जाणकार आहेत याचाही आपल्याला प्रत्यय येतो. प्रस्तुत बिवेचन त्यांनी 


१९११ सालों केलेले आहे, हे लक्षात घेतळे तर त्याचे महत्त्व अधिकच 
जाणवते. ी 


*“*९2 
श्रे 


साहित्यकृती : चांगली आणि श्रेष्ठ-एक विचार 


साहित्यक्ृतीसंबंधी बोलताना, अमुक एक साहित्यकृती ही एक 'त्रेष्ट? 

साहित्यकृती आंहे, असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा 'श्रेष्ठ? या शब्दाचा 
निश्चित अर्थ कोणता असतो १ बालकवी, पु. शि. रेगे, इंदिरा संत, 
यांची कविता ही शुद्ध भावकविता आहे, म्हणजे अस्सल किंवा ऱवांगळी 
साहित्यकृती आहे, असे आपण म्हणतो; परंतु हरिभाऊ आपटे, शरचंद्र 
चतर्जी, कालिदास, शेवस्पीअर वा टॅल्स्टॉय यांच्या साहित्यक्वतींसंबंधी 


बोलताना मात्र आपणाला त्यांना ' श्रेष्ट? हे विशेषण लावण्याचा मोह होतो. 


“ साहित्य कृती? वा “कलाकृती * या यथार्थ नामामिधानाने जरी आपण वर 


उल्लेखिलेल्या सर्वोच्याच साहित्यक्रतींना संबोधित असलो, तरी त्यापैकी काही 
नुसत्याच ' चांगल्या ? आहेत तर इतर ' श्रेष्ठ? आहेत, असा तरतमभावदर्शक 
फरक आपल्याला अमिंप्रेत असतो. परंतु या अमिप्रायामागील कलाकृतीच्या 
श्र्ठत्वांचे निश्चित गमक कोणते ? आणि कलाकृतीच्या कछात्मकतेशी त्याचा 


कितपत संबंध असतो १ शर 
बालकवी, पु. शि. रेगे; इंदिरा संत यांची कविता काय, किंवा हॉरेभाऊ 
आपटे, शरच्चंद्र चतर्जी, कालिदास, रोक्‍्स्पीअर, टॉलस्टाय यांच्या कादंबऱ्या 


4 1डइ'मय-विचार 


वा नाटके काय, साऱ्याच आपापल्या परी उत्तम दजाच्या कलाकृती आहेत 
आपल्या परी म्हणण्याचे कारण इतकेच, की त्य'पैकी काही भावकविता 
आहेत, काही कादंबऱ्या आहेत, तर काही नाटके आहेत. ललित साहित्याच्या 
र्‍या वेगवेगळया प्रकारानुख्य त्यांच्या अभिव्यक्तीचा वेगळेपणा हा असणारच. 
परंतु हा वेगळेपणा सोडला तरी आशय आणि अभिव्यक्ती, इत्यादींसंबंधीच्या 
ज्या विशिष्ट लक्षणांनी कठाकृती ठरते, त्या टक्षणांपैक्री कोणत्याही बाबतीत 
वर उल्लेखिलेल्या कलाकृतीत तरतम अशी प्रतवारी वा श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा 
भेद करता येईल असे वाटत नाही. बालकवी, रेगे वा इंदिरा संत यांच्या 
कवितेतून जो विशिष्ट आशय ज्या विशिष्ट कलारूपाने व्यवत झाला आहे, तो 
इतर कुठल्याही प्रकारे व्यक्‍त होणे राकय नव्हते. कलाकृतीच्या या अनन्य- 
साधारणत्वामुळे दोन वेगळ्या कलावंतांची काय पण एकाच कलावंताच्या दोन 
कलाकृतींची तुलना करणे वा त्यांच्यात भ्रे्ठ-कनिष्ट अशी प्रतवारी लावणे इष्ट 
नसते. निदान ज्या विशिष्ट व व्यवच्छेदक लक्षणांनी कलाकृती ही कलाक़्ती 
ठरते, त्या लक्षणांच्या आधारे तरी तिची श्रे्ठ-कनिष्टता ठरविता येत नाही- 
याचा अथे असा की काही कलाकृतींना लावले जाणारे ' श्रेष्ठ ? हे विशेषण 
जसे त्यांच्या कलागुणांचे आविक्य दाखवू शकत नाही, तसेच ते इतर 
'कलाकृतींतील कलागुणांचे उणेपणही सिद्ध करू शकत नाही. 

आता येथे असा प्रश्न निर्माण होतो की, ज्या कलाकृतींना श्रेष्ट हे 
बिशोप्रण लावले जाते, त्या कलाकृतींचे श्रेष्ठत्व जर त्यांच्यातील कलात्मकतेच्या 
गुणाधिक्यावर वा छक्तगाधिक्यावर अवलंबून नाही, तर मग; ते क्यावर 
अवलंवून आहे? कलाबाह्य व कलादृष्ट्या अप्रस्तुत अश्या तिच्यातील काही 
गोष्टींशी तर त्यांचा संबंध नाही १ काही कलाकृतींची श्रेष्ठता कळादण्य्या 
अप्रस्तुत अद्य त्यांच्यातील काही गोष्टींमुळे सिद्ध करण्याचा प्रकार काही 
वेळा होताना दिसत असला तरी त्या अप्रस्तुत गोष्टींचा कलाकृतींच्या खरोखरी 
असणाऱ्या श्रेष्ठत्वाशी सुतराम संबंध नाही. ही गोष्ट येथे प्रथम स्पष्ट 
केली पाहिजे. उदाहरणाथ व्यक्तिजीवनावर केंद्रित झालेल्या ब तत्संबंधित 
अनुभवाची अभिव्यक्ती करणाऱ्या कलाकृतीपेक्षा सामाजिक जीवनानुभवा'चा 
आविष्कार करणारी कलाकृती जेव्हा काही टीकाकारांकडून श्रेष्ट ठरविली 
ज्ञाते, तेव्हा तिच्यातील सामाजिकता हाच तिच्या श्रष्ठत्वाचा निकप्र ठरतो 


साहित्यकृती * चांगली आणि श्रेष्ट-"श्क विचार 27५ 
परंतु अशी सामाजिकता असूनही एखादी कलाकृती निदृष्ट ठरण्याची जशी 
शक्‍यता आहे, तत्ीच तथाकथित सामाजिकतेचा पत्तामुदा नसूनही दुसरी 
एखादी कलाकृती उत्कृष्ट ठरण्याची राक्‍्यता आहे. किंबहुना एखादी 
व्यक्तिजीवनानुभव व्यक्त करणारी कलाकृती व्यक्तिजीवनाच्या अतीत 
असणाऱ्या अख्विळ मानवजीतीचे प्रतीक बवून तथाकथित सामाजिक वा 
मानवतावादी कळलाकृतीहून कितीतरी पटीने वस्चढ होण्याचीही शक्‍यता 
आहे. तेव्हा, केवळ सामाजिकता; मानवता, आक्षावादित्व इत्यादिकांचा 
मालमसाला साहित्यकृतीचे श्रेष्ठत्वच काय पण तिचे कलात्मकत्वही सिड 


करू शकणार नाही. 

परंतु, पुनः मूळ प्र्न उरतोचः बालकवी, रेगे, इंदिरा संत यांच्या 
साहित्यकृती आणि हरिभाऊ, चतर्जी, कालिदास, शेवस्पीअर, टॉलस्टॉय 
यांच्या साहित्यकृती ह्या साऱ्या आपापल्या परी उत्छृट दर्जाच्या कलाकृती 
असल्या तरी हरिभाऊ, चतर्जी, कालिदास, शोेक्स्पीअर, टॉलस्टॉय याच्या 
कलाकृती श्रेष्ठ वाटतात ते का£ अमिव्यक्तीशी एकात्मपणे वसणाऱ्या 
आशयाक्ली तर त्यांचा संबंध नसेल £ बालकवी, रेगे, इंदिरा संत यांच्या 
कलाकृतीतील आडायाच्या मानाने कालिदास; शेक्‍्स्पीअर, टॉल्स्टाय याच्या 
कलाकृतीतीळ आशय निःसंद्यय मोठा आहे. त्यांच्यातून व्यक्त होणारा 
अनुभव निश्चितपणे रुंदावणारा आहे, अर्थांचे अनेक पापुद्रे उलगडून अनेक 


अथीच्या सूचना देणारा आहे. म्हणजेच सामान्य अर्थापेक्षा "परम 
हे? मळा वाटते, या 


अर्थांचा स्पर्धे करविणारा आहे; म्हणून तर नव्ह 
परमाथ स्पर्शक्षमतेतच (केवळ अध्यात्माच्या अर्थाने येथे हा राब्द वापरठेला 
नाही) त्याच्या श्रेष्ठत्वाची खूण असावी. अर्थात्‌ असा परमाथप्रखव 
अनुभव पेळून, पुनः तो कल्पनेच्या पातळीवर चढवून, त्यातून अस्खळ 
कलाकृती निर्माण कराबयाहा कलावंताजवळ प्रतिभाशत्तीचे बळही विशेप्रच 
दवे. यत याचा य भसा:नव्हेकी पायात पर. जीवनानु- 
भवाच्या कलात्मक अभिव्यक्तीला प्रतिभाशक्तीची आव्यकता नाही. ज्या 
कलानिर्मितीच्या प्रक्रियेतून संमिश्र, समृद्ध, तरिमितियुक्त? अनेकार्थसूचक ना 
परमाथस्पदीक्षम जीवनानुमवाळा कलानिर्मितीच्या क्षणी जावे लागते त्याच 


प्रक्रियेतून साध्या, सरळ नि एकेरी जीवनानुसवाळा आवे लागते? आणि 


>2६ वाडू'ममय-विचार 


अखेरीस ह्या दोहोंतून निर्माण होतात, त्या कलाकृती, कलाकृती म्हणून 
सारख्याच निदोंप्र होणे शक्य असते. परंतु असे असले तरी एका बिंदूचे 
सौंदर्य आणि अगाध सागराचे सौंदर्य यात फरक असतोच. एका चमचम- 
णाऱ्या तारकेच्या सोंदर्याहून अनेक तारकांनी खचलेल्या तारांगणाचे सौंदर्य < 
आगळेच असते. या आगळेपणातच, मठा वाटते, त्याच्या श्रेष्ठत्वाची खूण 
असावी. निरनिराळ्या सरळ रेषांमधून एखादी आकृती (99७17) 
साधण्यापेक्षा अनेक वक्र नि गुंतागुंतीच्या रेपांमधून एक सुंदर आक्कती 
निर्माण करणे जसे विशेष्र ठरेळ, तसेच येथेही आहे. आणि ग्हणूनच ज्या 
कलावंताची प्रतिभा खऱ्या अर्थाने वस्तुनिष्ठ आहे, जिला संपूर्ण जीवन किंवा 
निदान त्याची अनेक अंगे एकसमयावच्छेदेकर्न आपल्या कवेत घेण्याचे 
सामर्थ्य आहे, आणि पुनः त्यातून अनेकाथसूचक, किंबहुना परमार्थसुचक 
अशी कलाकृती निर्माण करण्याची पात्रता आहे त्यालाच ' श्रेष्ट? हे विशेषण 
लावता येईल आणि त्याच्या त्या तऱ्हेच्या कलाकृतीला ' श्रेष्ठ? म्हणून 
संबोधिता येईल. मात्र हे श्रेष्ठत्वही कळात्मकतेला छेद देणारे नसावे; ' श्रेष्ठ 
कलाकृतीत तसे ते नसते. कारण ' श्रेष्ठ ' असल्या तरी त्या प्रथम कलाकृती 
असतात; आणि मग त्या ' श्रेष्ठ ' असतात. 


१२ 
ऐतिहासिक कादंबरीच्या निमित्ताने 


क स्वामी” कादंबरी प्रकाशित झाल्यापासून व विशेप्रतः तिढा लोकमान्यता 

व राजमान्यता या दोहोंचाही लाभ झाल्यापासून ऐतिहासिक 
कादंबरीच्या चर्चेला उधाण आले आहे. या चर्चेत इतर आनुषंगिक प्रश्‍नां- 
बरोबर इतिहास आणि ( ऐतिहासिक ) कादंबरी यांचा परस्पर संबंध कसा 
काय असावा, या प्रश्नाला प्राधान्य मिळाले आहे: आणि ते स्वाभाविकही 
आहे. अक्यीच थोडीफार चर्चा काही वर्षांमागे, म्हणजेच जेव्हा विशेष 


विचारात घेण्याजोगी एतिहासिक कादंबरी लिहिली जात नव्हती, तेव्हा झाली. 
त्या चर्चेचा सूर थोडाफार असा होता की, इतिहासाचा जो व्यासंग 
तो नसल्यामुळे 


ऐतिहासिक कादंबरीच्या लेखकाला अवद्य असावा छागतो, 

ऐतिहासिक कादंबरीची निर्मिती होत नसावी. आज : स्वामी 'सारखी 
ऐतिहासिक कादंबरी जेव्हा “ यशस्वी? म्हणून मान्यता पावते व तिच्या 
अनुरोधाने चर्चा होते, तेव्हाही तिच्यातील इतिहासाच्या इमानाला महत्त्व 
दिले जाते. खुद्द “ स्वामी 'च्या लेखकालाही हे इमान सिद्ध करण्याची 
ब म्हणून इतिहासविषयक आधार-ग्रेथांची यादी कादेंबरीच्या अखेरीस 
जोडण्याची आवश्यकता वाटते. ऐतिहासिक कादंबरीच्या इतिहासाबाबतच्या 


2८ वाडूमय-विचार 


या इमानाल्ा, यामुळे, असे काही महत्त्व दिले जाते आहे की, त्यामुळे 
ऐतिहासिक कादंबरीला सामाजिक वा अन्य स्वरूपाच्या कादंबरीहून वेगळी 
कादंबरी मानली जात आहे. ' ऐतिहासिक? हे पद कादंबरीचे केवळ काही 
गुणविशेष व्यक्त करणारे नाही, तर तिचे व्यवच्छेदक लक्षण दाखविणार 
आहे, असा या साऱ्याचा इत्य आहे. | 

आता, इतिहासाचे इमान राखणे याचा अथ इतिहासाला धक्का न लावता 
काटबरी(!)लिहायची, ग्हणजेच कादंधरीरूप इतिहास सांगावयाचा असा 
असेछ तर प्रश्न अलाहिदा. हड्यांच्या काढदंबरीमय पेशवाईचा उद्देश एवढाच 
माफक होता. एवढा माफक उद्देश्य असेल तर त्या लेखनाला कादंबरीचा वा 
कलाकृतीचा निकप्र लावण्याची आवश्यकता नाही. ज्ञात इतिहासच रोचक 
रीत्या सांगितला आहे की नाही, एवढेच तेथे पाहिळे जाईल. कादंबरीचे 
खूप तेथे आढळले तरी ते केवळ एक साधन म्हणून. अर्थांत .अक्या 
प्रकारच्या लेखनालाही काही महत्त्व आहे; नाही असे नाही. किंबहुना अक्षा 
प्रकारचे लेखन कुणीतरी करायला पाहिजे हेही खरे. तसेच हे लेखन करण 
सोपे आहे, असेही नाही. त्यासाठी इतिहासात जशी गती हवी, तशीच 
भाषेबरही हुकूमत हवी. कलानिर्मितीच्या तांत्रिक बाजूवरही पकड हवी 
हे सारे असेछ तरच कार्दंबरीमय इतिहास लिहिला जाणे शक्‍य आहि. 
(कादंवरीप्रमाणे नाट्यरू्पानेही इतिहास सांगणे शक्य आहे. वि. द. घाटे 
यांचा ' नाट्यर्प महाराष्ट्र ' येथे आठवावा.) परंतु या ळेखनाला अस्स्छ 
कलाकृतीचा दर्जा देण्याचा जेव्हा प्रश्न येईल, तेव्हा तेथे निकष लावला 
पाहिजे तो केवळ कलाकृतीचा. कछाकृती ही नवनिर्मित असते, काल्यनिक 
असते, सत्याभासात्मक असते. तिच्यातील वास्तव प्रत्यक्षातून घेतढेळे अस 
तरी ते प्रत्यक्षाहून पार वेगळे असते. प्रत्यक्षातील कार्यकारणभाव, नीतिनियम; 
तर्क इत्यादी कोणतेही निकष कलाकृतीतील बास्तबाळा लावता येत नाहीत. 
कलाकृतीतीछ बास्तवाचे-कळात्मक बास्तवाचे-कायदेकानू याप्रमाणे वेगळे 
असल्यामुळे कलाकृतीला प्रत्यक्षातीळ वास्तवाचे इमान पाळणे अशक्‍य 
असते. जी गोष्ट प्रत्यक्षातील वास्तवाची, तीच गोष्ट इतिहासाची. आपल्या 
कल्यनासृष्टीसाठी कादंबरीकाराने इतिहासाती७ वास्तवाची निवड केले 
असली तरी, जर त्यास कादंबरी, म्हणजे कलाकृती, निर्माण करावयाची 


>> 91 


हेतिहासिक कादुंबर्रीच्या निर्मित्ताने 2? 


असेछ तर त्याला इतिहासाचे इनाम पाळता येणे अशक्य आहे. याचं 
संदर्भात आणखी एका मताचा विचार केला पाहिजे. या मताप्रमाणे 
ऐतिहासिक काढंटरी बा नाटक लिहिणे म्हणजे एक प्रकारची कठीण कसरत 
आहे. इतिहासाचे तर इमान राखळे पाहिजेच, पण पुन्हा कलाकृतीची 
निर्मितीही साधली पाहिजे. म्हणजेच इतिहासाळा माहीत असणारा शिवाजीच 
रंगविला गेला पाहिजे; थोरल्या माधवरावाचा जो स्वभाव इतिहासाने 
सांगितला आहे तोच स्वभाव कादंवरीतही दिसला पाहिजे; आनंदीबाईने 
“च॒श्व्रा “मा? केल्याचेच दाखविळे पाहिजे व राभशास्याने राघोबाला देहान्त 
प्रायश्चित्ताचेच शासन फमीविळे पाहिजे. इतिहासाची साक्ष व त्याचप्रमाणे 
जनमनावरचे संस्कार यांना धका छागता कामा नये व शिवाय त्यातून 
निर्माण होणारी कलाकृती ही खऱ्या अर्थाने कलाकृती असली' पाहिजे. 
कदाचित्‌ हे आपाततः घडत असेलही; परंतु त्यामागे इतिहासाचे इमान 
राखण्याचे कसब साधले हे म्हणणे कितपत उचित आहे, याविषयी शांका 
वाटते. कारण, इतिहास म्हणजे प्रत्यक्ष घडलेला. अथात येथेही साराच 
ज्ञात इतिहास बरोबर असर्तो असे नाही. नवीन व विश्वसनीय पुरावा 
सापडला तर खर्‍याचे खोटे व खोट्याचे खरे होणेही शक्‍य असते. परंतु तो 
बिनचूक आहे, असे मानळे तरी तो विवक्षित घटनांशी, विवक्षित व्यक्तींशी, 
म्हणजेच विवक्षित स्थळकाळाद्ी संबंधित असतो. तसा असेल तर तो इतिहास. 
इतिहासाला कल्पना मंजूर नसते, काल्सनिकाशी त्यांचे कधीच पटत नसते. मग 
येथे असा प्रश्न उभा राहतो, की, ऐतिहासिक व्यवती व प्रसंग घेऊन त्यावर 
कलाकृती आधारली जाते आणि पुन्हा कलाकृती म्हणूनही मान्यता पावते; 
ती का व कशी? याचाच अर्थ असा की, ऐ.तिहालिक सत्याहा कलात्मक 
सत्याचे रूप येते, ते का व कसे? 

ऐतिहासिक सत्य विवक्षित स्थळाशी व विवक्षित काळाशी निगडित असते, 
तर कलात्मक सत्य स्थळकालातीत अस्ते. या स्थल्कालातीत्वातच कलाकृतीची 
कलात्मकता सामावलेली असते. मग ऐतिहासिक सत्याला कलात्मक सत्याचे ख्प 
येते, ते कसे १ माझ्या मते या प्रश्नाचे थोडक्यात उत्तर असे की ऐतिहासिक 
सत्याचे ऐतिहासिकत्व जेव्हा संपते, म्हणजेच त्याची स्थळकाळाची बंधने 
जेव्हा सुटतात, तेव्हाच त्याला स्थलकालातीत अद्या कलात्मक सत्याचे खूप 


£२० वाडूपमय-विचार 


येते. शिवाजी औरंगजेबाच्या कैदेतून आग्न्याहून निसटला हे ऐतिहासिक 
सत्य. पण तेच जेव्हा नाटकातील शिवाजीच्या व्यक्तिमत्वाची सुसंगत दिसेल, 
तसेच नाटकातील एकंद्र घटनांशी शक्‍य व संभवनीय ठरेल, तेव्हाच ते 
कलात्मक ठरेल. व्यसनाधीन संभाजी औरंगजेबाकड्ून हाळ हाल करून 
मारा गेला, हे ऐतिहासिक सत्य. आता, आजच्या नवीन संश्ोधनाछा हे 
त्याचे व्यसनाधीनत्व व तद्रारा त्याच्यात आलेला गाफील्पणा मंजूर नाही 
हा भाग अलाहिदा. परंतु रूढ इतिहासाला मान्य असा त्याचा तो विदोष 
म्हणून चर्चपुरते तेवढे आपण ग्रहीत धरू आणि त्याछा एतिहासिक सत्य 
मानू. परंतु हेच एतिहासिक सत्य व विरोषतः संभाजीचे होतात्म्य नाटकातील 
एकंद्र घटनाळ्यी व संभाजीच्या नाटककाराने ग्रहीत धरलेल्या स्वभावाशी 
सुसंगत असेळ तर कालात्मक्र होईल व इतिहासाची दाढ मिळाल्याने 
सुखावणाऱ्या वाचकऱप्रेक्षकांबरोवर त्याच्या कलात्मकतेने आनंदित होणाऱ्या 
वाचकसक्षकांनाही ते नाटक आवडेल. अर्थात्‌ नाटक म्हणून. म्हणजे येथे 
शक्‍यता व संभवनीयता या प्रमुख कसोट्या ठरतात व त्यांच्या आधारेच 
ऐेतिहासिक सत्याचे कलात्मक सत्यात ख्पांतर होते. शिवाजी, संभाजी, 
आनंदीबाई इत्यादी व्यक्‍ती केवळ प्रत्यक्षात होऊन गेलेल्या व्यक्‍ती म्हणून 
येत नसून त्या त्या स्वभावाच्या व विवक्षित परिस्थितीत विवक्षित वतन 
करणाऱ्या व्यक्तींची ती प्रतीके बनतात. आणि म्हणूनच त्यांचे इतिहासातील 
महत्त्व माहीत नसणाऱ्या वाचक-प्रेक्षकांनाही त्यांच्या कलात्मक चित्रणाने 
आनंद होत असतो. येथे आणखी एका प्रश्नाचे स्पष्टीकरण केले पाहिजे. 
आणि ते म्हणजे ऐतिहासिक सत्य कलात्मक होऊन कलाकृतीचा आस्वाद देत 
असले तरी मूलतः ते ऐतिहासिक असल्याने ' ऐतिहासिक *कथा-कादंबर्‍यात 
वा नाटकात ऐतिहासिक सत्याचे महत्त्व नाही का, या प्रश्‍नाचे. मराठीत 
खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक कादंबरी लिहिणारे हरिभाऊ आपटे यांच्या 
कादंबऱ्यांची येथे साक्ष काढणे उचित होईल. ' उषःकाल? कादंबरीत 
इतिहासातील कोणत्याही विवक्षित व्यक्‍तीला किंबहुना श्िवाजीलाही महत्तव 
न देता काल्पनिक व्यक्‍तींना हरिभाऊंनी महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. येथे 
नर कोणते पथ्य पाळले असेल तर तत्कालीन वातावरणाचे. त्या अनुरोधानेच 
त्यांनी काल्पनिक पात्रप्रसंगांची योजना केळी आहे. स्वराज्यस्थापनेच्या 


शेतिहासिक कादुंबरीच्या निमित्ताने 7? 


आधीचा सारा महाराष्ट्र त्यातून त्यांनी उभा केला आहे. “ वज्राघात * 
कादंबरीत तर त्यांनी इतिहासाच्या जोडीळा दंतकथांचाही उपयोग केला आहे. 
त्यासंबंधीचा स्पष्ट उल्लेखही त्यांनी ' वज्ाघात? च्या छोट्या प्रस्तावनेत 
> आहे. वज़्ाघात तर कलादृष्टया एक श्रेष्ठ कादंबरी आहे. म्हणजे 
: ऐतिहासिक? म्हटल्या जाणाऱ्या कादंबरीत इतिहास व दंतकथा यांचे 
मिश्रणही चालू शकते. म्हणजेच ऐतिहाधिक सत्य म्हणून जे म्हटले जाते, 
ते कागदपत्रांनी सिद्ध केलेल्या इतिहासावरोबर दंतकथांनीही (ऐतिहासिक 
कलाकृतींच्या संदर्भात) सिद्ध होऊ शकते, दे येथे स्पष्ट होते. 

आणखी एक मुद्दा £ ऐतिहासिक काढंब्ररी वा नाटक यांच्या वाचकांचे 
दोन वर्ग असू शकतात. एक इतिहास माहीत असणाऱ्यांचा व दुसरा 
तो माहीत नसणाऱ्यांचा. माहितगारांतही त्या इतिहासाबद्दह अभिमान 
बाळगणाऱ्यांचा व त्याबद्दल तटस्थ असणाऱ्यांचा; असे दोन वर्ग पडणे शक्‍य 
आहे. आता येथे असे म्हणणे शक्‍य आहें का, की ज्याला इतिहासज्ञान 
आहे तो वाचक अधिक सुबुद्ध घ म्हणून ऐतिहासिक नाटक-कादंबरीचा 
अधिक लायक आस्वादक? आणि त्याच्या तुलनेने ज्याला कलाकृतीच्या 
वास्तवातील इतिहास? ठाऊक नाही तो वाचक कमी लायक ! बरे, हा 
जो इतिहासाबाब अडाणी असणारा वाचक आहे त्याची ऐतिहासिक 
नाटक-कादंबरीबद्दलची प्रतिक्रिया कोणती असेल? तो ती कादेभरी, कादंबरी 
म्हणून बाचीळ की तिच्यातील इतिहास कळण्यासाठी वा पारखण्यासाठी 
म्हणून वाचील £ या प्रश्नांच्या उत्तरात व तत्संबंधीच्या तपशिलात न शिरता 
मी पुन्हा एक दोन प्रश्न उपस्थित करतो, म्हणंजे तद्वारा त्या प्रश्नांची उत्तरे 
आपोआप मिळू शकतील. रोक्सपीअरची ऐतिहासिक म्हणून मानली गेलेली 


नाटके आपण, म्हणजे अ-इंग्रजी वाचक, जेव्हा वाचतो तेव्हा आपले 


त्या नाटकातील इतिहासाचे ज्ञान कितपत असते £ फारच कमी असते असे 
अल्यज्ञानासुळे त्या नाटकांच्या 


म्हटले तर फारसे वावगे ठरू नये. परंतु त्या 
नाटक म्हणून मिळणाऱ्या आस्वादात काही कमतरता पडते, असे शक्‍य 
आहे का? शक्‍य नाही, हा मला वाटते, आपणा बहुतेकांचा अनुभव भाहे. 
ही गोष्ट जशी रसिक वाचकांची, तशीच गोष्ट सामान्यपणे रोक्‍्सपीयरच्या 
नाटकनिर्मितीमागील इतिहासाच्या वा ऐतिहासिक सत्याच्या निर्भेळपणाची. 


2?? वाडूमय-विचार 


शोक्सपियरने आपले लक्ष केंद्रित केळे ते नाट्य-निर्मितीवर, त्यामागील 
ऐेतिहासिकाच्या सत्यासत्यतेवर नव्हे. कारण, कलाकृतीच्या निर्मितीत व 
तिच्या आस्वादात महत्त्व असले पाहिजे, व असतेही, ते तिच्या कलात्मतेला.. 
आणि म्हणूनच “ऐतिहासिक? कादंबरी वा “ एतिहासिक? नाटक यातील 
: ेतिहासिक? हे काही व्यवच्छेदक लक्षण नव्हे. एखाद्या ऐतिहासिक 
नाटकाच्या वा कादंबरीच्या अखेरीला वा प्रारंभी त्यातील इतिहासाचा 
निर्बाळा देणारी संदर्भग्रंथांची यादी अनावश्यक वाटते तीही याचसाठी. 
एतिहासिक नाट्क काय किंबा ऐतिहासिक कादंबरी काय, ती प्रथम 
नाटक वा कादंबरी आहे. तिची निर्मिती व तिचा आस्वाद ही दोन्ही 
केवळ कलात्मकतेच्या आधारेच झाली पाहिजेत. तिच्यातील इतिहासाच्या 
खरेपणामुळे नव्हे. 


१३ 
लेखक-वाचक-संबंध 


>> 
जहा ललित साहित्याचा एखादा ख्यातनाम लेखक एखाद्या छोय्या वा 


मोठ्या साहित्यसंमेळनाचा अध्यक्ष होतो, तेव्हा तो लोकप्रियतेचा कोछ 


लावून आपल्या साहित्याची तरफदारी करू पाहतो; आणि टीकाकारांनी 


त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे त्याच्या साहित्याचा गोरव केलेला नाही अशी जर 
त्याची समजूत झालेली असेल (आणि तशी ती बहुधा होत असते) तर 
जाता जाता टीकाकारांना दोन गोष्टी सुनवूनही जातो. असे प्रसंग अलीकडे 
वरचेवर येऊ लागलें आहेत. आणि म्हणून मनात पन येतो की लेखक 
आणि वाचक यांचे संबंध त्यांनी ग्रहीत तरी काय धरलेले असतात आणि 
टीकाकारांचीही या संबंधाबाबतची कल्पना काय असते? आणि ती बरोबर आहे 


का? की तीत काही फेरविचार होण्याची आवद्यकता निर्माण झाली आहे? 


आपण आपल्या साहित्याच्या मूल्यमापनासाठी जे निकष वापरतो त्यात 


संस्कृत साहित्यक्यास्त्रापासून घेतळेल्या निकषांचा वाटा फार मोठा आहे. 
कोणत्याही छलित कृतीबद्दल बोलताना वा लिहिताना तिच्यातील रसांचा आपण 
नेहमी उल्लेख करतो. किंबहुना रसवत्ता हेच तिवे व्यवच्छेदक लक्षण मानतो. 
त्या जोडीला अलंकार, रीती, ध्वनी इत्यादींमागीछ कल्पना व तद्वाचक संज्ञा 


>>2 वाडूमय-विचार 


यांचा कमी जास्त प्रमाणात आपण उपयोग करीत असतोच. परंतु या सर्वात 
: र्सात्मकं काव्ये? हो कल्पना केंद्रस्थानी असंत, आणि मुख्यतः तिचाच 
उपयोग ललित साहित्याच्या मूल्यमापनात केला जातो. च 

आपली वाड्ययीन टीका या रीतीने संस्कृत साहित्यश्यास्त्राच्या वारशान 
व्यापून गेली आहे. परंतु संस्कृत साहित्यशास्त्र हे संस्कृत साहित्याचे 
शास्त्र आहे. संस्कृत साहित्यावर ते आधारलेले आहे. कालांतराने त्यात 
थोडा फार बदूल होत गेळेला असला तरी तो बदलही त्या त्या काळच्या 
संस्कृत साहित्यांशी ब इतर तत्त्वविचाराशी संबंधित आहे. आणि म्हणून 
संस्कृत साहित्यक्यास्त्राची मूल्ये जशीच्या तशी आजच्या मराठी साहित्याला 
लावणे कितपत युक्‍त आहे याचा अधिक विचार व्हावयाला पाहिजे. साहित्य 
हे शाश्वत असते, अक्षर असते, तसेच त्याचे शास्त्र वा मूल्यमापनाच 
निकप्रही शाश्रत असले पाहिजेत, हे म्हणणे एका मर्यीदेप्यंतच खरे आहे. 
आणि ही मर्यादा साहित्यविचारात कटाक्षाने पाळली गेली पाहिजे. आधुनिक 
मराठी साहित्याचे स्वरूप, त्याची प्रकृती वगैरे थेट संस्कृत साहित्याप्रमाण 
आहेत का? प्राचीन मराठीतले काही साहित्य संस्कृत साहित्यक्ृतीच्या 
अनुकरणातून निर्माण झाळे आणि म्हणून त्यांचे मूल्यमापन संस्कृत साहित्य- 
शास्त्राच्या निकषाने करावे, हे म्हणणे ठीक आहे. परंतु आजच्या मराठी 
साहित्याचे वळण जर इंग्रजी आहे असे स्पष्ट दिसते; किंबहुना आजच्या 
काही साहित्यात इंग्रजीतर पाश्चात्य साहित्याचे रंग उतरू पाहात आहेत; देही 
स्पष्ट होते, तर मग त्या साहित्याचे मूल्यमापन संस्कृत साहित्यश्यास्त्रांधार 
करावे, हे म्हणणे कितपत युक्‍त आहे? पण हे होते आहे. बरे, हे इतकेच 
होते तरीही त्याची संगती छावणे सोपे जाते. परंतु संस्कृत साहित्यशास्त्राचे 
दिलेल्या काही निकप्रांच्या जोडीळा पाश्चात्य साहित्यक्षासत्राती७ काही 
निकषांचाही उपयोग केला जातो. हा जो दोन प्रकारच्या निकप्रांचा संकर 
केला जातो तो का! आजच्या मराठी साहित्याची प्रकृती लक्षात घेऊन, त्याच्या 
मूल्यमापनाळा तो उपयोगी पडतो म्हणून की केवळ अनुकरण म्हणून ? जर 
या दोन भिन्न वृत्तींच्या टीकामूल्यांचा एकत्र उपयोग करण्याला काही सुसंगत 
कारण नसेल ब तरीही तद्वारा काही अनुकूल बा प्रतिकूल निष्कर्ष काढले जात 
असतील तर ही बाब गंभीरपणे बिचार करावयाला छावणारी आहे. 


लेखक-वाचक-संबंध  * 7२५ 


संस्कृत साहित्यश्ास्त्रात वाचकाला “ सहृदय ? म्हटले आहे. सहृदयत्व हे 
त्याचे अवश्य असे लक्षण मानलेले आहे. कोणताही वाचक काव्याचा 
म्हणजे साहित्याचा वाचक होऊ शकणार नाही. त्याला जर रसास्वाद हवा 
असेळ व तद्रवारा जर त्याला काब्यानेंद मिळवायचा असेल तर त्याछा प्रथम 
* सहृदय? असावयाष्ठा हवे. त्याशिवाय, तो विदग्ध असावा, जितश्रमी 
अभ्यासू असावा, अशाही अपेक्षा आहेत त्या वेगळ्याच. परंतु या सर्वापेक्षा 
प्रस्तुत संदर्भांत त्याचे सह्ृदयत्व महत्त्वाचे आहे. त्या सह्ृद्यत्वासुळेच तो 
कविमनाशी संवाद करू शकतो. हा संवाद म्हणजे एक प्रकारचा ह॒ट्यसंवाद 
असतो. लेखकावाचकाच्या या हृदयसंवादामुळे काव्यास्वादाबाबतच्या 
कितीतरी गोष्टी आपोआप साधल्या जातात. उदा. कान्यातील अनुभव 
प्रत्यक्षातील अनुभवासारखा वाटला तरी तो वेगळा असतो हे सहृदयाला सांगावे 
लागत नाही. प्रत्यक्षातील अनुभव सुखकारक वा दुःखकारक असतो तो 
त्यांच्यात दडलेल्या स्वार्थासुळे. परंतु काव्यगत अनुभवात स्वार्थांचे हीण जळून 
जेलेळे असते. त्यामुळे प्रत्यक्षातळा दुःखद अनुभव देखील जेव्हा काव्यात 
संक्रांत होऊन कछात्मक बनतो तेव्हा तो त्याला अस्वाद्य वाटतो, आनंददायक 
बाटतो. कबीच्या प्रतिभावंत मनाशी व त्याने निर्माण केलेल्या सृष्टीशी 
समरसून जाऊन पण पुनः अवश्य ते कलात्मक अंतर ठेऊन त्याचा आस्वाद 
घेणे त्याला राक्य होते ते केवळ त्याच्या सह्ृदयत्वामुळे. “ हृदया हृदय 
एक जाहले । ये हृदयीच ते हृदयीं घातळे ? या अजुंनाच्या अजनुभवाप्रमाणे 
स्यालाही अनुभव घेता येतो. अर्थात्‌ कृष्णह्ृदयातील आशय ग्रहण करू 
शकेल असे जसे अर्जुनाचे हृदय होते, तसेच हृदय कवीचा आराय ग्रहण 
करण्यासाठी रसिकाजवळही असते--असायला पाहिजे; हाच तो काव्यातील 
सह्ृदयभाव वा सख्यभाव, आणि त्यामुळेच हृदयेक्यभावाचा आनंद वाचकाला 
मिळू शकतो. काव्यानंद म्हणतात तो हाच. 

काव्यानंदाच्या या उपपत्तीमागे हिंदु तत्त्वज्ञानातील 
असे वाटते. या तत्त्वज्ञानाप्रमाणे जीवाशिवा'चे ऐक्‍य असते. सारा विश्वाचा 
पसारा आभासमय असून परब्रह्म हेच एकमेव सत्य असते. परंतु असे असले 
तरी या आभासमय वस्तुजातातून सूक्ष्मर्पाने भरून उरलेल्या अतिवस्तूचा वा 
चित्स्वरूपाचा शोध घेणे शक्‍य असंत; नव्हे त्याच्याशी एकरूपही होता येते. 


तील अद्वैतकव्यना असावी, 


27६ वाडूःमय-विचार 


मांत्र त्यासाठी ज्ञानयोग, भक्तियोग वा कर्मयोग, यापैकी कोणत्या तरी योगाची 
साधना अवश्य असेत. ही साधना साधली तरच योग्याला व्रह्मसाक्षात्कार 
होतो, ब्रह्मानंद होतो. रसतत्त्वामागे व तद्रारा होणाऱ्या काव्यानंदामागे हीच 
अद्वेतकव्यना असली णाहिजे. कारण काव्यसृष्टी ही काल्पनिक असंत, आमासमद 
असते. परंतु त्यातील सत्य मात्र शाश्वत असंत. आणि या सत्याचा प्रत्यय 
आला की काब्यानंद होतो. मात्र हा काब्यानंद मिळविण्यासाठीही एक 
प्रकारचा योग साधावा लागतो. हवेतर त्याळा काव्ययोग म्हणूया. आणि 
हा काव्ययोग साधण्यासाठी अत्यावश्यक बाब म्हणजे सद्ददयत्व. सहृदयाला 
रसास्वाद मिळतो, म्हणजेच काव्यानंद मिळतो. 

, काव्यांतीळ रसतत्त्वाचा अध्यात्मातील अद्वैत तत्त्वाच्या दृष्टिकोणातून 
विस्ताराने विचार करण्याचा येथे हेतु नाही. काव्यानंदाचे स्वरूप थोडेफार 
स्पष्ट व्हावे व त्यासाठी वाचक सहृदय असणे कसे अत्यावश्यक आहे, है 
स्पष्ट व्हावे, एवढानच त्याचा उदेश. 

बरील संदभीत आमच्या (मराठी) वाचकवर्गांचा विचार केला तर काय 
दिसते १ प्रथम एक्षात येते ती गोष्ट म्हणजे आजचा वाचकवर्ग कालपरवाच्या 
वाचकवर्गापेक्षा खूप वाढला आहे. ही वाढ केवळ वरच्या पांढरपेशा वगातून 
झालेली नाही. समाजाच्या सर्व थरांतून ती झाळेली आहे. त्यात वाड्याची 
पूर्वपरंपरा माहीत असणारा व पूर्वसंस्कार असलेळा वाचक जसा आहे, 
तसाच ज्याच्यावर पूर्वीचे वाडायीन व सांस्कृतिक परंपरागत संस्कार मुळींच 
नाहीत वा अल्प आहेत असाही वाचक आहे. आणि अशा वाचकांचा 
वर्गही फार मोठा आहे. मराठी समाजमनावर भारत-भागवतादी पुराणांचे व 
ज्ञानेश्वर-तुकारामादी संतांच्या अमंगवाणीचे संस्कार खोलवर रुजले ' आहित 
असा पक्ष येथे घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे. परंतु आजघडीला स्वतःठा 
सुशिक्षित, सुसंस्क्रत म्हणविणाऱ्यांवर हे संस्कार कितपत उरले आहेत; याची 
जेथे शांका येते, तेथे इतरांचा प्रश्नच नाही. शिवाय गेल्या शतकादीडरातकात 
पाश्चात्यांनी केळेल्या भल्याबुऱ्या संस्कारांनी पूर्वीचे असतील नसतीछ 
ते संस्कार पुसून गेळे असणे शक्‍य आहे. मुख्य मुद्दा तो नाही. प्रस्तुत सुदा 
आहे तो असा की आजचा वाढलेला जो वाचकवर्ग आहे त्याची वाड्यया” 
बाबतची प्रतिक्रिया कोणत्या प्रकारची असते १ जेव्हा वाचकवर्ग अव्प होता 


लेखक-वाचक-तंबंध ??0 


व तोही विवक्षित संस्काराचा होता तेव्हाचा प्रश्न वेगळा होता. त्या अल्प 
वर्गात काव्यास्वादाला अवश्य असणाऱ्या सहुट्यांची संख्या जास्त असावी. 
आज ते प्रमाण व्यस्त दिसते आहे. त्याविना आजचा बहुसंख्य वाचक 
'कलाकुतीतील संभवनीय पण अशक्य अक्या घटनांना नाके सुरडता ना. 
कलाकृतीच्या आस्वादात स्वतःला न विसरता त्यातील एखाद्या पात्राशी समरस 
होऊन इच्छापूर्ती, बा स्वमरंजन यांनाच काव्यानेंद मानता ना. प्रत्यक्षातील 
किळसवाण्या गोष्टी काब्यात आस्वाद्य होतात, सुंदर होतात, हे न समजून 
गाहारता ना. तसेच कला म्हणजे घटकाभर करमणूक मावून उनः रंजनाबरोबर 
थोडेफार उद्बोधन झाले तर उत्तम असे मानता ना. अश्या कितीतरी गोष्टी 
सांगता येतील, अनेक अकलात्मक प्रतिक्रियांपैकी या काही. या वा अश्या 
प्रकारच्या अन्य प्रतिक्रिया होण्याचे; माझ्या दृष्टीने, प्रमुख कारण म्हणजे कान्या- 
नंदासाठी ज्या सहृदयत्वाचा उल्लेख वर केला व तद्रारा ज्या काव्ययोगा'ची 
अपेक्षा व्यक्त केली त्याचा वाढत्या वाचकवगीतीळ अभाव. मढा येथे या 
वाचकवर्गाळा दोष द्यावयाचा नाही. द्यायचाच झाला तर अश्या वाचकांच्या 
आाबासकोल् महत्त्व देऊन लोकप्रियता व कलात्मकता यांची जे साहित्यिक 
सांगड घाळू पाहतात त्यांना. किंबहुना हेच साहित्यिक या वाचकवर्गाची 
दिशाभूल करून खऱ्या काव्यास्वादापासून त्यांना वंचित करीत आहेत. मी तर 
असे म्हणेन की या वाढत्या वाचकवर्गाने-म्हणजेच साहित्यक्षेत्रातील एका 
महत्त्वाच्या घटकाने--साहित्यक्षेत्रात एक मोठी समस्या निमीण केली आहे. 


ती योग्य प्रकारे सोडवणे हे प्रत्येक साहित्यिकाचे-मग तो सर्जनशील लेखक 


असो की टीकाकार असो-कर्तः्य आहे. लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीला समान 
जर समाजाच्या सांस्कृतिक 


हक असतो, समान संधी असते. काव्यकला ही प 
भ्ेष्ठत्वाची निद्याणी असेळ तर त्या कलेचा आस्वाद प्रत्येक घटकाला घेता 
आला पाहिजे. अर्थात त्यासाठी कलेने खाली येण्याचे कारण नाही. वाचकांना 
कलामिमुख कसे करायचे ह्याचा विचार केळा गेला पाहिजे. वाचकवर्गातील 
सर्व थरांना उच्च वाड्ययामिरूचीने संपन्न कसे करता येईल हे पाहिले पाहिजे. 
असे झाले म्हणजे आज ना उद्या याच वाचकवर्गातून, कुणी सांगावे, 
एखादा नवीन लेखकवर्गही तयार होईल. (मराठीत आज याचे थोडेफार 
प्रत्यंतर येते आहे). हे सारे होईल तेव्हा होवो. परंठ तूर्त सर्जनशील लेखन 


>>८ वाडूमय-विचार 


करणाऱ्या मातव्वरांनी वाचकांच्या आहारी जाण्याचे धोके टाळले तरी पुरे. 
सुदैवाने हे धोके टाळणारे काही लेखक आहेत. त्यांची संख्या वाढली 
पाहिजे. पण त्याचवरोर वाढत्या बाचकवरगीत वाढ्यायीन समज, रसिकता; 
सहूदता इत्यादी बिंबबणे अवद्य आहे. त्यासाठी सर्जनशील लेखकाप्राण 
टीकाकारांनीही पुढे यावयास पाहिजे, व त्यांना चांगल्या साहित्याची, 
कलात्मकतेची, ओळख करून द्यावयास पाहिजे. तरच त्यांच्यातील अमिजात 
रसिक जागा होईल, आणि लेखक-वाचकांची जी आज समस्या निमाण 
झाली आहे ती सोडविण्याच्या मार्गावर एक पाऊळ पुढे पडेल, 


१४ 


भारतीय वाड्मयाचा तोलनिक अभ्यास 


जागतिक वाडय़याच्या संदर्भात भारतातील वाड्ययाला भारताबाहेर सामान्य 

पणे ' भारतीय वाळाय ?--' इंडियन लिटरेचर --म्हणून संबोधिले 
जाते. इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका इत्यादी देशातील वाड्य़याला 
ज्याप्रमाणे इंअजी वाड्य़य, फ्रेंच वाडयाय, जर्मन वाढ्यय, अमेरिकन वाड्य़य, 
म्हणून ओळखले जाते, त्याचप्रमाणे भारतातील वाड्यय हे ' भारतीय वाडाय? 
म्हणून ओळखले गेळे तर त्यात काही वावगे नव्हे. परंतु त्यामागे एक 
चुकीची समजूत असते. आणि ती म्हणजे वर उल्लेखिलेल्या वाढ्ययाप्रमाणेच 
भारतातील वाड्ययही कोणत्यातरी एका भाषेत विरोष्रतः इंग्रजीत--फार तर 
आज स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदीत-- लिहिले जात असावे, ही. कारण 
भारतात अनेक समृद्ध भाषा आहेत, ऐतिहासिक परंपरा आणि आजचा 
वाड्य़य-व्यवहार यांबाबत जागतिक वाड्ययाच्या संदर्भातही त्या विचारात 
घेण्याजोग्या आहेत, याची योग्य जाणीव तिच्यात असत नाहीं. (यास काही 
अपवाद आढळतात, नाही असे नाही; तेही केवळ अपवादच.) परंतु भारतीय 
वाड्य़ायाचा आत्मा शोधावयाचा असेळ तर तो केवळ इंग्रजीतून वा हिंदीतून 


लिहिलेल्या भारतीय वाळायात शोधून भागणार नाही, किंवा अन्य कोण्या 


2० वाडूमय-विचार 


एका भारतीय भाषेतीळ वाडय़य पाहून चालणार नाही तर, तो वेगवेगळ्या 
प्रमुख प्रादेशिक भाषात लिहिलेल्या वाड्यात शोधावा लागेल. त्यासाठी, 
अर्थात त्या त्या भाषांचा व त्यांच्यातील वाड्ययाचा प्रथम योग्य तो परिचय 
करून घ्यावा लागेल. हा परिचय जितका मूळ भाषेतून होईल तितका चांगला. 
परंतु तसा तो परकीयांनाच नव्हे तर खुद्द भारतीयांना देखील आज घडीला 
कितपत होतो आहे, याबद्दळ जबर शंका आहे. त्यासाठी भाषांतर हा एक 
तातडीचा उपाय सांगता येईल. परंतु तत्संबंधीच्या अडचणी काही थोड्या नाहीत. 
अश्या परिस्थितीत सर्व भारतीय भाष्रांच्या व त्यातील वाड्याच्या तौलनिक 
अभ्यासाची सोय होणे अत्यंत निकडीचे व अगत्याचे आहे. या दृष्टीने 
हेद्राबाद येथे इ. स. १९३५ च्या डिसेंबर महिन्यात मरळेल्या साहित्य 
संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा वा० ७० कुलकर्णी यांनी ' सेंट्रल इन्स्टिट्यूट 
ऑफ इंडियन टँग्वेजिस अँड लिटरेचर? या संस्थेच्या स्थापनेची जी सूचना 
केळी आहे ती अत्यंत स्वागताहं आहे. 

प्रा वा० ल० कुल्कर्णी यांनी केलेल्या सूचनेप्रमाणे भारतीय भाषांच्या 
ब वाड्याच्या तोलनिक अभ्यासासाठी सबंध भारतात एक मध्यवर्ती संस्था 
असावी की, अक्षया अनेक संस्था भारतात ठिकठिकाणी स्थापन व्हाब्यात; किंवा 
मध्यवर्ती संस्थेच्या शाखा राज्याराज्यांत स्थापून त्यात लगतच्या प्रदेशांतील 
भाषांचा तेवढा तोळनिक अभ्यास व्हावा, आणि या राज्याराज्यांतील 
तौलनिक अभ्यासातून अखेर सर्व भारतीय भाषांतीळ बाळायाचा तोळनिक 
अभ्यास सिद्ध व्हावा, हा प्रस्तुत अभ्यासाच्या कार्यवाहीच्या तपशिलाचा भाग 
आहे. तूर्त हा तफ्शील बाजूळा ठेवून या तोळनिक अभ्यासाचे स्वल्प काय 
असले पाहिजे, त्याने आपल्यापुढे कोणते प्रयोजन ठेवळे पाहिजे आणि 
त्यासाठी जागरूकपणे कोणकोणती पथ्ये पाळली पाहिजेत यांचा विचार करणे 
अगत्याचे वाटते. 

एकोणिसाव्या शतकात इंग्रज, फ्रेंच, जर्मन वगेरे विद्वानांमथ्ये आपापल्या 
अभ्यासविघ्रयांच्या संदभीत एक प्रकारचा संकुचित राष्ट्रवाद शिरू लागला 
होता. हळूहळू या राष्ट्रवादाच्या प्रसारामुळे एका राष्ट्रातील विद्वानांकडून 
आपल्या वाड्ययावददळ अहंभाव ब दुसऱ्या राष्ट्रातील बाढ्यायाचा अधिक्षेप 
व्यक्त होत होता. या अधिक्षेपाच्या वा अहंभावाच्या प्रक्रियेमागे अन्य 


भारतीय वाड्मयाचा तोलानिक अभ्यास 22 


भाषांतीळ वाड्यायासंबंधीचे अज्ञान मुख्यतः कारण होते. हे अज्ञान दूर 
करण्याच्या उद्देश्याने म्हणून म्हणा, किंवा आक्षेपाच्या वा भहंभावाच्या 
प्रक्रियेची प्रतिक्रिया म्हणून म्हणा जी कल्सना पुढे आली, ती ही वाढ्ययाच्या 
तोलनिक अभ्यासाची. वस्तुतः भाषाभिन्नता सोडली तर कोणत्याही राष्ट्रातले 
वाळाय हे वाड्याच्या निकप्राला उतरत असेल तर ते वाळायच आहे. 
त्यात देशकालपरत्वे जो वेगळेपणा असेल, तसा वेगळेपणा कोणत्याही एका 
राष्ट्रातील वा भाषेतील वाढ्यायीन अविष्कारात आढळणे शक्‍य आहे. 
कोणतीही एक व्यक्ती दुसर्‍या व्यक्तीसारखी तंतोतंत असणे रक्‍य नाही; 
तरीपण आपण साऱ्यांची मिळून एक मानवजात मानतो. त्यात सर्वाना समान 
असे मानवी गुणधर्म आहेत असे समजतो. तद्वत राष्ट्रपरत्वे वा भाषापरत्वे 
वाड्य़याच्या बाह्य रंगारू्पात काही वेगळेपणा आढळला तरी ते सारे वाळायच 
होय. कारण या साऱ्यात जो एक समानधर्म असतो तो वाड्ययीन मूल्यांचा. 
: वाड्यायपण ? हेच त्याचे एकमेव समान लक्षण; नव्हे, हाच त्याचा आत्मा. 
मात्र हा आत्मा जेव्हा अवतार घेतो, तेव्हा तो अनेक ख्पांतून प्रकट 
होत असतो. अनेक ख्पांनी प्रकटण्याचा जणू त्याला हन्यास असतो. 
वाड्य़याविष्काराच्या नाना तऱ्हा आढळतात, त्या त्याचमुळे. या तर्‍हा 
भाषाभाषांगणिकच पडतात, असे नाही तर व्यक्तीगणिकही पडतात; नव्हे, 
एकाच व्यक्तीच्या वाड्य़याविष्कारातही त्या आढळतात. अर्थात त्या कधी 
सूक्ष्म असतात तर कधी स्थूळ असतात. सामान्य वांचकांची फसगत होते 
आणि एकाच वाड्ययात्म्याचे हे मिन्न मिन्न आविष्कार आहेत हे त्याच्या 
लक्षात येत नाही; तेही याचमुळे. साहजिकच आविष्कारा-आविष्कारांत 
त्याला तरतम आढळते. एका वाड्ययप्रकाराहून दुसरा वाड्ययय़रकार सुलक्षणी 
बाटतो; काळमानाने वाड्याच्या स्वरूपात पडलेल्या फरकाने तो विचकतो व 


त्याला त्यात सरसनिरस दिसू लागते; परंपरेच्या अमिमानाने नवीन प्रयोगांना 


तो नाके मुरडतो. ही वा या प्रकारची जेथे एकाच भाषेतीछ वाड्य़याबाबतची 
परिस्थिती, तेथे भाषामिन्नताही त्यात मिळाली म्हणजे बोलायलाच नको. 
बरे, ही भाषाभिन्नता वरवरची, साधी वाटली तरी वाड्य़याविष्कारावर ती 
फार मोठा परिणाभ करणारी असते. कारण येथे भाषा केवळ साधन म्हणून 
योजिळी जात असली तरी, तिळा तिचे स्वतंत्र अस्तित्व असते. तिला 


28? वाडूमय-विचार 


इतिहास असतो, परंपरा असते. ज्या समाजाक्षी, त्याचा न्यवहार करण्याच्या 
निमित्ताने, ती निगडित असते, त्या समाजाच्या संस्क्रतीचे गुणधर्म तिच्यात 
उतरलेले असतात. साहजिकच वाड्ययाविष्कारासाठी जेव्हा ती उपयोजिळी 
जाते, तेव्हा त्या आविष्कारात भाषेचा खास गुणधम उतरणे स्वाभाविक असते. 
या भाषिक गुणधर्मांमुळे माषाभाषांतील वाडञयय अधिकच वेगळे वाटते. 

वाड्ययाविष्काराचे हे भाष्रिक वेगळेपण व त्यातील मित्न मित्न तऱ्हा लक्षात 
घेतल्या म्हणजे सामान्य माणसाला जे चिरपरिचित तेच चांगळे का वाटते ते 
लक्षात येते. परिचितात, स्थूळात, बाह्यात रमणे हा मानवी मनाचा धर्म आहे 
आणि म्हणूनच मूतांमागीळ अमूतं त्याच्या लक्षात येत नाही. दृश्यापलीकडील 
अदज्यापयत त्याची दृष्टी पोहोचत नाही. वैचित्र्याच्या व अनेकत्वाच्या आत 
एकत्व असते दे त्याला कळत नाही. त्यासाठी त्याला काही एक अभ्यासयोग 
साधावा लागतो. तसेच भाषाभाषांच्या व राष्ट्राराष्ट्रांच्या वाड्ययाविष्कारभिन्नते- 
मागे एकच एक वाड्ययात्मा आहे हे लक्षात येण्यास तसाच एखादा व्यापर्क 
स्वख्पाचा बाळ्ययाभ्यासयोग साधावा लागेळ. तौलनिक वाड्य़याभ्यास तो 
हाच. या तोलनिक वाळ्ायाभ्यासामुळे, भाषाभाषांतून भिन्षपणे अवतरणाऱ्या 
वाड्ययात अखेर एकच वाड्ययात्मा आहे, हे लक्षात येते. 

तोलनिक वाढ्य़याभ्यासाची कल्यना, अर्थांत भाषिक वा राष्ट्रीय अहकारा” 
पासून दूर असणाऱ्या विचारवंतांकडूनच मांडळी जाणे शक्‍य आहि. 
राष््राराष्ट्राच्या सीमेवर राहणाऱ्यांत राष्ट्रीय कडवेपणाचा भाग कमी असण्याची 
शक्‍यता असते. अद्याच प्रकारच्या अभ्यासक्रांकडून पाश्चात्य देशात तोलनिक 
वाड्ययाभ्यासाची कल्पना प्रथम मांडली गेळी, 1,015 38९012, 8891001)5- 
०९०४९७०, 8००९7 (-प70175, ॥ए7॥०0 ए'1111011 ही त्यांपैकी 
काहींची नावे. हे विचारवंत राष्ट्ाराष्ट्रांच्या सीमाप्रदेश्ातळे वा ज्या शहरांत 
स्व देशांतील साहित्यिक खुशाल येऊन राहू शकतात अक्षा, खऱ्या अर्थाने 
कॉस्मॉर्पालिटन असणाऱ्या, शहरांत राहिलेले होते. त्यामुळेच आपल्या 
वाड्ययाचा कडवा अमिमान त्यांच्यांत नव्हता. इतरांच्या वाड्ययाच्या 
परिचयाने आपल्यांतील दोषांबरोबर इतरातीछ गुणही त्यांच्या नजरेत भरले 
होते आणि आपलेच तेवढे चांगळे हे मानण्यामुळे जो एक अनिष्ट, 
एकांतिक व असहिष्णू राष्ट्रवाद पसरू पाहात होता त्याला प्रथम उतारा 


भारतीय वाडूमयाचा तोलानिक अभ्यास 222 


म्हणून वाड्य़याभ्यासाची कल्पना त्यांना सुचली. आणि त्यांच्यापासूनच एका 
अर्थाने तौलनिक वाब्यायाभ्यासाची मुहूतमेढ रोवळी गेळी. आपल्याकडेही 
कडव्या भाषाभिमानापासून दूर असणारी सहिष्णू व समंजस वृत्तीची मंडळी 
राज्याराज्याच्या सीमाप्रदेशांत अधिक आढळणे शक्‍य आहे. किंबहुना अशा 
सीमाप्रदेद्यांत जी द्वैभाषिक कुटुंबे आढळतात त्यांच्यांत भाषेचा व अन्य 
प्रकारचा कडवेपणा कमी 'असतो. कानडीने केला मराठी भ्रतार अशी त्यांची 
सुरुवातीची कौटुंबिक परिस्थिती असली (बहुधा ती काव्यातच आढळणारी 
असावी) तरी कालांतराने ती दोघे परस्परांना चांगली ओळखू-समजू लागतात 
व त्यांच्या पुत्रपौत्रादिकांत मातापित्यांच्या भाषांबद्दल व त्यांतील वाडय़याबद्दल 
आपुलकी व समज निमीण होताना दिसतात. येथे सीमाप्रदेशातील मिन्न 
भाषिकांत जो कडवेपणा आढळतो; त्याची आठवण होणे शक्‍य आहे. परंतु 
तो कडवेपणा राजकीय वातावरणातून निर्माण झालेला आहे; मूळ भाषिक 
बा वाड्य़यीन तेढीचा तो परिपाक नव्हे, आणि म्हणून सीमाप्रदेशांतील या 
द्वैभाषिकांमध्ये वाड्यायास्वादाच्या व वाड्ययाभ्यासाच्या आड भाषेची 
वेंगळीक येत नाही; असेच दृश्य सामान्यपणे दिसते. किंबहुना एकाहून 
अधिक भाषा येत असल्यामुळे त्यांतील वाड्ययाच्या तोलनिक अभ्यासाला 
त्याची मदतच होऊ शके७. विवक्षित भाषेचे सामथ्ये व सोंद्य जसे त्यांना 
प्रतीत होऊ शकेल, तसेच त्यांतून अमिव्यक्त होणारे वाड्ययत्व, त्याच्या 
साऱ्या सामथ्यांनिशी आणि सोंदर्यानिशी प्रतीत होऊ दाकेल. मात्र येथे 
आवद्यक आहे तो भाषावादाच्या कंगोऱ्यांचा व वाड्ययीन वा सांस्कृतिक 
अहूंगंडाचा अभाव, परस्पर गुणदोषांच्या जाणिवेने येणाऱ्या समतोल चिकित्सक 
बुद्धीचा प्रभाव, आणि निर्भळ, वाड्यायीन मूल्यांची कदर करू रकणारा 
राजहुंसी स्वभाव. 

(मुंबईसारख्या शाहरातीळ बहुभाषी वातावरणही प्रस्तत तोलनिक अभ्या- 
साला उपकारक ठरावे. येथील मराठी व त्या खालोखाळ गुजराती या दोन 
प्रमुख भाष्रिक गटांच्या बरोबरीने भारतातीछ कितीतरी अन्य भाषिक गट या 
ना त्या कारणाने येथे स्थायिक झालेले आहेत. त्यांच्या त्यांच्या वाड़्यीन 
व सांस्कृतिक संस्था आहेत; नियमाने नसले तरी काही निमित्ताने मित्र 
भाषिक साहित्यिक व कलावंत येथे एकत्र येऊ शकतात. या जोडीला मुंबई 


434: वाडूमय-विचार 


शहर हे भारताचे जणू प्रवेशद्वार असल्यामुळे पाश्चात्यांतीळ चळवळींची , 
विचारप्रणालींची; साहित्यविषयक व कलाविषयक घडामोडींची नोंद येथ 
प्रथभ होऊ शकते. साहजिकच भाषा, वाडाय, कला इत्यादींसंबंधीचा 
संकुचित दृष्टिकोण व कडवेपणा कमी होऊन परस्पर सामंजस्याचा आढळ 
येथे अधिक दिसतो.) 
भारत हा बहुभाषी देश आहे. काइमीर धरून पंधरा भाषिक राज्यांचे हें 
एक संघराज्य आहे. राज्यभाषांचा मान मिळालेल्या प्रादेशिक भाषांच्या 
बरोबर विद्िष्ट राज्यांच्या राज्यभाषा नसणाऱ्या पण भारतात सर्वत्र विखुर- 
लेल्या उर्दू; सिंधी आणि इंग्रजी यांचा पण भारतीय भाषांत समावेश करावा 
छागंतो. या सर्व भाषा - संस्कृत ही बोल्भाप्रा नसल्याने व तिच्यात नब्यान 
चाढ्ययनिर्मिती होत नसल्याने तिचा समावेश येथे केलेडा नाही--विवक्षित 
प्रदेशाशी व तेथीळ संस्कृतीशी निगडित आहेत, समांजाचा बोली ब लेखी 
या दोन्ही तऱ्हेचा सर्व व्यवहार करू शकतील अशा संपन्न आहेत, प्रत्यही 
कसदार वाड्यय निर्माण करून वाड्ययीन दृष्ट्याही समृद्ध झालेल्या आहेत. 
भाषिक तत्त्वावर राज्यपुनरचना झाल्यापासून तर त्यांच्या अमित्रृद्धीसाठी 
नाना प्रकारच्या योजना आखल्या जात आहेत. राज्यपातळीवरून प्रतिवर्षी 
उत्कृष्ट ग्रेथांना दिळी जाणारी पारितोषिके ही त्यांपैकीच एक. भारतीय 
साहित्य अकादमीप्रमाणे राज्याराज्यांतूनही साहित्य अकादमी व संगीत नृत्य 
कळा अकादमी स्थापन होऊ लागल्या आहेत. सारांश, या भारतीय भाषा 
आपापल्या पद्धतीने आपला इष्ट व स्तुत्य वाड्मयीन विकास करीत आहित- 
परंतु असे असले तरी त्या साऱ्या भारतीय आहेत, आणि परस्परांच्या 
प्रभावाने त्या अधिकाधिक समृद्ध होणे शक्‍य आहे, याची जाणीव असावी 
तितकी सववत्र दिसत नाही. 
भारतीय साहित्य अकादमीची येथे कुणाला आठवण होणे शक्‍य आहि. 
परंतु तिचे उद्देश ब कार्य आणि प्रस्तुत तोलनिक अभ्यासाच्या ध्येयधोरणाची 
फलश्रुती यात खूप अंतर आहे. किंबहुना एकंदर भारतीय भाषांची आपापल्या 
वाड्ययाचा विकास करण्याची प्रव्रत्ती आणि त्यामुळे किंवा अन्य काही 
कारणामुळे त्यांच्यात टिकून राहाणारा दुरावा, ही पाहिली म्हणजे त्यांच्या 
तौलनिक अभ्यासाची भारतात किती निकड आहे, दे लक्षात येते. स्वातंत्र्यापूर्वी 


भारतीय वाडूमयाचा तोलानेक अभ्यात 2५ 


इंग्रजी राजवटीत एकेका प्रांतात एकाहून अधिक भाप्रिक गट होते 
(पूर्वीच्या सुंबई प्रांतात मराठी, गुजराती व कानडी दे तीन भाष्रिक गट होते, 
हा इतिहास अजून जुना झालेला नाही.) व त्या साऱ्यांचे हित सारख्याच 
प्रकारे पाहिले जात असे. आज भाषिक राज्यांच्या निमितीनंतर एकेका 
राज्यात तेथीळ प्रमुख प्रादेशिक भाषेला राज्यभाषेचा मान मिळाला व 
इतर अल्ससंख्याकांच्या भाषांना नाही म्हटले तरी थोडेफार अंग चोरून 
राहाण्याचा प्रसंग आला. भाषिक राज्यनिर्मितीसुळे राज्याराज्यात जो दुरावा 
निमीण होगे शक्‍य होते--व जो थोड्याफार प्रमाणात झालाही आहे--तो 
दूर करणारा दुवा म्हणून महत्त्व पावलेल्या हिंदीचा इष्ट तो प्रसार व सुख्यतः 
परिणाम अहिंदी राज्यात झाला तर नाहीच, पण त्यात भाषिक राजकारण 
शिरल्यामुळे परस्परांच्या दुःस्वासाछा सुरुवात झाली. परिणामतः भाष्रिक 
राज्यांना सांधण्याचे जबाबदारीचे कार्य तिच्याने होईनासे झाले. 

हिंदीच्या जोडीला राज्यकारभारची (आधी प्रमुख व आता जोड) भाषा 
म्हणून व त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षणाची माध्यमभाष्रा म्हणून महत्त्वाची. 
असलेली भाषा म्हणजे इंग्रजी. शिवाय जागतिक भाषांतीछ ती एक प्रगत 
भाषा. हिच्याच साह्याने भारतीय जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत एक प्रकारचे 
पुनरुज्ीवन (!611815581100) झालेले. आजही जगात अन्यन्न ज्या ज्या 
म्हणून वैचारिक, वैज्ञानिक वा वाड्य़यीन घडामोडी होत असतात; त्या 
आपल्यापर्यंत पोहोचत्रू शकेळ अशी भाषा उहणजे इंग्रजीच. इंग्रजांच्या 
राजवटीबरोबर ती आली असली तरी त्या राजवटीबरोबर ती जाण्याचे कारण 
नाही. त्यात आपलेच नुकसान आहे. शिवाय भारतातील काही भाषिकांची ती 
मातृभाषा आहे. अद्याया भाषेने भाषिक राज्यांची व प्रादेशिक भाषिकांची, 
त्यातील शिक्षित बुद्धिमंतांच्या साह्याने, वस्तुतः जी सांघेजोड करावयाला 
पाहिजे, ती तिच्याने होईल असे दिसत नाही. एक तर प्रथमपासून इंग्रजी 
जाणणारा वर्ग अल्प, त्यात आज तिच्यासंबंधाने थोडी फार अनास्थाही 
वाढलेली. तेव्हा भारतीय भाष्राभाप्रांमधील व त्यांच्या त्यांच्या वाड्ययामधील 
दुरावा कमी होण्याऐवजी वाढण्याची जी शक्‍यता दिसते, त्यामुळे त्यांच्या 
ठोलनिक अभ्यासाची योजना किती बिकट आहे, आणि तितकीच ती कशी 
निकडीची आहे, याची कल्पना येते. 


2६ वाडूमय-विचार 


मारतीय भाषांच्या ब वाड्य़याच्या तोळनिक अभ्यासाबाबत काही गोष्टी 
जशा कटाक्षाने पाळल्या पाहिजेत, तशाच काही गोष्टी तितक्‍याच कटाक्षाने 
टाळल्या पाहिजेत. एक तर हा तोलनिक वाड्ययाभ्यास निर्भेळ वाड्ययीन 
दृष्टीने झाला पाहिजे. आपल्याकडे वाड्ययाचे म्हणून जे अभ्यास होतात--- 
मग ते ,बिवक्षित वाड्ययकृतींचे असोत, की, वाड्य़यप्रकारांचे असोत की, 
वाडय़येतिहासाचे असोत--त्यांची प्रवरत्ती त्यातील विषयाच्या अभ्यासाकडे 
झुकताना दिसते. त्यातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक वा अन्य स्वरूपाचे 
जीवन, त्याची सांस्कृतिक पातळी, त्यातील विचारांची वा कल्पनांची (1१९85) 
मोजदाद इत्यादींच्या अभ्यासाला महत्त्व दिळे जाते. बाड्यय म्हणजे मानवी 
जीवन, आणि वाड्ययेतिहास म्हणजे मानवी जीवनाचा इतिहास अश्शीच जणू 
येथे कल्पना झालेली असते. कोणतीही वाढ्य़यकृती देशकाल्परिस्थितीच्या 
ताण्याबाण्यातून जन्म घेते, हे खरे; परंतु केवळ ते ताणेबाणे म्हणजे ती 
वाड्य़यक्ती नव्हे की, त्या ताण्याबाण्यांचा वा ते ताणेबाणे ज्या वस्तूंचे बनले 
असतील त्या वस्तूंचा अभ्यास म्हणजेही त्या वाढ्य़यक्ृतींचा अभ्यास नव्हे. 
कारण वाड्ययक्ती ही कतल्पनानिर्मित असते. तिच्यातील वास्तव प्रत्यक्षातील 
वास्तवासारखे भासले तरी प्रत्यक्षाहून फार वेगळे असते. परंतु बाड्य़यकृतीच्या 
या मूळ प्रकृतीचा विचार न करता त्यात आढळणाऱ्या वास्तवाचा अभ्यास 
म्हणजेच वाड्य़याचा अभ्यास मानला जात असतो. याचा अर्थ, असे अभ्यास 
होऊ नयेत, असा मुळीच नाही. ज्ञानाच्या ज्या वेगवेगळ्या ्याखा आहेत 
त्यांच्या अभ्यासाला इतर साधनांच्याप्रमाणे वाडययाचाही थोडाफार 
उपयोग होऊ शकतो; नाही असे नाही. परंतु या प्रकारच्या अभ्यासात 
वाडय़य हे केवळ एक साधन असते; साव्य नव्हे. साध्यसाधनांची गळत 
न करता वाढय़याचा उपयोग सरळसरळ साधन म्हणून करावयाचा असे७ 
व त्यातून काही अभ्यास सिद्ध करावयाचा असेळ तर त्याला कुणाचीच 
हरकत असण्याचे कारण नाही. किंबहुना अद्या प्रकारचे वेगवेगळ्या विषयांचे 
अभ्यास आयोजित करावयाला हवेतच; मात्र ते अभ्यास वाड्ययाचे न होता; 

त्याचा त य अ्शा हदता तेश्हाडे १ किहेना वादपय़ाने/स्वल्पलद 
अश्या काही प्रकारची आहेत की त्यांचा उपयोग वाढ्य़यबाद्य 


भारतीय वाड्मयाचा तोलनिक अभ्यास 2७ 


हेतू साधण्यासाठी सहज करून घेता येतो. वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपापल्या 
तत्त्वप्रणालीच्या प्रसारासाठी वाड्ययाचा उपयोग करून घेतात तो उगाच नव्हे. 
उद्देश इष्ट असो वा अनिष्ट असो, त्यामागील तत्त्वप्रणाली विशिष्ट जनहिताय, 
जनसुखाय असो वा बहुजनहिताय बहुजनसुखाय असो, किंबहुना तिचा 
उद्देश ' सवेत्र सुखिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयाः ? असा व्यापक मानवहिताचा 
असो, तो साधण्यासाठी जेव्हा वाडय़याचा उपयोग करून घेतला जातो तेव्हा 
.तो केवळ एक साधन म्हणून; साध्य म्हणून नव्हे. अर्थात त्यालाही हरकत 
असण्याचे कारण नाही. परंतु प्रस्तुत ज्या प्रकारच्या अभ्यासाचा आपण विचार 
.करीत आहोत, त्यात वाढ्यय हे साधन नसून साध्य आहे. किंबहुना साच्य 
-आणि साधन ही येथे एकच आहेत. आणि म्हणून प्रस्तुत अभ्यासात महत्त्व 
दिले गेळे पाहिजे ते त्या वाळायकृतीला, तिच्यातील वाड्य़यीन गुणवत्तला, 
(तिच्या वाड्य़यपणाला; अन्य कोणत्याही गोष्टीला नव्हे. 

अर्थात “ वाडययपण? म्हणजे अलंकारादिकांनी आलेले बाह्य सोष्ठव 
-नव्हे की, वाचकांना प्रिय असणारे मनोरंजन नव्हे; तर आडायाने आपल्या 
प्रकृतिधर्मीप्रमाणे घेतलेले, आणि ज्यात आशय आणि अभिव्यक्ती यांचे 
अद्रेत आढळते असे सुंदर रूप. वेगवेगळ्या घटकांची एकजिनसी एकजीव 
संघटना. कल्यनेने निर्मिलेली एक हेठुनिरपेक्ष अपरसृष्टी, आणि म्हणून 
तिच्या रंगारूपाचा, तिच्या एकजिनसी संघटनेचा; अंतर्बाह्य सौंदर्याचा अभ्यास 
म्हणजेच तिचा वाड्ययीन दृष्टीने केलेला भभ्यास. कलात्मक सोंदये हाच 
त्याचा एकमेव निकप्र. मग तो अभ्यास विवक्षित वाड्ययक्वतीचा असो वा 
.वाळायेतिहासाचा असो. असा वाड्ययाभ्यास करणारे अभ्यासक अर्थात 
वाड्याची प्रकृती व प्रयोजन या संबंधात योग्य ती जाणीव असणारे असले 
*पाहिजेत. वाढ्य़यप्रकाराच्या उद्वमासंबंधी व त्याच्या विकासासंबंधी, त्याच 
प्रमाणे वाड्ययेतिहासाच्या खऱ्या स्वखूपासंबंधी अवश्य तो समज असणारे 
असले पाहिजेत. याचाच अर्थ असा की प्रस्तुत तोलनिक अम्यास करू 
पहाणारे अभ्यासक दे प्रथम वाड्ययाचे टीकाकार असले पाहिजेत. कारण 
तेच वाळायीन टीकेच्या आणि व्यासंगाच्या आधारे तो करू शकतील. 

भारतीय भाषांचा ब त्यांतील वाडययाचा विचार करताना प्रथम जागवणारा 


गोष्ट म्हणजे, त्यांच्या विकासातील विषमता. या विषमतेला कारणे कोणतीही 


7१८  वाड्मय-विचार 


असतील. काहींचा पूर्वेतेहास अधिक उज्ज्वळ असेळ तर काहींची ० 
वाझायसृष्टी द्याखोफक्याखांनी अधिक समुद्ध असेल. वाडय़याच्या तौलनिक 
अभ्यासात निर्भळ वाड्ययीन सौंदर्य पाहावयाचे ठरले तरी त्यातही प्रस्परा- 
संबंधी श्रेष्ठ-कनिष्ट भावना निर्माण होणारच. ही श्रेष्ठकनिष्ट भावना तोछनिक 
अभ्यासाला मारक ठरणारी आहे. एखाद्या भाषेत एखादा बाड्यायप्रकार अधिक 
विकसित असेल तर दुसऱ्या एखाद्या भाषेत तो तितका विकसित नसेल. तसेच 
एखाद्या भाषेतील एखादा थोर वाढ्ययकार व॒ त्याचे वाड्य़य ही जञागातिक 
वाड्यक्षेत्रात ज्ञात झालेली असतील, तर अन्य भाषेतील वाड्य़यकार व त्याचे 
वाड्य़य तितक्‍याच वा त्याहून अधिक तोलाचे असूनही त्याच्या स्वतःच्या 
भाषेबाहेर तो व त्याचे बाद्माय छुणाल्य माहीतही नसेल. कारणे कोणतीही 
असतील, पण अश्शी वस्तुस्थिती असणे शकय आहे. डॉ० भांडारकरांनी 
आपले लेखन इंग्रजी भाषेत केल्यामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय कीर्ति मिळाली, 
तर . राजवाडे यांनी मराठीखेरीज अन्य भाषेत लिहिण्याचे कटाक्षाने 
टाळल्यामुळे त्यांची विद्वत्ता महाराष्ट्राबाहेर फारशी जाऊ शकली नाही. 
रविंद्रनाथ टागोरांच्या ' गीतांजली ढा नोवेळ पारितोषिक मिळू शकले ब ते 
ठार्‍्या जंगाढा माहीत झाले. भारतातील अन्य भाषेत त्या तोडीचा कवी 
नव्हता असे म्हणणे कितपत राक्य आहे, याबद्दल शंका वाटते. ही उदाहरणे 
“जढ्याचसाठी घेतली की केबळ वाडय़यीन मूल्ये लक्षात व्यावयाची म्हटली 


तरी त्यात अनुषंगाने काही नको त्या तुलळ्ना आणि त्या तुलनांच्या बरोबर 
काही नको त्या प्रतिक्रिया शिरणे कसे शक्‍य आहे ते स्पष्ट व्हावे. वाड्याच्या 
तोल्निक अभ्यासात त्यांचा कटाक्षाने त्याग केला पाहिजे. 
भारतीय भाषा व त्यांचे वाड्यय परस्परांपासून वेगवेगळे असले, तरी 
आयचा परस्पराशी संबंध येणेव या ना त्या कारणाने त्यांच्यात देवाणघेवाण 
ह होणे शक्य आहे. किंबहुना त्यांचा परस्परावर थोडाफार परिणाम होणे 
अपरिहाय आहे. त्यात कुणाचा परिणाम अधि 
चाळा किंबा कुणी कुणाची उत्नवार केली खानेसुमारी केली 
वया वारा केढी याची खानेसुमारी केली 


असते. तीही अर्थात टाळली पाहिजे. कारण तोलनिक 
अभ्यास म्हणजे व्य 


4 1 
व्हे. “मनोरंजन? काळात व त्यानंतरही 
काही दिवस अ 
ही दिवस मराठी पाड्यावर बंगाली बाळायाचा खूप परिणाम झालेला 


भारतीय वाडूमयाचा तोळनिक अभ्यास 29 


दिसतो. त्याला कारण केवळ काशीनाथ रघुनाथ मित्र व विठ्ठल सीताराम गुजर 
यांसारखे बंगाली वाड्ययाने प्रमावित झालेले व म्हणून बंगाली वाड्याचे 
मराठीत भाषांतर-ख्पांतर करणारे लेखक-संपादक होते, एवढे म्हणण्याने या 
प्रश्नावर योग्य तो प्रकाश पडू शकेछ का त्यातून कदाचित मराठी मनाचा 
झात्मसमथैनाचा सुप्त हेतू तर सूचित होणार नाही ना? तसे असेल तर ती 
वुत्ती वाळायाच्या तोढनिक अभ्यासाला योग्य नव्हे. किंबहुना मी असेही 
म्हणेन की तौलनिक अभ्यासाने केवळ उगमशोध घेण्याच्या आहारी जाऊ 
नये. माधवराव पटवधनांनी संपादित केलेल्या तांब्यांच्या कवितासंम्रहाची येथे 
आठवण होते. तांब्यांची कविता व टागोरांची कविता यात त्यांनी इतके 
'काही साम्य दाखविळे आहे की त्यातून तांब्यांनी टागोरांची कळत न कळत 
उसनवारी तर केली नाही ना असे वाचकाला वाहू लागते. उगमशोधाच्या व 
ब साग्यशोधनाच्या अतिरेकाचे हे एक उदाहरण म्हणता येईल. या प्रकारन्या 
खानेसुमारीने कदाचित एकाच वेळी आपल्या गौराच्या व इतरांच्या 
अधिक्षेपाच्या भावना व्यक्त होणे शक्‍य आहे. तोळनिक अभ्यासात त्याही 
वर्ज्य मानल्या पाहिजेत. खरे म्हणजे अशा सादपडसादाच्या नोंदी म्हणजे 
वाड्ययाभ्यास नव्हेच. तोलनिक अभ्यासाला असे अनिष्ट वळण लागले तर 
भारतीय भाषाभगिनींत परस्पर सोहाद॑व समंजसपणा निर्माण होण्याऐवजी 
वेगळेच काही तरी निर्माण होईल. 

वस्तुतः आपल्या वाड्य़याच्या स्वस्पदर्शनाबरोबर आपल्या भाषाभगिनींच्या 
वाढ्य़याचेही स्वख्पदरांन आपल्या वाड्यायविकासाछा पोषक ठरणारे आहे. 
एक तर त्यामुळे आम्मकेंद्रित व आममसंतुष्ट इृत्ती दूर होऊन आपल्या 
वाड्ययाप्रमाणेच इतर भाषाभगिनींचे वाळायही एकंदर भारतीय वाडझाय- 
सौंदयीत भर घालीत आहे; हे लक्षात येईल. 

यथे आणखीही एक विचार मनात येतोः एकेदर सब जागतिक वाड्ययाच्या 
विचारात प्रथम शक्षात येते ते वाळय; ज्या विवक्षिव भाषेत ते लिहिले गेले 
असेह ती भाषा नव्हे. भाषा कोणतीही असो, आणि त्या विवक्षित भाषेने 


आपल्या प्रकृतिधर्मानुसार अभिव्यक्त वाड्ययस्वख्पावर केवढाही मोठा परिणाम 
ते वाडाय असते. आणि 


केलेला असो, अखेर आपण ज्याचा आस्वाद घेतो 


म्हणूनच जागतिक महाकाव्यांचा विचार मनात येताच रामायण, महाभारत, 


2४० वांडूमय-विचार 


इल्यिड, ओडिसी, एनिड, डिव्हाईन कॉमेडी, पॅरेडाईंज लॉस्ट अशी एका 
पुढे एक नावे आपल्या डोळ्यापुढे येतात. त्याबरोबरच व्यास, वाल्मिकी, 
होमर, व्हार्जल, डॅटे, मिल्टन ही नावे जरी आठवली तरी त्यांच्या संस्कृत, 
ग्रीक, लॅटिन, इटालियन, इंग्रजी या भाषाभेदांची आठवण प्रामुख्याने होत 
नाही. क्वचित भाषेचे वा भाषाभेदाचे विचार मनात तरळून जात असतील: 
परंतु मनात स्थिर होतात, ती महाकान्ये, व त्यांचे भ्रष्ट सौंदर्य. या त्यांच्या 
सोंदयीस्वादाच्या आड त्यांच्या भाषांचे अडसर येत नाहीत. कारण भाषेचे 
वेगळेपण वगळले व त्यामुळे त्यांना येणारे विवक्षित रंगरूप सोडले तर 
उरते ते केवळ वाड्य़य; आणि वाड्य़यविचारात तेच महत्वाचे नाही का? 
हीच गोष्ट वाड्य़यतत्वविचाराबाबतही जाणवते. पाश्चात्यांनी केलेल्या वाड्यय- 
तत्वविचारापुरताच जरी विषय मनात आणला तरी आपल्या डोळ्यापुढे 
असिस्टॉटल, लॉजायनस, बर्गसां, हेगेछ, क्रोचे, रिचर्डस इत्यादी नावे व 
त्यांचे तत्त्वविचार येतात. त्यांचे त्यांचे देश व त्यांच्या त्यांच्या भाषा आपल्या 
छक्नातच येत नाहीत. या विचारवंतांनी वस्तुतः आपापले विचार मूळ 
आपापल्या भाषेतच म्हणजे ग्रीक, लॅटिन, जर्मन, इटालियन, इंग्रजी इत्यादी 
भाषेतच मांडलेले आहेत. परंतु आपल्याला व जगालाही महत्त्वाचे वाटतात 
ते त्यांचे विचार; भाषा नव्हे. तोलनिक अभ्यालाचाच नकळत उतरलेला हा 
परिपाक आहे. 

भारतीय भाषांच्या व वाळ्यायाच्या संदर्भातही हे घडणे अगत्याचे आहे. 
कविता, नाटक, कादंबरी इत्यादी कोणत्याही वाड्ययप्रकारातील कलाकृतींचा 
विचार करताना काऱ्मीरपासून कन्याकुमारीपयेत व पश्चिम पंजाबपासून 
आसाम-मणिपूरपयेत कोणत्याही प्रदेशातील ब भाषेतील वाडय़यप्रकारांची नांवे 
एकापुढे एक आठवली पाहिजेत. त्याच्या आड भाषेचा अडसर तर येताच 
कामा नये; पण सादपडसादाचे, अमिमान-अधिक्षेपाचे विकल्मही मध्ये उभे 
राहाता कामा नयेत. आणि हे साधण्यासाठी भारतीय भाषा आणि वाढ्यय 
याच्या विशुद्ध वाड्ययीन निकषावर आधारलेल्या तोलनिक अभ्यासाची 
आमश्यकता. जागतिक वाड्ययाच्या तौलनिक अभ्यासाचा टप्पा त्यानंतरचा. 
एक टप्पा गाठल्यावर झुढ्चा असाध्य ररू नये. 


आख्यानक कविता !: काही विचार 


आख्यानक कवितेत आख्यान महत्त्वाचे की कवितापण महत्त्वाचे? की 
दोहोंचे महत्त्व सारखे परंतु हे प्रश्न विचारण्यात आख्यान आणि 
कविता या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, असे ग्रहीत धरले जाते. वस्तुतः 
आख्यानक कविता म्हणजे आख्यान कविताख्पाने जिच्यात अवतरलेले 
असते ती आख्यानक कविता असे म्हणणे योग्य होईल. म्हणजे ती 
प्रथमतः कविता आहे; कविता ही तिची जात आहे, तो तिचा परकार आहे. 
ज्याप्रमाणे भावकवितेत कवीचा विवक्षित भावानुभव कवितारूपाने अवतरतो 
त्याप्रमाणे येथे एक आख्यान, एक कथा, कवितारूपाने अवतरते. परंतु 
पुनः आख्यान कवितारूपाने अवतरते ग्हणजे काय होते; हा प्रश्न उरतोच. 
आणि मला वाटते, तोच प्रश्न महत्त्वाचा आहे. 
_ येथे कवितेच्या संदभात छंदोबद्धतेचा जो प्रश्न उपस्थित होतो तो प्रथम 
सोडविला पाहिजे. केवळ छंदोबद्ध रचना म्हणजे कविता नव्हे, हे स्पष्टच 
आहे. छंदाचा उपयोग पठणाची व स्मरणाची एक सोय म्हणून केला 
जाणे शक्‍य आहे. प्राचीन काळी तत्त्वविवेचक भाष्यग्रंथही छंदोबद्ध लिहीत हे 
सर्वविश्रत आहे. एखादी कथा छयदार पद्धतीने सांगितली तर अधिक रोचक 


2४? वाडुःमय-विचार 


होऊ शकते, हाही आपला अनुभव आहे. मध्यंतरी मराठी गद्य नाटकातील 
संभाषणांना बा भाप्रणांना एक लयदार, चढउताराचे, कचित कृत्रिम भासणार; 
रूप आले होते ते याच प्रद्रत्तीतून. याखेरीज छंदाच्या विविध प्रकारांच्या 
साहाय्याने, वखरचे का होईना पण, सोष्टय आणणे शक्‍य आहे. यमक- 
प्रासादिकांची व चित्रबंधांची येथे आठवण व्हावी. म्हणजे अलंकारांमुळे 
जशी एक ज्योभा येते तशी छंदाच्या विविध बंधांनी पण येऊ शकते. परंछु 
येथे मुख्य प्रश्न आहे तो छंदाचा व कवितेच्या आंतरिक स्वख्पाचचा. त्या 
दोघात संपूणपणे सुसंगती असली पाहिजे; ज्या शब्दांच्या माध्यमातून 
कविता व्यक्त होते, ती वाणी ठछंदोमय असली पाहिजे. आणि ही ठंदोमयता 

सहजस्फूर्त आणि संपूर्णपणे अपरिहार्य म्हणूनच उतरली पाहिजे. 
छंदाच्या बंधनातून मुक्त होऊ पाहणाऱ्या अलीकडल्या नव्या कवितेची 
येथे आठवण होईल. या नव्या कवितेने पारंपरिक वृत्तांचा आणि यमकानु- 
प्रासादिकांचा त्याग केळा आहे. सैल स्वख्पाच्या मुक्तळंदातून ती अवतरते 
आहे. आणि तरीही कविता ग्हणून तिचे सौदर्य कमी झालेले नाही. याचा 
सरळ अर्थ असा की आजच्या नव्या कवितेच्या आविष्कारात पारंपरिक 
वृत्तादींचे अस्तित्व अपरिहाय नाही. एका काळी ते होते. परंतु मध्यंतरीच्या 
काळात कवितेच्या मूळ स्वरूपापासून ते दूर दूर जाऊ लागले. कवितेच्या 
आंतरिक सोदर्याचा एक अंगभूत घटक हे त्याचे स्वरूप जाऊन त्याछा केवळ 
अलंकरणाचे रूप आले. सोंदयप्रसाधनाचे ते एक साधन झाले. अर्थात 
साधनाचा उपयोग कसाही कमीजास्त करता येतो. त्यातही तो अधिक करण्याची 
वृत्ती बळावणे स्वाभाविक आहे. शिवाय ती गोष्ट प्रयत्नसाध्य असते. या 
सर्वीचा परिणाम छंदोवद्धतेचा व तदंतर्गत क्ळस्त्यांचा अतिरेक करण्यात होऊ 
लागला. काव्याचे स्वाभाविक सौंदर्य गुदमरू लागले. प्रयत्नसाध्य कसरतींना 
काव्य म्ह्ट्ले जाऊ लागले आणि या साऱ्यांचा जव्हा अतिरेक होऊ 
छागला तेव्हा छंदाच्या बंधनातून मुक्त होण्याकडे कवितेचा कळ झुकला. त्यात 
'लततून व्यक्त होऊ पाहणाऱ्या नव्या नव्या अनुभवांनी ब विरोष्रतः त्यातील 
ग घटकांनी भर धातळी. हे नवे अनुभब निवळ भावनात्मक नाहीत, तर 
हात आहे. किंबहुना क्रचित त्यांना विचारानुभवांचेही 
र प परंपरागत छंदाच्या चौकटीतून व्यक्त होणे नाकारते व 


भआर्यानक कविता * काही विचार 2३ 


आपल्या स्वतःच्या प्रकृतिधर्मांप्रमाणे मुक्तंदाचे खूप घेते. परंतु मुख्य प्रश्न 
मुक्तळंद का आला हा नाही; तर छंद कवितेच्या घटकाघटकाद्यी एकसंध 


केव्हा असू शकतो व तो उपरा केव्हा होतो हा आहे. कविता ही कविता 
असल्याने तिला आंतरिक, प्रकृतिशः, नाद, ताठ ४. असणारच. त्यांचाच 
बाह्य अवतार म्हणजे छंद. मग तो पारंपरिक पद्धतीचा जुना छंद असो वा 
आजचा नवा मुक्त छंद असो. आतला आदाय पारंपरिक खस्पाचा असेल 
तर तेथे छंदही पारंपरिक आढळेल. आणि जर आराय बौद्धिकतेने प्रमावित 
झालेला 11116112८0091150१ असेल, म्हणजेच, नवरा असेल तर छंद सुक्त 


स्वरूपाचा असेल. . ळंद मुक्त असो वा पारंपरिक स्वरूपाचा असो, कवितेचा . 


तो एक अविभाज्य घटक असला पाहिज. कॉ 
कवितेच्या छंदोमयतेची व तिच्या अविभाज्यत्वाची जाणीव जेव्हा कावत- 
पासून छंदोमयता दूर केली जाते तेव्हा अधिक होते. माषा आणि तिच्यातील 
छंद यांचे नाते फार निकटचे असते. म्हणूनच प्रत्येक भाषेत तिचे असे 
काही खास छंद आढळतात. आता संस्कृतोत्मन्न भारतीय भाषात संस्कृत 
वळणाचे काही छंद उतरणे स्वाभाविक आहे. संस्कृत भाषेच्या पक्षतीत न 
मराठीसारख्या संस्करतोद्धव भाषांच्या प्रकृतीत पुष्कळसे साम्य आहे. शिवाय 
बाढ्ययीन परंपरेचा वारसा या देशी भाषांनी उचललेला आहे. परंतु अस 
असले तरी त्या त्या भाषेच्या म्हणून काही खार लकवी असणे स्वाभाविक 
आहे. या लकवींच्या बरोबरच त्यांचे त्यांचे काही खास छंदही- आणि म्हणून 
जेव्हा कवितेचे एका भाषेतून अन्य भाषेत भाषांतर केळे जात तेव्हा मुळातले 
छंद भाषांतरात आणता येत नाहीत. कवितेचे सारे सोदर्य भाषांतरात उतरत 
नाही हे खरेच. पण त्यांत पुन्हा छंदातरांची अडचण आली पवा ती 
अडचण टाळण्यासाठी छंदाचा त्याग करून सरळ गद्यात कवितेचा अनुवाद 
करावयाचा ठरविळा तर सुळातळे सौंदर्य आणखीही कस कमी होते हे 
प्रत्ययाष्ठा येते. टागोरांची कविता मूळ बंगाठीत जी सौंदर्यप्रतीती देते ती 
तिच्या इंग्रजी पण गद्य भाषांतरात देत नाही, असे बंगाठी जाणणार सांगतात. 
आ यांचे दे.निव्हाल्याने नाती या कविता म्हटली 
“द म्हटले तरी जेथे जेथे छंद तेथे तेथे कविता 


की तेथे छंद असला पाहिजे असे 1) यीन 
असे पाती येणार नाही. म्हणजेच केवळ ठंदोबद्धतेने कावता निर्माण होणार 


7४४ वाडूमय-विचार 


नाही. तसेच छंद हा सर्वे प्रकारच्या कवितेचा एक साधारण धर्म झाला आणि 
म्हणून तो आख्यानकवितेलाही आचराबा लागला-तरी तो काही आख्यान- 
कवितेचा खास धर्म नव्हे, इतर प्रकारच्या कवितेहून वेगळा करणारा व्यवच्छेदक 
धम नव्हे. आणि म्हणून पुनः आपला प्रश्न उरतोच की आख्यानकवितेत 
आख्यान कवितारूपाने भवतरते म्हणजे नेमके काय होते ? 
या प्रश्नाचा विचार करण्याची आवश्यकता भाज आाणखी एका गोष्टीमुळे 
वाढली आहे. मुद्रणकलेच्या प्रसारानंतर गद्यातून लेखन करण्याची सोय 
उपल्ध झाली; आणि केवळ साधन म्हणून छंदाचा उपयोग करण्याची 
आवश्यकता संपली. विवेचन, निरूपण, तत्त्वचितन इतकेच नव्हे तर 
कथाकथन यांसारखी कवितेवर लादलेली वा तिने पत्करलेली प्रयोजने संपली व 
कविता आपल्या मूळ प्रकृतिधर्मानुरूप आत्माविष्कार करावयाला मोकळी झाली. 
मुद्रणाबरोबर वक्ता-श्रोता संबंध संपळा व त्याची जागा लेखक-वा'चक- 
संबंधाने घेतली. श्रवणाच्या जागी आता वाचन आले आणि कवितेचे 
स्वरूप अंतर्बाह्य बदलले. ती झाता विध्युद्ध बनण्याची राकयता निर्माण झाली. 
आश्यामिव्यक्तीचे अद्वैत पाळणे तिला शक्य झाले. ज्या विवक्षित पण 
अपरिहार्य शब्दांत ती व्यक्त होऊ लागली त्या शब्दांना महत्त्व येऊ लागले; 
नव्हे ते शब्द म्हणजेच कविता हे समीकरण मांडणे शक्‍य होईल अशी 
परिस्थिती निर्माण झाली. परिणामत: आणख्यानकथनाचे वा कथाकथनाचे 
किंबहुना अन्य कोणत्याही प्रकारचे पण दीथे स्वरूपाचे लेखन करण्याचे 
कवितेला कारणच उरले नाही. परंतु प्रत्यक्षात मात्र यापेक्षा वेगळे हृश्य दिसते. 
चांगल्या प्रकारची शद्ध भावकविता लिहिणारे कवीही मधून मधून दी 
कविता लिहितांना दिसतात. त्यात कथाकवितांचा-खंडकाव्य म्हणून ज्यांना 
संबोधिले जाते त्यांचा-भरणा अर्थात्‌ अधिक असतो. हे असे का व्हावे? 
भावकवींना दी्ध कविता लिहिण्याची उर्मी का यावी व त्यांनी त्या दिरोने 
प्रयत्न का करावेत १ 
-_ साऱ्याचा अर्थ असा तर नव्हे ना की कवितेला केवळ शुद्ध भावकवि- 
तेच्या ख्यात अवतरून समाधान होत नाही. तो तिचा एक अवतार असला- 
गग म व मरज अडा असला-तरी अन्य स्वख्पांत अवतरण्याचे 
बून बेत असते, असे तर नव्हे १ पण पुनः प्रश्न 


झर्यानक कविता » काही विचार २४५ 


हिर कोंग कं हे जे तिचे अन्य अवतार आहेत ते-जरी त्यांचे 
- माचा गुर नाही असे वांटत असले तरी-खऱर्‍्या अर्थाने कवितारूप 
१ म्हणजेच ती जेव्हा दीर्घ आख्यानक स्पात अवतरते तेव्हा 
ती खऱ्या अर्थाने कविता असते का? शुद्ध भावकविता हे जर तिचे खरे 
कवितारूप, तर आख्यानक कवितेला कविता म्हणता येईल का १ 

या प्रश्नांचा विचार करताना एक मोठी अडचण मध्ये येते आहे: 
मराठीत आाज जो काव्यविचार रूढ आहे! (कवितेच्या यकषतिपयीजना- 


संबेधीच्या ज्या कत्मना आज रूढ झालेल्या आहेत त्यांचीच येथे अडचण 
होते आहे. आपण आपला आजचा-म्हणजे आधुनिक-कविता विचार 
पाश्चात्यापासून तर घेतलाच; पण तोही इअजी रोमँटिक कवीपासून. या संदर्भात 
मुंबई विद्यापाठातील सुरुवातीची कवितांची पाठ्यपुस्तके, त्यात पालग्रेव्हच्या 
दगवर पप-९85५7'% चा अंतर्भाव-आणि तोही त्याच्या ४था खंडाचा--- 


तसेच त्यातील कवितांच्या प्रभावाने मराठीत लिहिठी गेळेली कविता आणि 
अभ्यास होणे अगत्याचे आहे.- 


झालेछा कविताविषय विचार, यांचा सखोल 
परंतु तूत तो व्यापक प्रश्न बाजूळा ठेऊन मराठीतीळ कविता- 
व विचाराबरच लक्ष केंद्रित केले तरी एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते की हा सारा 
विचार 556011€9, ८०९०5, 123069:10 आणि विरोषतः प़ाळ१७फ०५0 
आणि €०1611258 यांच्या कविता आणि त्यांनी आळ च पडत 
विचार यांमधूनच घेतला गेला. हा सारा विचार आुद्ध भावकवितेच्या र त 
झाला झाहे. या इंग्रजी रोमँटिक कृवीनी 177102 00६१ हीच 10% 
मानळी. तिच्यात उत्स्फूर्त स्वयंभूपण असते, आराया मिव्यक्ती ट्र अद्वेत असत, 
तिच्यातील प्रत्येक घटकन्‌घटक आपापल्या परी सुंदर ब अथपूना असून उनः 
त्या साऱ्यांनी मिळून येणारा धाटही तितकाच सुंदर, अर्थपूण व एकजिनसी 
असतो वगैरे जे सिद्धांत त्यांनी मांडले तै आप भावकलितेलाच नव्हे तर 
साऱ्याच प्रकारच्या कवितांना लावले. इतकेच नव्हे तर कवितेबरोबर गद्य 
जे सर्वच ढलित वाड्ययाला ते आपण 


रूपात अवतरणाऱ्या कथा-कादंबरीला म्हणज 
ी ह्मायांची 0०710 ठरली. वाड्ययाच्या 


लावले, द्ध भावकविता ही ठॉलित वा र 

एका शास्ते आखेच्याही उपद्याखेची चित्स्वरूपतत्त्व आपण 

का शाखेची, नव्हे त्या र्र य सक 
आगि मला वाटत, वाडायविचाराच्या 


सरसहा सर्व वाढ्यायाला लावली, 


२४६ वाडूमय-विचार 


आवर्तात आपण सांपडले. आख्यानक कविता खऱ्या अर्थाने कविता होऊ 
तरी शकते का अशी दंका मनात येऊ लागली तीही त्याचमुळे. मराठीतील 
'वाड्ययविचारासंबंधीचे व विदोषतः आख्यानक कवितेबाबत जाणवणाऱ्या 
म्यादासंबंधी'चे माझे हे विधान जरा खूर्‌ वाटण्याची शक्‍यता आहे. तेव्हा पुढचा 
. विचार मांडण्याआधी इंग्रजी रोमँटिक कवींचा कविताविचार जरा वारकाईने 
पाहणे अगत्याचे वाटते. डर 
हा विचार प्रथम बडंस्वर्थने व नंतर अधिक विस्ताराने व पद्धतशीरपणे 
कोलेरिजने मांडला. परंतु इतर रोमँटिक कवींचा त्याला हातभार छागला 
"नाही, असे नाही. उदा ?००19 15 (5९ €5107९551011 0 ९२ले(९त 
48७01. 1९ 1808 ० उप चेटा00.” आणि “०७७४५ 35 
प 7९०07१ ०! फ९651 30१ 02 8101016851 1101110171, र्य 
"९ 1910101051: 90त ७९5 1010१5.” या अनुक्रमे बायरन व शोले 
यांच्या व्याख्या आपण लक्षात वेऊ या. “100219 15 (5९ 51007181180ए5 
०९९०७ ० 0०" पा 18९९111125, 7€९0011820९त 7. एिाा- 
वप्प1५१. .” वगैरे वडस्व्थची व्याख्या तर सर्वपरिचित झालेली आहे. 
या काही ब्याख्यांवरून कवितेच्या स्वरूपासंबंधी या कवींचे म्हणणे काय आहे 
हे थोडेफार लक्षात येते. परंतु कोलेरिजने त्याला तार्विक स्वरूप दिले आणि 
तेही ८॥०817७11० च्या आधाराने. नंतरच्या फ्रेंच 5910115: कवींनी 
त्यात मर घातली. उदा० 081 0७1९७ याने चालणे ब नाचणे यातील 
“रकांचा आधार घेऊन आपली कविताविषय थूमिका स्पष्ट केली. 
"फा, 1112 0708९, 185 8 वै९11120०0160. 11581 टा 
काऊ€०(€त ८०१००॥तड 5ळा0€ ००1००2 1 10 185ल..'.> 
तर “]1)81101112 15 वृप्य(९ कर्रिट्(. 1115, ०1 ८०प३'३९, 35985९0) 
० 305, ७प 8ट5 १०७०५९ हात 15 य ९101501065. 1: 2०९5 
70७ए1070.” 10301 ए91०17७ चा हा विचार कवितेच्या प्रयोजनाशी 
बे त्यामुळे तिला येणाऱ्या रू्पाशी निगडीत आहे. कारण तो पुढे म्हणतो 
को जर कविता काही साधीत असेलच तर फक्त *. ६.६७ वशा, 
"१९10113100 018 ०७7९1. 07 50116 (7911891307 0; ठा 
०४५९४6, 7] ९57९11९ 01 गर्ल, 8 8पपण, 9 8071९ 
१०० 0 ७९०४. .” वगैरे. हे सारे विचार ब पुनः त्यांच्या जोडीला 


आरव्यानक कावैता “ काह्म विचार ४७. 


९7०७५७ अस ज प्रकार 
टीका म्हणून जी ओळखिली 
वीन टीकेने झद्ध 
नव्हे ताच. त्याऱ्व 


आय. ए. रिचडस याने भाषेचे 5लाल्पामी 2 & 
सुचविले ते प्रकार लक्षात घेतले म्हणजे नवीन टीक 
उ रचा स्वरूपाची थोडीफार कल्पना येते. या नव 
1 साऱ्या छलितवाड्ययात महावाचे स्थान द्लि 
व्यक ठरली. आणि पर्यायाने एकंदर वाब्यमयविचाराठा मर्यादा 
सारे ललित वाड्ययच नव्हे तर आख्यानर्क कवितेसारखी दीधे काव- 
ताही संपूर्ण व सलग कवितारूप घेऊ राकत की नाही अशी शका येऊ छांगली 


ह. रग मीक दुवितेकडे वळण्यापूर्वी कोलेरिजचा किता १.) 
घेक बारकाईने पाहिला पाहिजे. कोळेरिजने कविता व काव्य यात 
कविता व काव्य या 


प. केला आहे तो या संदर्भात महत्त्वाचा आई” 
कित निर्मिती "जरी' कल्पनेतूनच (वट्टांग201) असली भी 
तेहून काव्याचे क्षेत्र अधिक व्यापक असते, असे कोळेरिज मानत 
०९४५ 15 11162 डथ्णाची 781016 तर “100९१ 8 500९0९ 
पयत ०£ ४000. असे त्याचे म्हणणे म्हणजे जे कल्पनेच्या 
क्रियेमुळे काब्य निर्माण होते, त्याच सर्जनक्रियेमुळे र 
मिंती होते. फक्त त्यांची त्यांची माध्यम घेगळी. काव्याचे माध्यम अर्थात्‌ 
भाषा; परंतु हे काब्य नेहमी छंदोबद्ध असेलच नाही. कारण छंदोबड 
नसणाऱ्या लेखनातही काव्याचा प्रत्यय येतो, अस त्याचे म्हणण (उदा० 
प्ठेटोचे लेखन. ) याउलट कविता म्हणून लिहि लेल्या छंदो 
प्रत्यय सर्वत्र व सलग येईलच असे नाही. फार तर मधून मधून काव्यट द्यस्थळ 
आढळतील. परंतु त्यांच्या जोडीळा अकाव्य गद्रही आढळण क 
अर्थात्‌ काव्यानुरूप शैलीच्या आधाराने कार? व अकाव्य यांची सांधेजाड 
करता येणारच नाही, असे नाही. तशी ती जरूर करता वत. आणि म्हणूनच 
दीर्थ कवितेतील गद्यप्राय भाग काव्यमन भासते. याचाच अभ 
ञझसा का जी कविता लहान असते, म्हणजे णजे जिला आपण अ क! तता 
म्हणून संबोधतो, व जिच्या अंगअत्यंगातून एका झंलग, संपूण व एकजिनसी 
०४१४८ ७४0०1९ प्रत्यय येत असतो, ती काव्य टाल आवृत्ती 
झाली. भाषेच्या खास व विवक्षित ने ती निर्माण &। दतत या 
भाषेचे पोदय व कवितेचे 


योजनेत भाषेला फार महत्त्व असते. 1. 


फट वाडूमय-विचार 


सोंदर्य ही मुळी वेगवेगळी नसतात. कविता ब काव्य यातील कोलेरिजला 
अभिप्रेत असणारा हा फरक लक्षात घेतळा तर दीव कविता ही संपूणेपणे र 
सलगपणे काव्यरूपाने भवतरू शकत नाही, असे तो का म्हणतो हे लक्षात येते. 
6... पाऊ; 8 100९001 छाप लाटण 1९00107 ९811 10९ 07 
*०प ४० 0९ 811 ७०७९०४. ” असे तो स्वच्छ सांगतो. 
कविता व काव्य यात कोलेरिज जो फरक करतो तो फरक त्याने त्यांच्या 
'प्रयोजनाबाबत जो विचार मांडला आहे, त्या प्रयोजन-विचारात अधिक स्पष्ट 
होतो. त्यातून कविता व काव्य यांच्या साधर्म्यांप्रमाणे वैधर्म्यांवरही प्रकाश 
पडतो. त्याच्या मते, कवितेचे ताबडतोबीचे (111112१182) प्रयोजन म्हणजे 
आनंद, केवळ विद्युद्ध आनंद. याउलट काव्याचे प्रयोजन आनंद तर असतेच; 
पण त्या जोडीला आाणखीही काही असू दाकते; नव्हे असतेच. मग हे आणखी 
जे काही असते ते कधी सत्यददान असेल, तर कधी मूल्यदर्शांन असेल. 
'छोट्या भावकवितेतून ते होणार नाही, असे नाही. किंबहुना निवळ 
आनंदही मूल्यात्मक असणे शक्य आहे. परंतु काव्यात आनंदाबरोबर निश्चित- 
पणे आणखी काही साधळे जाते, आणि म्हणूनच काव्यापासून मिळणाऱ्या 
आनंदात भावनात्मक आनंदाबरोबरच काही नवीन जाणवल्याचचा, वा नवीन 
सत्यदर्शनाचा आनंद मितळलेला असतो. आणि म्हणून, काव्यापासूनचा 
आनंद नुसता वेगळाच नव्हे, तर भ्रष्ट मानण्याकडे प्रव्रत्ती होते. आपल्याकडीळ 
रामायणाचे उदाहरण येथे लागू पडावे. तेथे एक प्रकारचा तात्कालिक कलात्मक 
आनंद, म्हणजे कवितेपासून मिळणारा आनंद, तर मिळतोच, पण पुनः 
त्यात अंतभूत असणाऱ्या मूल्यदर्शनाने तो आनंद अधिक वाढतो. कवितेच्या 
महात्म्याचे ब पर्यायाने कवीच्या भ्रेष्ठत्वाचे गमक तर त्यात नसावे १ 
रोमँटिक कविताविचारामागील 51511) जो कोलेरिज त्याचा हा कविता- 
विचार पाहिला म्हणजे भावकविताच तेवदी अथपासून इतिपर्यंत काव्यखूप 
का घेऊ शकते व त्यामानाने दीध॑ कविता--मग ती आख्यान कविता 
असली तरी-संपूर्णपणे ब सल्म़ापणे काव्यरूपाने का अवतरू शकत नाही 
याची कल्मना येते. अर्थात्‌ कधी शेलीच्या आधाराने तर कधी छंद, अलंकार 
होड १ टा भाग वेगळा. परंतु हा प्रयत्न केवळ वखरचा 


भआारव्यानक कार्विता * काही विचार ?४९ 


प्रसाधनरूप ठरेल. कवितेच्या आशयाशी, तिच्या मूल्भूत प्रकृतीशी, अंगांगी 
भावाने तो एकरूप होईलच असे नाही. 

कोलेरिजचा व पर्यायाने सर्वच रोमैटिक कबींचा कविता व काव्य यासंबंधीचा 
हा विचार लक्षात घेतला तर कवितेने आत्माविष्काराथ तेवढे श्यद्ध स्वख्पात, 
म्हणजेच भावकवितेच्या रूपात अवतरावे, अन्य स्वरूपात अवतरण्याच्या 
भानगडीत पट्ट नये असा विचार त्यातून का निघाला याची कल्पना येते. 

मगाठीतील झाजचा वाड्ययविचार--मुख्यतः नवीन टीकाविचार म्हणून 
जो उल्लेखिला जातो तो--याच रोमँटिक विचाराने प्रभावित झालेला आहे. 
शुद्ध भावकविता हीच त्याची 110111) ठरली आहे. भावकवितेच्या चित्स्वरूप- 
तत्त्वानेच साऱ्या वाड्ययव्यवहाराकडे पाहिले जाते. या नवीन टीकाविचाराचे 
खरोखरीचे सामर्थ्य कद्यात आहे, ब ते शोधून काढले तर आज जाणवणारी 
त्याची मर्यादा दूर होईल का हा प्रश्न अलाहिदा. त्याचा विचार स्वतंत्रपणे 
व विस्ताराने केला पाहिजे. परंतु तूर्त दीर्थ कवितेच्या संदर्भात त्याची जी 
मयादा जाणवते त्या मर्यादेमुळे दीर्घ कविता संपूणपणे कविताख्पाने अवतरू 
शकेळ की नाही अशी शका मात्र जरूर येते. आणि तशी ती अवतरू 
शकणार नाही असे मानण्याकडे मनाचा कळ झुकतो. 

'कवितेबाबतच्या ह्या एकंदर विचाराप्रमाणें पाहिळे तर जर एखाद्या कवीने 
दी आाख्यानक कविता लिहिलीच तर ती अनेक भावकवितांची केवळ एक 
मालिका ठरावी. या मालिकेत मधूनमधून भावकवितारूपी पुष्पांचे वेधक 
सोदर्य जाणवले तरी त्यातून गद्याचा दोरा दिसल्याश्रिवाय राहणार नाही. मग 
हा दोरा दिसणार नाही, नव्हे तो दोराही कबितारूपाने अवतरेल व इतर 
भाबकवितारूपी पुष्पांशी अविभाज्यपणे व एकजिनसीपणे तो एकरूप होऊन 


जाइळ, हे साधावे कसे ? म्हणजेच दीर्घ आख्यानक कविता संपूणपणे 
केवितारूपाने अवतरावी ती कशी १ भाष्ाप्रभुत्वादी उपया ए्यच्ाधताचा यचे 
: कवितेच्या योग नाही, हे वर सांगितलेच आहे. मग हे साधावे कसे! आणि तेही 
च्या मूळ प्रकृतीशी एकरूप होऊन १ 

मेढा बाटते हे अगदीच अशक्य नाही. आजवस्चा एकंदर काव्येतिहास 
शहिढा आणि त्यात वेळोवेळी अवतरणाऱ्या दीधं कवितांचे स्वरूप लक्षात 


तर हे केव्हा व कसे शक्‍य होईल हे लक्षात यावे. प्रत्येक युगाचे 


*प०  वाइमय-विचार 


काही खास वैशिष्ट्य असते, माहात्म्य असते. त्याची म्हणून काही 
खास मूल्ये असतात. हे युग ऐतिहासिक असेल वा पोराणिक असेल तर 
ती मूल्ये तत्संबंधित ग्रेथातच आढळतील, असे नाही, तर तत्काळीन काही 
'दुंतकथातूनही आढळतील. किंबहुना दंतकथा वा लोककथा याच त्या 
मूल्यभावनेच्या संग्राहक व संवाहक असतील. एखाद्या कवीला जर हे मूल्य 
जाणवले, नव्हे तो त्याने पछाडळा गेळा आणि त्या मूल्यभावनेतूनच कवितेची 
निर्मिती झाली आणि त्याचबरोबर ती मूल्यभावना जिवंतपणे ब एकजिनसीपणे 
सर्व कविताभर पसरली तर मग ती कविता कितीही दी्ध असली 'तरी तिचे 
कवितापण कुठेही उणे पडणार नाही. कविता आणि काव्य एकरूप होऊन 
'कबितेत सर्वत्र आढळतील. रामायण हे या प्रकारच्या दी्ध कवितेचे उत्तम 
उदाहरण म्हणून सांगता येईल. देशप्रेम वा राष्ट्रंप्रम यासारखी एखादी प्रबळ 
व प्रभावी भावना किंवा एखादे प्रभावी तत्त्वज्ञान यांच्यासुळेही दीर्घ कविता 
सवंत्र काव्यमय ठरण्याची शक्‍यता आहे. कारण राष्ट्रप्रेमासारख्या प्रभावी 
भावनेमुळे, वा एखाद्या प्रभावी पण प्रबळ तत्त्वामुळे अनेक प्रकास्ची राष्ट्रीयच 
-नव्हे तर जागतिक स्वरूपाची क्रांती होऊ दाकते. एखादी भावना, कल्पना 
वा तत्त्वज्ञान यांच्यामधील हे पराकाष्ठेचे सामश्य॑ पाहिले म्हणजे एखाद्या दीर्धच 
काय, पण प्रदीथ कवितेला तोळून धरण्याचे सामथ्ये त्यात असलेच पाहिजे 
हे वेंगळे सांगण्याची ञआावद्यकता नाही. या तत्त्वज्ञानाला एखाद्या देवदानव- 
युद्धकथेची जोड दिली गेली किंवा देवदानवकथाच त्या तत्त्वज्ञानाने चिंब झाली 
ततर त्यातून मिल्टनच्या 051150 1,०51 प्रमाणे एखादे महाकाव्य निमीण 
होणे अशक्य नाही. धर्मभावना ही तर सर्व मानवी मनाछा व जीवनाला 
आसणारी भावना आहे. 'ध्मनिष्टा किंबहुना एखाद्या धर्माच्या विवक्षित पंथाची 
निष्ठा ही सब समाजाची जीवननिष्ठा होऊ रकते. पंथीय प्रेरणा ही अनेक दीर्ध 
कवितेला प्रेरक झालेली आहे. आपली सारी प्राचीन मराठी दीर्घ कविता ही 
मुख्यतः याच धभभावनेतून वा पंथप्ररणेतून निमीण झाली आहे. येथे काही 
पंडित कवींची व त्यांच्या दीर्थ आख्यानक कवितेची आठवण होणे स्वाभाविक 
आहे. तसेच त्यांच्या दीबं कवितेत मधूनमधून कथन बा वर्णन कृत्रिम होत 
| हो तया अर्थाने ते काब्यरूप घेत नसल्याचेही आठवेल. परंतु 

'त विदग्ध महाकाव्ये लिहिणाऱ्या कवींच्या काव्याचे केवळ 


क्री 


आारव्यानक कार्वता « काही विचार त्प्री 


आदर्दा समोर ठेवल्याने असे घडल्याचेही टगेच लक्षात येते. त्यातही जर एखाद्या 
नरेंद्राळा कृष्णभक्तीसारख्या भक्तिभावनेने भारळे तर संस्कृत वेदरध्य व प्राकृत 
भक्ति यांचे मनोज्ञ मिश्रण होऊन एक वेगळेच रसायन तयार होतेत्भाणि-ते 
सर्व कविताभर ठाडठाड प्रत्ययाला येते, दाव आख्यानक कवितेत भस ञ्र 
घडत गेळे तर मग, मळा वाटते, त्यात ग्चयाचा झासही उरणार नाही. आणि 
यदाकदाचित्‌ तसा प्रसंग आला तर आख्यानातीळ मर्गात दडंठेठे रगात 
कवीच्या साह्याला येऊ शकेल. ब्राउनिंग कवीने नाट्याच्या आधार पा 
यशस्वीपणे दीर्घ रूप दिले, तर मग आख्यानक कवितेत हे अशक्य ठल नव. 
झथोत्‌ या साऱ्याचा अर्थ असा नव्हे कविता दीर्घ करण्याची की ही सारी 
साधने आहेत. ती जर साधनेच राहिली तर मग त्यावून ण 
उघडे पडल्याशिवाय कधीही राहणार नाही. "€% कवितेढा येणारे दीधे 
आशयाशी संपूर्णपणे एकजीव झाळींच पाहिजेत, आ" नट आख्यान 
आशख्यानकरूप हे आपोआप कविताख्पाने उलगडत की, कविता खऱ्या 
आणि काव्य यात वेगळेपणा राहणार नाही आणि 

अर्थाने दीधं होऊनही कवितारूपाने अवतर सा कवितेळा-- म्हणजेच 
__ आणखी एकगोष्ट येथे स्पष्ट करणे अवश्य वाटत माल्का 

थे दोथे आख्यानक कवितेला-- अर्नेक मावकवितांची क एक 

असे जरी म्हटले असले तरी ही मालिका उदान त दै 
वे बर उल्लेखिलेल्या उपायांनी सांधलेल्या 
केवितेचे दीधेत्व केवळ ओढून ताणून आणलेले कारणा 
त्यातीळ घटनाप्रसंगांच्या स्वामाविक पण कलात य त 
बिकासक्रमाने निर्माण झालेले असते. भाव वि कवितेत त्या वषण 
भा त्या क्षणाचा अनुभव टिपलेला असतो. या उर कालाचे प 
'समवाचा होणारा बिकास व त्यातून व्यव न णा वास्तवाच्या १ 
शोत असते. परंतु हे कालाचे परिमाण येथे तो 
ऐदेतगत तकोच्या परिमाणाने सांधले जात. ग्ह्ण हा विणी ने होणारा 
विकास एकेरी असत नाही. तर ताण्या १ कसे अपरिही ८, 

दीध कवितेचे दीधत्व कसे साथ आणि 


या वरून स्पष्ट व्हावे. 


५२ वाडमय-विचार 


आतापर्यंतचे दी्थ कवितेसंबंधीचे हे सारे विवेचन बरोबर असेळ तर दीध 
आख्यानक कविता ही कवितारूपाने अवतरणे कसे शक्‍य आहे, हे स्पष्ट व्हावे. 
'गद्यातून लिहिली जाणारी आजची कथा वा कादंबरी कितीही काव्यमय उतरली 
तरी ती कविता नव्हे. ती केवळ कथा असते. आता कवितारूपाने अवंतरणारी 
-कथा व गद्यातून व्यक्‍त होणारी कथा यातला फरक कोणता हे येथे स्पष्ट केले 
पाहिजे. त्याशिवाय आज कथेचे लेखन गद्यात व पुनः कलात्मक रीतीने करता 
येत असताना दीध आख्यानक कविता वा कथाकविता लिहिण्याचे कारण 

काय, या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही. 
या प्रश्नाचे उत्तर विस्ताराने देण्याऐवजी एक दोन मुद्धे स्पष्ट केले तरी पुरे 
व्हावे. एखादी कथा मधूनमधून काव्यरूप घेऊ शकेल यात शका नाही. नव्हे 
.क्वचित ती संपूर्णपणे काव्यरूपानेही अवतरेल. परंतु काव्य व कविता यातील 
-फरक कोलेरिजच्या मताच्या आधारे जो वर स्पष्ट केला आहे, तो लक्षात 
घेतला तर ती कथा वा ते आख्यान काव्यख्पाने अवतरले तरी त्याला कविताखूप 
येणार नाही, हे निश्चित. काव्याचा प्रत्यय काय चित्रशिल्पातही येतो. कारण 
काव्य म्हणजें आनेदाबरोबर अन्य काही गोष्टींचे (उदा. मूल्यददान, सत्यददीन 
इ०) प्रत्यय देणारी कलाकृती. कथा आणि कविता या दोन्ही कळाकृतीच 
असल्या व दोहोंचे माध्यम भाषा हीच असली तरी त्यांच्या भाषेत जमीन- 
अस्मानाचा फरक असतो. कवितेत भाषा हे केवळ माध्यम उरत नाही, ज्या 
भाषेत कविता अवतरते, त्या भाषेला तेथे एक वेगळे अनन्यसाधारण महत्त्व 
असते. ती भाषा वा तिची संघटना म्हणजेच ती कविता असते. आणि म्हणून 
कवितेचे सौंदर्य त्या माषेतच सांठविळेळे असते. या उलट कथा कादंबरीमध्ये 
बा गद्यातून सांगितलेल्या आख्यानामध्ये भाषा ही केवळ एक साधन असते. 
कादंबरीतील कल्पित सृष्टी पाहण्याची जणू ती एक काचेची खिडकी. कथा- 
कादंबरीकाराने तिची काच घासूनपुसून जितकी स्वच्छ ठेवावी तितकी तिच्या- 
तून न्यक्‍्त होणाऱ्या सृष्टीची स्पष्ट प्रतीती. आणि जर का कथाकादंबरीकाराने 
वि कन जाता की काढण्याचा प्रयत्न 
धूसर बनेल. कथाकादंबरीची भाषा देण य्य 21० पित पध 
यावरून स्पष्ट व्हावे. कादंबरीत आ क र आळ नण र 
दक्ष जाते ब जावयाला पाहिजे ते 


भार्यानक का्वेता काही विचार १५३ 


तिच्या भाषेकडे नव्हे; म्हणजे उपमा, उल्रेक्षा, प्रतीमा; प्रतीके इत्यादिकां- 
च्याकडे नव्हे तर त्यांच्यापलीकडील प्रसंग, पात्रे, त्याना आलेले अनुभव 
इत्यादींकडे. आणि म्हणूनच कादंबरीचे भाषांतर करणे राकय होते. आपण 
फ्रेंच, जन, रशियन वगैरे भाषातील उत्तमोत्तम कथाकादंबऱ्या ज्या वाचतो त्या 
त्यांच्या इंग्रजी भाषांतरातूनच. मुळातून त्या वाचणाऱ्याळ त्यातीळ जीवनानु- 
मबाचा प्रत्यय अधिक खोलावर येईल. नव्हे, येतही असेल. पण आपल्याला 
तो येत नाही, असे नाही. कारण येथे महत्त्व माथहा नाही, तर त्यातून व्यक्त 
होणाऱ्या जीवनानुभबाला. त्याचा प्रत्यय आला म्हणजे झाले. कारण 

केडवेल म्हणतो त्याप्रमाणे “ 1०४९18 976 110: ९०७०५६ र 


एव, प३७४ 818 ९0111908९१ ० 50९108, १९०192, ड्पी, 
घी ग्हणता येणार 


9९0७1९, ]प5; 95 101998 १76 कवितेबाबत अस क 
नाही. आणि म्हणूनच एखादा कवी जेव्हा आख्यानक कविता लिहि हेतो वा 
कथाकविता लिहितो तेव्हा तो केवळ कथ! सांगत नाही; पात्रे, पर्सग इत्यादींचे 
चित्रण करून केवळ त्यातील कल्पित सृष्टीचे दशन देत 
शब्दातून म्हणजेच प्रतिमा, प्रतीके इत्यादीच्या ज्या भाषेतून तो 


चा कथा सांगतो त्या भाषासौंदर्याचे ता दशन देतो. नव्हें त्याच्या कवितेच्या 
माषेचे सौंदर्य ब त्यातील जीवनानुमवाचे सौंदर्य ही एट आलया 
आज गद्यातून 


डिहिलेल्या कथकादंबरीतून हे साधत नाही; आणि म्हणूनच कवितेचे 
जरी कलात्मक कथाकादंबऱ्यांचे लेखन ळे तरा अये मित 
अवतारकार्य संपले आहे, असे मुळींच नाही दोहोंचे त, 
आहेत, तेथे त्या दोहोंचा अवतार आपापल्यात होत कणी तय 


आहे. अथीत आख्यानक कविता ल पाहणाऱ्या > पाहिजे. मग 
व ल्माने कसे व्यक्त करावे वा व्यक्त होऊ द्याव र 
र बर उल्लेखिल्याप्रमाणे असो वा अन्य १... घरेच 
रे कवीच्या मगट्रावर अवलंबून राहणार? € य विचा राप्रमाणे आणि 
भावकवितेळाच केंद्रबिंदु मानणाऱ्या रोमा! मरी दीघ कविता 
आ: त्यानेच प्रभावित झालेल्या वाढययविचा , विता असो-संपूर्णपणे 
डे ती आख्यानक कविता असो वा अन्त प त नव्हे तर त्याची 
सल्गापणे कविताख्पाने अवतरू शार्कत नाहीं, 


१५४ वाडूमय-विचार 


आवश्यकताही नाही, असे जे मत आढळते, ते संपूणपणे कसे बराबर नाही, 
हे आतापर्यंतच्या विचारावरून स्पष्ट व्हावे. त्यातून आजच्या वाड्ययविचाराची 
--म्हणजेच नव्या टीकेची-मयीदाही स्पष्ट व्हावी. परंतु ही खरोखरीच 
मर्यादा आहे का हे तपासून पाहिले पाहिजे. भावकवितेचे चित्स्वख्पत्व हे सव 
प्रकारच्या कवितेचेच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या गद्यपद्यात्मक लालित वाड्ययाला 
लागू पडले पाहिजे. ते तसे लागू पडते की नाही, हे दीधे आख्यानक 
कवितेच्या संदभीतच नव्हे तर गद्य कथाकादंबरीच्या संदर्भातही तपासून पाहि 

पाहिजे. भाषेच्या.स्वरूपमिन्नतेची व माहात्म्यभिन्नतेची पारखही त्यात आलीच 
त्यानंतरच आजच्या नवीन टीकेची मर्यादा व तिचे सामर्थ्य ही दोन्ही 
स्पष्ट होतील. मात्र आख्यानकवितेतीळ आख्यान कविताख्पाने कसं अवतरू 
शकते याविषयी मी जे वर विवेचन केळे आहे, त्यात जर तथ्य असेल तर 
मंग दीर्ध आख्यानक कविता कवितारूपाने अवतरू शकतही नाही व त्याची 
आवद्यकताही उरली नाही, याप्रकारच्या विधानातील वैयर्थ्य स्पष्ट व्हावे. 


१६ 


वाडमयेतिहासलेखन : काही समस्या 


राठी वाड्याच्या इतिहासाचा विचार करताना विशेष जाणवणारी गोष्ट 
म्हणजे खऱ्या अर्थाने ज्याला वाड्ययेतिहास म्हणता येईल अशा 
वाड्ययेतिहासाची उणीव. तसे पाहिले तर प्राचीन वा अर्वाचीन मराठी 
वाढय़याचे तथाकथित इतिहास उपलब्ध नाहीत; असे नाही. परंतु त्यातून 
ग्रंथ व ग्रंथकार यांची माहिती मिळते, तत्त्वज्ञानाची ओळख होते, 
ऐतिहासिक वा सामाजिक फलश्रुती लक्षात येते, ग्रंथकाराच्या अनेकत्वा- 
संबंधीचे संशोधन आढळते, आणि मधून मधून अमिप्रायवजा टीका किंवा 
रसग्रहणही वाचावयाळा मिळते. परंतु या साऱ्यांमधून ससून, सुसंगत आणि 
निरनिराळ्या प्रकारच्या आविष्कारांचे ताणेबाणे सांधीत वाडायाचा, 


वाढययीन दृष्टिकोणातून विणलेला, इतिहासपट उलगडा जात नाही. 
णि विद्यापीठपातळीवरील त्याचे 


मराठी वाढ्ययेतिहासाचे ठेखन आ चे 
अध्यापन यांचा, निदान त्याच्या प्रारंमकाळी तरी, संबंध असावा अन 
दिसते. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे हे एका परीने मराठी वाडय़याचे 
ना पण त्यांनी मराठी 


पहिले परामदीकार. सरकारी हुकुमावरून का होईना पण 
अ्रंथांचे जे दोन आढावे घेतले--एक इ. २. १८६४ सालापर्यंतचा व दुसरा 


7५६ वाडुमय-विचार 


इ. स. १८९८ पर्यंतचा--ते मुख्यतः मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात 
मराठीचा अंतभाव करणे कितपत युक्त आहे हे पाहण्यासाठी. या आढाव्यात 
रानड्यांनी एकंदर ग्रेथांची प्रकारविल्हे मोजदाद करून तत्संबंधीचा 
अभिप्राय व्यक्त के&ा आहे. इ. स. १९०० पासून मुंबई विद्यापीठात एम. 
ए. परीक्षेसाठी मराठीचा समावेद्य झाला तोही न्यायमूर्ती रानडे यांच्या 
प्रयत्नामुळेच. ही परिस्थिती इ. स. १९२० पर्यंत टिकली, १९२० साला- 
पासून बी. ए. परीक्षेत मराठीचा अंतर्भाव झाला. आणि वाड्ययेतिहासाच्या 
अभ्यासासाठी गद्याचा इ. त. १८२० ते इ. स. १८७० आणि पद्यासाठी 
इ. स. १६३० ते इ. स. १७२० असे दोन कालखंड नेमले गेळे, अभ्यास- 
क्रमात मराठीचा अंतर्भाव झाला खरा; पण अभ्यासाला उपयुक्त असा ग्रंथ 
नव्हता. दत्तोपंत पोतदार यांच्या ' मराठी गद्याचा इंग्रजी अवतार चा 
(१९२२) अवतार झाला तो या गरजेपोटीच. वि. ल. भावे यांच्या 
: महाराष्ट्र सारस्वता 'ची दुसरी आवृत्ती १९१९ साली निघालेली असली तरी 
त्याची तिसरी आवृत्ती (पहिल्या भागापुरती) का असेना निघाली ती १९२४ 
साली. भाव्यांचा मूळ निबंध विजापूरकरांच्या ' ग्रंथमाले /त १८९५ साली 
प्रसिद्ध झाला होता, हा भाग वेगळा. तसे पाहिले तर पांगारकरांच्या मराठी 
वाड्य़याच्या इतिहासा "चे मूळ ज्या “मराठी भाषेचे स्वरूप? या निबंधात 
आढळते, तो निबंधही “ग्रंथमाळे !तच १८९८ साली प्रसिद्ध झाला होता. 
परंतु त्यांच्या इतिहासाचे तीनही खंड प्रसिद्ध झाळे ते अनुक्रमे १९२२, 
१९३५ व १९३९ या साली. महानुभाव वाढ्ययाचे संशोधक य. खुर 
देशपांडे यांचा ' महानुभावीय मराठी वाढ्य़य ? हा छोटेखानी इतिहास प्रसिद्ध 
झाला तोही १९२५ साली. म्हणजे १९२० पासूनचा १०-१५ वषाचा 
कालखंड ग्हणजे वाझायेतिहासात्मक लेखनाबद्दलच्या उत्साहाचा. कालखंड 
दिसतो. १९२३ सालीच विविधज्ञानविस्तार *च्या पत्नाशीच्या आयंदोत्सवा- 
निमित्त जी निबंधावली प्रसिद्ध झाली तिचे स्वरूपही वाड्ययसमालोचनात्मकच 
आहे. ' अर्वांचीन मराठी कवी व काव्ये ? (ना. म. मिडे), ' कथात्मक वाड्य़य 
(ना. के, बेहरे) हे त्यातील काही निबंध. हे लेखन केवळ समालोचनांत्मक 
असल्याने त्याला वाढ्य़येतिहास म्हणता येणार नाही, हे खरे; परंतु वाळाये- 
तिहासाची पूर्वतयारी करणारे लेखन म्हणून त्यांचे महत्त्व कमी नाही. तसेच 


वाडूमयोतिहास लेखन / काही समत्त्या 7५७ 


या साऱ्या समालोचनात्मक लेखनाचा आणि भावे-पांगारकर--देशापांडे यांच्या 
इतिहासलेखनाचा संबंध साक्षातपणे विद्यापीठीय अभ्यासक्रमाशी जोडता येत 
नसला तरी अभ्यासक्रमनिश्चितीत त्यांच्या उपलब्धीचा भाग नसेलच असे 
म्हणणे कठीण आहे. गं. बा. सरदारांचा * मराठी गद्याची पूर्वपीठिका? हा 
इतिहासही १९३७ सालचा. भाव्यांच्या भूमिकेहून पागांरकरांची भूमिका 
जशी वेंगळी, तशीच पोतदारांच्या भूमिकेहून सरदारांची वेगळी आहे. 
भाव्यांची भूमिका फक्त वाटाड्याची आहे. हा वाटाड्या आपली स्वतःची 
ठाम मते आग्रहपूवॅक मांडावयास कमी करीत नाही. भावे तसे साक्षेपी; 
परंतु त्यांच्या माहितीत भाजच्या वाचकाला उणीव जाणवणे शक्‍य आहे. 
वरंतु ही उणीव शं. गो. तुळपुळ्यांच्या ' पुरवणी ने दूर होते. पांगारकरांचा 
सर्वच खाक्या वेगळा. संतवाड्ययातल्या अध्यात्म व भक्ती यांनी ते भारलेले. 
त्यात ते रंगून गेळे आणि परिणामतः तटस्थ दडनाठा मुकले. पोतदारांची 
दृष्टी पुनः वेगळी--राष्ट्रहितेषी. साहजिकच अब्वळ इंग्रजीत त्यांना मराठी 
गद्यांचा इंग्रजी अवतार दिसला. या उलट सरदारांनी अव्वळ इंग्रजोतील 
गद्याची व्यवस्थित वर्गवार माहिती साक्षेपाने देण्याचे धोरण पत्करले. 
साधारण १९३०-३१ सालापासून महाराष्ट्राच्या वैचारिक क्षेत्रात एक वेगळे 
वारे वाहू लागले. साम्यवाद, समाजवाद हे त्याचे पखलीचे काही ग्ब्द 
होते. या नवीन साम्यवादी विचाराचा प्रभाव वाड्ययेतिहासात्मक लेखनावर 
न होता तरच नबळ, लालजी पेंडसे यांचा साहित्य आणि समाजजीवन? 
(१९३५) हा त्याचाच एक परिणाम. पेंडऱ्यांनी साहित्यात समाजजीवन 
शोधण्याचा प्रयत्न केळा तर नंतर काही वषीनी बा. रं. सुंठणकर यांनी 
५ महाराष्ट्रीय संतमंडळाचे ऐतिहासिक कार्य? (१९४८) तपासण्याचा यत्न 
केला. सरदारांची ' संतवाब्यायाची फलश्रुती, (१९५०) हीही याच प्रकारची, 
पण सांस्कृतिक अनुबंध सांधू पाहणारी कृती. परंतु या साऱ्यांच्या लेखनात 
वाह्मय हे अन्य अभ्यासश्याखेचे केवळ एक साधन मानले गेठे. मग हे 
साधन सामाजिक फलश्रुती शोधण्याचे असो वा गं, गो. तुळपुळे यांच्या 
८ चाच संत कवी ? तल्याप्रमाणे अध्यात्माच्या विकासदरशानाचे असो. 
हासात्मक लेखनात सुसूत्र इतिहासही 


आतापर्यत उल्लेखिलेल्या वाड्मयेति सुसूत्र 
क लेखही नाही. अथात्‌ येथे मराठीतील 


नाही की वाढ्ययीन उत्कर्षांपकर्षाचा आ 


पट वाडुःमय-विचार 


वाड्ययेतिहासलेखनाचा सारा इतिहास सांगावयाचा नाही. केवळ त्यातील 
वृत्तिप्रवृत्तींचे दिग्द्रान व्हावे, व तद्वारा त्या प्रकारच्या लेखनात कोणत्या 
उणीवा निर्माण होतात याची चचा करणे सुलभ व्हावे एवढाच हेतू आहे. 

प्राचीन वाड्ययाच्या इतिहासाहून अवाचीन वाड्ययाच्या इतिहासाऱवी कथा 
फारशी वेगळी नाही. किंबहुना त्याचे लेखन अधिक अवघड आहे. एक तर 
अर्वांचीन वाळाय अनेक शाखोपद्याखांनी समृद्ध झालेळे आहे आधुनिक 
वैज्ञानिक शोधांनी त्याच्या स्वख्पात अंतर्बाह्य बदल झाळा आहे. उत्कप्रापक 
घराचे भलेबुरे प्रसंगही त्यात काही प्रमाणात आलेले आहेत आणि या सवे 
गोष्टी लक्षात घेऊन सर्व शाखोपश्याखांचे दुवे जुळवीत वाढ्य़याच्या अंतबाह्य 
स्वरूपाचा विकास दाखवणे अगत्याचे आहे. 

अर्वाचीन वाड्ययेतिहासाच्या लेखनाचा उल्ल्खनीय प्रयत्न म्हणजे वि सी 
सरवटे यांचा “ मराठी साहित्य समालोचन? (१९२७) हा ग्रंथ, यात १९ 
पर्यंतच्या मराठी लेखकानची कालक्रमानुसार माहिती मिळते. कथा; कविता, नाटक 
इत्यादी वाड्य़यप्रकारांचा विचार वेगवेगळा करण्याची आवश्यकताही दिसत. 
परंतु एकंदर विवेचनात परस्पर संबंध दाखवण्याची इष्टता; राजकीय व 
सामाजिक परिस्थितीच्या परिणामांची दखळ घेऊनही पुनः वाड्ययीन 
दृष्टी राखण्याचा प्रयत्न इत्यादींचा अभाव आहे. त्यामानाने ' अर्वाचीन 
मराठी साहित्य (१९३५) व प्रदक्षणा (१९४१) यात वाड्ययप्रकारानुर्प 
समालोचना'ची इष्टता पटलेली दिसली तरी ती समालोचने भिन्न भिन्न लेखकांनी 
लिहिल्यामुळे त्यात सुसूत्र संबंधशोधाचा अभावच जाणवतो. गेल्या दराकातील 
वाड्ययेतिह!सळेखनार्‍चा एकहाती प्रयत्न म्हणजे आ. ना. देरापांडे यांच्य 
“आधुनिक मराठी वाड्ययाच्या इतिहासा “चे दोन खंड. (१९५४ व १९५ ८) 
परंतु येथे सारे विवेचन व्यक्तिप्रधान आहे. ज्या ठिकाणी वाड्ययप्रकारानुख्प 
लेखन केले गेले आहे तेथेही व्यक्तिप्राथान्याचाच प्रमाव अधिक आहे 
वाढ्य़यीन वृत्तिप्रवृत्तींची दखल घेण्याची दृष्टी येथे नाही. [अगदी अलीकडे 
प्रसिद्ध झालेला त्यांच्या ' प्राचीन मराठी वाड्य़याचा इतिहास? (भा. १ ला 
पूर्वाध) याच प्रकारचा आहे. किंबहुना एक ग्रहीततत्त्व सिद्ध करण्यासाठी सारा 
प्रपेच उभारला आहे.] श्रिबाय आधुनिक वाड्ययाचा सारा जटिळ प्रपंच दोन 
खंडांत उरकल्यामुळे अनेक ठिकाणी त्याला केवळ जंत्रीचे स्वरूप आळे आहे. 


वाडूमयोतिहास लेखन * काही समत्त्या 2प? 


अर्वांचीन वाडाय अनेक प्रकारांनी (1011115) निर्माण होत असल्यामुळे 
संपूर्ण वाढ्ययेतिहास लिहिण्याआाधी निरनिराळ्या वाड्ययप्रकारांचे इतिहास 
लिहिण्याची आवश्यकता आज पटलेली आहे. रा. श्री. जोग, व भ. श्री. 
'पंडित यांची अर्वांचीन मराठी काव्याची समाळोचने आणि कुसुमावती 
देशपांडे यांचे कादंबरीचे समालोन्चन ही येथे उदाहरणादाखल सांगता येतील. 
निरनिराळ्या नव्याजुन्या ग्रंथकारांचे चिकित्सक अभ्यासही होत आहेत. 
(उदा. वा. ल. कुल्कर्णी यांची वामन मल्हार, श्रीपादकृष्ण, आणि खाडिलकर 
यांची वाड्ययीन दर्शने.) त्या जोडीला विवक्षित कालखंडाचे वाड्मयाभ्यासही 
होणे अवश्य आहे. तिकडे अजून कोणाचे लक्ष गेळेळे दिसत नाही. संपूर्ण 
ब सलग वाड्य़येतिहासाच्या ठेखनाभाधीची ही सवे पूर्व तयारी होय. 

परंतु वाड्ययेतिहासळेखनाच्या समस्या एवढ्याने संपत नाहींत. त्या 
समस्यांपैकी काही खास मराठी वाड्याच्या आहेत, तर काही कोणत्याही 
माषेतीछ वाड्ययाळा छागू पडणाऱ्या आहेत. आधी मराठी वाड्ययेतिहासाच्या 
समस्यांकडे वळणे इष्ट वाटते : उपळ्ध प्राचीन मराठी वाड्यात छलित व 
ललितेतर असा फरक करणे कठीण आहे. वाड्य़य हे त्या काळीं मुख्यतः 
साधनमय होते. एक वेळ अमंगवाड्यय व आख्यानकविता यांचा विचार 
त्यांच्या मूळ प्रेरणा ब त्यांचे प्रयोजन छक्षात घेऊनही छलित वाढ्ययाच्या 
निकषांनी करता येईल. परंतु ' विवेकसिंधू ', ' ज्ञानेश्वरी » एकनाथी भागवत? 
यांसारख्या ग्रेथांचा सभावेश वाड्यये तिहासात कितपत आणि कसा करावयाचा ! 
प्राचीन काळचे बरेचसे वाळाय संग्रदायाश्रयी आहे. संप्रदायही एकाहून 
अधिक आहेत. शिवाय मिन्न मिन्न संप्रदायानुसार वाह्मयाचा वचार 
करताना त्यांच्या परस्पर संबंधांची ब परस्पर प्रभावांची नोंद घ्यावयास नको 
काय? तसेच त्यांचा कालक्रमानुसार विचार करताना समकालीन वाड्यायाचाही 


विचार व्हावयास नको का? जर व्हावयास हवा असेल तर तो कता £ अनेक 
काही ग्रंथकार व त्यांचे 


ग्रंथांची झबश्य ती पाठनिश्चिती झाल्यानंतर कदाचित ही 

ग्रेथ यांची पूर्वापार संगती बदळण्याची शक्‍यता हहिकीनाळाप तटा पाया 
लेखनात यासंबंधी कोणते धोरण स्वीकारावे ! याच संदभोत कट 024 
अनेक यांसारख्या वादाबाबत कोणती दृष्टी स्वीकारावी £ अवाचीन काळच्या 
वाढ्य़याकडे वळले की प्रथम निबंधवाड्यय लक्षात येते. वाळययेतिहासात त्याला 


2६० वाडूमय-विचार 


१ 


आज जे महत्त्व दिले जाते ते योग्य आहे का? लोकहितवादी, चिपळूकर, 
टिळक, आगरकर वगेरेंचा समावेश विचारवंत ग्हणून करावयाचा की 
वाड्ययक्ार म्हणून करावयाचा ? आणि विचारवंत म्हणून ते अधिक 
महत्त्वाचे असतील तर मग वाड्ययेतिहासातील त्यांचे महत्त्व अस्थानी 
नाही का? वाड्ययप्रकारानुरूप इतिहास लिहिणे योग्य वाटले तरी एकच 
लेखक एकाहून अधिक प्रकारचे वाड्य़य लिहीत असेल तर त्याच्यासंबंधीचे 
विवेचन वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि तेही तुटकपणे विखुरणे योग्य होईछ 
का£ विनोदी लेखनाचा स्वतंत्र प्रकार मानणे कितपत योग्य होई७? तसा 
तो मानला तर कविता, कथा, नाटक, यांतील विनोदाचा विचार कसा आणि 


कुठे करावयाचा १--अर्थात हे व यासारखे इतर प्रश्न केवळ मराठी वाढ्यया- 


पुरतेच मर्यादित नाहीत. कोणत्याही भाषेच्या वाड्ययेतिहासाला 
छागू पडणारे ते प्रश्न आहेत. वाड्य़येतिहासाच्या लेखनाला सुरुवात 
करण्याच्या आधी ते सोडविले पाहिजेत. या प्रश्नांप्रमाणे आणखीही काही 
पक्ष मनात येतात. त्यांचाही नीट विचार होणे अगत्याचे वाटते. उदा. 
संगीतकछा, चित्रकला या कलांच्या इतिहासाप्रमाणे वाडययकलेचाही इतिहास 
समाजनिरपेक्ष लिहिता येईल का? वाड्यय हे आरठयदृष्ट्या सामाजिक 
रतिमटत्तीशी अधिक निकट असते. नव्हे त्यांचे दर्शन वाड्ययात अधिक 
नीपणे होत असते. अक्शा परिस्थितीत सामाजिक वृत्तीप्रवृत्तींना 
वाड्ययेतिहासात किती महत्त्व द्यावे £ अखेर हा इतिहास वाड्ययाचा की 
त्यातील सामाजिक बृत्तिप्रवृत्तींचा १ त्याचप्रमाणे आजच्या वाड्य़याठा लावले 


>> 


जाणारे निकष कालच्या वाड्ययाला छावल्याने त्या वाड्ययावर अन्याय होणार 


योग्य ते निराकरण झाल्याशिवाय ज्याला खऱ्या अर्थाने वाढ्ययेतिहास 
म्हणता येईल असा वाड्य़येतिहास ड्रिहिणे कठीण आहे. आणि म्ह्णून 


